( शाहूनगरवासी नाटक मंडळांचे विनंतीवरून लिहिलेलें, 


श्राक्षानश्वरमहाराज 


( भक्तिरसपर व ऐतिहासिक नाटक. ) 
कराल यी या 
जो ज्ञानराज भगवान्‌ श्रवगीं सुज्ञान दे, वदे वाचा; । 
अवतार गमे अकरावा कां सुज्ञान देवदेवाचा ॥ १॥ 
मोरोपंत. 


विनायक त्रिंबक मोडक 


-“मोनयोावना ' “ खीविक्रमाडित्य भाग, ९२? ' राणा भीमदेव 


इत्यादि परस्तकांच्या कत्योपैकी एक व ' प्रणयविवाह ' 

नाटकाचे कत, 

यांनीं लिहिले 
:1 
पुणें येर्थे 
आर्यभूबण ठछापसान्यांत॑ हरी नारायण गोखले 
यांनी छापून विनायक आत्बक माडक 
यांनीं प्रसिद्ध केर्ले. 


सोल एजन्ट्रस!-- 
सत्यु्षमालिकाप्रकाशक मंडळी, पुणें. 


सन १९०४. 


हिवागिसाशयााकाय 


किंमत १ रुपया. 


निय 2 
या पुस्तकाची मालकी सन १८६७ च्या आकटाप्रमाणें नावनववसकाचातने र 
ण्याचा, रंगभूमीवर प्रयोग करण्याचा, संगीत. व भाषांतर करण्याचा वगरे 

सर्व हक गंथकर्त्याने आपल्याकडे टेविले आहेत. पी 


नकाच“ 


र्‍ 
| 
| 
| 

शी 


हे एस्तक 


र प्रोफेसर काशिंनाथ विनायक छ 
जगतासंद्ध 

र दि न्यू इंडियन्‌ सरकसूचे मालक 

९ यांस 

३) त्यांनीं सधर्मश्रद्धेच्या व ईश्वरानेष्ठेच्या बलावर,आप- 

र ल्या अश्रांत परिश्रमानें व हृढ निश्चयाने, हातीं 
घेतलेल्या महत्कृत्यांत पूर्ण यश संपादून या 

रट आयीवरत्तांतच नव्हे तर पोरस्त्य व 

३ पाश्चात्य राष्ट्रांही लोकोत्तर कार्य- 

र कर्तृत्वाचा जो थोर लौकिक 

र) संपादन केला आहे 

( » पुस्तककत्यांस,वाटणाऱ्या' अभिमानार्चे,अल्प , 


द्योतक म्हणून ज्‌ 


क्व की ह प 


> ६०>/%> १०2 ३०० १० > २ 


९ 
(रश >. 


2 0 3 


त्यांच्या परवानंशीन ...- - 


प्रस्तावना. 


तिर्न्हीदेवजेसेपरत्नद्मांचेव्से ॥ जगांल्यंजेसेप्रकाशले ॥९॥ 
धन्यतोनिइत्तिधन्यतोसोंपान ॥ धन्यहानिधानज्ञानदेव ॥२॥ 
उपजतांचिज्ञानीहंवर्ननाणोनी ॥ आालेलोटांगणींचांगदेव ॥ २३ ॥ 
संस्कृताचीगांटीउवडोरनीज्ञानदृष्टीं ॥ क्रेलोसेमराठीगीतादेवी ॥४॥ 
प्रत्यक्षपेठणींभटींकिलावाद ॥ रेडयासुखंविद्वोलविला ॥९॥ 
नामाह्मयणेसरवेउक्तेंलाहिजे ॥ एकवेळांजाईजेभालकापुरां॥?₹॥ 
श नामदेव. 
गीतेवरिलटिका ॥ जेसेंझओगरिलेंभोका ॥१॥ रत्नताटामा- 
जी ॥ जैशीओपियेरलाकार्जा ॥२॥ माझ्याज्ञानियावांचनी ॥ 
ह्यमणेनामयाचीजनी ३॥ 
जनाबाई. 
सर्वेखुखाचीलहरी ॥ ज्ञानाबाईअलंकापुरीं ॥९॥ शिवपीठह- 
जुनाट ॥ ज्ञानाबारतेथँसगुट ॥२॥ वेदश्यास्त्रदेतीग्वाही ॥ ह्य- 
णतीज्ञानाबाईझआई ॥ ३ ॥ ज्ञानाबाईचेचरणीं ॥ दरणएव्का- 
जनार्दनीं॥४॥ 
ज्ञानेखरापार्ठी । जो वोवी करील मऱ्हाटी । तेणें भमृताचे 
तार्टीं । जाण नरोटी ठेविली ॥९॥ 
एकनाथ. 
जयाच्येद्वारीसोन्याचारपिपळ ॥ अंगींऐसंबळरेडाबाले ॥ ९॥ 
कररील्तकायनव्हेमहाराज ॥ परिपाहेबीञशुद्धअंगीं ॥२॥ 
जञेणेहेधातलीमुक्तीचीगवांदी ॥ मेळविलीमां्दावेष्णवांची ॥३॥ 
वकाह्मणेतेथेंखखाकायउणें ॥ राहेसमाधानेंचित्तातच्चिया ॥४॥ 
तुकाराम. 
तारावया जन समत्र । पुन्हां अवतरला रमावर | गीतार्थ 
केला साचार । तो ज्ञानेचर जगदुरु॥ २॥ 
श्रीधर. 
तिथे एकत्र कन्या एक । ऐसी संतती होतां देख । ऐकतां नामें 
सकळिक । होती पावन जडमूढ ॥ ९ ॥ प्रथम अवतार मृडा- 
नीपती । त्याचे नाम ठेविले निदरत्ति। विष्ण अवतार जन्मला 
क्षिती । तया ह्मणती ज्ञानदेव ॥२॥ 
महीपति. 


२ प्रस्तावना. 


औविष्णुसा न तारी जन काय ज्ञानदेव वेगाने? । हाळेते 
स्वर्गाच्या जनका यज्ञा न देववे गाने ॥ १॥ ज्ञानेशा ! भग- 
वता ! भगवज्जनवलभा ! महासद्या ! । कलियगवर्ती न्न 
जो, देशी स्मरणॉचि, अक्तिचें पर या ॥ २॥ त्वन्नाम महामंत्र 
ज्ञानपर होय; यासि जो भावें । जपतो, ज्ञान तयाचे, त्या 
जनकाचें तसेंचि शोभावे ॥ ३ ॥ कोणा जडा न होशील सु- 
गतिप्रद जाहलासि. भिंतीत । शभरीरामाचे तेसे, तव यदा स्‌ 
"जनसमाज व्विती ते ॥४॥ ज्ञानेशा! जें जाड्य त्वत्तेजे 
क्षिप्ररते विरे; डाजो । खळमानसीं प्रताप; ख्रुति वदला विप्र 
तेंवि रेडा जो॥९॥ भ्रीमड्धगवक्रीता व्याख्या केली जगासि 
ताराया। सारा या सद्ग्रंथा सेविति संसारताप साराया ॥६॥ 


मोरोपंत. 


डभारिलाध्वजातिहालोकांवरी ॥ ऐसीचराचरीकासिज्याची 
॥ ९॥ तेहेनिवारि 


[1॥९॥ निळाह्मणेज्यांच्यानामेकरितांयोष ॥ 


निळोबाराय. 
झानेशोभगवान्विष्णानितरत्तिर्भगवान्हर: ॥ सोपानोभगवान्त्र- 
ह्मा उक्ताख्यान्नह्मणःकला ॥ १॥ 

निरंजन कावे. 


सहार्शे वर्षापूर्वी या झार्यावत्तीत 
न होता व ज्या श्रीविष्णुस्वरूप श्रीज्ञा- 
स्वरमहारांजांच्या महतीचे पोवाडे ं 


या महती ३8, श्रीनामदेव व द्यांच्या- 
सारख्या तत्कालीन अनेक श्रेष्ठ वेष्णवांनी, श्रीनाथ व श्री श्रातुकाराम 
झाच्यासारख्या त्यांच्या मागून, भगवट्रक्तिमागीचा प्रसार करण्या- 
कारतां, या आर्यावत्तीत अवतीर्ण 


त या 1 झालेल्या महान्‌ संतांनी, श्रीधर, 
मह्लेपाते ह्यांच्यासारख्या प्रासादिक चारभकारांनीं, मोरोपतासारख्या 
राय, निरंजनमाधव ह्ांच्यासारख्या अगदी 
अलीकडील भगवद्क्तांनी गाईले आहेत 


? “शा परात्पर जगदुरु श्रीज्ञा- 
पामरानें 


) ॥ 


क 


प्रस्तावना. > 


अहाहा ! पूर्ण परबह्म श्रीज्ञानेश्वरमहाएजांचा केवढा अल्गोकक 
माहिमा कीं श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांचा अवतार होऊन आज सहाशे व्ष 
होऊन गेलीं, तरी अद्यांपे लक्षावाधे वारकरी हातांत टाळ, विणा, 
मृदुंग घेऊन मुखार्ने ' ज्ञानोबा माउली ' या अत्यंत पवित्र नामाचा 
गजर करीत, प्रतिमासी हरिंदेनीं पुण्यक्षे्न आळंदीस लोटत असून, 
श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांच्या समाविद्र्शनाने संसारउपाधीतून आपली 
मुक्तता करून घेऊन झुली होत आहेत! कोट्यवचि भावीक श्रीज्ञा- 
नोबारायांनीं केळेल्या रसाळ, दिव्य आणि भक्तिपर अभंगांचा पाठ 
गाऊन परलोकर्चे थोर साधन नित्यशः जोडीत आहेत ! असंख्य 
मुझकषु श्रीज्ञानोबारायांनीं विश्वोद्वारार्थ निर्माण केलेल्या श्रीज्ञानेश्वरी- 
मातेचे दुग्धपान करून आपला भवव्याधिरूपी रोग दिगंतरी घालवून 
ज्ञानसंपन्न होत्साते देहत्यागानंतर चिन्मयपदाची जोड मिळवीत 
आहित ! कित्येक श्रीज्ञानोबारायांच्या अमतानुभवरूपी सुधघेचें प्राशन 
करून अजरामरत्वाची जोड मिळवीत आहित ! आणि प्रपंचाटवी 
हिंडतां हिंडतां थकून भागून गेलेळे असंख्य जीव श्रीज्ञानोबारायांच्या 
पासष्टी, योगवासिष्ट ह्यांसारख्या ग्रेथरूपी मोक्षवृक्षांच्या घनदाट 
छार्येत घटकाभर बसून आपला शीणभाग घालवीत आहित ! 

श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांनीं आपल्या अवताराच्या बावीस वर्षाच्या 
अल्पकाळांत आपल्या गंभीर आणि रसाळ वार्ण]र्ने आह्मां जड भारती- 
यांचें अज्ञान घालवून व आमच्या अंतःकरणांतील भेदांकुर उपटून 
टाकून, आमच्या पासंडबुद्धांचिं निरसन केळें ! आणि आम्हांस हा 


' दुस्तर भवसागर तरून जातां यावा म्हणून परमेश्वरभक्तीची नाव 


आमच्या हातीं दिली ! वेष्णवांना हरिभक्तीच्या नाना कल्पना सांगून 
वैण्णवमागींची स्थापना केली ! श्रीमद्वगवद्रीतेचा गूढार्थ आम्हां 
प्रारत जनांकरितां मराठीभार्पेत शोधून आणि श्रीमद्वगवद्रीतेंत वर्णि- 
लेल्या चरिघासारखे चरित्र स्वतः करून दाखवून, गीताथंबोधाचा 
ठसा आमच्या मनावर पुर्णपर्णे उठवून दिला ! आणि जात्यभिमान, 
वणीभिमान अथवा कुलाभिमान बाळगून अज्ञानाने आचरण केलेला 
कर्ममागे, हें मुक्तीर्चे खरें साधन नसून, ज्ञानाने भगवेताला ओळखून 
निस्त्तीम भक्तियुक्त अंतःकरणाने परमेश्वरास शरण जार्णे, हाच मोक्ष- 
प्राप्तीचा सरा मार्ग आहे; प्रमेश्वराच्यापाशी जाते, वर्ण, कुल ह्यांचा 
अथवा श्रीमान्‌, गरीब, थोर, लहान, ज्ञानी, अज्ञानी, पुरुष, स्त्री 
ह्यांचा भेदाभेद नाहीं; देव सर्वीना भक्तीने सारसाच वश होणारा 
आहे; मग तो ब्राम्हण असो, वेश्य असो, शूद्ट असो किवा भंत्यज 
असो, शास्त्रज्ञ असो अथवा मूढ असो, परमेश्वराची त्याने एकनिष्ठ 


र) परतावा. 


मक्ति केली म्हणजे तो परोश्वराशी एकरूप होलो; ह्या ज्ञानाची 
' ओळस श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांरन! आम्हांस करून दिली ! 

स्वोन्नाति व स्वोन्नतीमागुन राफोनतीकरितां ज्या अनक अंगांनी 
आमचे प्रवत्न क्षांरत चाळू आहेत, ते सुफळ होण्यास आम्ही आपले 
अंगीं प्रथम धर्मंश्रद्वेर्चे व इश्वरानेष्ठेचें बळ प्राप्त करून घेतले पाहिजे 
हें बळ आम्हांस कर्त प्राप्त करून बेतां येईल याचा यथार्थ बोध 
सकल विश्वास करून देण्याकरितांच श्रीज्ञानेश्वरमहारा जांनी. अवतार 
घारण केला असल्यामुळेच, श्रीज्ञानेशवरमहाराजां्चे जीवनर्चारेच नाटयः- 
रूपांत गोवन तट्रारे त्यांनी बोधिळेल्या भगवद्भक्तिसाधनोपायांची 
जागति माझ्या देशबंधुभगिनींच्या अंतःकरणांत उत्पन्न केली असतां 
राष्ट्रोन्वतींच्या महृत्कार्या माज्याह्लतन अज्पस्वल्प तरी सेवा घडेल 
अशा बुद्धाने मी ह्य प्रस्तुतचा मयत्न केला आहे. आतां ही गोष 
सरी को, ज्या श्रीज्ञानेश्वरसहाराज जगदूरुंनी आम्हांस संसार- 
बधापास्ून मुक्त करण्याकरितां. आपल्या संसाराला जन्मतःच 
तलाजाल टिळा |! आम्हांस परलाथाची ओळख करून देण्याकरितां 


आपल्या स्वाथाचा होम केळा ! अंगाला बालवयांतच असंगाची राख 
फासून तीव्र वराग्य धारण केडे आणि आमचें वैभव वृद्िगत करण्या- 
कारता आपल्या तृष्णेचा उड केळा ! आमचे मनोरथ पर्ण करण्या- 


करता आपल्या वासना जाळून दग्ध केल्या ! आह्यांस लोकिकास 
चढावेण्याकातेतां आपला स्वलःचा लोकिक पायांखाळी तडविला ! 


आणे दुजनांनी कुशब्दांचे व निदेंचे शस्त्र उचलिळे असतां 
आपल्या शांत सदूबोधाले त्यांना भलितशासत्र केळे ! अशा पणे 
परव ज्ञानश्रष्ठांच्या व चोगीश्रेष्ठांच्या चरित्रांत नाटक विषयास परि 
- पोषक असे सामान्यजनांच्या चरित्रांतीळ मनोरंजक व हास्यरसोत्पा 

मकार, कवा चित्तास रमविणारे भंगारादि ग्राम्य विषय, किंवा शरिरांतील 
रकत सळवळविणार वौररोद्राद नानाविध रस, यांचा पूण अभाव 
असस्यामुळ तन्रंजनाच्या मुख्य हेतूस विघातक असा हा 


अस्तुत नाटक (विषय आहे. तरी पण भक्ति, ज्ञान, वेराग्य 
नष्कमन्य, विनय, शांतिव कमा 


ह्यांची साक्षात मतताच जे श्रीज्ञानेश्वर- 
महाराज, त्यांचे चरिञ नेत्रांसी पाहन, क त का 
वचर्ने कानांनी ऐकून, परमेश्वराच्या अन!ध प्रभुत्वाचा आम्हां सर्वास 
साक्ष पटवून देण्याकरितां आपल्या अगच्या इश्वरी अंशाचे जे 
चमत्कार त्यांनी करून दासविले ₹ "च साक्षात्कार आमच्या मनास 
पटून, आह्यी जात्याच भावीक व 


श्रह्वालु असे जे आयोंचे वंशज 
त्या आमची मनें शांत, गभीर य भक्तिपर होतील. आह्ापैकी ले 


प्रस्तावना; | टा 


नास्तिक आहित, ज्यांच्या आंगावरून भगवद्धकीर्च कधी वारेही गेले 
नाहीं अशांच्याही अंतःकरणांत श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांच्या चरित्रांतीळ 
या नाटकांत गोवलेल्या प्रेमळ व हृदयंगम कथा प्रहरभर पाहिल्याने 
आस्तिक बुद्धि, धर्मश्रद्धा व भगवतनिष्ठा उत्पन्न होऊन त्यांची 
वृत्ति पाढटेळ आणि प्रापंचिक टदुःखांचा विसर पाडून 
घेऊन मनास रंजवून घेण्याकरितां नाटकगहांत घटकाभर काळ 
घालविणारे जे आह्मी, ते अशा श्रेष्ठ सत्पुर्थचरित्रदशनानें “ब्रह्मानंद 
लागली टाळी कोण देहार्ते सांभाळी !' अशा स्थितीप्रत पोह 
इतकेंच नाहीं तर, त्यायोगें या मायिक संसाराच्या आणि या ऐक्षिकि 
सखुखोपभोगाच्या क्षणभंगुरतेचा आम्हांस पूण बोध होऊन, हा प्रपंच 
रहाटत असतां मनास खरी शांति व समाधान व देहास सरे खख 
उत्पन्न करून घेण्याचा श्रेष्ठ मार्ग हणजे एक भगवद्गक्तीच होय 
आणि या मागानेंच गेळें असतां ठेदार्चे सार्थक होईल हा सद्धोथे 
आमच्या मनावर कायमचा ठसेल, अशी पूर्ण उमेद आहे 
श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांच्या जीवनचरित्राशी ज्यांनी पूर्ण परिचय 
करून धतला आहे असं जे बियाव्यासंगी व इातेहासज्ञ पुरुष चा 
महाराष्रांत आहेत त्यांमध्ये, आमचे येथील लोकमान्य, बहुश्चत व 
विठ्ठान्‌ हरिभक्तिपरायण श्रांपाते रघुनाथबोवा भिगारकर यांच्या- 
सारखा पुरुष आज नाहींच असे हटले तरी चालेळ,. मीं आपल्या 
अल्पबुद्धाने लिहळेल्या या नाटकांची हस्तलिखित प्रत रा. रा. मिगार- 
करबोवा यांस वाचुन पाहण्याविषयीं विनाति केली. ती मान्य करून 
त्यांनी आपला अमोल वेळ सर्चन मार्क्षे नाटक सांत मनःपूर्वक था- 
चून पाहिलें. हे नाटक लिहितांना मीं वाचलेल्या ग्रेंथांशिवाय, हल्ली 
अनुपलब्ध ग्रंथांतील रा. रा. मिंगारकरबोवा यांच्या वाचण्यांत आलेल्या 
श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांच्या अवतारासंबंधी हृदयंगम कथा मळा सांगून 
त्या या नाटकांत गोवण्चाविषयीं त्यांनी मला सूचना केली; तर्सेच 
श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांच्या संबंधानें निरनिराळ्या चरित्रकारांनी आपापल्या 
ग्रेथांत नमूद केलेल्या गोष्टींच्या कालासंबंधाने आज बरीच वर्ष ऊहापोह 
होऊन त्यांचा जो कालानर्णय सांप्रत निश्चित झाला आहे आणि 
श्रीविष्णूंनी ज्ञानदेव व ज्ञानेश्वर या दोन नांवांनीं भिन्नभिन्न काळी 
पथक प्रथक्‌ अवतार धारण केले होते किंवा श्रीविष्णंच्या 
एकाच अवताराला ही भिन्नभिन्न नांवे होती, या वादुग्रस्त 
विषयासंबंधार्ने साधकबाधक प्रमाणांअंती जो निणंय खुज्ञ व विचारी 
समाजानुमतें अखेर ग्राह्य झाला आहे, त्याचेंही त्यांनी मळा चथाथं 
ज्ञान करून दिले. तर्सच अशा ठोकोसर महात्म्यांच्या चरिञनाट 


द्‌ प्रस्तावना. 


कांत कोणते प्रसंग वर्ज्य असले पाहिजेत असें वारकरी, वैष्णव व 
आधुनिक विठ्टान यांचे मत आहे, त्याची फोड त्यांनीं मला न व 
देऊन अशा महात्म्यांच्या नाटकरचनेची योग्य दिशा अ च 
दासवून दिली. तसेच श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांच्या चरिञंतील निरानिर 
भसंग नाटकांत गोवतांना त्यांची जुळणी करून धण्याकरितां क्वचित 
ठिकाणीं त्यांच्या कामांत आलटापालट करणे किंवा त्यांत कमीजास्त 
करणें मळा जरूर वाटले, तसा फरक कोणत्या रितीने केला असतां, 
अशा नाटकाचा मुख्य हेतु जो भगवद्रक्तिमार्गाचा प्रसार तो विशेष 
प्रकाराने साध्य होईल हेही त्यांनीं मला ख़रचविळे, तात्पर्य हें नाटक 
लिहिण्याचे कामीं त्यांचे मला थोर साह्य जालें असून या त्यांच्या 
साह्याबद्दल मी त्यांचा फार आमार्री आहें. 

सुप्रसिद्ध नास्यकलामिज्ञ शाहूनगरवासी नाटकमंडळींनी हे नाटक 
लिहिण्यास मला मुद्वाम सांगून ज पोत्साहन दिळे त्याबद्दल मी त्यांचा 
फार आभारी आहें. अशा विस्तृत चरित्रात्मक नाटकाची रंगभ॒मीच्या 
सोईकरितां निराळी रंगावृत्ति करणे जरूर असल्यामुळें, ह्या नाटकाची ही 
तशी निराळा रंगावात्त मी केली असून, ती करण्याचे कामी शाहू- 
नगरवासी नाटकमंडळीच्या नाठ्यशास््रज्ञानार्चे मळा जे साह्य मिळालें 
त्याबद्दलही मी त्यांचा फार आभारी आहे. 


या पुस्तकाच्या छ्पाई्चे काम काळर्जापूर्वक व मनासारखे करून दि 
रवाबद्ळ आर्यमषणछापसान्याच्या व्यवस्थाप कांचाही मी आभारी आहे. 


कहीं चार अक्षरे लिहिली गेळीं, त्या 
' आज्ञानेश्वरमहाराजांचे चरणावर पूर्णभक्तियुक्त अंत:- 


करणाने चिवार मस्तक ठेवून, प्रस्तत लिहिलेले हे 
हळ रेन, परावनेदासल लिहिलेले हे दोन शब्द्‌ 


मुक्काम पुर्ण, सदाशिव पेठ, विनायक ३ 
कातिक शुद्ध ११ शके १८२६. ( वक 


द नाटकांतील पातं. 
><<<>-५40:>०2>-4 
श्रीज्ञानेश्वरमहाराज -- श्रीअलंकापूर ( आळंदी ) येथील 
“श.. खप्रसिद्ध अवतारी पुरुष. 
श्रीनिवृत्तिनाथमहाराज -- श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांचे गुरु व 
ज्येष्ठ बंधू. 
सोपानदेव --- श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांचे कनिष्ठ बंधु 
मुक्ताबाई -- श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांची बहीण. 
सच्चिदानंदूबाबा -- हाळसापूर (नेवासे ) येथील कुळकरणी. 
विसोबाखेचर -- श्रीज्ञानेश्वत्महाराजांचा आळंदी चेथील 
प्रमख निद्क. 
चांगदेव -- तार्पारतीरस्थ महासिद्ध. 
रामराजा -- कऱ्हाडनगराधिपति. 
सीताबाई -- रामराजाची स्ती. 
बाळकळुष्णा -- राजपुत्र. 
नामदेव --- पंढरपूर येथील श्रीपांडुरंगाचा प्रेमळ भक्त, 
मुद्वलाचार्ये -- वाराणसी सेत्री चाढू असलेल्या यज्ञाचे यजमान. 
श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांचे वडील विठ्ठलपंत, मातोश्री रुक्मिणी- 
बाई व विठ्ठलपंतांचे गुरु श्रीपाद रामानंदस्वामी. 
श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांस शुद्धिपच्न देण्याकरितां प्रतिष्ठान क्षेत्री जमा 
झालेले चतुधैर पडित, बोपदेव पंडित इत्यादि विठ्ठान्‌ अह्श्रेष्ठ. 
भ्रतिष्ठान ( पेव्ण ), अलंकापुर ( आळंदी ), ह्याळसापुर 
( नेवासे ), वाराणसी ( काशी ), पंढरपूर वगेरे क्षेत्रांतील 
व कऱ्हाड नगरींतील पुरुष व ख्रिवा. 
चांगदेवांचे शिष्य, सचिदानंद्बाबांची स्री सावित्रीबाई, 
सीताबाईच्या दासदासी, रामराजाचे कुलगुरु व सेवकजन. 
सुद्लाचायांच्या यज्ञाकरितां बाराणसी क्षेत्रा सप्तपुऱ्यांतून 
आलेले विठ्ठान्‌ बाह्मण. 
श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांचे समकालीन गोराकुंभारादि संत. 
व यांशिवाय भजनीलोक, पालखीवाले, वगेरे इतर पातं. 


हें पुस्तक तयार करण्यास घेतलेले 


आधारभूत ग्रंथ 


साली नमूद केलेल्या ग्रंथांचे मला उत्कृ साह्य झालें, चाबद्दल 
प्तद्ह ग्रंथलेखकांचा व मकाशकांचा मी फार क्रणां आहि 
भक्तिळीलामृत ( महीपातिरत ) 
भरक्तांवजय ( महीपातिरूत. ) 
संतलालामृत ( महीपातिरत. ) 


भसाक्तसारासरत ( नरहरि माठरुत ) 


अथवा आळंदीसहात्म्य १३४०९ 
आक्ञानदेवाची गाथा ( रा. रा. रा. श्रो.- गोंधळेकर 
यांनी छापलेली. ) 
श्रानामदेवाची गाथा (रा. रा. रा. 
यांनी छापलेली. ) 


श्रीएकनाथाची गाथा ( रा. रा. रा. श्री. गोंधळेकर 
यांनी छापलेली. ) 


श्रातुकाराम 


श्री. योंधळेकर 


[च्या अभंगांची गाथा ( रा. रा. सप्तक्रषी 
व रा. रा. मोतीवाले यांनीं छापलेली 


नळांबारायाची गाथा ( रा. रा. सप्तक्रषी व रा. रा. 
गोड्योळे यांनीं छापळेली ) 


औद्षानेश्वरमदहाराज चिं चरिञ्र ( हरिभक्तिपरायण श्रीपति. 
रघुनाथबोवा मिंगारकररूत. ) 


श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांचें चरित्र ( रा. 


रा. बळवंत 
खंडोजी पारखरूत. ) 


आक्ञानश्वरमहाराजांचं चरिञ्र (इ. स. १८८४ सालीं 
षुणवभव छापखान्यांत छापले 3) 


श्रीज्ञानेश्वरविजय ( निर्जन माधव कविरुत. ) 
नामदवकूृत आदि 


साथ व सटाप ज्ञानेश्वरी (रा.ञरा रुषण्णाजी नारायण 
आढळट्ये, एडिटर केरळकोकिळ यांनीं केलेली र 


भरट्टाजास दिललं उत्तर ) 
नामदेवचरित्र (माधवराव आथाजी मुळे, वाईकररूत. ) 


वि० झि० मोडक 


श्रीक्षानेशवरमहाराज. 


अंक 9 ला. 


- ">>>" 


प्रवश पाहहला 


»५८५/५»०>५--. 


स्थळ-- प्रतिष्ठान ( पठण ) क्षेत्र. 

( प्रतिष्ठान क्षेत्रांतील श्रीगोदावरीचा वाट. घाटावर लहानसें देऊळ आहे. 
घाटाच्या पायऱ्यांवर जान्हवी धुणीं धरत आहि व वल्लरी गोदावरींतून पाण्या- 
"ची घागर भरून घेत आहे असा पडदा उघडतो. ) 

वहछुरी- ( गेदावरीतून पाण्याची घागर भरून घेऊन ती कमरे- 
वर ठेविते व झपझप पावलें टाकीत घराकडे जाऊं लागते. ) 

जान्हवी - ( ठुगेडे चुचवकोत असतां मध्येंच थांबून वलरराकडे 

हून ) वरी, अग वलुरी ! ( वळुरी थांबून मार्गे वळून पाहते ) 
अग, घागर भरून घेऊन अगदीं मुकाव्यानं जी तूं तुरतुर पुढं 
निघाळीस, तें मळा इथें घर का बांधून राहायच आहे? अग, 
चार पिळे पिळीपर्थंत देखीळ का तुळा धीर धरवेना ? तझ्या- 
कारता मा जञअ[जपावेतर ककवळा धण्याचां मोट डोक्यावर घऊन 
ना पाण्याचा घागर कमरवर ठवून महरानभहर उभी राहिली आहे, 
तें विसरळीस वाटतं! हणतात ना “ गरज सरो नी वेद्य मरो :. 
तशांतळा गत ! बरं.पण वलरा, आजच्यानंच कांहीं सरलं नाहा 
हा. यइल पुन्हा कथा तरा वेळ, तेव्हा पाहीन मग ! ( इतक्वांत 
उत्तरा धुण्याची पाटी कमरेवर घेऊन येते. तिला उद्देशून ) उत्तरे, 
पाहळन का, आज कन वलराबाईना आपल्याशी एक शब्ठ्‌ 
ठेखीळ बोळायळा वेळ नाहींसा झाला आहे हो ! 

वछरी- जान्हवी, हें काय मेलं तुझे भळतंच बोलणं ? रिका- 
मपण असल्यावर कुणी उभ का राहणार नाही? 


4 श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


जान्हवी- ( ठुगड्याचा पिळा पिळतां पिळतां) हो; खरंच ते! 
तुळा रिकामपण कुठळं असायळा ! कारण कामधाम नी नेम- 
धर्म कायतो तुझ्याच घरीं ! आम्हीं आपल्या. निकाम्या, उठवळ, 
ना आम्हांला देव ना आम्हांला धर्म ! कां, असंच किनई वलटरी- 
बाई ! पण आमच्या घरीं कांहीं पुरुष नाहीं हे चुली फुंकीत 
बसत ! आमच्या इथें तर, एकलळंत का वलुरीबाई, रोज घंगाळभर 
देवांची पूजा होते आहे! नी ठेवांच्यापुढे काडवाती, बोटवाती, नी 
फुलवात, बारा महिने जळतात आहेत त्या वेगळ्याच ! 

उत्तरा- ( पाण्यांत बुचकळून दुगडावर ठेविठेल्या धुण्यांतील 
एक ठुगर्डे पाण्यांत आघळतां आघळतां ) अग जान्हवी, या वल- 
रीला किनई नको वाई कांहीं वेडंवाकडे बोळूं. अग, हिला वैकुं- 
ठास नेण्याकरिता स्वर्गातून लवकरच विमान उतरायचं आहे हो 
खालीं ! नी त्याचा आळा आहे तिळा आतांशीं डोळ ! ह्मणून 
म्हणत हिच्याशी गोड बोळत जा; ह्मणजे असळंच तुझ्या प्रारब्धीं 
तर हिच्याबरोबर तुळाही वैकुंठाची यावा घंडेळ अनायास ! 

वछुरी- हे. बोळा, तुमच्या मनाळा येईल ते खुशाल तुम्ही 
बोळा ! मेळी थद्दच करायची, मग काय १ मन मानेळ तें बोलावं ! 

जान्हवी- ( लुगडे द्गडावर आपटतां आपटतां ) अस्सं, अस्सं ! 
अगबाई ! वलुरीवाई खरंच का हे! मग आम्हांला न्याळ का 
तुमच्याबरोबर विमानांत बसवून ? आंत नसलं वश्लं यायचं तर्‌ 
निदान तुमच्या विमानाचे खूर तरी धरू यया हो पण आम्हांला ! 
म्हणजे उत्तरा नी मी, आम्ही दोवीजणी भेऊं ह्मणते 
सहजीं गोष्टी बोलत तुझ्याबरोबर बैकुंठाळा ! पण उत्तरे, विभान 
येण्यासारखा अस नेमधर्म तरे कोणता चाळला आहे आतांशीं 
वलुरीबाईंचा, हें सांगशीळ तर सरं ! 

उच्तरा- ( पिळा पिळतां पिळतां ) इश्श! 
का नाहीं तुझ्या लक्षांत आलं ? तू किनई अगदीं 
अग, अलकापुरीहून आलेळे वलरीचे विठू भाऊजी 
जाऊबाई ( जान्हवी नाक मुरते) कां? नाक 
नाहींत का तीं साक्षात्‌ पेढररीची विठोबा- 


जट्डं इतक देखील 
हींच बेंधळी हो! 
जी नी रुक्मिणी 
क कां मुरडळंस? 
रखमाई! त्यांची सेवा 


शट 


अंक १ ला. 1-1 


"करते आहे हो वछरी आतांशीं राजंदिविस मनाभावानं ! मग वि- 
मान यायला कांहीं वेळ का लागायचा आहे! 

वलछुरी-जान्हवी, जाते वाई मी आपली 

उत्तरा-वबलछरी, जायचंच तर जा; पण मी सांगतं एवढें ऐकून 
ठेव हो; हणजे काळाच तर उपयोगच होईल तुला माझ्या सांग- 
ण्याचा ! हें वव, विठू भाऊजींची सेवा नाहींच पुरी पडळी, तर 
त्यांच्याच पोटी आलेले निव्वाते, ज्ञानदेव, सोपान- साक्षात्‌ शंकर, 
विष्णू, ब्रह्मदेव-नी त्यांची बहीण मुक्तावाई- साक्षात्‌ आदिमाया 

यांची सेवा कर! ह्मणजे तीं प्रस्न होऊन वेकुंठांतळं विमान 
आणवितीळ बरे तुझ्याकरितां खाळीं ! 

(इतक्यांत उर्मिळा तांदुळाची दुरडी घेऊन येते. ) 

जान्हवी-( ठुगर्डे ज्ञाइतां झ्ञाडतां ) अस्सं का ! हे नंव्हतं बाई 
-मळा ठाऊक ! उर्मिळे, ऐकळंस का हे त ? आपिगांवच्या कुळ- 
"करण्याचा मुळगा, वेडा विठ्ठलपंत, पंढरीचा विठोबा झाला वरे 
'का! नी त्या विदळपंताचीं कारटीं ही शंकर, विष्णु, बह्मडेव नी 
आदिमाया यांचे अवतार प्रगटळे हो या कलियुगी ! ( वछरीस 
उद्देशून ) फार चांगळं बाई ! मग, वछरींबाई, ठदेवोळा भेटायळा 
आतां कांहीं वैकुंठाळा जायची गरज उरळी नाहीं तुम्हांला ! 
५ वल॒रीपुढें हाल ओवाळून ) अहाहा ! 

वलुरी -( घागर खाली ठेवून ) जान्हवीबाई, अहाहा म्हणून 
माझ्यापुढे हात नकोत ओंवाळायळा. आहेतच ते प्रत्यक्ष देव; नी 
तुमच्या आमच्यासारख्या पातक्यांचा उद्धार करण्यासाठींच ते 
आले आहेत बरे का अवतार घेऊन या कलियुगी, समजळीसं ? 

उमिळा-( तांदुळाची ठुरडी पाण्यांत बुडवून वर उचलून ) 
अम्हांला उद्धरून न्यायळा आळे आहेत का वर्गसंकर करून 
सारी प्रथिवी बुडवांयळा आले आहेत, त॑ अलंकापुरींतल्या शुचि- 
भूत ब्राम्हणांना पुसून तरी थे म्हणते एकदा! म्हणजे तेच 
देतील तुळा याचं चांगलं उत्तर! काथ ग जान्हवी, खरं कीं नाहीं! 

जान्हवी-( लंगडे झाडतां ज्वाइतां मध्येंच थत ) त्रम्हचारी- 


४ थश्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


पणाचं वत झेपेनासं झाळं, बाईल हवीशी वाटूं छागळी नी या 
राची हाव सुटली, तेव्हां संन्यास टाकून पुन्हा प्रपंचांत व क 
मेळा बोका संन्याशी हा विळपंत नी अशा आचारश्रशाच्या पे ठर 
जन्मास आठेळीं अवकळीं तळ नावदेखील घेऊं नय 
मेल्यांचं ! नी अशा मेल्यांना म्हणे देवाचे अवतार ! वल्ठरी, देवाची 
सेवा व्हायची जठ्की दूरच राहेळी, पण अशानं देवाची निंदा 
मात्र घडते, दुसरं कांहीं नाहीं ७७% 
छुरी- ( घागर पुन्हा कमरेवर घेण्या र 

जी संन्यास टाकून पुन्हा संसार करू _लागळे, ते 
का त्यांना बायकोचा लोभ सुटळा य... तुक्याठ गाती 
बाई जिभेला हाड, तेव्हां तू काय वाटेल तें हझणशीळ ! अग, 
वाराणशींतळे विठूभाऊजींचे गुरु, श्रीपाठ्‌ रामानंदस्वामी, यांनां 
सांगितलं हो विठ्भाऊजींना उन्हा संसारांत शिरायळा ! नी 
गुरूंची आज्ञा मोडायची नाही, हणूनच ते पुन्हा प्रपच करूंळानळ ! 
थावर आपटून ) अग जान्हवी, तुळा 
आहे का ढाऊक ! वाराणशींतल्या कबीर उसलमानाला शिष्य 
करून त्याला उपदेश याच रामानंदस्वामींनी केळा म्हणतात हो ! 
या मेल्याळा म्हणे जातीचा भेदाभेदच नाहीं ! मग उजूच आहे, 
जसे गुरु तसे शिष्य ! 

जान्हवी - ( घडी केलेळे लुई पावावर आपटतां आपटतां ) 
उत्तरे, परवांच गोष्टींवरून गोष्टी निघाल्या होत्या, तेव्हां 
आमच्या सासूबाई सांगत होत्या कीं, या विढठळपंताचे वडीळ 
गोविंदपंत नी आई निराबाई, हीं बरीक दोवही देव-माणस होतीं! 
नी सारं आपेगांव त्यांना फार नावाजीत असे! पण म्हणतात 
ना, * तुळशीच्या पोटी भांग ! 7 तसा हा विहळपंत त्यांच्या पोटीं 
कुलांगार जन्माला आला ! 

उमिळा- ( तांदूळ ञसडता ठता पण यामच्या 
किठ्यानं आदल्या जन्मीं कोणाचा तरी संसार उभा केळा होता; 
हणून अळंकापुरीतळा गरीब बिचारा कुळकरणी 
असल्या घटिंगणाच्या गळ्यांत आपली एकुळती 


करितां पद्र सावरीत 3 


1 सिदोपत, गाळा 
एक.पोर बांधायची 


अंक ९ लढा. न्यु 


देवानं ब्ञाःद्वे दिळीन्‌ ! नी भोळ्या उमांबाईला देखीळ काय भुरळ 
पडली, तों तिनं या _विठ्याळा घरजावई करा, असा सिदोपंता- 
पाशी आप्रह धरिळा ! बायकोचा शब्द, सिदोपतांना खालीं 
टाकवेना, तेव्हां विहळपंत झाळे घरजावई ! रुक्मिणीबाईसारखी 
सुशीळ, चतुर नी निष्ठावंत बायको, लाखांत एक देखील 
सांपडाथची नाहीं हो! पण ह्याळा काय त्याचं होय ! एक 
दिवस हा गेळा तिळा सोडून, नी यानं घेतळा संन्यास ! घी 
'देखळं पण बडगा नाहीं देखळा, तसं यानं सोन्यासारखी बायको 
टाळून संन्यास घेतळा खरा, पण मागून हे बुवा झाळे वाबेरे, 
नी मग आले वाराणशीहून बायको हुडकीत अलंकापुरीळा परत ! 

जान्हवी- ( धणी दुरडींत भरतांना थांबून ) कां वल्ठरी, 
आतां ग कां तुझं तोंड शिवळं ? मेळे ' कर्मभ्र्धी नी सदा 
कष्टी !? अशांना का तूं देव म्हणणार ! 

उत्तरा- ( लुगडे झाडतां झाडतां ) खरंच पुसशीळ तर जा- 
न्हवी, मळा असं वाटतं कीं, या मेल्या पार्पिष्टांना अलंकापुरींत- 
ल्या ब्राम्हणांनी नुसतं वाळीत टाकलं, हा यांच्या पापाच्या 
मानानं फारच थोडा देड झाळा ! यांना किनई, भर दोनपहरीं 
तापल्या तव्यावर उभं करून यांच्या अंगाळा विंचू डसवायळा 
हवे होते ! नी अशा धर्मभ्रडाच्या पोटी आदल्या जन्मीचे कोण 
जठ्ले बोर पापी प्राणी आठेळे ! नी यांना ह्मणे शुद्ध करुन वेऊंन 
य़ांच्या मुंजी करायच्या ! अग, अशा जातिभ्र्ांना कांहीं केल 
झणून शुद्धता थोडीच यावयाची आहे ? ह्या गंगेच्या पाण्यानं 
साता जन्मांचीं पापं धतळीं जातात, म्हणून यांत अंग धृतळेळे 
महारमांग कधीं पाहिळे आहेस का ब्राम्हण झालेले ! ( त्रिवेणी 
पूजा-साहित्य घेऊन येते. ) 

जान्हवी- ( धुण्याची पाटी कमरेवर घेऊन ) उत्तरे, उमिळे, 
वलूरीची पाठराखीण आली ग बाई ! आतां तोंडाला सीळ घाला 
हो! कां ह्मणून नाहीं पुसलंत ? हिचे यजमान किनई आतांशीं 
त्या कारद्यांना ईश्वर ह्मॅणायळा लागले आहेत हो ! कां ? तर 
हणे ते दिवशीं त्यांनी आपळे वडील या.वल्लरीच्या घरी आ- 


द श्रीज्ञानेश्वस्महाराज. 


द्धाच्या दिवशीं स्वगीतून खालीं उतरून पाटावर जेवायळा य्रेऊन 
बसलळेळे पाहिळे ! सगळाच जळण भुताटकीचा खेळ, नी तो जेव्हा. 
श्रीपतभटांना खरा वाटला, तेव्हां आश्चर्यच ! 

चरिवेणी- ( गंगेची पूजा करीत असतां मर्व्येच थावून ) 
जान्हवी, मेळेळीं माणसं स्वर्गातून आणलळलीं ही भुताटकी, नी 
ज्ञानेश्वर महाराजांनीं रेड्याच्या तोंडून वेद बोळविळे, याळा ग त 
काय ह्मणणार ? अग, ठेवाशिवाय कोणाच्या हातून बरं होणार 
आहेत असळीं अवटित ठत्यं ! 

उत्तरा- ( धुण्वाची पाटी भरीत असतां ) इश ! रेड्याच्या 
तोंडून वेद बोळविले नी श्राद्धाला मेळेलीं माणसं स्वगीतून 
खाळीं आणलीं हणूनच का त्यांना देव हणायचे? अहा ग 
खुळे ! अग, मसणवटांतळे वेताळ, खवीस, समंध, बह्मराक्षस, 

[खा$जोखाइ, यांची आराधना करून बीरमांभिक नी चेट- 
काळ्या थोडे का चमत्कार करून दाखवितात ? त्यांतळेच मेळे 
हे! ती रावी चेटकीण नव्हती का मागं इथें ! तिचं या क्षेत्रांत 
कवढ प्रस्थ माजलं होतं, तं पाहिलं होतंसना ? तिनं तुझ्याच 
जावच मूल, नव्हतं का पिंपळाच्या झाडावर नेऊन ठेवलं ? एक कीं 
दोन, क्षेत्रांत तिनं सगळ्यांना ञ्राहि जाहि करून सोडलं होतं! 
पण अखेर दाठंभटांनीं तिची चांगळी मोडशी जिरविळी ! तसं 
हवे याः मल्यांना करायळा ! दाद्‌ंभट या वेळीं जिवंत असते 


तर, 
त्यांना बरीक त्या राधीतारखीच यांची कणीक चांगळी मऊ 
केळी असती समजळीस ! 


जान्हवी- ( धुण्याची पाटी कमरेवरून उतरून ठेवन ) मेळा 
ढौपरा एवढा पोर ! नी आपला व्यासपिठावर बसून प्राण 
सांगतो ! नी अर्धाअधिक गांव रोज लोटतो आहे त्याच्या त्या 
पुराणाळा ! आमच्या सास्वाइच्याबरोबर, नाहीं ह्मणायळा मी; 
एक दिवस बसलें होतं हो लाजा 
चुळींत नेऊन घाला मेल्य न. इश्श! 


हीं त्यांत रामराव- / 


. पावितंचं आख्यान, की. 


*अक > आला. *- 9 


हरिश्चंद्र राजाची कथा, कीं नेमधर्मांच्या का उपासतापासांच्या 
गोष्टी ! देह अमुक आहे, कर्म तमुक आहे, नी जग मिथ्या आहे, 
याच सगळ्या मेल्या देहाच्या ,नी कर्माच्या गोष्टी ! मग पुरुषांना 
त्यांत काय जळुं गोंड ळागत असेल तें त्यांचं त्यांनाच ठाऊक ! 
अग, आतांशीं ठेवळांतळे पुराणीफ़ नी हरदास, हे देखील देव- 
ळांत येईनासे झाळे आहेत पुराण सांगायळा नी कथा करायला ! 
जो उठला, तो सुटला मेळा त्या पुराणाकडे धावत ! खरेच, अशी 
नव्हती वाई कधीं आजवर तऱ्हा पाहिली ! ! 

उर्मिळा-( तांदुळाची ठुरडी निथळत धरून ) आमच्या घरीं 
बारा नी बारा चोवीस वर्स वेंचून चांगळं सहा शास्त्रांचे नी चार 


. वेढांचं अध्ययन केळं आहे ! काशीपास्रून रामेश्वरापर्थत आहे का 


_ दुसरा कोणी यांच्या तोडीचा वैदिक ? हजारों कोसांवरून थेत 


आहेत ना आमच्या घरीं कित्येक विदयार्थी वेदांचे नी शाखांचे 
पठण करायळा ! पण मळा काळच कळलं हो, कीं यांनी, 
तो रेडा जेव्हां नेद्‌ ह्मॅणायळा ळांगळा, तेव्हां वरच्या पोथ्या तेथें 
उरापोटावर घेऊन जाऊन त्या शुद्ध करून घेतल्या ह्मणून! झालं, 
थोरांनींच असं केळं, मग काय ! गणभट, धोडभट, हरभट, नी 


क्षेत्रांत दुसरे अर्धवट ब्राह्मण, काखेत पोथ्या मारून सुटळे धावत 


पळत यांच्या मागं ! 

उत्तरा- (धुण्याची पाटी भरल्यानंतर पद्र सावरीत ) इतक्यानं- 
च संपळं असतं, तर मळा पतकरळं असतं बाई! पण 
आमच्या घरीं आतांशीं काय चाललं आहे तें ऐकलंस का? 
अग, आज चार दिवस, हीं पोरटीं हणजे वेकुंठांतळे देवच खालीं 
उतरळे आहेत विश्वाचा उद्धार करायळा, अशीच आपली चाल- 
ली आहे आमच्या घे अहोरात्र घोकणी ! नी लोकांना 
देखीळ तसाच उपदेश करणं चाललं आहे बाई आतांशीं एक- 
सारखं ! लोकांनीं म्हटळंच कीं, हे जर देवाचे अवतार आहेत 
तर मग यांनीं अशा भ्र्टाच्या पोटीं कां जन्म घेतला ! तर 
त्यांना दुर्बासमाने, वाशेष्ठयुनि, गौतमाने, व्यास, वाल्मीक, 


अगस्ति नी पांडव, यांचा दाखळा देऊन, यांचीं कुळं चांगलीं 


प्र श्रीक्ञानेश्वरमहाराज. 


- व भे 
हातीं असं कोणच्या शास्त्रांत सांगितलं आहे ! अस चाललं द | 
सार्‍यांना अडवणं ! नी गांवांतळे सारे वेदिक, हू ना 
पुराणीक गोळा करून या मेल्यांना शुद्धिपच यायच आह | 
कायसंसं ? त्याची चाळली आहे हो आमच्या घरीं तयारी ! अ 
'शहाणींच माणसं जर अशीं वेडांत शिरलीं तर त्यांना वेडं तर. 

कुणीं म्हणायचे आतां ! 
तरिवेणी- (पूजा आटपून उठून ) उत्तरे, तू आतां घरच्या यज" | 
मानांनासुद्धा वेडे ठरवाखळा लागलीस, तेव्हां शर्थच झाली ह्मणाय- 
_ ची बाई तुझ्या शहाणपणापुढे ! इतके दिवस कथापुराणं ऐकलींस? 
तीं गेळीं वाटतं सारी चूळखंडांत ९ रामाला पाहून जत त्या गोरडे वार 
रेच्या अंगांत कलीचं वारं शिरलं होतं, तसं कुठल शोरळं बाई 
तुझ्या अंगांत जळुं हे असळं वेडं वारं ! अग तू त्या सुरुषांचा 
किती निंदा केळीस, त्यांना किती शिव्या दिल्यास, नाहींतर 
उद्यां एखादा घोडा उचळून त्यांच्या डोक्यांत घातळास, तरी 
किनई त्यांना त्याचं कांहीं वाटायचं नाहीं ! उळट तुझे तोंड नी 
हात मात्र दुखून येतीळ ! 
वलछुरी- (पाण्याची घागर कमरेवर ठेवून) अग तू. जर आपली 
या सर्यनारायणावर थुंकायळा लागळीस, तर * ते माझ्यावर श्रेकूं 
नको ? असं तुळा म्हणायळा तो थोडाच ग्रेणार आहे आमभाळां- 
तून खाळतीं ! उलट तुझीच थुंकी तुझ्या तोंडावर पडून ळोक 
तुळा हैसतोल ! तसेच हे सत्पुरुष असतात बरं! यांना काणी निंदा 
कीं वेदा; ते तुम्हांला ' निंदू नका ? म्हणून म्हणायळा यायचे 
नाहींत, ती * घेदा ? म्हणून सांगायळा यायचे नाहींत ! 
त च डल्याळा पातक लागेल, नी बदलत तर तुह्यांला 
म्हणा ! बिवेणी, चळ बाई, आपण देवाचं दशन घे र 
कशा आपल्या वरी ! ०९७१४६८ 
त्रिवेणी-( निघून जातां जातां ) अहो उत्तरगबाई, ज न्हवी-_ 
नाड न| डर्मळाबाई, आलंच तुमच्या मनाला तर या क्या 
हा अशी साक्षसंतांची निंदा करणं ! नी त्यां क हिती 
9 त्याना शरण जाऊन 


तुम्हीं 


अंक १ ला. ९ 


च्या करून जन्माळा आल्याचं सार्थक ! ( वछरी व त्रिवेणी देव 
ळाकडे जाऊं लागतात. ) 

उत्तरा- ( त्रिवेणीपुर्ढे हात ओवाळून ) अळलळ ! आज हं 
एवढ अम्हज्ञान कुठलं फुटळं आहे तरिधेणोबाई तुम्हांला ! ( धण्या 
च! पाट कमरे कमरे वर धऊन व माऊन्या हातान [मळेला व जान्ह्व- 
ढा घर कडे ज,ण्याक.रेतां ओढून ) आमचं काय मेळं म्हणा, पग 
सुह्या बराक व्या हो या वाहत्या गंगेत हात भरवून, (जातां जातां) 
म्हणज यजमानांचा अंगरोग नीं चार पिढ्यांचे दळिद्र तरी नाहें- 
सं होईळ तुमच्या घरचं! ! 

( पडदा पडतो. ) 


प्रवेश दुसरा. 
स्थळ-- प्रतिष्ठान (पैठण ) क्षेत्रांतील श्रीगोदातटाकाकडे 
जाणारा रस्ता 

( पावता|वाडइ ज्ञांकळेळे ताट हातांत घऊत प्रवेश करते इतक्य त 
'तज्यामागून [तिचा नवरा हरभट धावत येतो. ) 

ह्रभट- वारे वा! माझें घरदार लुटून ते त्या भामट्यां- 
च्या पद्रांत ओतायळा जी त तुरतुर निवाळीस, ते मी आजच 

हासा झाळा असे समजून होय ? पण हा हरभट तुळा विचारा- 
मळा अजून जिवंत आहे बरें का! चळ, फीर आल्या वोटेने 
मावारी. बेशरम नाहीं तर ! म्हणे, या जन्मीं जर कोणाला कांहीं 
उचळून दिळें तर पुढच्या जन्मीं देव आपल्याळा तसेंच देइल ! 
छाकांना उचळून द्यायला तुझ्या बापाने कांहीं शेंपनास हजार 
दिळेच असतील या हरभटाळा! आण ते सारं इकडे ! ( पार्वती- 


५, पाश्च्या हात तीळ ताटावर झडप घालण्यास तो. ) 


| 


, पावंता०-तर मग काय! त्या सतुरुषाच्या ट्शनाळा आज 


: देखील का मी रित्याच हातानं हात हालवीत जाऊं? इतकी 
| जठ्ठा प्रपंचाची हाव धरून, अखेर गांठी काय बांधून जाणार 


१० श्रीज्ञानश्वरमहाराज. 


आहांत, तें ईश्वराळा ठाऊक ! मेल्यांनो, लोकांच्या बायकांनी त्या 
सत्पुरुषांच्यापुढं कितीक प्रकार नेऊन ठेविले ! कितीकींनी खणां 
नारळांनीं सुवाष्णींच्या ओव्या भरल्या ! कितीकींनीं हळदकुंकू 
लुटलं ! कितीकींनीं झुंवारणींना बांगड्या भरल्या ! कितीकींनीं 
सौभाग्यवाणं वांटळीं ! कितीकींनीं ब्राह्मणभोजन घातळीं! नी 
कितीकींनीं तर महिनाभर एकभुक्त राहून चांदीपितळेची ताटे नी 
वाट्या, पेचपक्कानांनीं भरून ञाम्हणांना दिल्या ! 

हरभट-हो, हो ! दिल्या तर ! दिल्या तर ! - 

पार्वेती०- हो ! हो ! म्हणून तोंड नको वेंगाडायळा ! दिल्या, 
दिब्याच बरं! जिळा जें अनुकूळ झालं, तें तिनं केळं. पण 
आपल्या घरीं सार्‍या गोष्टींची अनुकूळता अस्रून आजंवेरी द्लिं 
आहां का मळा यांतळं एक तरी कधीं करूं? एकभुक्त राहायचं, 
यांत तर नव्हतंना कांहीं वेचत ! पण तें देखीळ सदा मेहुणाचीं 
आमंत्रण घेऊन मळा घडू दिलंत नाहीं ! जट, आपल्या 
हातन कांहीं होईना का कांहीं सुटेना, तर निदान दुसऱ्याला 
तरी आडकाठी करूं नये! 

ह्रथट- आडकाठी करूं नथे, तर मेहुणाचीं आमंत्रणे पस्त- 
0) बून मी आपलें नुकसान करून घेऊ होय? आणि तुळा! दान- 
धर्माला पेका देऊन घरादाराचा उन्हाळा करूं होय? मोठी 
शहाणीच कीं नाहीं तूं ! उदया हातांत ळोटा आल तर मळाच पुढे 
होऊन ' विश्वेश्वरायनमः ' म्हणत दः॥ घरें फिराबें लागेळ ! या 
जन्मा कण्या भाकरी खाऊन आणि 


क उघडेंनागडें हिंडून पुढच्या... 
जन्माचा साठवण करणारे मूर्ख ळोक 


१ 


वी ) करोत त्यांना वाटेळ तर्‌ 
स्वतःचा नागवणूक ! ते तसे नाचले म्हणून मी नाहीं त्यांच्या- 
सारखा नाचायचा ! म्हगे सत्पुरुष ! आणि आम्ही काय कमी च 
आहों वाटतें ! । 

पावंता०-कमी का जास्त, तें आपल्याच मनाला विचारायचं! 
होतं ! दुसऱ्याच्या तोंडून कशाळा 


उं! चर 1 ठावता बद्बायळा ? ळोकिका 
साठा सकाळीं उठून एकदा गॅर्गत बुचकळी 


च्या बोड्यां 1 मारळी, नी घरी । 
येऊन देबांच्या बोडक्यांवर पाणी ओतलं, कणी 


र 
झे 


९.२2 रक्ाम्या 


रश 


व 


र. 


म्हणजे नाहीं कांही द्र | 


अंक १ ला. ११ 


सत्पुरुषपण आंगीं ग्रेत ! कधीं घटकाभर निवांत बसून देवाचे 
नांव घेत आहां का? देवाकडे मुळीं लक्ष असेळ तर किनई? 
अहोरात्र जठ्ठा प्रपंचाची विवंचना! नी हें मिळव, तें मिळव, 
यासाठीं सठा जिवाची धडपड ! आज कोणाच्या घरचं श्राडठ- 
पक्षाचं आमंत्रण बेत आहे, नी उद्यां कोणाकडचं येईल, ही 
अहोरात्र घोकणी ! ह 
हरभट- हे घर नाहीं; हा रस्ता आहे; याचें आहे का कांहीं 
तुळा भान? ळोकांनीं ऐकळें तर काय़ म्हणतील ! 
पार्वती०- काय म्हणणार आहेत? खरं आहि तेंच बोलतं 
आहे, असंच म्हणतीळ. नित्य ळोकांकरितां सप्तशतीचे पाठ, नी 
देवावर रुठ्राचीं आवतनं ! बरं, म्हणते ळोकांकरितांच कां होईना, 
पण तीं तरी होत आहेत का, सोपस्कर, मनापासून नी भक्तीनं ? 
ळोक थोडेच पाहायळा येत आहेत आपण काय करतां ते ? इक- 
डून ' झालं सारं ! म्हटळं कीं, यजमानांना काय ? ते दक्षिणेचे 
धनी! ती देऊन ते होतात मोकळे ! पण अशा फसवणुकीनं 
उळट आपल्याच माथी पाप लागतं, हें उ्हुं शाखरपुराणं वाचून 
समजू नये, म्हणजे नवळंच म्हणायचं ! ठेवाची भाते जठ्ठी 
अगदींच कशी नाहींशी झाळी ती? 
हरभट- पण या उठाठेवी करण्याचें तुळा काय कारण? 
चुळीपुढें चाळव तुक्षे काय असेळ ते शहाणपण ! 
पार्वती०-कां वर॑? कां नकोत उठाठेवी ? मी नाहीं का अर्ध्या 
पातकाची माळकीण ? ळोकांना शाख्र आपणच शिकवितां ना ? 
पण मेळीं पुरागांतळीं वांगी पुराणांत ! आजवेरी कानींकपाळी 
थोडी का आरडळें ! अर्वभधिक आयुष्य गेळं असंच ! म्हणन 
हात जोडून सांगते की, जटु॑ं आतां तरी यावं हे सारं सोडन 
ना ज्ञानेश्वरमहाराजांना शरण जाऊन, करून घ्यावं देहाचं 
साथक ! 
हरभड- आतां जीभ आवरतेस कीं नाहीं ? आमच आह्यांला 
सार कळतं आहे ! तूं नकोस मळा शिकवायला ! 
पावेती०- आपल्याळा कळतंच आहे म्हणा! पण वळत नाहीं 


१४ श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


नाहीं असं भलतंच विचारायळा ! ऐकलं का! हे सत्पुरुष नी 
माझी मुक्ताबाई उन्हातान्हांत नी पावसांत तापत भिजत अस- 
तात, तर ह्मटळं घरांत खंडीभर छत्र्या जमाविल्या आहेत, त्यांतल्या 
चार छत्र्या याव्या त्यांना नेऊन ! चार छत्र्या घरांतून गेल्या तर 
त्या कांही अनाठायी नाहीं लागायच्या ! चांगल्या सत्कारणींच 
लागतील ! नी तो पागोव्यांचा पर्वत ! जळा तो डोक्यावर बांधा- 
यला पाठीं का पोटीं कुण्णी नाहीं ! त्यांतल्या तीन घड्या होऊं 
देत झटळं कमी- हो ह्मणून नाहीं येत तोंडांतून ? 

हरभट- कां ! हो ह्मणून कां बरें यावें माझ्या तोंडून ! 

पार्वती०- खरंच तें ! दाराशी भिक्षेकरी आळा तर त्याला 
चिमुटभर भिक्षा मिळेना ! कीं उशेखळीशीं कुत्र आलं तर त्याला 
कधी उष्टं पान चाटायळा मिळेना ! तेव्हां इतका धीर नाहींच 
व्हायचा, हें उघडच दिसतं आहे मळा ह्मणा ! पण आपला जीव 
वेडा, वाटळं एकदां जवळ सांगावं, हणून सांगितलं झालं ! 

हरभट- तूं लाख वडबडलीस तरी माझ्याकडून ह्मणून त्यांना 
एक छदाम देखील पोहोंचायचा नाहीं समजळीस ! 

पार्वती०- कशाला पोंचेळ ? नाहींच पोंचायचा ! हं तरी 
कर्मात हवं ! कर्मांतच जर नसेळ तर बुद्धि तरी कोठून व्हायळा ? 
मळा उकळ बुद्धि आहे! पण काय उपयोग ? ( रडत रडत ) 
नाहीं माझी वरांतल्या काडीवर देखीळ सत्ता ! घालाल तें 
गिळावं नी याळ तं नेसावं ! कसळा जट्ठा असला जन्म ! ठारा- 
पुढची कुत्रींच आह्ली, नी दुसरं काय ! ! 

ह्रभषट- रडून कांगाव करायची विद्या तुळा फार चांगळी 
साधली आहे, त॑ आहे मळा ठाऊक ! हें बवा, आतां हा शहाण- 
पणा पुरे करून फकिरा मावाऱय़ा घराकडे आणि घरीं गेल्यावर 
आमच्या नांवाने वसा पोटभर रडत ! 

पार्वती०- मग काय अर्ध्या वाटेतूनच का मी परत जाऊं ? 
पण जरी मान तोडळीत तरी मी ह्मणून त्या संताचं दर्शन 
घेतल्याखेरीज कध्या वरी परत जाणार नाहीं! भेऊन जाऊन 
काण तो झापडी माझ्या हातांतल्या ह्या ताटावरच ना टि. 


_ केया 


अंक १ ला. १५ 


( ताट पुढें करून ) हें घ्या आपलं ताट, नी करा मला एकदांची 
मोकळी ! ( हृरभट ताट घेशो. ) माझा आपला हा दोन हातांचा 
नमस्कार हा तर आहेना माझ्या सत्तेचा? तेवढाच पुरे माझा मळा ! 
त्या सत्पुरुषांना माझा नुसता नमस्कारच पुरे! हातांत माती 
घेतळी तर तिचं सोनं करण्याचं त्या सत्पुरुषांचं सामर्थ्य ! तेव्हां 
ते थोडेच सुजळे आहेत तुमच्या या धनद्रब्याळा ! देव काय 
भावाचा भुकेला ! विडुराच्या कण्या नी खरदाम्याचे पोहे, नाहीं 
का खाल्ले श्रीरष्णांनीं ! झालं तर, माझा भाव त्या सत्पुरुषांच्या 
ठिकाणीं आहे, तोच माझं करीळ काम ! पण ताट हाती आलं 
तेव्हां आतां पडळा ना आपला जीव एकदांचा खालीं! इथें 
काळजी काय ती द्रव्याची ! ह्मणून पुसते ? 

हरभट- हो, हो! पडळा जीव खालीं! आतां तुला 
दाही दिशा मोकळ्या आहेत ! जा; वाटेळ तिकडे जा! 

पार्वैती०- हं, आतां मळा दाही दिशा मोकळ्या व्हायच्या, 
तें होतच मळा ठाऊक ! पण हटलं, एकदां तरी त्या संतांचं 
दर्शन घ्यायचं होतं हो ! ह्मणजे ( डोळ्याला पद्र लावून ) माझ्या 
बगडीच्या पाठीवर आजपावतर आठ खळींत नेऊन पुरळींत ! 
तशी, त्यांची रूपा झाळी तर, नवव्यानदां तरी पाळी यायची नाहीं 
ह्मणतें ! बाकी इकडे पोरं नकोत! बाळं नकोत! बायको मेळी 
नकोच आहे ह्मणा ! एक पैका मिळाला म्हणजे सारं मिळाठं 1! 
इश्श ! पाठ वळवून चाळूं लागायला जळुं कांहीं तरी वाटतं आहे 
का मनाळा ! आपण मेळी बडबड करावी नी स्वस्थ बसावं 
इतकंच !! ( गंगेकडे निघून जाते. ) 

हरभट- गेली एकदांची ब्याद! माझ्या मागची ही जिवंत 
साडेसाती परमेश्वर कधीं सोडवीळ तो सुदिन ह्मणायचा ! ( हर- 
मट घराकडे जाऊं लागतो, इतक्यांत मोर दिक्षित फुलांच्या माळांनी 
भरळेळें तबक हातांत घेऊन येतात. ) 

मोर०-( हूरभटास पाहून ) नमोनमः नमोनमः, हरभटजी ! 
अहे पण तुझी माघारे कोठें वळलां ? 
। ह्र०- अहो दीक्षित, गंगेवरच निघालो होतो. बरोबर तिलाही 


1। 


| 


१६ श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


घेतळी होती. पण येथवर आल्यावर मग तिळा झाळें खिरापतीचें 
स्मरण. अजागळ कोठळी ! खिरापत विसरली या ताटांत घाला- 
यची ! तेव्हां तिळा ह्मटलें तूं हो पुढें, मी धरीं जाऊन खिरापत 
घेऊन येतों तुझ्य़ा मागोमाग. तिळा पुढें पाठविळी आणि मी वरीं 
जाण्याकरितां हा इतक्यांतच मार्गे वळलो. 
मोर०-होय ना? जाऊं द्या हो. तेवढ्या खिरापतीकरितांच 
नका आतां घराकडे परतू. अहो, या बायकांचे हे असंच आहे ! 
आमचीनें हा हार करायळा तीन प्रहर घेतळे ! आणि त्यामुळ 
मला गंगेचे दोन हेळपांटे पडळे ! हरभटजी, तुह्यांळा काय सांगूं! 
न भूतो न भावेष्याते अशी यात्रा लोटळी आहे आज गंगेवर ! 
श्रीज्ञानेश्वर सदुरूंचा केवढा हो हा अगाध महिमा ! 
हर०-हे काय विचारतां दीक्षित ? अहो, प्रत्यक्ष परमेश्वरच 
ते! मग यात्रा ळोटली यांत आश्चर्य ते कोणते ? 
मोर०- हरभटजी, जी श्चाते एक तप घालूनही तुम्हां 
आम्हांला पाप्त होण्याची मारामार, तीच श्रृति, हे प्रभु, आपल्या 
आंगच्या योगसामर्थ्याने वाचारहित आणि ज्ञानशून्य पशूकडून 
प्रत्यक्ष वेदोनारायणाप्रमाणें न्यासपूर्वक म्हणवीत आहेत ! तेव्हां, 
केवढें या जगदरुरूचें अडुुत सामर्थ्य ! ! अहो तुम्हीं आम्ही ऱ 
आपल्या हातांनी ज्यांची शें चितेवर रचून तीं यथाविधि आभि- 
नारायणाच्या मुखांत ळोटलीं, आणि त्यांची राख झाल्यावर. 
ज्यांच्या अस्थि गंगार्पण केल्या, त्या गोविंद्भटांना, रुष्णंभटांना! 
दाद्‌भटांना आणि वीरेश्वर दीक्षितांना ' देवाः आगंतव्यं पितरः! 
आगंतव्ये ) अर्से म्हणून स्वगीतून आवाहन करून, रुष्णाजीपता- 
च्या घरीं पितृतिथीळा देवस्थानीं आणि पितरस्थानीं पाटावर आणन 
बसवून, वेदोक्त विधीनें आद्धविधि उरकून घेण्याचें अधारेत सत्य / 
भटजी, अवतारीक पुरुषांवांचून सामान्य मनुष्यांच्या हातून कधी, 
होईल काय ! आणि अशा प्रभूंना आम्ही आज शुद्धिपत्र देणार. ' | 
तेव्हां धिक्क असां आम्हां अ तो 4: मेव. 
 धिक्रार असो आम्हांला ! अहो, हे प्रभु बालवथांतच वी || 
ळेतना कसे शांत, मनोनिग्रही, समाधानी, तृप्त, मायोपाधिविर- 
हित, हर्षशाकदुःखविवर्जित, उत्तम-अ ी निर. 


| 


कमाबद्दळ समबुद्धि, लौकिक, . : 


न 


> 


अंक १ ला. १७ 
कोते, लाभ, हाने, यांविषयीं उदासीन आणि सदा हरिभजनीं रत' 
आहेत ते ! ( इतक्यांत ज्यांत शेलापागोटें ठेवलेले आहे असें ताट 
हातांत घेऊन रामशाख््री लगबगीनें येतात. ) 

राम०-नमो नमः दीक्षित ! भटजी नमो नमः ! अहो, तुम्ही 
अजून मार्गेच ! काय म्हणावें तुमच्या चेंगटपणाळा ! पाय जरा 
झरझर उचळा ! श्रीजगद्रुरूच्या दर्शनाचा हा अत्यानंदाचा सुख. 
सोहळा तुमच्या आमच्या नेत्रांना या जन्मीं पुन्हा पाहावयास 
मिळणार नाहीं ! आज श्रीगंगातटाक प्रतिवेकुंठनगर बनून गेळा 
आहि ! वर्णावर्णांचा अभिमान टाकून आणि उच्चनीच 
भाव विसरून भक्तियुक्त अंतःकरणाने श्रीजगद्रुरूची 
बोळवण करण्याकारतां एकत्र जमळेळा हा नरनारीवृंद पाहून, 
अहाहा ! दीक्षित, हृद्य कसें उचंबळून ग्रेते आहे ! ! आणि 
* कर्चुमकर्जुमन्यथाकसुम्‌ ' असें ज्यांचे सामर्थ्य, त्या थ्रीजग- 
दुरूना आह्यीं आज प्रतिष्ठानवासी ब्राह्मण कर्मठपणाच्या अभि- 
मानास चढून शुद्धिपत्र देणार ! तेव्हां केवढें हो हे आमचें 
थोर अज्ञान ! ! 

सोर०- शास्त्रीबुवा, हरभटजींना मी हेंच ह्मणत होतां ! अहो 
यरामाधिकाऱ्यांचाच हा आग्रह आणि शिवाय चतुर्धर पैडित, 
बोपदेब पंडित, अशा सर्वमान्य श्रेष्ठांची त्यांना अनुकूलता ! 
मग हो आपलें काय चाळणार ? 

हर०- नाहीं पण दीक्षित, असें कां बरें ह्मणतां ! अहो 
शास्त्रीबुवा, श्रीमद्देवगिरिवराधिप यदुकुळोत्प्न गोबाह्मणप्रातिपाळक 
श्रीराजाविराज रामचंद्रराजे, यांचे श्रीकरणाधिप जगदृंद्य हेमाद्रि- 
पेडित, ज्यांनीं चतुर्विधचितामणीसारखा परमपूज्य ग्रंथ लिहून 
चारी वणीच्या लोकांना वते, दाने, तीर्थ आणि मोक्ष यांची यथा- 
सांग फोड करून दिळी, त्या हेमाद्रिपोडेतांचे बोपदेवपंडित हे 
आश्रित ! मुक्ताफळ, हरिळीला, मुक्तबोध असे असे ग्रंथ ज्यांनीं 
लिहिले, ज्यांनीं श्रीरामानंद्स्वामीचे शिष्य आणि राघवरहस्य 
यंथाचे कर्ते बामनपा्डेत यांना व्याकरणशास्त्राच्या वादांत जिं- 
किळें, त्या ह्या बोपदेवपंडितांची योग्यता कशी बरें कमी होईल ! 


१८ श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


तेव्हां त्यांनीं क्षेत्रांतीळ याते, वेदिक, शास्त्री, हरदास, पुराणीक 
या सर्वांच्या मान्यतेनें या जातिहीनांना शुद्धिपत्र देण्याचा जो 
विचार केला आहे, तो म्हणजे अगदींच मृखपणाचा आहे असें 
मला तरी निदान वाटत नाहीं ! पथ षि 

राम०- अहो भटजी, हे तपोनोवि आणि अद्वितीय ज्ञानाचें 
स्थान प्रभु कोणीकडे ! आणि संसारमायाबद्ध अज्ञानाचे केवळ 
निधिच असे ते पंडित कोणीकडे ! आपपरभाव विसरून जाऊन 
सदा उल्हासवृत्तानें राहणारे हे जगाचे आदिगुरू कोणीकडे ! 


॥णि कोणीकडे त्या कर्मठपंडितांची 
उट्रभरणाची चिंता ! 

ज्यांनीं अविवेकरूपी बाल्यावस्थेचा त्याग करून विरक्तीचा परि- 
यह केला, असे हे संसारश्रांतांची साउळी आणि अनाथजीवांची 
माउली प्रभु कोणीकडे ? आगि जे सदा अपवित्र, विषयसुखांत 
रममाण होणारे, संशयविकल्पाने ग्रासलेले, भ्रमानें वेडाबलेले, 
संसारजालानें दग्ध झालेले, आणि घोरकर्मास प्रवृत्त होणारे 
असे हे भ्रष्वाद्ध पेशुन्यवादी पंडित कोणीकडे ! 


भटजी, हा 
ने टाळून त्या परात्पर जगदुरूंना आमच्याबरोबर अन- 
न्यभावानं शरण चला, म्हणजे 


जे त्यांच्या रुपाद्रष्टीने तुम्ही हा 

मोर०- शास्त्रीबुवा, आपण आजपर्यंत देहाळा कष्ट देऊन, 
पदें, जटा, केम, धनसहित वेद, व्याकरण, न्याय, मीमांसा 
आणि थमशासख्र आदिकरून वेदशास्त्रांचें अध्ययन केलें ! 
विह्ृत्तेच्या अभिमानाने सभेंत शेंकडा पंडितांचा 
अपमान केला : शाखवाह्य आचरण करणारांना बहिष्कार 
घातले ! तरतु आपली स्वतःची सोय पाहिली नाहीं !! ज्या 
परमेश्वराने रुपाळू होऊन आपल्याळा अगाध शक्ति दिली, त्याचे 
भजन आणि उपासना केली नाही! त्याला अनन्यभावानें शरण 
वाळा हीं ! प्रपंच आणि लौकिक यांच्या. पाठीस लागून 


भव तरून जाल ! 


जे पावैत्र तीर्थानाही पवित्र, पूर्णपर ब्रह्म, 


र 3 


> 


अंक १ ला. १९ 


आपणे आपलें स्वाहेत सांडले ! ! परंतु आपण जन्मोजन्मी 
केलेलें पुण्ये फळास आल्यामुळेंच जेळोक्याची केवळ ज्ञानसं- 
जीवनी आणि आपले सकळ मनोरथ पूर्ण करणारी कामधेनु, 
श्रीज्ञानेश्वरमहाराज) यांच्या मंगळप्रद दर्शनाचा आणि अर्थप्रद 
उपदेशाचा आपल्याला अल्प काल तरी लाभ झाला ! ! आणि 
अशा अत्यंत दुर्लभ सत्समागमाळा आपण आज अंतरणार 
म्हणून शास्त्रीबुवा मनाळा अत्यंत हुरहुर लागळी आहे ! ! 

राम०- खरें आहे दाक्षित ! तुमचें आमचे भाग्य थोर 
म्हणूनच अल्पकाळ तरी या संतांच्या संगातेसुखाचा अपूर्व 
ळाभ आपल्याला मिळून सर्वत्र ब्रह्मानंदाचा सुकाळ झाला! 
आजचा हा पर्वकाळ खरोखरीच अत्यंत थोर होय ! हातांत 
पंचारत्या घेऊन उभ्या असलेल्या या युवतिजनांकडे पाहून, 
दीक्षित, मळा तर आज या साक्षात्‌ जलदेवताच श्रीजगदरूंना 
ओवाळण्याकारितां गंगेंतून वर आल्या आहेत कीं काय असा 
भास होत आहे! आणि हा जनसम्रह, प्रत्यक्ष देवच, 
आज चतुर्भुज परमात्मा श्रीविष्णु याच्या पूजनाकरितां 
स्वगीत्रन खाळीं उतरळा आहे, असें वाटत आहे !! अहाहा ! 
दीक्षित, असा हा अत्यानंदाचा लाभ जर आपल्याला निरंतर घडेळ 
तर सायुज्यपदप्राप्तीचें खख आपल्याळा या भूळोकींच अखंड 
भोगावयास सांपडेळ यांत संशय नाहीं ! ! ! 


२७ श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 
प्रवेश तिसरा. 


“*“५६”६८/५/५/५-- 


स्थळ-- प्रतिष्ठान ( पैठण ) क्षेत्र. ग्रीगोदातटाक. 

( पडदा उघडून श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांस ओवाळण्याकरितां हातांत 
पचारत्या घेतलेल्या ख्रिया आणि श्रीज्ञानेश्व महाराजांस अपण 
करण्याकरितां नानाविध वस्तूंनी मरळेळीं ताटें हातांत घेतलेले चतु- 
धर पाडत, बोपदेव पंडित, आदिकरून श्रेष्ट आह्मण व इतर नाग- 
रिकिजन उभे. आहेत असा श्रागोदातटाकाचा देखावा दृष्टीस पडतो, 
रामशास्त्री, हरभट, मोरदीक्षित, हे चा जमलेल्या मंडळींत येऊन उभे 
राहतात. इनक्यांत माहिष मुसानें सालील चेद्वाक्यें हणत रंग- 
भूम.वर्‌ येतो. ) 

अये जरितात्वे$अभूदापे सहस: सूनोनद्व १ न्यद- 
स्त्याप्यं ॥ भं हिशभे त्रिवरूथ मस्तित5आरे हिंसाना 

पतूयतः साची 
वविश्वाभुवनान्थंजसे ॥ भसत्तयः प्रसनिषंत नो घिर्यः 
उतवा५डउर्पारे वृणक्चि 
॥ उतखिल्या5उर्वराणां 
भवोते माते' हे तिंतावधी चुकुघाम ॥ 


नमस्तुभ्यं ' असे हणत महिषास 
दुपठण चालूं असतां, विठ्ठलपंत, रु- 


क्मिणीबाई, श्रीनिवृत्तिन थमहाराज, श्रीज्ञानेश्वरमह्यराज, सोपानदेव 


आणि मुक्ताबाई एकामाग 


ज्ञानेश्वर- भो माहेपा, (महिष वे, 
“अरमहाराजांकडे गहेतो. ) मुंगीपासून तो नम्हुदेवापर्यंत आखेळ 
माणीमाञांच्या ठायीं भरून शहिळेळें जगडूप चैतन्य एकच आरे 


र 
५ 


*_ 


अंक १ ला. 34 


आणि या चेंतन्याचे सर्वज्ञत्वादि गुण सववत्र सवकाळ सारख भर- 
छळेळे आहेतः मात्र उपाविभेदानें त्याचें भिक्तत्व जगाळा भासत, 
या गोष्टीची आम्हां सर्वांस साक्ष पटविण्याकारतां आपण साक्षात्‌ 
श्रीवेदोनारायणाप्रमाणें सांग श्रतीरचें पठण करांत आहां; पण 
हा क्रम आपण असाच अखंड चाळू ठेविल्यास, परम उज्य 
श्रतींचा गप्तार्थ प्रगट होऊन कर्ममागांची बुडवणूक हाईळल! 
आणे त्यामळे कर्मठांची भ्रांति नट होऊन इहळोकॉ यज्ञयागा- 
दिक कर्मे बंद पडतीळ ! तरी भो महिषा, आतां हे वेदाचे पठण 
पुरे करावें ! ! ( महिष वेद्‌पठण थांबवून स्वस्थ उभा २ हृतो. ) 

विठ्ठल०- ( सर्व ब्राह्मणांस साष्टांग नमस्क्रार घाढून ) अहो 
भूदेवहो, तुह्मी म्रर्तिमंत बह्म आहां ! तुमचा कांति याज्ञवल्क्या- 
सारखी आहे ! तुझी वासिष्ठमुनितुल्य शांत आहां! तुम्हा विश्वा- 
मित्रप्रतिमा आहां! मर्नांत धराल तें तिद्धांस नण्यास ठल्या 
समर्थ आहां ! तुमचे बोळ हे शास्त्राप्रमाणे सर्वांना प्रमाण 
आहित ! तेव्हां तुमचे चरणावर मस्तक ठेवून माझी होच विनता 
आहे कीं, तुह्ली सद्य होऊन आह्मां सवांना पावन करून घ्याव 
आणि आह्यांस शुद्धिपत्र देऊन य़ा माझ्या अज्ञ सुळांच माजा- 
बेधन करण्याची मळा अनुज्ञा यावी. ( रुक्मिणाबाईस उहशरून 3 
या श्रेष्ठांना नमस्कार कर ( रुक्मिणाचाई नमस्कार करत सव 
ब्राह्मण तला अखंडसोभाग्यवती मव! अत्ता आशावाद दृतात, वट्ट 
लपंत मलांस उद्देशून ) आणि बाळांनो, तुल्लींहा यांना साशांग 
नमस्कार धाळन यांची करुणा भाका. हणजे हे समथ दयाद्र 
होऊन आपणा सर्वांना शुद्ध करून धताल! 

ज्ञानेश्वर-माझ्या श्रीनिवृत्तिनाथ सद्गुरू वंदन करून त्यांच्या 
अनुज्ञेने, अहो द्विजश्रेष्ठहो, मी तुम्हांस साष्टांग भाणपात कर 
तुम्ही ईश्वराचे मुख आहां ! तुम्ही धमाचे रक्षक आहां ! तुम्हा 
समर्थाच्या अंगीं स्वभावतःच अत्येत पवित्रता आहे ! तुम्ही पवित्र 
तीर्थाचे तीर्थरूप आहां! तुमच्या मुखांत वेदोनारायण सदा 
तिष्ठत आहे! तुम्ही वेदाचे दृढ कवच आहां! मंत्रविदयेचे 
माहेर आहां ! कोपाने भबेळोक्याळा भस्म करण्याचें व संतोषाने 


२२ श्रीज्ञानेश्वरसहाराज. 


पुन्हा त्याची उत्पाने करण्याचें सामख्य तुमच्या अंगीं आहे! 
तुम्हीं नहुष सर्पाला स्वर्गाधिपति करून सोडलें ! श्रीळष्ण पर- र 
मात्म्याला लाथेनें मारळें ! तो तुमचा ठत्ताप्रहार भगवान्‌ शरी- 

कण आपल्या हृदयावर भूषण हणून वागवीत आहेत ! तुमचे 
शब्द तीक्ष्ण खड्ट आहेत! तुम्हांठा बह्मादिकही कापतात ! 
रमादेवी अति चंचळ, परंतु तुमच्या आशीर्वादवळानें श्रीविष्णूचें 
पाट्कमळ ती क्षणभरही सोडीत नाहींशी झाली ! तुमच्या 
आशीवौद्वळानें रुद्र या विश्वाचा संहार करून तत्क्षणी 
होतो ! तुमच्या आशीर्वादाने वैश्वानर अपार तेजयुक्त होऊन 
पदार्थ भक्षण करतो आणि यत्किंचितही मळीन न होतां अखेर विभु- 


हृ पावन करावे, 


त जोडून मागणे आहे! 
/ बोबदेव- विठ्ठलपंत, रुक्मिणी मातोश्री, श्रीनिवृत्तिनाथमहाराज, 
आज्ञानराजसमर्था, सोपानदेवा, चित्कळा मुक्ताबाई, हा प्रतिष्ठान- 
वासा सकळ बम्हवृंद व नागारिकजन पूर्ण 


र लावून तुमचा छ्ल केला याबद्दळ अ क 
सर्वास आपण क्षमा करावी. ) याबद्दळ आह्मां 
९ 


चेतुधर- अहो ज्ञानराजा, आह्या जड जीवांना उपदेशामरत 


क 


अंक १ ला- २२३ 


पाजून आम्हांस संसारबंधापासून अझुक्त करण्याकरितां, 
तुही आपल्या संसाराला जन्मतःच तिळांजाळे दिली! 
अखिल प्राणीमात्रांना परमार्थाची ओळख करून देण्याकारता, 
अहो समर्था, तुम्ही आपल्या स्वार्थाचा होम केला ! आणि 
अंगाळा बाळवयांतच असंगाची राख फासून तांत्र वेराश्य धारण 
केळे ! आह्यांतीळ अक्ञानांधकाराचा नाश करण्याकरता, 
तुही आपल्या ज्ञानखूर्यांचा प्रकाश दरा भमंडळावर प्रकाशित 
केळा ! सकळ जगताची मुखश्री प्रसन्न करण्याकारता है 'तेजः- 
पुंज कांति धारण केळी! आमच्या पापाच्या असंख्य राशी 
जाळून खाक करण्याकारितां आपल्या सुरुताचा आन पदात 
केळा ! आमची चित्तशुद्धि करण्याकरितां सात्विकगुणसपत्ताच 
भांडार बरोबर घेऊन आलां ! जेळोक्याचे वेभव वाद्धगत कर- 
ण्याकरितां आपल्या तृष्णेचा उच्छेद केळा ! लोकांचे मनारथ 
पर्ण करण्याकरितां आपल्या वासना जाळून दग्ध कल्या ! 
आणणि आम्हां सर्वास ळोकिकास चढविण्याकारेता आपला 
स्वतःचा ळौकिक पायाखाळीं तुडविला ! त्या तुह्या समथा चे 
यश आम्हीं कोठवर वणन कराव 1 आम्ही अत्यंत पातका, माते 
मंद आणि दुषट्युद्धि असून संसारर्‍उपाधीने अस्त झाळा आहा! 
परंतु ज्या प्रायश्रित्ताच्या थोगान वाल्मीकासारखा बाढटपाड्या 
कोळी त्रेळोक्यवेद्य कॉषे झाळा तं संव भायाश्रेतांत उत्तम अस 

पश्वाच्ताप प्रायाश्विच्त तें वेऊन आम्हीं सवे पतिष्ठानवासी जन 
अत्यंत लीन होऊन सद्रुरुचरणीं शरण रिवाळा आहो ! तरा 
अहो ज्ञानराजा, आमच्या हातून घडलेले सहस्र अपराध आपण 
पोटांत घाळावे आणि ज्या आपल्या रुपने पशु बोलता झाळा ती 
रूपा आमच्यावर करावी ! ी 

ज्ञानेश्वर- श्रेठहो, आम्हां पामरांचा आपण व्यर्थ गोरव 
करीत आहां! अहो, आम्ही सदा तुमच्या अनुग्रहाचे भुकेले 
आहों! तुमच्या चरणरजाच्या स्पशांनच आम्हांला शुद्धता 
गेणार आहे ! आम्ही दुबळीं ळेकरे तुमच्याच आशीवांदाने इशा- 
ळपेस पात्र होणार आहों ! हा पशु बोलता झाळा हा तुमचाच 


२४ श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


रुपा होय ! तुमच्या रूपेचा माहेमा वह्मदेवाळाही चारी मुखानें 
वर्णन करितां येत नाहीं ! तुम्हां समर्थांच्या अंगचे सामर्थ्य आह्मां 
दुबळ्या ळेकरांच्या अंगीं कोठून येणार ? तुम्ही ब्राह्मण, सर्वांत 
श्रेष्ठ ! तुम्ही सागराचा वोट केला ! सृटीवर सृष्टि केली ! सर्मा- 
सारखी छाटी तापविळी ! काठीवर प्रशवी धरळी ! सर्पकुळें 
जाळळीं ! वख्रूळा आयुष्य दि४ ! शशीळा क्षयरोगी केळे ! तुही 
आपल्या मंत्राने इंद्राळा आपळें पद सोडावयास लावतां ! तम्ही 
नि्जिवोळा जीव ठेऊंन बोलविता ! म्रृत्तिकापाषाणाची प्राणप्र- 
तिष्ठा करून त्याळा देवपणा आणतां ! तेव्हां तुम्हां समर्थांच्या 
रूपाकटाक्षानें ह्या महियाळा वाणी फुटून तो कां वरें बोळणार 
नाहीं ? ही सर्व तुमचीच अगाध करणी आहे! नाहीं तर आम्हां 
जातिहीनांच्या हातून काय होणार ? तरी श्रेष्ठी आम्हांस 
शुद्धिपथ्र देऊन अलंकापुरी परत जाण्याची अनुज्ञा बावी ! 
बोपदेव- अहो समर्थ शानराजा, जह्यांडाचा कर्ता जी प्रभ 
त्याच्यासारखी अघटित घटना करून दाखवून तुम्हीं आपली कीर्ति 
अखिळ भूमंडळांत पसरळी आहे ! हेंच शुद्दिपञ्न सर्वीत श्रेष्ट 
आहे! अह्ले हरिग्रिया, आकाशाळा मंडप कोण देईल? हा 
भूगोळ कोण कोठें ळपवीळ ! सरितापतीळा रांजणांत कोणाळा 
भरतां येईल ! आणि चूर्याळा कोण झांकून ठेवीळ ! त्याप्रमाणे 
तुम्हांळा शुद्धिपत्र देणें आम्हांस लाजिरवाणें आहे ! तरी पण 
सद्गुरूंची आज्ञाच होत आहे 
आम्हीं अर्पण केलें आहे ! ( शुद्धिपत्न देऊन ) तशे याचा अंगी- 
कार करून आणि उपनयनादि शाल्रभणीत संस्कार येथेंच करून 
समर्थानी या प्रतिष्ठानक्षेत्रींच रहावें अशी आमची समर्थचरणीं 
माहे. तुम्ही चें आमच्या भा- 
ग्योदयानें आह्यांठा लाभलां आहां ! आपलें परम मंगळदर्शन 
दग्ध होणार आहेत ! आणि 
आमचे अनंत जम्मांचें दुःख 
ल्यास जाणार आहे! तरी या प्रतिष्ठानक्षेत्रीं वास करण्याबद्दळ 
म्हा समर्थचरणीं केलेली भार्थना समर्थांनी मान्य करावी ! 


अंक १ ला. २५ 


ज्ञानेश्वर०- अहो दिजभ्रेष्ठहो ! तुम्ही आज हें शुद्धिपत्र 
आम्हांस दिल्यामुळे आह्मी रुतार्थ झालो ! आम्ही अर्थहीन आणि 
भाग्यहीन पडळों, तेव्हां आपल्या सरा उपकाराची फेड आमच्या 
हातून कशी होणार ! भ्रेष्ठहो, मोंजीबंधनाविषयींची आपली 
अनुज्ञा वेदशास्त्रानोषेद्ध आहे. आजपर्यंत असें कोणीं कधीं केळे 
नाहीं. आम्हांस वतबंध मुळींच नको आहे. हा मुत्युळोक पाप 
आणि मरण यांनीं ग्रासळेळा अस्रून अज्ञान आणि निद्रा यांनीं 
परिवोशित आहे. आणि या मृत्युळोकांत निर्माण झालेले पेचभू- 
तात्मक आणि कर्मगुणवेष्टित देह सदां जन्ममृत्यूच्या चक्रावर 
घातळेळे आहेत. तेव्हां असे हे आमचे देह परमेश्वरसेवत ज्ञिज- 
वून आम्ही पुनीत करून घेऊं. आणि सर्वांभूती ब्रह्ममावना 
घरून तीव्र अनुतापयुक्त अंतःकरणाने, अमरतापेक्षांही उदार, 
आणि सर्व सारांतील मुख्य सार, जें ईश्वराचे नांव, ते मुखाने 
गाऊन जन्माचें सार्थक करून घेऊं! कारण, 
देवाविणश्नून्यछख॥ नामनघेतांनाहींसुख ॥ अंतींहोइईल 
रेदुःख ॥ नामनसतांसुखीं ॥ १ ॥ रासकृष्णगोविंद ॥ 
हारिमाधवपरमानंद्‌ ॥ नित्यऐसाजयासिछंद्‌ ॥ तोचि 
सुलळभगर्भवासीं ॥ धु ॥ अनंतनामनिरसून ॥ एकमार्ग 
तोच्िसान्य ॥ भेणेजोडेनित्यसोजन्य ॥ तोचिरामकृष्ण 
उच्चारी ॥ २॥ ज्ञानदेवेंअनुमानळें ॥ मगभक्तिसुखसा- 
धळे ॥ रामकृष्णउच्चारिळें ॥ जेंतारकतिहींलोकीं ॥ ३॥ 
आणि शिवाय 
जन्मजगदुःखबाधा ॥ स्मरतांनाहांगावेंदा ॥ ऐसा 
जयासीनित्यधंदा ॥ |तोव्चिसदासुखरूप ॥ १ ॥ धन्य 
कुळधन्ययाति ॥ धन्यजन्सपुढतीपुढती ॥ भक्तीविण 
नाहींगाते ॥ सुखाहरिनाम-उच्चार ॥ ध्र०॥ विश्वीं 
विश्वजोब्यापकु ॥ तोचिमाझ।हारेएकु ॥ १॥ त्यासी 
भक्तिविणसाधकु ॥ नोळखेपेंदुबुद्धि ॥ २॥ ज्ञानरंजनीं 
रंजला ॥ ज्ञानबोधेंउपजला ॥ ज्ञानदेवींहारेसेविळा ॥ 
निरंतरसर्वकाळ ॥ ३ ॥ 
3 


२८७... श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


बोपदेव- अहाहा ! सदगुरु समर्था, धन्य धन्य आहां तुम्ही ! ! 
सिंधुही हाताने तरून जातां येईल ! भेरूळाही माशी उचळून 
धरील ! परंतु मनुष्यजन्मांत गेऊन आपल्यासारख्या ज्ञानभ्रे- 
षांची भेट होण्यास गांठीं थोर पुण्यच पाहिजे ! आमचा अनंत 
जन्मांचा साधनोपायर आज फळाला आल्यामुळें तुह्या संतवृंदाचे 
पाय आम्हांस जोडले आहेत ! तेव्हां आतां सद्गुरूंनी भेथें राहून 
आमच्या हातून सेवा ध्यावी. कारण तुम्हांसारख्या संतांच्या सेवेत 
आमचे देह झिजले असतां आह्यांस अपार पुण्य ळाभणार आहे! 
अही ज्ञानराजा, आही मूर्ख, दुरात्मे, नट आहों ! अज्ञानमो- 
हानें मोहित झाल्यामुळें वृथा पांडित्याची वटवट करून आम्ही 
कष्टलों आहों ! तापत्रयाद्नीर्ने संतप्त झाळों आहो ! आणे 
अहसन्निपाताने म्ृतभाय झालों आहों! आणि हणूनच तुझ्या 
भ्रेष्ठांस अनन्यभावानं शरण खिघाठों आहो. तुमच्यासारखे 
परात्र सुद्गुरू जर आम्हांळा सोडून गेळे तर या दुस्तर भवनदीं- 
छन आह्मांला पेळपार कोण नेईल ! आम्हांला सच्चिदानंद प्रभूची 
ओळख कोण करून देईल! आम्हांला पवृत्तिमार्गीतून काढून 
निट्ठनिमार्गास कोण लावील ? आमची अज्ञानमय अहंळाति 
घालवून ज्ञान जे जह्ल त्याची आम्हांला कोण ओळख करून 
देईळ ! आणि वैकुंठाचा सोपान आम्हांकडून "चढवून आह्मांला 
मुक्तिपदापतत कोण नेऊन पोहोंचवीळ ! मंग आम्ही कोणाच्या 
तोंडाकडे पहावें ? कोणाची करुणा भाकावी ! कोणता मार्ग 
स्वीकारावा ! तरी अहो सट्गुरुनाथा, ज्या योगार्ने आमच्या 
जन्माचे सार्थक होईल असा उपाय आम्हांळा सांगावा. ह्मणजे 
आपल्या गुरुवाक्याप्रमाणें वागून आम्ही हा भव तरून जाऊं ! 

ज्ञानेश्वर०- अहो सुजनहो, तुम्ही सर्व जाणतच आहां. 
तेव्हां मी तै तुम्हांला काय सांगणार ? परंतु माझे श्रीनिवृत्तिनाथ 
सदगुरु श्रूसंकेतानें आज्ञा करीत आहेत, म्हणून त्यांची अनुज्ञा 
शिरसा वंढून, सट्गुरु बोलबतोळ ते चार शब्द मी तुम्हांला सांगर्तो. 

24 सवर्भांना अवधान यावे. सुजनहो, राजा जनकासारखे 
मचांत राहून कर्माचरण करूनच मोक्षाला गेले ! तेव्हां हा 


अंक १ ला. २७ 


संसारच तुम्हांला पारमार्थिक मोक्षाची वाट दाखविणारा वा- 
'टाड्या आहे. प्रपंचांत राहिल्याने परमार्थप्राप्तीच्या मार्गात अनेक 
विध्चं येतात असें तुम्हांस वाटत असल्यास तो तुमचा भ्रम आहे. 
मात्र भगवंतानें जातिपरत्वें जो धर्म तुम्हांला लावून दिला आहे, 
'तो तुमचा स्वधर्म, या प्रपंचांतील नित्याचा यज्ञ आणि तुम्हांला 
सुख देणारा आणि तुमचे हित साथणारा तुमचा खरा मित्र आहे, 
हृ मात्र तुम्ही विध्तरतां कामा नये. हा स्वधर्मरूप यज्ञ तुम्ही 
अहेतुक मनानें आणि निष्काम वुद्धीने आचरण कराल, तर तो 
तुम्हांळा कामधेज़प्रमाणें फळटूप होईळ आणि हा दुःखमय 
भासणारा संसार तुह्यांस सुखभद॒ होईळ. या मज्ञांत तुमच्या 
हातून घडणाऱ्या पूजेने सर्व देवता प्रसन्न होऊन त्या तुम्हांला 
अप्राप्य वस्तूंची प्रातति करून ठेतीळ. तुमचे पूर्वजन्मांचे दोष 
नाहींसे होतील. तुमचे सर्व मनोरथ पूर्ण होतील. तुह्ली जें हृमणाळ 
ते तुमच्या हातून घंडेळ, शरीरभोग दूर पळतीळ. अकाली मृत्यु 
'टळेळ. तेज, बळ, आणि यश हीं प्राप्त होतील. तुम्ही तोंडांतून 
जो शब्द काढाल तो खरा होईल. तुमची आज्ञा सर्व प्राणीमात्र पाळ- 
तीळ. तुमची बाद्धे सर्वव्यापक होईल. कद्धासिद्धि तुमच्यापुढे 
हात जोडून उभ्या राहतीळ. सुदेव आणि लक्ष्मी तुमचा शोध 
करीत तुम्हांला हुडकीत थेतील. सर्व भोगांची प्राप्ति होऊन 
तुम्ही सुखी व्हाळ. स्वधर्म पुण्याईच्या बळाने, जिला 
गुणत्रयाचा संपर्क लागत नाहीं, अशा सुबुद्धीचा तुम- 
च्या अंतःकरणांत उद्य होऊन संसाराचे भय नाहींसे 
होईल. सुवुद्दीचा उद्य होतांच तुमची चित्तशुद्धि होईल. चित्त- 
शाद्धे झाळी ह्मणजे तुह्ली सददुरुरुपेनें ज्ञानी व्हाळ आण ज्ञाना- 
मागून मुक्त स्वरूप आत्मसिद्धीपत पावाळ. आणि अशा रीतीनें 
तुम्ही निश्वळब्ञुद्धि होऊन परमेश्वरस्वरूपीं निमभ झाळा म्हणजे 
समाधीचे अखंड सुख तुम्ही भोगाल. त्यावेळीं तुमची ट्राष्ट परमे- 
श्वराचेंच रूप पाहूं लागेल. तुमचें मन परमेश्वराचाच संकल्प 
वाहूं ळांगेळ. तुमची जिव्हा परमेश्वराचेच गुणानुवाद्‌ गाऊं 
लागेल. तुमचे कर्ण ईश्वरलीलाच ऐकूं लागतील. परमेश्वराची 


२८ श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


सेवा हेंच भषण तुम्ही अंगावर धारण कराळ आणि आत्मबोधा- 
नाचे भोजन जेवून तृत्त व्हाळ. आगे अशा रीतीनं तुम्ही बह्मा- 
नेदी निम्न झालां, ह्मणजे हे कर्म आणि मी त्याचा कर्ता, हा 
मिथ्य़ाभिमान तुमच्या चित्तांत उरणार नाहीं. काम, क्रोध हे 
छुमच्या पुढें उभे राहणार नाहींत. शुभाशुभाचा भेदाभेद तुमच्या 
ठिकाणीं उरणार नाहीं. मायेनें तुह्मी बद्ध होणार नाहीं. इंद्रियांचे 
बेड मोडेळ आणि इंद्रियांच्या गतीने विक्षेप -पादगारी तुमची 
झाडे स्थिर होईल. मोह नष्ट होईळ. विषयवासनेची गोडी ल्यास 
जाईल. सार्‍या चित्नब्रात सदवुद्धीच्या आज्ञेत वागू लागतील. 
संकल्पावेकल्पाने तुमचें मन विटाळणार नाहीं. 
उत्पन होईल. आगि त्याचे मागून 
आत्मज्ञान पात्त होऊन सिदानंद 
सगट होईळ. भ्रेष्ठहो, तेव्हां तुह्यांठा इतकेंच सांगणें आहे की, 
या प्रपंचांत तुही सर्व कर्मे निष्काम बुद्धीने करा; ह्मणजे तुह्मी 
कर्मबद्ध होणार नाहीं. प्रपंचांत स्वधर्मानेंच धन मिळवा आणि 
खधमाकडेच त्याचा खर्च करा. देह हाच आत्मा, विषथांचें सुख 
भोगणें हेंच कार्यत साफल्य, ही भ्रांते सोडून देऊन ही सर्व 
संगाने हवनद्रव्य आहे असें समजून स्वधर्मयज्ञाच्या द्वाराने 

उुमचा स्वधर्म आचरण्याळा किती 
तो पाळतांना घुतांला किती जरी दुःख 
झाळे, तुमच्यावर अगणित संकरें आलीं, तुमच्यावर निंदेचें 
काहूर कोसळळे, किंवा तुदांवर जरी प्रा्णांत संकट ओढवले, 


9 म्हणजे तुम्ही संसारबंधा. 
पासून मुक्त व्हाल. परं चि 


अंक १९ ला. २९ 


करूं लागेळ. मग मनाची तळमळ सुरू होईळ. शोकटःखाच्या 
आहळार्ने शरीर करपून जाईल. आधिव्याधि हात धवून पाठीस 
लागतील. परमेश्वराची आठवण बुजेळल. तेव्हां तरिभूवनांतीळ 
पातके आणि संकटे तुम्हांला भूतांभ्रमाणें गराडा देतील. तुमचे 
बापभाऊ, इष्टमित्र, तुम्हांला तोडन खातील. लोक तुम्हांला 
गांजतीळ. अन्नानदशा तुम्हांला येईल. म्रुत्यु प्रातक्षणीं आपलें 
विक्राळ स्वरूप दाखव्रून तुम्हांला भिववीळ. मग तुमची दशा 
काय विचारतां? असा कठीण काळ आल्यावर तुम्हीं केवढ्या 
मोठ्यानें जरी आक्रोश केला, तरी त्यांतून तुमची मुक्तता 
तेव्हां कोण करील ? भ्रेष्ठठो ज्या प्रभूने तम्हांळा हें वैभव दिलें 
आहे त्याळा तुम्ही अनन्यभावानें भजा. यक्षनारायगणाळा आणि । 
अधिनारायणाळा हवन दा. देवाचें पूजन करा. सरगुरूंना 
शरण जा. दुर्वळांना साहाय्य करा. अतिथींचा सत्कार करा. भ्रेष्टांना 
वैदन करा. आपल्या ज्ञातीला संतोष बा. माता, पिता हीं आरा- 
पंदैवतें समजून त्यांना संतुश राखा. कोणाचा घातपात करू 
नका. परनिंदेनें जिव्हा विटाळें नका. हातानें दानधर्म करा. 
आणि जगामध्यें कीर्ति पसरून स्वधमीचा मान वाढवा. तुह्मी 
चारी वर्णात श्रेष्ठ! सर्व वर्णाचे आडिगुरू ! ह्मणून तुम्हांला माझें 
पुन्हा पुन्हा हेंच सांगणें आहे कीं, तुह्ली कामनाराहेत होऊन उ- 
चित अशा धर्मानें वागा. तुम्ही समर्थ आगे ज्ञानी ! तेव्हां 
तुम्हीच धर्मानें वागू लागला, म्हणजे सामान्यजनांनाही तोच मार्ग 
लागून तेही तसेच वागे ळागतीळ ! ( इतक्यांत ' नार्‌यण ! नामा- 
चा उच्चर करीत श्रीमत्परमहंस रामानंद स्शाही वेतात ). 
विठठल०- (श्रीरामानंद्स्वामींस ओळखून आतुरतेने पुढें होऊन) 
श्रीमत्मरमहंस -सद्रुरुस्वामीमहाराज, श्रीवाराणसीक्षेत्री आपल्या 
पुण्याश्रमीं राहून, आपल्या उपदेशाने सुबोवित झाळेळा हा आ- 
पला चैतन्य आणि प्रापंचिकांत विद्वळ या नांवानें वर्तणारा 
सदुरूंचा हा दास संभ्रम अंतःकरणाने सदुरुचरणांवर मस्तक ठेवीत 
आहि. ( विठ्ठलपंत श्रीरामानंद्स्वार्माचे चरणावर मरतक ठेवितो. ते 
' कल्याणं भवतु ! अत्ता आर्शीवाद देऊन त्याला उठवून आलिंगन 


३० श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


देतात. ) सद्रुरुमहाराज, बहुत वर्षांनीं लाभलेल्या आपल्या या 
पुण्यकारक दर्शनाने मी आज रुतार्थ झालों ! त: 
रूुक्मिणी०- ( सामीत नमस्कार करते, स्वामी तिला ' अखंड 
सोभाग्यवती भव ! असा अशीर्वाद देतात. ) न 
रामानेद- विठ्ठलपंत, रुक्मिणीमातोश्री, तुह्या उभयत 
क्षेम आहेना ? र 
- विठ्ठल०- स्वामीमहाराज, आपल्यासारखे सद्गुरु आमचें क्षेम 
चालविणारे असल्यावर आम्हांला काय उणें पडणार ? 
सहुरुरुपेच्या सावळींत आम्ही उदंड सुखांत नांदत आहों ! स्वा- 
मींच्या आशीर्वादाने आम्हांला हीं चार मुक्ताफळे लाभलीं आहेत! 
( विठ्ठलपंत चारी मुलांत पुढें करितो. श्रीनिवृत्तिताथमहाराज, श्री- 
ज्ञानेश्वरमहाराज, सोपानदेव व मुक्ताबाई स्वामीस दंडवत घा- 
लितात. ' विजयी भव ! असा आशीर्वाद देऊन स्वामी प्रत्येकास 
उठवून आलिंगन देतात 


व श्रीज्ञानेश्वरमहाराज आणि मुक्ताचाइ 
यांस पोटाशी धरून प्रेमार्ने 
आणि सददुरुकुपेनें आज या 


अनुकंपायुक्त अंतःकरणाने ( श्रीज्ञानेश्बरमहराजांचे हातांतील 
शुद्धिपत्नाकडे बोट दाखवून ) हें शुद्धिपत्र देऊन आम्हां सर्वांना 
आज पावन केळे आहे ! ( सर्व पुरुष व स्त्रिया स्वामीस नम- 
स्कार करितात. स्वामी सर्वोसत अर्भाषफलप्राततिरस्तु ' असा आ- 
शौवीद्‌ देतात. ) - 
रामानंद- ( मनाशी ) अहाहा ! या रामानंदाचें केवठें थोर 
भाग्य हे, की आदिमायेसह प्रत्यक्ष शिव, विष्णु, बह्मा यांच्या परम 
मंगळटायक प्रेमाठिंगनाचा अत्यंत दु्लम लाभमला या युगीं 
आज होत आहे ! ( उघड ) वि्ठलपंत, रुक्मिणी मातोश्री, केवढी 
ही तुमची थोर पुण्याई ! की अशीं स्वग्नंभकाशित तेजोराशी देदी- 
र्‍्यमान बालके तुमच्या उदरीं य़ा युगीं जन्मास आलीं ! आणि 
अहो प्रतिष्ठानवासी जनहो तुम्हीही धन्य आहां ! कीं अशा ब्रि. 
जगतापहारी बाळतपो निधीचे तुह्यांला आज दर्शन झालें ! 
ज्ञानेश्वर- श्रीपादस्वामी, तातांच्याभमाणेंच, आम्हां अज्ञ 


त्यांच्या तोंडांवरून हात फिरवितात, ) , १) 
1 प्तिष्ठानवासी सकल श्रेष्ठ भडूवांना, 


हँ 


5 


अंक १ ला. "३९. 


बालकांवरही स्वामींचे रुपाछछज सदा असावें, म्हणजे आह्यांठा 
कशार्चेही भय उरणार नाहीं ! 

रामानंद- अहाहा ! बाळा किती रे तुझे हे गोड शब्द ! विठल- 
पंत या बालकांचीं नांवें काथ ठेविलीं आहेस तें सांग बरें ? 

वेठल०- अहो गुरुराजसमर्था, हा माझा ज्येषपुञ, याचे नांव 
निवृत्ति, स्वामींनीं हृदयाशीं धरळेळा माझा मध्यमपुत्र, ज्ञानदेब, . 
हा कानिष्ठ, सोपान, आणि ही कन्या, मुक्ताबाई ! 

रासानंद- विदलपंत, ऐक. श्रीजगदीशानं माझ्या अंतः-- 
करणांत उत्पन्न केलेल्या प्रेरणेवरून मीं तुळा संन्यास आश्रम 
टाकून प्रपंचांत शिरण्याबद्दह अनुज्ञा केळी. तरीपण माझ्या 
हातून या वेदशाखत्रवाह्य कर्माचा घडलेला सैंसर्ग धुवून जावा; 
ह्मणून मीं आजपर्यंत तीर्थयात्रा करून अनेक सिद्ध पुरुषांना 
वंदन केळें. या यावेत सकळपापविनाशी चंद्रभागेचे स्वान आणिं 
केवल्यपद प्रात करून देणारें श्रीपंढरीनाथाचें दर्शत मळा घडलें. 
विद्दळपंत, तुळा काय सांगूं ! दानवस्तूवर तुळसीपत्र ठेवून पापं- 
विक ळोक त्या ज्याप्रमाणे ब्राह्मणांना अर्पण करितात, त्याप्र- 
माणें ज्यांनी आपल्या ठेहांवर तुळसीकाष्ठमाळा ठेवून आपले 
देह श्रीपांडुरंगाळा अर्पण केळे आहेत, असे आपल्या विवेकरूप 
खड्रानें कामक्रो धादिक पड्वैऱ्यांवर वार करणारे हजारों वारकरी, 
उपसनामार्गाचा धरमध्वज ज्या पताका त्या खांयावर टाकून मु- 
खाने श्रीविदळनामाचा गजर करीत श्रीपांडुरंगाच्या भेटीला 
ळोटत आहित, अशा त्या सर्व क्षेत्रांतील श्रेष्ठ अशा पंदढरीक्षेत्राचे 
मी कोठवर वर्णन करूं ! जेथें हरिनामाचा गजर अखंड चाटू 
आहे अशा त्या भवेकुठक्षेत्री, ज्ञानदेवा ऐक, मी श्रीपांडुरंगाच्या 
चरणीं मस्तक ठेवून हात जोडून पुढें उभा राहिळो असतां, श्री- 
पांडुरंगांनीं ( आपल्या गळ्यांतून तुलसोकाष्ठताला काढून ) ही 
तुलळसीकाष्ठमाळा आपल्या कंठांतून काढून माझ्या हातांत दिली, 
आणि मला प्रभंनीं अशी आज्ञा केळी कीं, रामानंदा, तुझा 
शिष्य विद्ठळपंत, याला तुझ्या आशीर्वादानें तीन पुत्र झाले आ- 
हेत; त्यांपैकीं मध्यम पुत्र ज्ञानदेव माझाच अंश आहे ! यासाठीं 


३२ भ्रीज्ञाञ श्वश्‍भहाराज. 


तूं यावेळीं प्रतिष्ठानक्षेत्री जाऊन ज्ञानाच्या 


च्या कंठांत ही तुलसी- 
काष्ठमाळा घाळ. आणि त्याने ग्रा युगीं माझ्या भक्तीचा प्रसार 


करावा अशी माझी आज्ञा आहे, असा माक्ना निरोप त्याळा 
ग ! ज्ञानदेवा, ती ही औपांडरंगभसाठरूप दुलसीकाष्टमाळा 
( श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांचे गळ्य त तः *किष्ठमाळा घाळून ) मी तुझ्या 


गळ्यात वाळीत आहे ! तरी बा ज्ञानदेवा, शरीविद्ळाच्या आ 


शेभमाणें तूं श्रीवि्ळभक्तीरचे माहात्म्य असिळ जगतास सांगून 
इहपरळोकीं धन्य हो ! 
ज्ञानेश्वर-श्रीमत्परमहंसांन 
माझ्या देहावर तुळसीकाष्ठमाळा ठेवन 
केला आहे ! तेव्हां आतां, 
आह्मासन्यासघेतला ॥ दहा 
आह्मासन्यासीसंन्यासी । 
उतरत्तचतुष्टयानिरसिले ॥ अज्ञा र 
्ञानचिविज्ञानआलेंहात, ॥ 5 "नाझ शरीरममता ।३। 
नह्माहमास्मद्ुद्धज्ञान ॥ ७थील्यसांडिल [अभिमान ॥४॥ 


बापरखुमादेविवरुविद्ठल दयी ।। ताचवसवाह्यअभ्यंतरी 
असेठाईरया ॥ ५ | 


आह ओऔपांडुरंगा, 
ठझीसेवाकरीनमनोभावे. : ॥ साझेसनगोविंदीरंगळेंवो 
॥ 3॥ नवसियेनवसीये ॥ 5 नदसीथेवो ॥ पंढारेचे 
देवते ॥ विठ्ठठेनवसियेर ।५०॥ बापरखुमादेवीवरे 
विठ्ठळेवो ॥ व्ित्तीचेतर 


*$५नतननलळं | 11 
अहो श्रीपांडुरंगा, तुम्ही 


गरा ते असच निरंतर राहा ! 
आण या दीन बालकाच्या । 


धन आपळा भनुज्ञा आपणच. 
पुरी करून घ्या ! 
रामानंद-शाबास ! ज्ञाः वा, धन्य हिस तूं ! विदळ 
पंत आणि अहो मातोश्री ऱ 


'७% पक्षच्या संकेताप्रमाणे 
भपेचांतील तुमची इतिकर्तव्य ॥त| समात्त झाळी आहे या- 


आपल्या हातांनींच यया 
तो श्रीपांडुरंगास अर्पण 


ंचात्वागकेळा ॥ १॥ 
-दातसा॥ भप्र०॥ 


1 


-4> 


अंक १ ला. २३२३ 


साठीं तुम्ही उभयतांनी हें दृथा संसारभोझें वाहणं सोडून भाणि 
ह प्रपचमायाजाळ दूर लोटून वद्रिकाभमीं जावें, आणि तेर्थे 
परमेश्वराची एकनिष्ठेनें उपासना करून ठेहसार्थकता करून 
घ्यावी, अशी माझी तुम्हां उभयतांना आज्ञा आहे. 

विठ्ठळ०- सद्रुरूंची आज्ञा आम्हां उभयतांना वेदाज्ञे्रमाणे 
शिरसा वंद्य आहे ! स्वामींच्या आज्ञेप्रमाणे आम्ही आतां असेच 
वद्रिकाश्रमाकडे निवतों. परंतु औस्वामी चरणीं इतकीच विज्ञति 
आहे कीं, आम्हां दीनसेवकांवर स्वामींची रुपा अशीच अखंड 
असावी ! आणि या आमच्या अज्ञ लेकरांच्या मस्तकांवर स्वामींचा 
वरदहस्त असावा ! ( सर्व मुळें स्वामीस नमस्कार करतात. त्यांस 
स्वामी सर्वच विजयीभव ' अस' आशीर्वाद्‌ देतात. ) 

ज्ञानेश्वर- ताता, देहसार्थकता ज्याची त्याजपार्शींच 
आहि ! सकळ तीर्थवतांचे सार, सच्चिदानेद प्रभु सरवोच्या 
हृदयीं नांदत आहे ! मग देशांतरीं हिंडून अधिक ते काय 
मिळणार ? मृगाच्या नाभींत परिमळ आहे, पण तें न जाणतां तो 
परिमळाकरितां रानोरान हिंड ळागळा तर त्याला समाधान कोठून 
मिळणार ! हें मनरूपी लवण ज्या सागरांत निर्माण झालें त्या 
सागरांत जर ते जाऊन विराळे, तर अनंत जन्मांचा शीण 
जाऊन आनंदीआनंद होणार माहे ! तरीपण सद्गुरूंच्या मनो- 
दुयाप्रमाणें तातांनीं आचरण क 5न आपलें स्वहित करून घ्यावं ! 

राप्तानैद- बाळा ज्ञानडेवा. या तुझ्या ज्ञानी भाषणानें आ- 
म्हांला अष्टभाव दाटले आध्त ! मातोश्री, तुम्हीं उदंड तप 
केळें आगि म्हणूनच शिव, देष्णु, अम्हासारखे पुत्र तुमचे 
उदरीं जन्मास आले ! 

विहल०- ( श्रीनिदरतिनांथ, भ्रीज्ञानेश्वरमहाराज यांस पोटाशी 
धरून व त्यांचें मुख कुरवाळून व शर हुंगून ) बाळांनो, भेतों बरे 
आतां आम्ही ! तुमची आमची हीच अखेरची भेट ! संभाळा; 
* जपून राहा. नीट वागा आ. श्रीपांडुरंगाची आज्ञा निरंतर 
ध्यानीं धरून तदनुसार आपळें '्तन ठेवा. म्हणजे श्रीपांडुरेंग 
तुमच्यावर रुपा करून माताप” प्रमाणें तुमचें क्षेम चाळवितील ! 


३४ श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


रूक्मिणी०- ( सोपानदेवास व मुक्ताबाईस पोटाशी धरून व 
_ त्त्यांचें चंबन घेऊन आणि शिर हुृंगून ) सोपाना, बाळे मुक्ते, निव 
चिठादा आणि ज्ञानदेवदादा सांगतीळ तस वागून गुण्यागोविंदाने 
राहा बरं ! बाळा निव्रात्ते, बाळा ज्ञानराजा, हीं तुमची भावंडं 
अजून वुम्हांहून लहान आहेत. गरांना अजून चांगळं बाईट 
कळत नाहीं. तेव्हां यांना नीट जपा. सदा यांना भेमानं जवळ 
घेत जा. यांनीं कधीं हद्द धारिळा तर यांच्यावर रागावत जाऊं 
नका. गोड बोळून यांची समजूत पाडीत जा. आणि एकमेकांची 
पाठ धरून आनंदाने राहा. या माझ्या मुक्ताबाईला जीबापळीकडे 
जपा बरं. पोर अजून लहान आहे. , जवळ ये म्हणायळा तिळा 
या जगांत आतां तुमच्याशिवाय दुसरं कोणी नाहीं. वाळ मुक्ता- 
बाई, दादांच्या आणि भाऊच्या अज्ञिबाहेर कर्धीं वाग नकोस हो. 
आणि सोपाना, तूं देखीळ आतां चांगळी समजूत धरून दादा 
वागतीळ तसाच वागत जा. माझ्या लाडक्या निवात्तिनाथा, 
आणि माझ्या राजहंसा शानराजा, मळा एकदां कडकडून भेटा ! 
छुम्होंळा पोटाशी वद्ट धरून मला 
आणि तुमची हीं गोजिरी स्वरूप मला 
वेऊं या ! म्हणजे माझ्या पोटांतील का 
शांत होईल ! ( थ्री.नेवृत्तिनाथ व श्रौज्ञान 
तात व स्क्मिणीचाई त्यांचे 


पानदेव व उक्ताबाई विठ्ठळपंतास मिठी मारतात 
(44 


माझ्या हृदयांत सांठतून 
छवाकाळव अंमळ तरी 


१ पुक्ताबाईळा पोटाशी धरून म्‌श्व 
| व शिर हुंगून ) बाळा सोपाना, 
धू | आतां (१ (9 (र तुम्हांठ र 
नाळ मुक्ताबाई ! उच तुम्हांला सांभाळणार ! 


खदुः औपांडुरंगचरणीं पाळा, आणि त्याचीच 
1 करुणा भाका, शाषढरीनाथा, हीं माझी सुकुमार बालके 
ओटी आम्हीं २. क कनी 
आज विदेशी जात आहे! 
| हे अनाथनाथा 


ला तुमचं एकदां चुंबन घेऊं या ! :/* 


1९ 


ग्य 
> 


म 


अंक १ ला. ३५ 


रामानंद- विदृलपंत, श्रीपंढरीनाथाची आज्ञा या बालकांच्या 
हातून सिद्धीस जाऊन, हे त्रिजगद्दंय होतील आणि यांची विमळ 
कोर्ति गगनीं चंद्र स्य आहेत तोंपर्यंत अजरामर राहीळ हा माझा 
पूर्ण आशीर्वाद आहे. ( श्रीरामानंदुस्वामी निघून जातात. त्यांचे 
मागून विठ्ठलपंत व रुक्मिणीबाई निघून जातात. जातां जातां रु- 
क्मिणीबाई वरचेवर मुलांकडे वळून पाहते. ) 

ज्ञानेश्वर-( रुक्मिर्णाबाईंचे तोंडाकडे पाहून तिला उद्देशून ) 
आई ग, तूं कांहीं काळजी करूं नको ! ! 

सर्वहासंसारसुखाचाकरीन ॥ आनंदेंभरीनतिन्हीलोक 

॥ १ ॥ जाईनगेमायतयापंढरपूरा ॥ भेटेनमाहेराआए- 

ठिया॥ २॥ सर्वसुकृताचेफळमीच्िघेईन ॥ क्षेमहेदेइन 

परज्ह्मीं ॥ ३॥ बापरखुमादेवीवरविठ्ठठेशींभेटी ॥ 

आपुलेसंवसाटीकरूनिठेळा ॥ ४॥ 

( श्रीज्ञानेश्वरमहाराज वरील अभंग हणत असतां रुक्मिणीबाई 
त्यांचेकडे सजल नेत्रांनी पह्मत उभी राहते; व अभंग ह्मणणें संपल्या- 
वर निघ्रन जाते. तेव्हां सर्व नागरिक श्रीज्ञानेश्वरमहाराज, 
श्रीनिवृत्तिनाथमहाराज, सोपानदेव व मुक्ताबाई यांच्या गळ्यांत 
फुलांच्या माळा घालितात व ख्िया त्यांस पंचारत्यांनी ओवाळतात 
व घरून आणलेल्या नानाविध वस्तु त्यांच्यापुढे ठेवून त्यांस साष्टांग 
नमस्कार घालतात. ) 


ज्ञानेश्वर? - अहो सुजनहो, तुम्ही आम्हां चौघांना आज- 
पर्यंत पोटच्या पोरांभमाणें ममतेनें वागावेळें तशीच तुमची ममता 
आम्हांवर अखंड असं या! आमची ओळख ठेवा, आणे आम्हां- 
वरील ळोभांत अंतर पडूं देऊं नका ! तुम्ही आज आमच्याकरि- 
तां फार शिणलां ! गंगेत्रन आह्यांस पेळउतार नेण्यास नावाडी 
तयार आहेत तरी नावेत बसण्यापूर्वी तुम्हांपाशीं माजे हात जो- 
डून इतर्केंच मागणें आहे कीं, सर्वांभूती समान दा ठेबून 


३६ श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


निरंतर परमेश्वराचे सोज्वळ नाम मुखीं. घ्या ! कारण यमराजाचें 

आपल्य़ा दूतांना असें सांगणें आहे 
यमधर्मसांगेदूतां ॥ तुह्यीपारेसावीनिजकथा | । जेथेरास- 
नामवार्ता ॥ तयांदेशानवजावे ॥ १॥ नाममहादोषां 
हरण ॥ नामेपतीतपावन ॥ नामंकलिमलदहन.॥ भव- 
बंधनमाचक ॥ धु० ॥ जयेदेशींनामवसे ॥ नामश्रवणीं 
विश्वासे ॥ गातीनाचतीउल्हासें ॥ झणीपाहालतयाकडे 
॥२॥ जयेग्रामींहरिप्रूजन ॥ जयेनगरीहारिकीर्वन ॥ 
तेथेंगेलियाबंधन ॥ तुझीपावालत्रिद्याद्धि ॥३॥ जये 
देशांगरुडटक[ ॥ छकंचेध्वजआणिपताका ॥ जेथेसंतजन 
आइका ॥ तयांदेशानवजावे ॥४३॥ आणिकएकऐकारे 
विचारू ॥ जेथेरामनामाचागजरु ॥ तेथेंबापरखुसांदेवि 
वरु ॥ तयाबळेंनागविती ॥५॥ 


( पडदा पडतो. ) 


टी 


द्र 


अंक २ रा. 


"०॥2* ०-० 


प्रवेश पाहिला. 


स्थळ - म्हाळसापूर भथवा निवास ( नेवासे ) क्षेत्र. 


(गोपाळपंतांचें घर. गोपाळपेत हातांत वीणा व चिपळ्या घेऊन 
भजन करीत बत्तळे आहेत, असा पडदा उघःतो. ) 

गोपाळपंत- 

श्रीसद्ुरुज्ञानदेव ॥ माझा तयावरी भाव ॥१॥ त्यास मी 

देहे विकळो ॥ पीता बोधामृत धालो ॥२॥ त्यानें दिळा 

मज मंत्र॥ विठ्ठलनास पावित्र ॥३॥ तोचि मी गाईन 

सर्दां ॥ मिळवीन हरिपदा ॥४॥ 

( गोपाळपंतांची स्त्री म्हाळसाचाई हातांत फाटके लुगर्डे व फाटकी 
चोळी घेऊन प्रवेश करते. ) 


म्हाळस1?- ( छु पुर्ढे करून ) आतां जळूल्या या लक- 
तावळ्या गुंडाळाव्यात तरी कशा !( चोळी पुढे करून) नी या चिंध्या 
अंगांत घालाव्यात तरी कशा ! ते आपणच सांगा! पुरे- 
पुरे-पुरे ! पुरे झालं बरं आतां हें भजन! द्या त्या चिपळ्या टाकून 
नी अजून तरी बाला प्रपंचांत मन! बाई आज नाहीं उद्यां बद्धे 
पाळटेळ, उद्यां नाहीं तर परवां तरी कांहीं उमगेळ, असं म्हणतां 
म्हणतां आज एक वरीस गेळं ! ना उयोग, ना धंदा! ना कुठें 
जाणं, कीं कुठें ्रेणे ! एक वर कीं दुसरं पुराण ! आग लागली त्या 
पुराणाळा ! ऐकळं का! प्रपंचाचा झाळा एवढा उन्हाळा पुरे झाळा बर! 
मेल्यांनो, आज हा डागिना मोड, उद्यां तो मोड, आज हे भांडे बीक 
नी उद्यां तें बीक, असं करकरून सारं घर धूवन टाकलं ! आतां 
बरीक वीख खाईन म्हटलं तर जवळ कांहीं देखील राहिलं 
नाहीं ! का चार घरं मागून आलें तर तें शिजवायळा एक भांड 

४ 


३८ श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


देखीळ घरांत उरलं नाहीं ! येतें आहे का ऐकूं मी काय 
वडबडतें आहे तें! का कान फुटले? जट्ठे ते त्री फुटळे 
असते, तर मेळे पुराण तरी बंद पडलं 0... (छ- 
क्यांत बाळ्या येतो त्यास ) बाळ्या, ' कुठ रे ला हो- 
तास इतका वेळ ? तुळा शोधन बिखंड केळं ! तो तूं कुठे जा- 
ऊन बसळा होतास गोवर्‍या वळीत ? कारट्या, इतका वेळ 
हातांत नरोटी घेऊन दहा घरं फिरळा असतास तर निदान 
संध्याकाळी पोटभर तरी गिळळा असतास ! कुठेरे गेळा होतास ! 
खरं सांग; नाहीं तर कोलतीनंच डागतें बव तुळा आतां! कारट्या 
तूं तसा नी हे असे! एक राहु नी एक केतु ! छळा! एक जन्म 
गांठ पडळी आहे, ती पुरी छळून घ्या एकदां. 
वाळ्या- आई ग- ए आई- आई, मी किनई नरोबा चास्यां- 
च्याकडे गेलों होतो. अवब! त्यांनी आपल्या भाऊळा आणि 
चिमीळा किती किती डागेने केळे आहेत ग! मळा करशील ग 
तसे ! आई, नरोबांनीं पुणतांब्याच्या बाजारांतून भाऊळा कशा 
छान छान जमती आणल्या आहेत ! वाबा, मळा आणाळ तशा 
जमती? अं-भ-अ-अं 
म्हाळसा०- बसळा मेळा डागिने नी जमती हणून 
रडत ! मेल्या आधीं अंग झाकायला घड वस तरी मिळंडे 
घुळा । मग डागेने. नी जमती! मी किती दिवस 
ह्मणतें आहे की, | चांगदेव सिद्धांच्या दर्शनाळा चळावं ह्मणून ! 
पण नशीब पडलं ना धड ! तेव्हां माझं सांगणं कुठळं मनांत 
भरायला ! नरोबा चाटी पडले देवाचे धड, म्हणून देवानं त्यां 
तनाव *न देवानं त्यांना 
चांगठेव सिद्धांना शरण जाण्याची बुद्धि दिळीन) न आम्हां 
आठवळी अवदसा | तेव्हां ज्ञानेश्वर हेच आवडले ञ 
ता ! यत मीच आपल्या हातांनी या नरो 
न तुकडा चवीत त! पण दडे आतां आम्हां 
त्याच्या दाराशी जाण्या र डा हू ्ि ठान 


भभ 


अंक २९'रा. २९ 


येऊं त्या सिद्धांचं दर्शन ! मग काय, मी जाऊं ना बाळ्याळा 
खेऊन ! विटाळूं या नुसतं हो म्हटल्यानं तोंड विटाळलं तर ! 

गोपाळ०- श्रीज्ञानेश्वर सद्गुरूंच्या मुखांत्रन निवणाऱर्‍्या 
ज्ञानरूपी धनाचा संग्रह मी आपल्या हृढयसंपुटी नित्यशः करीत 
आहें; मग मळा आतां कशाची वाण आहे? 

स्हाळसा०-जळुं असलं उफराटं बोलायला कांहीं वाटतं आहे 
का मनाला ! म्हणे मळा आतां कशाची वाण आहे ! मग आज- 
पावतर मिळविळेळं धन बाजारांत घेऊन जाऊन, नाहीं कधीं 
गुंजभर सोनं, का एकादी लुगड्याची घडी, का चिमुटभर दाणे 
घरांत आणलेत ते? 

बाळ्या- आणि बाबा! मळा हो कां नाहीं तर मग 
अंगांत घाळायळा आजपर्यंत एक देखीळ अंगरखा आणलांत! मी 
नाहीं अं! यया आमच्या जवळ तो तुमचा पैका; म्हणजे काय ग 
भई, आपण पुणतांब्याच्या वाजारांतून तुळा नेसाथळा एक 
छानदार ळुगडं आणि चोळीळा एक जरीकांठी खण, बाबांना एक 
'रेशीमकांठी धोतरजोडा आणि मळा एक छानदार अंगरखा आणे ? 
( आईच्या हातांतून जुने ठुभर्डे व चोळी हिसकून घेऊन व तीं 
फाडून ) ह्या चिंध्या कशाळा हव्यात आतां आपल्या वरांत ! 
आणि ( आपल्या अंग!तील फाटका अंगरखा फाडून ) हा जाळी- 
दार भैगरखा तरी काय करायचा आहे मळा आतां अंगांत ठेवून ! ! 

म्हाळसा०--कारट्या, (बाळ्याने फाइलेले ठुगर्डे आपल्या 
हातांत घेऊन त्याजकडे पाहतां पाहतां ) जळले तुझे एकदांचे हात ते! 
आलहून पालटून गुंडाळण्यासारखे एकच पडद्णं घरांत होतं 
त्याच्या अशा चिंध्या करून वाट लावलीस, तो केला आहेस 
का आपला कुणी काका मळा आतां दुसरं ळुगडं घेऊन दयायला 
उभा! नीमेल्या आतां अंगांत रे काय घालशील ! 

बाळ्या-माक्े बाबा असतांना ग कशाळा हवेत तुला 
काका नी बिका ! बाबा, या हो तुमची ती बटवी या आईच्या 
अंगावर फेकून ! 

म्हाळसा0- मेल्या, कोणीं रे तयार करून ठेवळी आहे बटबी 


23 श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


ब डू 6 जद्रा ह 
भला द्यायळा ! ( गोपाळपंनांस ) असा 'बेदात यी ह. 
पोटाची आग शमती तर आजपर्यंत कैक वारा पि टक अक 
थोकीत बसले असते ! तुम्ही अळीकडे यी 9 पी 
दघामाया, सुखदुःख, सारं कोळून प्यायळां आहा! नरक | 
नाहींना अजून तशी वेदांती, निःसंग, निघ्ठुर नी बोडा वन? - 
माझा बाळ्या मोठा होळ, नी मग तो मला सुख दुईळ, त 
लांबची गोष्ट ! पण आपण आहें तिथपावतर नको का मला 
उमच्यापासखून सुख मिळायळा ! पण मी असें विचोर्‌ते क|? 
आजवेरी प्रपेचांत मन घातलंत ते कां तर मग ! वुम्हांलो"च्ज्र 
संसाराची गरज नव्हती तर मग लगींन तरी करून व्यायची 
नव्हतेत अगोदर ! म्हणजे ठुमच्या मार्ग ळागायळा मीही नसते, 
भाले बरांत ! ( बाळ्याच्या तोंडावरून हात फिरवून ) नी हे माझं! 
सोन्यासारखं पोर, चांगळं कुणा श्रीमंताच्या पोटीं तरी जन्माळा/ 
भालं असतं ! 


गा 
बाळ्य़ा-आई, चळकीं ग सैंपाकवरांत. मळा भक ळागली  ! 
म्हाळसा०- भूक लागली तर मी आतां आप्लीं हाडं कां. 
देऊं तुळा चवळायला ! माग त्यांच्यापाशींच ! त्यांनी गुरूपासून 
डबोळं मिळाविळं आहेना ! त्यांतलं देतीळ तुळा ते थोडं ! 
गोपाळ०- श्रीज्ञानेश्वरमहाराज, माझ्या मागची ही उपाधि 
केव्हां बरें दूर होइळ ? 
म्हाळसा०- बसा आतां जन्मवेरी त्या ज्ञानेश्वराच्या नांवान 
रडत ! अगोदर कुठें गेळी होती अक्कळ मसणांत ! अजून तरी 
उमगा, नी चला त्या चांगदेव सिद्धांना शरण ! 
चाळ्या- आई, मला कांहीं तरी देञं! 
म्हाळसा०- कारव्या, शेजारच्या रमाकाकुंच्याकडे ओ थेईस- 
तवर ओधडून आलास, त्याळा घटका देखील ळोटळी 
इतक्यांत मळा भ॒ 


नाहीं अजून ! 
के ळागळी ह्मणतोस, तेव्हां 
शा इतकी आग तरी 


पोटांत आतां- 
1 कसली पडळी आहे जड्डी ? आतां रावीशे- 
वाय कांहीं गिळायळा मिळायचं नाहीं. मेल्यालळा का! 


कांहीं करमलं नाहीं 
शूक़ ! आतां मळा खाऊन टाक, हणजे सुटल 


४ 


9 


ह... मे,..आरकी 


अक रा. ४१ 


गोपाळ०- ऐकलेस का मी काय हाणतों तं? 

स्हाळस10- पुरे! पुरे झाळं तुमचं म्हणगं ! आजवरी पुष्कळ 
ऐकलं वरं ! इशश! हा कोण पग जल्ला दुराग्रह ! याच चांगदेव 
सिद्धांचे वरुणगांवचे दोन ब्राह्मण शिष्य ! त्यांची कहाणी ऐकली 
आहेना लक्ष वेळां लोकांच्या तोंडून ! सिद्धांच्या रुपेनं ते भिक्षा- 
धीशांचे लक्षाधीश काळे ! तसं तुमच्या गुढूनीं केळं आहे का 
कुणाचं दूळिद्र दूर! उळट माझ्या मा्मजींनी ज कांही [मळून 
ठेवलं होतं, ते मात्र यांची संगत झाल्यापासून जवळचं नाहासं 
होत होत आतां अखेर हातीं चौपडरी बेण्याची वेळ आलीं! 
रेड्याच्या तोंडून वेद बोळवळे ! मेळेलीं माणसं स्वर्गातन श्राद्धाळा 
आणलीं ! झाळं ! इतकंच ना सारं ? पग चांगदेव सिद्धांच्यापुढं 
वरुणगांवच्या दोन ब्राह्मणांनी मृत्तिकाठलिंगाच्या बदळी वाळूवर 
बाटी ठेवून पार्थिवलिंग ह्मणून पूजेळा दिली, तों आपले सिद्धां- 
च्या भक्तिस्तव प्रत्यक्ष श्रीशंकर त्या वाटींत प्रगट झाले ! तेव्हां 
चांगदेव सिद्धांनीं तिथें थ्रीशांकराचें देऊळ बांधून त्यांचं नांव वेटे- 
श्वर ठेवळं ! असं सामर्थ्य आहे का तुमच्या गुरूंच्या अंगीं ? 
वेटेश्वरासारखं जागृत नी कडकडीत स्थान सार्‍या परथ्वींत नाहीं, 
म्हणून चोर्ही देशांतळीं माणसं थेत आहित त्यांच्या दर्शनाला ! 
चांगेठेव सिद्धांचं राहिळं, पग बटेश्वरांचं दशन घेतल्यानं तर नाही- 
ना पाप लागायचं? मग तें तरी घडूं यया एकदां ! वरेश्वरांच्या य 
मठभर तांइळ ठेविळे तर ताटभर द्रव्य देतात हो ते! 

गोपाळ0०- श्रीज्ञानेश्वर सद्गुरु, साक्षात्‌ श्रीविष्णा मळा मि- 
ळाल्यावर अन्य ठेवता मळा काय अधिक देणार ? 

स्हाळसा०- जें आमच्याजवळ नाहीं तें देणार बरंका! 
नको, नको, नको ! जड्ठा, हा वितंडवाद घालतां घालतां माझा 
घसा अगदीं कोरडा पडला ! 

बाळ्या- आई, ए आई, परां नरोबांनीं आपल्या भाऊला 


'नेळा होता बरोबर पुणतांब्याळा ! आई, तेव्हां भाऊ सांगत होता * 


कीं, बुवांच्या पुढे बरफीचे आणि पेढ्यांचे डोंगराएवढे ढीग पडतात 
म्हणून ! आणि किनई ग आई, त्यांचे चोदार्श शिष्य आहेत ! 


2२ श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


त्यांना किनई ते बुवा पैचपक्कानें खायला देतात ग! आई, चल 
ग भपण पुणतांब्याळाच जाऊन राहूं. मग काय बरफी आणि 
पेढे ! आणि लाडू ! चंगळच चंगळ! पुणतांब्याळा गेल्यावर म्‌ळा 
हातांत वाळायला सोन्याची कडी, अ.णि गळ्यांत घाळायळा मोठा 
आठपद्री गोफ करायचा बरें का आई ! र 
म्हाळसा०- वाळा, जाऊं बरं आपण! राजापासून तो रंका- 
पर्यंत जे सगळे त्या सिद्धांच्या पायांवर लोटांगण वेत आहेत ते 
का सोरेच का बेडे ! वेदिक, यातिक, शाखी, पंडित, त्यांच्या- 
पाशीं शिकायळा ळोटळले अहित ते देखीळ का खुळेच ! वाघावर 
बसून हातांत सापाचा चाबूक वेऊन आकाशांतून अधांतरी 
जायचं ! आतां इथें गुत व्हायचं नी क्षणांत पांचशे कोसांवर 
भक्तांना दर्शन यायचं ! हातांत माती घेऊन तिचं सोनं करायचं ! 
मेळेळीं माणतं जिवंत करायची ! ळोकांचे रोग बरे करायचे ! ज़ 
कुणी मागेळ ते त्याळा यायचं! असे हे चौदा बिया नी चौसष्ट 
कळा शिकलेले नी चोदाशें वर्स वांचठेठे सिद्ध, देवादिकांच्या 
हातून होणार नाहींत असे अवटित चमत्कार करून जगाळा 
दाखबीत आहेत! नी ह्ामणूनच वाराणशींतल्या पंडितांनी 
यांचं जगद्गुरु असं नांव ठेविळं आहे | 
बाळ्या-आई ग, चाट्यांचा भाऊ सांगत होता कीं, त्या 
बुवांचे शिष्य देखीळ किनई मोठी गंमत करितात ह्मणून ! आई 
कोणी किनई झाडाळाच टांगून वेतात ! कोणी एकाच पायावर 
आणि एकच हात वर करून उभे राहतात ! कोणी गळ्यापर्यंत 
पुरूनच घेतात ! एक शिष्ष आपऴा घार होऊन आमभाळांत 
उडून गेळेळाच भाऊनें पाहिळा ग ! एक तर्‌ डोक्यानेंच चालत 
होता ! "काळा पाण्यावर चालतांना त्याने पाहिळा ! आणि 
“के तर डोंगरावरून आपला उभाच्या उभा खालीं आला ! 
आणि पुन्हा उभाच्या उभाच डोंगरावर चढून गेळा ! आई, मी 
“होऊं ग त्यांचा शिष्य ! मी त्यांचा शिष्य झाळो हणजे वाटेल 
सुळा काय कमी ! सार्‍या परथ्पीतळे जिन्नस भापळेच ! आई, 


अंक २ रा. ४३ 


मग खरंच यरेणारना तूं पुगतांब्याळा ? बाबा, आई इतकें म्हणतें 
आहे तर चळाना वरें आमच्याबरोबर ? 
गोपाळ०- वाळा, तिला नाहीं ज्ञान, ह्मणून ती आपली 
कांहीं तरी बडबडते आहे ! तूं नको तिच्या नादीं लागूं! 
स्हाळस0०- चुळींत नेऊन धाला तें तुमचं ज्ञान ! मी आ- 
पळी वेडी आहे तीच बरी ! कसठं जंठुं ज्ञान ह्मणतां, त्याच्या 
नादीं लागूनच तर ही आपली अशी दशा करून बेतली आहां! 
नी आपल्याबरोबर आम्हांळाही अक्रावाईच्या फेः्यांत ओढली 
आहांत ! कोपरापासून हात जोडळे आहेत बरं आतां आपल्या- 
पुढं. आतां हा हद्द टाकून चळा त्या सिद्धांच्या दर्शनाला. म्हणजे 
डोक्यांतलं हें जळूं वेड तरी नाहींसं होईळ त्यांच्या रुपादरटीनं ! 
गोपाळ०- गुरुमहाराज, सोडवा मला या जाचांतून ! 
म्हाळस॥0- म्हणजे काय़ ! उद्यां अंगाळा राख फासून का 
जायचं आहे गुळूंच्यामागं बैरागी होऊन ! तुह्ली पुकळ जाल, 
पण मी नाहीं हो तुम्हांला जाऊं द्यायची ! माझी नी माझ्या बा- 
ळ्य़ाची बाट ळावा अगोदर, नी मग चळा तुम्ही हवं तिकडे! 
पोर सदां चिडळेळं अतततं! त्याच्या अंगावर खरूज नायरे उठतात! 
त्याची सार्‍यांना चिळत वाटते ! त्यामुळं पोराळा कुगी जेवायला 
खायळा बोलावीत नाहींसं झाळं आहे! आमच्या परांत नाहीं 
तर लोकांच्या घरीं का होईना, दोन गोड घांस पोराच्या पोटांत 
जावे असं पुष्कळ वाटतं माझ्य़ा मनाळा. पण काय उपयोग! 
गोपाळ०- तुमचें पूर्वसंचित पडळें ना धड ! 
म्हाळला०-पोर का माझं एकट्याचंच का आहे, माझी 
करणी त्याळा नडायळा ? आपलं संचित होतं ना चांगळुं ] मग 
कां असं व्हावं! नी माझी करणी याळा नडायळा मी का्‌य 
केलं आहे अपं! तुम्हांला अत्ते वेडेचार टाकून या, रोजगारधठीा 
करा, दोन पेतते मिळआा, नी प्रंचतुव साधा अत हयगय, हें जर 
षाप असलं तर बरीक नकळे बाई! पग हें जर पाप असत तर 
मग एक तरी संतारीक दिसिळा असता का आपल्याला जगांत ! 
हा कोण मेळा उलटा न्याय ! चला, उठा, स्थान करा, नी दोन 


४४ श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


आचमनं टाकून एकदां चार घांस पोटांत लोटा ! बाळ्या धररे 
त्यांच्या हाताळा. 

वाळ्या- ( गोयाळपेतांचे दृंडाध धरून ) बाबा, उठा, उठा. 
आणा तो वीणा आणि त्या चिपळ्या इकडे; ह्मणजे मी देतो 
त्या मागच्या आडांत टाकून ! 

म्हाळस[०- ( गोपाळपंतांचे दृंडास धदूत ) उठा! उठा! 
उठा! उठाहो उठा आतां! ( गोपाळपंतांस ब व्या व म्हाळप्ता- 
बाई देडाला धरून उठवितात व त्यांना घरांत घेऊन जातात. ) 

गोपाळ०- ( घरांत जातां जातां 3 

खुखींविठ्ठळओोळतां ॥ गेळीसंताराचीचिता । १ ॥ 

सज विठ्ठलसंपत्ति ।। तोच्िसर्वसुखशांति । २॥ 

' साहाकारी दीनजंधु ॥ पेलनेईभवासिंधु ॥३॥ 

( सवे निघून जातात. ) 


स्थळ- ह्याळसापूर अथवा निवास ( नेवार्ते ) क्षेत्र 
क्षतस्थ सचिदानंदवावा यांच्या घरासमोरील अंगण. 
( राखेदानंदुचाचा सून झाले असून त्यांची खो साविञ्ीबाई सती 
जाण्यास निघाली अहे, तिळा बोळविण्याकरितां ख्रिया व 
उ३प जमा झाले आहे, ख्वियांनी 
>> 


राधा2-मटजी, तुम्हीच सांगा! 


य़ा आमच्या माईपुढं तोड ? हा तिचा हेकेखोरपणा कांहीं आज- 

चाच नाहीं हो ! लहानपण, पाश्वन तिचं आपलं हें अस्सं ! दाग 
रि लांपा स्सं! ह्मगे 

तें करीन ! आजगेरीं तिच्यापुढं ठी नाहीं य 


आतां उरळी आहे का कांहीं 


अंक २ रा. 24 


पण मायेनें जळा मा आतड्यांना पीळ पडतो, ह्मणून दोन गोष्टी 
सांगितल्याशिवाय जीव राहात नाहीं भटजी! 

कुष्णंभट- राधावाहनी, नका अशा डोळ्यांना पाणी आणू ! 
सावित्रीवहिवींवर आज आकाशाची कुऱहाडच कोसळळी आहे! 
तव्हां त्यांना या वेळीं स्मतः वी शुद्ध का आहे? सचिदानंदवावांच्पा 
सारखा योग्य पुरुष या हाळसापुरीं पुन्हा आमच्या दीस पड 
वगाचा नाहीं वहिनी ! साविश्रीवहिनी आणि आवा यांचे पर्स्प- 
रांवर केवढे हो आद्दितीय प्रेम ! आणि परमेश्वराने त्याची अखेर 
अशा रितीलं केळी, यामुळें सावित्रीवबहिनींना स्वतःचा जीव जड 
होणें साहजिक आहे, राधावहिनी! 

राधा०- भटजी, तिचं सर्वस्वच आज बुडालं ! तेव्हां तिळा . 
जिवाचा वैताग येईळ, मी नाहीं का हणते ? पण थोडा विवेक 
नको का करायला ! जगांत रोज थोडक्यांचं का असं होत आहे! 
पण सगळ्यांनीच कुठें सतीची वाणं घेतलीं आहेत ! आमच्याच 
शेजारच्या सीताकाक्क नी रामचंद्रपंत ! दोन्ही पिकलेली पानं ! 
साठीच्या घरांत आलेली! तूंआधी का मी आधीं, असं दोन 
बर्स चाललं होतं नवराबायकोचं भांडण ! पण अखेर होतं तेंच 
आलं ना सीताकाकूंच्या कपाळीं ! पण त्यांनीं नाहीं केला तो 
असा अवोचरपणा ! भटजी, पण जल्ला हा वादच आटपला 
आतां ! ती पहा माझी माई पांढरं पातळ नेवून, कपाळाला 
मळवट भरून, गळ्यांत तुळसीमंजिरीच्या माळा घालून, नि- 
बाणीची ळेणी लेवून, नी तळहातावर अधि वेऊन, बाबांच्या 
मेतापुढं चालण्याकारेतां तयार होऊन ओशेवरून खालीं उतरत 
आहे ! ! अग माई, नको ग असा आपला जीव जाळून वेऊं ! 
£ आता कांही केलंस, तरी एकर्दा निज्नन गेळेळा प्राण पुन्हा 
का कुडींत परत येणार आहे ! ( इतक्यांत पडदा वर होऊन वरं 
कुता केल्याममागे सावित्रीबाई तयार होऊन निघालेली दृष्टीस 
पडते. ओटीवर घोंगडीवर काढलेले सचिद्ानंदुवावांचे. मेन 
टृष्टांस पडतें. ) न 


कुष्णाबाई- सावित्रीबाई, विचारानं मनाची थोडी समजूत 


न श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


पाडा ! बाई, बह्मलिखित कधीं कुणाळा टळळं आहे का ! देवांत 
जसं जसं असेळ तसं तत व्हायचंच ! नाहीं तर बाबांचं आज 
वय़॒ का झालं होतं ! एकाएकींच घाळा पडला. त्याळा कोण 
काय करणार ! आतां तुम्हीं पुष्कळ खेद केळा, तरी काय 
उपयोग ? विवेकानं अंवढा गिळळाच पाहिजे ! 

सावित्री०- ( तळह्मतावराठ आमि साली ठेवून ) रुष्णाबाई, 
यांच्या आज्ञेखेरीज मी आजवेरीं यांच्यापुढं बसळें नाहीं. कीं 
यांची अवज्ञा केळी नाहीं. यांच्या निरोपाबांचून कुठें गेळें नाही. 
हे जेवल्याखेरीज कधीं तोंडांत वांस घातला नाहीं. हे निजल्या- 
बांचून कधीं अंग टाकलं नाहीं. यांच्या आधीं उठून, अंग धुत्रन, 
देवातुळशींची पूजा करून यांचं चरणतीर्थ व्यायळा एक दिवस 
विसरले नाहीं. हे कधी रागावळे तर उलट उत्तर केलं नाहीं. 
उलट यांचे पाय धरून यांच्यापुढं सदां नाक घासलं. हे बाहेरून 
घरांत आले तर नेहमीं हसतमुखानं यांच्यापुढं जाऊन हात 
जोडून यांची आज्ञा पुसली. यांच्या मर्जीबाहेर कधीं वागले नाही. 
यांनीं संतोषानं सांगितल्यासेरीज कधी वतउपास का नेमधर्म का 
कांहीं केळं नाहीं. कथी परपुरुषाशीं बोलले नाहीं का डोळा वर 
उचलून कुणाकडे पाहिलं नाहीं. नवऱ्यांना निंदूणाऱ्या बायकांत कधीं 
बसलें नाहीं का कधीं वाईटाची संगत धरली नाहीं. यांनीं दिलं त 
नेसले नी घातलं तें खाल नी सांगितलं ते केळं. हट्टानं कधीं ह 
पाहिजे कीं तें पाहिजे असं हाटळं नाहीं. का यांच्यापुढे कथी 
कपाळाला आठ्या घाळून दुर्मुखळेळी बसलें नाहीं. यांना पुस- 
ल्याखेरीज कधीं आपलीच बुश्धि चालवून अवोचरपणानं वागळे 
नाही. हे साक्षात लक्ष्मीनारायण असं समजून यांची एकनिष्ठेने 
सेवा सो नी पतिव्रता भमान वागलं. तेव्हां यांची सेवा मळा 
अशीच निरंतर घडावी ह्मणून वैकुंठाहून माझ्या आईबापांनी 
यांना' बरोबर वेऊन यायला, मळा बोलावणं पाठविळं आहे | 
म्हणून किनई यांना बरोबर घेऊन मी आतां माझ्या माहेराळा 
जातें ! माझ्या धर्माच्या मायबाहिणींनो माझी 


माझ्या धम ओटी भरा ! 
हळदकुंकू या! नी माझी माहेराला पाठबणी करा ! ह 


हः 


अंक ₹*- रा. ४७ 


राधा०-माई! अखेर तूं जाणार ना, या तुझ्या ताईला 
मागं टाकून ? माई ! नकोग अशी निष्ठुर होऊं ! ( साविञ्रीचाईच्या 
गळ्यास मिठी मारून व तिर्चे मुख कुरवाळून ) माई ! तुझं शरीर 
विस्तवांत पोळतांना आम्हांला कसं ग पाहवेळ ! अग, आत्महत्या 
हा शाखांत मोठा दोष गणळा आहे ! तर आपलाच हेका चालवून 
पातकांच्या राशी कां बरं डोक्यावर घेतेस ! अभिमन्यूची बायको 
उत्तरा, हिळा सहगमन करूनकोस म्हणून श्रीरुष्णभगवंतांनीं 
केळेळा उपदेश आहिना तुझ्या ध्यानांत ! अग, साधुसंत देखीळ 
या सहगमनाळा घोरपाप म्हणतात ! म्हणून म्हणतं कीं, इतकीं 
सगळीं माणसं तुळा जीव तोडून सांगत आहित, त्यांचा शब्द 
मोडून नको ग असा हद्द धरून आपलंच सरं करूं ! बाबा गेले, 
म्हणून आम्ही नाहीं का त्यांच्या मोग तुक्ीं कुणी! आई, 
बाबा, मी, भाऊ, सारींच का तुळा परकी झालों ! माई, अग 
माई, अखेरीळा तरी नीट दोन गोड शब्द बोळ ग माझ्याशी ! 

सावित्री०- ताई, यांच्याखेरोज साऱ्या जगांत मळा दुसरं 
कांहीं तरी प्रिय आहे का ? तूंच सांग वरं ! अग, यांच्यासेरीज 
मळा राजाचं राजपद जरी मिळालं तरी त्याचं मळा य्तिंचित्‌ 
देखीळ सुख नाहीं ! हे माझे धनी, माझे खखदुःखाचे वाटेकरी, 
नी हेच माझें मुख्य दैवत, हें खरं ना ! मग हे जिथं जातील तिथं 
यांच्याबरोबर जाऊन यांची मनोभावानं नको का मला सेवा 
करायला ? अग यांची सेवा हाच ना माझा धर्म ? मग हे सर्गी 
गेल्यावर यांच्या माग मळा ते इथेंच राहा असं कसं बरं सां- 
गतेस ? ताई, क्षणभर ही लटकी माया दूर लोटून, तें बव, वैकुं- 
ठांतळं विमान मला स्वर्गीत न्यायळा खाळीं उतरत आहे ! त्यांत 
मळा बसवून माझी देवाच्या घरीं बोळवण कर ! हेंच तुझ्यापाशी 
माझं अखेरचं मागणं आहे ! 

सखुबाई- राधाबाई, सावित्रीबाईंना माई, माई, म्हणून नका 
नसत्या मोहांत पाडू. त्या आपलं सोनं करून वेऊन जात आहेत !. 
त्यांना कां बरं आडवतां ! सासरचीं बेचाळीस नी माहेरची 
बेचाळीस उद्धरायचीं अहित कुणाच्या प्रारधीं? नी मेलं कपाळच. 


४८ श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


कुंकू पुसल्यावर इथे जगून तरी काय करायचं आहे ? सावित्रीबाई, 
बसा तुझी खालीं. मी तुमची ओटी भरते. रमाबाई, आणा ती ओटी 
इकडे. (सावित्रीचाई साठीं बसते. सखुयाई तिची ओटी भरते आणि 
सखुबाईच्या मागून दुतर्‍्या बावका सादिञीवाईची ओटी भरत त. ) 
राधावाई, व्हा पुढं नी सावित्रीबाईंची तुम्ही शेवटची ओटी भरा. 
राधा०- ( ओटी भर्तां भरतां) माई, या तुझ्या ताईच्या हात- 
ची ही शेवटची ओटी वे! नी पुन्हा स्वर्गात जेव्हां तुझी माज्ञी भेट 

होईळ तेव्हां माझ्यावर इथल्यासारखी अशीच माया कर बरं ! 
सावित्री०- ताई, तुळा आईनं नी बाबांनीं माई कुठें आहे 
हणून विचारळं, तर त्यांना ह्मणावं तुमच्या ळेकीनं बाळपणी 
गौरीची पूजा केळी, लगीन झाल्यावर पांच वर्स मंगळागौरी पुजल्या, 
सोमवत केळं, अनंत पुजळा, अश्वत्थाला प्रदक्षिणा घातल्या, 
चुडेकांकणाच्या आशेनं श्रीकुलस्वामिनी ह्याळसाआईची पूजा केली, 
जें वेत बायकांनी सांगितलं ते तें केळं, जो जो धर्म कुणी 
स॥गेतळा तो तो आचरळा, पण अखेर सारं व्यर्थ झालं ! 
माझ्या हळढीवर नी गळसरीवर दरोडा पडळा ! तेव्हां मीं 
आपळी कांकणचोळी श्रीम्हाळसाभईळा अर्पण केठी! नी तिच्या 
पायापाशी आतां आह्ी स्वर्गी सुखानं नांदत आहों ! सखुबाई, 
समावा$, तुही सार्‍याजणी बसा आतां खालीं ! ताई, त्या 
ट्या, तीं वाणं नी त्या हळदीकुंकाच्या वाट्या आण इकडे. 
ठ्णनर! मीया माझ्या मायबहिणींच्या ओट्या भरते. यांना 
हळदऊुकू देते. नी यांना सौभाग्यवासनं वाटते. ( सवे सामान 
जवळ आणल्यावर एकएक ची ओटी भरून व तिला कुंकू लावून 
ज्‌ वरक 'पायन देऊन ) सखुबाई, हॅ माझ्या हातचं अखेरचंच 
इळटऊकू हो ! रमाबाई, माझी आठवण विसरू नका! नी गंगा- 
ना रसमाबाईततुम्ही सार्‍याजणी माझ्यावर असाच लोभ ठेवा ! 
क र (क सखुबाई माझ्या आठवणीची 
त ! वार्यानी ही माळ, ही नथ, ह्या 


बाळ्या, तुही घ्या ! तुह्मी सार्‍्याजणीं माझी आठवण हणून 


तटी 


र 


अंक २ रा. ४९ 


हीं नेहमीं अंगावर घालीत जा हो! घालालना? (त्या मानेने हो 
म्हणून खुचवितःत, ) 

सखु०- ( मनाशीं ) भाई जगदुंबे, या पतिवंतेनं भरळेली ही 
माझी ओटी, मळा शुभशक्रुनाची होवो! नी तिकडच्यापूर्वी माझे 
डोळे मिटीव, हेंच तुझ्यापाशी माझे पड्र पतन मागणं आहे ! 

रमा?- ( मनाशी ) म्हाळसाआई, सतीच्या कुकवानं भर- 
लेल्या या माझ्या मळवटावंच मला आपल्या पायांपाशीं घेऊन 
जा, हाच माझी तुला प्रार्थना आहे! 

गंग्रा०- ( मनाशीं ) देवा, मी आज सतीचे वाण घेतलं 
आहे, तेव्हां माझ्या अंतकाळी माझ्या हातून समाष्णींना असंच 
वाण वांटळं जावो, हेंच माझं तुझ्या पा्यांजवळ मागणं आहे ! 

रखम[०- ( मनाशी ) हे मोहनीराजा, सतीनं भरलेल्या या 
माझ्या सोभाग्य-ओटीनंच मळा आपल्या पा्यांपा्शीं ने ! याहून 
आणीक तुझ्याजवळ मळा कांहीं मागायचं नाही! ऱ 

सावित्री०- बायांनो, येते बर॑ आतां मी! मी तुह्यांला 
कधीं चुकून उगं उतर बोलले असळें, तर त्याची तुही मळा 
क्षमा करा नी मजवरच्या ळोभांत अंतर पडूं देऊं नका ! ( लांब 
पाहिलेस दासवून ) ताई, ते पाहा सद्गुरु श्रीज्ञानेश्वरमहाराज नित्य. 
नेमाम्रमाणं गंगाललान करूत श्रीमोहनीराजांच्या दर्शनाकरितां 
इकडून जात आहेत ! तर तिथवर जाऊन मी आतां त्यांचं शेव- 
टचं दर्शन वेत ! हणजे आदल्या जन्मीचं कांहीं पाप माझ्या 
गांठी अजून शिछछक राहिळं असलं, तर ते त्या सत्पुरुषांच्या दर्श. 
नानं जळून जाईल! नी मळा सख्र्गाची वाट सुखानं चढतां 
येईळ ! ( श्र॑ज्ञानेश्वरमहाराज हृर्पिठ ह्मगत प्रवेश क'तात. ) 

ज्ञानेश्वर०- 

नित्यतत्यामित्यहरिपाठज्यात्ती । कनळिकाळत्यासीन 

पाहेद्ष्टीं1 १॥ रामकृष्णउचारअनतराशीतप।। पापाचे 

रेकळपपळतीपुढें । २॥ हारेह(रेहरीहामंत्रशिवाचा ॥ 

ह्मणतीजेवाचातयांमोक्ष ॥ ३॥ ज्ञानद्वेवह्मणेनारायण 

नाम ॥ पावीजेउत्तमनिजस्थान ॥ ४॥ 

षु 


ष्ठ भ्रीक्ञानेश्वरमहाराज. 


सावित्री०- ( पुढ होऊन श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांस नमस्कार 
करते. ते तिला ' सोभाग्यवती भव ? अता आशीवाद देतात. ती 
पुन्हा नमस्कार करते, तेव्हां ते तिळा “ पुत्रवती भव भ असा आशी- 
वौद्‌ देतात. श्रीसट्गुरुपुखांतून तातेतेने आशीवांदु ऐकून ती 
गहिवरून कंठ दाटून वेऊन, सजलनेत्रांनी सालीं पाहात री राहते. 3 
ज्ञानेश्वर- मातोश्री, साक्षात्‌ अरुंधती, ) लोपा- 
मुद्रासतीसारखी दिसणारी तूं महापतित्रता कोण आहेस ! आणि 
माक्ता आशीर्वाद ऐकून तूं सजळ नेत्रांनी खालीं पाहात काँ 
उभी राहिलीस तें सांग बरें ! 
कृष्णेभट- ( पुर्ढ होऊन, श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांस नमस्कार. 
घाळून ) श्रीसद्गुरुनाथा, या बाईचें नांव सावित्रीबाई. ही सतीचें 
वाण घेऊन आपल्या पतीच्या प्रेतावरोबर सहगमन करण्याकारितां 
सद्ध झाळी आहे ! आणि आह्मी सर्व प्रवरा तीरापर्यंत हिची 
बोळवण करण्याकारेतां येथें जमळो आहों ! हिचा पति पैचत्व 
* पावून निजधामास गेळा असतां सदूगुरू मुखांतून शुभ आशी- 
कचनोक्ति निवाळेळी ऐकून, हिळा गहिवर येऊन, कंठ दुःटून 
आल्यामुळें समर्थांपुढें ही सजळ नेत्रांनी द्ृटि खालीं करून उभी 
राहिळी आहे ! ठं 
सेमिश्वर दीक्षित- अहो श्रीसदुरुनाथा, आपण साक्षात्‌ 
भगवान आहां ! भूतमात्रांवर ट्या करणें समर्थांचे त्रीद्‌ आहे ! 
आणि भक्तजनांचा उद्घार करण्याकरितांच समर्थांनी अवतार 
' घेतळा आहे ! समथीनीं या निवासक्षेत्री वास्तव्य केल्या दिव- 
सापासून आजपर्यंत श्रीसमर्थठ्शनास टूरदूरचे भावीकजन ठोटां- 
गणीं येत आहेत ! आणि त्या सर्वांना समथीनीं आपल्या ळपा- 
दृष्टीनें भवव्याधीपासून मुक्त केळें आहे ! जगद्रुरुंनीं अधांस 
नेत्र दिळे आहेत! पांगळ्यांना पाय दिळे. आहेत! 
थोल्यांना हात दिळे आहेत ! मुक्‍यांना वाचा दिली आहे! 
बविरांना कर्ण दिळे आहेत ! वांझेळा पुत्र दिले आहेत; 
रोग्यांना आरोग्य 1६ आहे ! अज्ञानांना ज्ञान दिळें आहे ! 
दरिद्यांना धन ईळें आहे ! ऐश्वर्यहीनांना ऐश्वर्य दिळें आहे ! शॉ 


डु 
८” शी. 9. 


अंक २ रा. 14 


अनेकांना वांच्छित वस्तु दिल्या. आहेत ! आणि दुर्वळांना वळ 
दिलें आहे ! ह्मणून सदुरुचरणीं आह्यां सर्वबांची अनन्यभावानें 
हीच पभाथना आहे कीं, दीनद्गाळ, भक्तवत्सळ समथीनीं या 
बाइवर रुपेची पाखर घाळून सद्दुरुमुखांतून निवाळिल्या मंगल 
आशीर्वादाप्रमाणें या बाईचे सोभाग्य अखंड कायम राखावे 1 

सावित्री ०-सद्गुरुमहाराज! श्रीह्माळसा अंबावाईने माझ्या स्व- 
मांत येऊन माझी खणानारळांनीं ओटी भरळी नी माझ्या कपाळीं 
कुक लावले, तेव्हां ही शुभशकुनाची गांठ पदराला बांधन मी 
'देवीआईवर विश्वास ठेवून (पतीच्या शवाकडे बोट दाखवून ) यांना 
बरं वाटेळ अशी बळकट आशा धरून बसलें होतें ! शीमोहनी- 
राजांनीं देखीळ स्वमतांत येऊन, मुळी, तुझं सौभाग्य उद्‌ंड राहील, 
तू काळजी करूं नको, असं मळा अभय दिलं ! पण ज्यांच्यावर 
विश्वास धरून मी बसलें होतें त्यांनींच अखेर या दीन गाईचा गळा 
कापला! तेव्हां त्यांची कीर्ति घेऊन मै बैकुंठास आपल्या माहेराला 
जात आहे ! तरी सटहूगुरूनीां आपला रुपाहस्त माझ्या मस्तकावर 
ठेवावा म्हणजे सद्‌गुरुरुपेनें मी माझ्या आईबापांच्या घरीं सुखरूप 
जाऊन पोहोंचेन ! (श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांचे चरणांत' मिठी मारते.) 

राधा०- ( पुढें होऊन ) अहो सट्गुरुसमर्था, माझ्या माईचं या 
जन्मीं कधीं सकून देखील पापमार्गी पाऊळ'पडलं नाहीं ! पण [तेचं 
यूर्वकर्म पुढं येऊन उभं राहलें नी त्यानं साधळा हा असा दावा ! 
मागल्या जन्मीं हिने हारिकीतनाचा रंग मोडला. का कुणाचं घर 
बुडावेलं, का घेनुवत्साची ताटातूट केळी, का पंक्तिभेद्‌ केला, का 
संतांचा द्वेष केला, का देवाची फूजा ळाथेनं झुगारली, का' कुणा- 
च्या तोंडचा घांस काढळा, का कुणाला पाटावरून जेवतांना 
उठवलं, का कुणाच्या संसाराचा घातपात केळा, का देवपजा 
मध्येंच सोडली, का ठेयांकषींना निंदलं, का कुळदेवतांची आरा- 
धना बिसरली, तो देवानं त्याचा हिळा या जन्मीं असा दुड 
केला! सहुरुनाथमहाराज, तुह्यी शरणागतांचे आधार आहां 
झणून माझ्या माईनं अनन्यभावानं सदुरुचरण धरळे आहेत, 
तरी संद्रुरूंनीं हिचा उद्धार करावा ! 


प्‌२ श्रीक्ञानेश्वरमहाराज. 


ज्ञानेश्वर-( सावित्रीबाईस ) मातोश्री ऊठ. हरिचरणी 
चित्त जडळें असतां, भवभय समळ नष्ट होतें आणि अंती 
चिन्मयपदाची जोड मिळते, अत्तें भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलें 
आहे ! संसारीक ज्याप्रमाणें रात्रंदिवस आपलें प्रापंचिक हित 
साधण्याकारेतां झटतात, तशा प्रीतियुक्त अंतःकरणार्ने जर प्राणी 
हरिभजनी रत होतील, तर त्यांना यमाचे बंधन कालत्रयींही 
होणार नाहीं ! अर्थप्राप्ीकरितां धनहीन लोक भाग्यवंतांची जशी 
स्तुति करितात, त्याप्रमाणें भक्तियुक्त अंतःकरणाने प्राणी आपलें 
चित्त हरिचरणीं ठेवतीळ, तर ते काळाळाही दंड करतील ! असें 
भभूर्चे सांगणें आहे. श्रीहरीवर भरंवसा ठेवून त पतित्रताथर्मा्भि 
चागली अहिस, तेव्हां तो करुणासिंधु दीनवत्सळ प्रभु, तुळा 
कसा बिसरेळ ! ( अंगर्णांत येऊन ) जनहोा, पेचत्व पावळेन्या 
ह्च्या पतीर्चे नांव काय ! 
गोविंदरपंत- गुरुमहाराज, यांना सथिदानंदवाबा ह्मणतात. 
ज्ञानेश्वर- ( ओटीवर चढून सचि दानंदुवाधांच्या प्रेताजयळ 
जाऊन ) काय! सच्चिदानंद ! जनहे, सर्वोपाधिबाह्य जे सत्‌, 
चित्‌, आनद, त्याला कधीं कोर्ठे म्‌त्यु ऐकला आहे काय ? हा तर 
ग 1000) 
व्र (अजी य उपाधि लावीत अ हां ! शस्रादिकांनी - 
! त्य मा न बुडणारा, अर्भारने न जळणारा, 
. च्यापक असून त्याच्या ठिकाणी मुर प श्री सुव सूत 
आणि अशा सचिदानंदाळा याला अ र कश संभवतील ! 
करून चेऊन, तुम्ही आतां याळा या मश खोटीच कल्पना 
णार काय! आणि तेथें याला नान स्मशानांत ने- 
करणार काय ! जनहो, केवढा पा व ह याची राखुंडी 
बाबांचे अंगावरून हात र चा वेडेपणा ! (सचिदानंदु- 


<< अहा! सचिठा टर द! निद्रे 
त्याग करून जागृति धरा ! उठा, आणि द गेंद ! निद्रेचा 


अंक २ रा. परे 


पाव घट्ट धारितात. हा अट्टत चमत्कार पाहून साविञ्रीवाई देहभान 
विसरून जते, सर्व मंडळी श्रीज्ञानेश्वरमहारा जांपुर्डे लोटांगण घालतात.) 
सच्चिदानंद - ( श्रँज्ञानेश्वरमहाराजांच्या पायांवर लोळून ) 
अहो योगीश्रेष्ठा ! यमडूत माझ्या गळ्यांत पाश टाकून मळा बांधून 
नेत होते ! परंतु सदगुळूंना पाहून ते निऊन पळाळे ! आगि 
सड्गुळूच्या ळुयाकटाक्षानें माझा मृत्युपाश निमियार्थांत तुटून गेला! 
अहो समर्था ! मी अनंतजन्म अज्ञानरूषी महासर्पाने ग्रासळों आहें! 
आणि दुर्वद्दीनं वागून पापराशींत बुडाळों आहें ! यावेळीं मी सद्रगु- 
रुचरणीं अनन्यगाते शरण रिवाळों आहि, तरी अहो ज्ञानराया, या 
किंकराळा जन्ममरणापास्यून मुक्त करून याचा उद्धार करावा ! 
साविर्त्र[०- ( देहावर येऊन श्रीज्ञ नेश्वरमहाराजांचे पार्यांवर 
डोके ठेवून ) श्रीसश्‍्गुरूनीं काळाच्या तोंडांत माहूत ( उठून सचि- 
दानंद्धाचांस मिठी मारून ) यांना परत घेऊत थेऊन या आपल्मा 
ळेकीळा आज उडेंदान दिळं ! त्यायोगानं मी धन्य झाळें! 
गुरुपहाराज, मी आपले किती उपकार मानूं ? मी आपल्याला 
काय देऊं ! आपळी ही आनंडमूर्ति मी आपल्या हृदयांत कुठे 
सांठव? नी सद्गुरुचरणांवर मी आपल्या आनंदाश्रुंनींकिती अभि- 
ब्रेक करूं! श्रीसदगुरूंचा माहिमा मी आपल्या एका मुखाने 
कुठवर वर्णन करूं ! सदूगुूंचा धन्यवाद मी कोणत्या शब्दांनी 
गाऊं ? नी सद्गुरूंची मी कोणत्या उपायानं उतराई होऊं ! 
यविळीं मी अत्यानंदानं अगदीं वेडी झालें आहें नी त्यामुळं 
मळा कांहींच सुचेनासं झालं आहे ! 
ज्ञानेश्वर- मातोश्री, हे तु्याच कडक पातिवत्याचे फळ 
तुळा श्रीविळानें प्रस्न होऊन डदिळें अहि! मी यःकश्विरू 
कोण ! आणि मी तेकाय करणार ! श्रीपांडुरगा[चा वरदहस्त 
तुह्या उभयतांवर आहे ! प्रभूळपेने तुम्ही सदेव अखंड खरखांत 
नांदाळ आणि इहळोकीं धन्य होऊन अंतीं निरंतर इशचरणी 
वास कराल ! हा तुह्लांला माझा पूर्ण आशीर्वाद आहे ! 
स्चिदानंद०- अहो जगद्गुरु ज्ञानदेवसमर्था, या दीनदासावर 
अनुग्रह करा ! आणि या मार्यिक संसारांतून मला मुक्त करून 


2) श्रीक्ञानेश्वरसहाराज. 


माझा उद्धार करा ! ही सद्गुरुपर्ति आज डोळे भरून पाहिल्याने 

मी रुतार्थ झाळों आहे ! तरी अहो रुपासागरा, तुमर्चे परम 
_ मंगलनाम या माझ्या हृदयफळकावर ठिहून ही माझी अमंगळ 
काया पुनीत करावी ! माझें मन सदा सदूगुरुचरणी जंडेळ अशी 
सदवुद्धि आपल्या सुबोधानें माझ्य़ा अंतःकरणांत उत्पन्न करावी ! 
आणि अशा रितीनें आपल्या नांवानें मुठ्रांकित झाळेली ही माझी 
काया, आणि आपल्या सदोधानें थद्ध झाळेळी ही माझी बाद 
निरंतर सद्गुरुसेवेळा ळावून घ्यावी! _. 

ज्ञानेश्वर- सच्चिदानंद्वाबा, तुमची अशीच इच्छा आहे तर 
सांप्रत श्रीमद्धगवद्रीतेवर भावार्थदीपिका नांवाची टीका मी 
मर्‍हाठी भाषेत लिहीत आहें, तो ग्रंथ तुल्ली मजजवळ वस्रून परो- 
पकारार्थ प्रसिद्धीकरितां लिहावा. ह्मणजे भगवंतांच्या अनुग्रहाने 
तुही साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप होऊन या भतळावर चिरं-जीव व्हाल ! 

सच्चिदानंद०- सदगुरूंची आज्ञा या दासाला प्रमाण आहे! 

(सर्व मंडळी ताटांत पेच,रती घेऊन ती श्रीज्ञनेश्वरमहाराजांस 
प्रदाक्षिणापूर्वक ओवाळतात व खालील आरती म्हणतात. ) 
आरती ज्ञानराया । केळी सजीव काया । अगाध तव 
छीळा । तारिं सद्रुढ्राया ॥ १ ॥ पडातती वेदवाणी । 
दिधली प्रतिष्ठानीं । पितरां श्राद्धदिनी । आणिले स्व- 
गोडूनी ॥ २॥ मोक्षाचे भांडागार । जाणती भक्तनर । 
अवतार श्रीविष्णु । नांव त्या ज्ञानेश्वर ॥ ३॥ हो उ-. 
दित सद्वृत्ति । ईश्वरी पूर्ण भाक्ते । जडो अखंड चित्ती । 
चरणीं ही विज्ञाप्ति ॥ ४॥ अज्ञान अहंकार । हे ना- 
शिती शरीर । अनंत जन्मकोटी । पुरे ही येरझार॥५॥ 
दुस्तर भवोद्धी । जलचर ह्या व्याधी । तोडिती बहू 
आह्मां । सोडवी कुपानिधी ॥ ६॥ श्रसलोा 


[ ज्ञानदेवा । 
तूं परबह्म ठेवा । सभाग्ये भेटलासी । धरुनी रृढभावा 
॥७॥ तुझ्या चरणीं माथा । ठेविला गरुनाथा । 


पाजुनी ज्ञानामृता । उद्धरी दीनानाथा ॥ ८ ॥। 
( वरील आरती संपली ह्मणजे पडदा पडतो. ) 
सही हीन 


अंक २ रा. ष्‌ 


प्रवेश तिसरा. 


स्थळ- म्हाळसापूर अथवा निवास ( नेवार्से ) क्षेत्र. 

( श्री ज्ञानेश्वरमहाराजांची पुराण सांगण्याची जागा. या जागेत 
मध्यभागीं श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांकरितां एक उत्चासन मांडले आहे 
व या व्यासपीठाजवळ डावे बाजूम श्रीनिवृ त्तिनाथाकरितां दुसरें 
उच्चासन मांडले आहे, व्यासपीठाचे उजवे बाजूस एक दगडाचा 
खांब असून सचिदानंद्बाबा त्या सांबाशेजारीं बसून त्यावर लिहि- 
लेला ज्ञानेश्वरी ग्रंथ कागदावर उतरून घेत आहित व व्यासपीठा- 
समोर दोन्हीं बाजूंस खरीपुरुषांकरितां बसावयास घातलें आहे, असा 
षडदा उघडतो. एका बाजूनें कांहीं पुरुष श्रीमद्गगवद्रांतेंतील श्लोक 
व ज्ञानेश्वरी ग्रंथांतील ओव्या ह्मणत प्रवेश करतात. दुसरे बाजुने 
कांहीं बायकाही येतात व पुष व स्त्रिया पुराण ऐकण्याकरितां 
आपापल्या जागीं बसतात. इतक्यांत श्रीनिवृत्तिनाथ, श्रीज्ञानेश्वर- 
महाराज, सोपानदेव व मुक्ताबाई प्रवेश करतात. श्रीनिवृत्तिनाथ 
आपल्या आसनावर बसल्यावर श्रीज्ञानेश्वरमहाराज त्यांस नमस्कार 
घाळून व्यासपीठावर बसतात सोपानदेव व मुक्ताबाई क्ष त्या उभय- 
तांस वैदून करून श्रीनिवृत्तिमाथ व श्रीज्ञानेश्वरमहाराज यांच्या 
मार्गे उभी राहतात. सर्व मंडळी श्रीनिवृत्तिनाथ, श्रीज्ञानेश्वरमहारा ज, 
सोपानदेव व मुक्ताबाई या स्वीस नमस्कार करून पुन्हा आपापले 
जागीं येऊन बसतात तेव्हां श्रीज्ञनिश्वरमह!राज पुराण सांगण्यास 
आरंभ करितात ) 

ज्ञानेश्वर- 

जन्माद्यस्य यतो$न्वयादितरश्रवार्थेष्वाभिज्ञः स्वराठ तेने 

बह्मह्ृदाय आदिकवये मसह्यान्त यत्स्रयः । तेजो वारि 

मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृूषा धाम्ना स्वेन 
सदा निरस्त कुहकं सत्यं परं धीमहि ॥ १॥ यों$तः 
प्राविश्‍य सभ वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्याखिलरश- 
क्तिधरः स्वधाम्ना । अन्यांश्व हस्तचरणश्रवणत्वगादी 


षद श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


न्पाणोन्नमो भगवते पुढ्ष्षाय तुभ्यम्‌ ॥ २॥ 3४ नमोजी 
आद्या । वेदप्रतिपाय्या । जय जय स्वसंवेद्या । 
आत्सरूपा ॥ १॥ नमो संसारतमसूर्या । अपरिमि- 
तपरसवीर्या । तरुणतरतूर्या । लालनलीला ॥२॥ 
नमो जगदखिलपाळना । संगळमसाणानिधाना । सज्जन- 
वनचंदूना । आराध्यलिंगा॥ ३॥जयजय देव निर्मळ॥ 
निजजनासखिळसंगळ । जन्मजराजलदजाळ । प्रभं- 
जन ॥ ४॥ जयजय देव प्रवळ । विदाळितासंगळकुळ । 
निगमागमदुमफळ । फलप्रद ॥५॥ जयांचें केलिया 
स्मरण । होय सकळ विद्यांचें आथेकरण | तोच वेदूं 
चरण । श्रीगुरूच ॥ ६ ॥ जयांचा आठवे । शब्दसृष्टी 
आंगवे । सारस्वत आघवें । जिव्हेसिये॥७॥ वक्तृ- 
त्व गोडपणें । असृतातं पारुष ह्मणे । रस होती वो- 
ळगणे । अक्षरांसी॥ ८॥ 
बापहो, श्रीहरीचे असुडम्रत आणे अदृष्टूर्व असें जें विश्वरूप ,” 
त्या विश्वरूपाचें संजयाळा स्मरण होऊन त्याळा आनंद आवेरे- 
नासा झाळा; आणि तो सद्वादित अंतःकरण होत्साता, मुखानें 
चाकी श्रीरु्ण असें ह्मणे लागला. परंतु प्रभूंचे महत्व 
उमाने मोहित झालेल्या राजा धृतराष्ट्राठा कोठळें कळणार ! 
संजयाची ही स्थिति राजा धतराष्ट्राका चमत्कारिक बाटली 
आणि तो ह्यू ळागळा कीं, हे संजया, ही तुझी तऱ्हा कोठळी ? 
ळा येथे ओव्यासांनीं कोणत्या उद्देशानें बसविळे आहे? आणि 
६ ९ अपासंगिक भलतीच काय बडबड चालाविळी आहेस ! 
ग को, कुरुक्षेत्र माझे आणि पंडूचे पुत्र 
रू झाळे आहे, त्यांत अखेर विजयश्री 


* माझ्या दुर्योधन्पळा 
होणार असा माझा त. ५ बकाळावः>ेबिजय :पाप 


की पा फु क्र असा पश्न काल राजा भतराष्ट्रानें संज- 
1 केकाचया पक्षाचे ज उत्तर संजयांनीं राजा धृतराष्ट्राळा दिळें 
जमी आज निरूपण करणार आहें. मंहाराज, 


श्‌ 


तर संजया, मला हे सां 


अअ्यषषय्ख्नब 


आहे; तर मुग ज्योतिम कसें कामे ,, , 


बन्द 


भ्र 


अंक २ रा. ण 


अनंत जे वेद, त्या वेदांपासून सव्वा लक्ष भारत निर्माण झाळे 
सातशे श्लोकांची गीता या सव्वालक्ष भारताचें सर्वस्व होय 
आणि संजयांचा पूर्णोद्रा हा जो आजचा शेवटचा श्लोक हा 
सातशे “लोक गीतेचा इत्य्थव होय. संजयांच्या या एका वचना- 
चाच आश्रय केळा असतां सकळ अज्ञान नष्ट होईल. परंतु 
संजय़ाच्या अशा या सर्वश्रेष्ठ वचनाचे आज अखेरचें निरूपण 
करण्यापूर्वी, महाराज, भगवेतांनीं आपल्या प्राणभ्रिय अशा अर्जुन 
भक्ताळा सर्व गुह्यांतील अत्यंत श्रेष्ठ असें जें गुह्य सांगितलें आहे 
तें भगवंतांचे गह्यवचन तातपर्यारथानें, महाराज, मी पुन्हा तुमचे 
कानांवर घाळीत आहे; तर भगवंतांच्या यया वचनाकडे तुह्मी 
सवीनीं अवधान यावें आणि भगवंतांचे हें वचन निरंतर ध्यानीं 
धरून तदनुरूप तुही सर्वदा वर्तावें हेच तुल्ञांजवळ माझें पुन्हा 
युन्हा मागणें आहे. कारण भगवतांच्या या वचनाप्रमाणे तुह्मी 
वागळां असतां तुह्मी ज्ञानसंपन्न होत्साते अभंग आणि नित्य 
_ असें जें मोक्षपद त्या मोक्षप्रदाभत जाळ. भगवत झणतात 
अर्जुना, बुला माझे हच सांगणें आहे की, 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यासे सत्यं ते प्रतिजाने भ्रियोडासे मे ॥ 

ठेव म्हणतात, बा अर्जुना, तू माझा फार लाडका, म्हणून सागतों- 
तारे बाहय आणि अंतरा । आपुलिया सर्व व्यापारा । मज 
व्यापकाते वीरा । विषय करीं ॥ कीं सर्व व्यापक जो मी, 
त्या मळा तं आपल्या सव व्यापारांचा विषय कर. त्रह्मदे- 
बापास्रून तो मुंगीपर्यंत माझ्यावांचून दुसरी गोष्टच नाहीं, 
असें निःशंक ज्ञानाने जाणून आणि माझी श्रीरुष्णमर्ते चराचर 
भगवदट्रूपच आहे असें अभेद दृष्टीनें ओळखून अव्यक्तोपासक 
चित्ताने माझी भक्ति कर.. जो मजच्ति एकालागीं । कर्मे 
' वाहतसे आंगीं । जया मजवांचोनि जगीं । गोमटें नाहीं ॥ 
 कृद्टातत्त तकात । जंधाचे तोचि केव । जेने निणचाचे 


फळ । मजचि नाम ठेविले ॥ ज्याला जगामध्ये मजव्यातिरिक्त 
दुसरा पदार्थच नाहीं; ज्याचें शुभ अथवा अथरभ हें सारे 


५८ श्राज्ञानेश्वरमहाराज. 


मोच; आणि जो आपल्या जन्माचें सार्थक काय ते एक्‌ 
मी भगवानच असें समजतो आणि अशा रितीने ज्यांचे 
कायेचे, मनाचे आणि बुद्धीचे सर्व व्यापार इश्वरापण झा- 
लेले आहेत, जे वाणीने ईशगुणानुवाद वर्णन करितात, का- 
नांनी इश्वरकीर्तन श्रवण करितात, नेत्रांनी इश्वराळा पाहतात 
. आणि मुखाने ईशनाम गातात, जे संदेव परमेश्वरप्राप्तीचा संकल्प 
मनांत बाळगितात, असे जे माजे भक्त ते अधमाहूनही अधम 
अशा पापयोनींत जरी जन्मळेळे असळे किंवा मृढ असले, तरी 
त्यांना मी माक्षे कलत्र समजतों; आणि त्यांना ह्या भवसागरांतून 
पार नेऊन जन्ममरृत्यूच्या फेर्‍्यांतून मुक्त करतों. ह्मणोनि गा 
पांडवा । सूतीचचा मेळावा । - करूनि त्यांचिया गांवा । धांवत 
आलो ॥ नामाचेया सहस्रावरी । नावा इया अवधारी । 
सजूनियां संसारीं । तारू जाहला ॥ आणि अर्जुना, अशा 
घेऊन त्यांच्या गांवाला धांवत 
] े नामाच्या सहृस्रावधि नावा करून 
त्याना या संसारसागरांत ता. झालों आहें. म्हणून देव सांग- 
तात, भजुना, माझी भक्ति कर आणि माजी, माझें यजन कर; 
गधपुष्पादिक द्रव्यांनी माझी रजा कर. मां नमस्कुरु आणि माझ्या- 
ठार्यी नम्रवुद्धि धरून सर्वज्ञ मीच आहे, अशा भावनेने मला 
भमल्कार कर. म्हणजे शेवटीं तूं मळा पावशीळ; आणि इतके 
सांगितल्यावर देव अखेर. सांगतात, अर्जुना, 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक शरणं न्रज | 
अद त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यासे माझ्ुच: ॥ 
. रा, स्वभावजनित जे धर्म आहेत ते यथाधिकार कर, पण 
कबुत्वांदे भावना सोडून आणि या धर्मानींच मोक्षपाप्ि होण 
भाहे, हें अज्ञान टाकून सर्वारा£ अत्यंत देर क 
५ सवाराध्य, सर्वकर्ता, अत्यंत रे 
अशा ज्ञानरूप दोपानें णीमात्रांच्या ८: यमान 
दापार्ने सकल प्रा अंतःकरणांत 
सकाशित झालेला जो मी, त्या मळा ज्ञानाने ओळखून शरण ये 
ना क्षणुना, पुण्यकारक धर्माचरण स्वर्गादिक सुखें 2. 


नें मिळतील, परं 
जन्ममृत > >) र 
त्यु टळणार नाहीं. मोक्षप्राप्तीनेंच माञ तो टळतो. आणि 


क” 


72! 


अक २ रा. ष्‌ 


अर्जुना,तें मोक्षपद्‌ मिळविण्याकरिता तुळा अनन्यगाति चित्ताने शरण 
आलें पाहिजे. आणि अशा रितीनें तूं मळा शरण आलास, म्हणजे 
मग ताकौनिर्या काढिळें । डोणी माघोते ताकीं घातलें । 
पारे न घेपेच्ि कांहीं केलें । तेणें जाविं ॥ मग ताक घुस- 
ळून काढळेळें ळोणी, फिरून ताकांत घातळें, तर तें कांहीं 


केळे तरी जसें घेत नाहीं, त्याप्रमाणें तू मळा अद्षेयेपणाने 


शरण आलास. म्हणजे तुला धर्माधर्माची कांहीं एक गॅरेज 
राहणार नाहीं. अर्जुना, तूं शोक करू नकोस. अंनन्येभीवानें 
मळा शरण ये ह्मणजे तूं मटरूपच होऊन जाशील. महाराज, या- 
प्रमाणें भाकियुक्त अंतःकरणानें भगवंताळा शरण गेल्यानेंच मोक्ष- 
पद्‌ प्राप्त होणारें आहे, असें भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलें आहे 
आगि बापहो, संजयांनीं. राजा धृतराष्ट्राला आपल्या उत्तरांत 
पर्यायाने तैच सांगितलें आहे. संजय म्हणतात, राजा धतराष्ट्रा, 
य़ा युद्धांत अखेर जय कोणाला होईल म्हणून तुम्हीं मळा पुन्हा 
विचारतां, तर - 

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 

तत्र भ्रीरविजयो भ्रतिर्धुवानीतिमीतेर्मम ॥ 

राजा, मळा दुसर्‍या तिसर्‍याचें कांहीं माहीत नाहीं, पारे 
आयुष्य तेथें जिगे । हे झडे कीं गा ॥ पण आयुष्य असेल: 
तेथे जीव असावयाचा ही गोष्ट उवड आहे. हें असो तेथ 
प्रकादा । सूर्य जेथे ॥ तेसे सकळ पुरुषार्थ । जेगें स्वामी कां 
सनाथ । तो श्रीकृष्ण रावो जेथ । तेथ लक्ष्मी ॥ महाराज, 
जेथें सर्म आहे तेथें एकाश असावयाचाच; त्याप्रमाणें सकल पुरु- 
षार्थानें शोभणारा प्रभु श्रीरुष्ण, जेथें स्वतः वियमान आहे, तेभे, 
म्हणजे अशा रितीने नरनारायणांनीं अधिष्ठिळेल्या धर्मराजाचे 
पक्षाचे ठिकाणीं, शत्रुपराजथानें राजलक्ष्मी प्राप्त होणारी आहे 
कृष्ण चिजयस्वरूप निजांगे । तो राहिला असे जेणें भागें शे 
1 जयं लागवेगें । तेथेचि आहे ॥ राजा, स्वयमेव विजयस्वरूप 
श्रीकष्ण ज्या युविश्ठिर पक्षाकडे स्वतः उभा राहिळेला आहे, त्या 
पक्षाकडे उत्कर्षरूप विजय उत्तरोत्तर वृद्धिंगत पावणारा आहे, हं 


६० श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


. उबड आहे. भतिः, संपदाविस्तारही तेथेंच होणारा आहे. राजा, 
अर्जुन हा विजय नांवानें प्रख्यात आहे, आणि श्रीकष्णनाथ तर्‌ 
विजयस्वरूपच आहित; तेव्हां लक्ष्मीतहवर्तमान विजय तेथेंच 
असणार हें खचीत संजय म्हणतात थ्रीव्यासांच्या खरेपणावर 
जर तुमचा विश्वास असेळ तर महाराज, हे माझें भाषण अढळच 
आहे हें पक्के समजा. जेथ तो श्रीवळभ । तेथ' भक्तकदुंच । 
तेथ सुख आणि लाभ | संगळाचा ॥ महाराज, जेथें तो लक्ष्मी- 
पाते भगवान्‌ आहे, तेथें भक्तांचा समुदाय आणि तेथेंच सुखाचा 
आणि कल्याणाचा लाभ प्राप्त होणार आहे. संजयांनीं धतराष्ट्राळा 
याप्रमाणें सांगितल्यावर ते शेवटीं म्हणाठळे, या बोला आन 
होये । तारे व्यासाचा अक न वाहे ॥ माझ्या या भाषणांत 
अंतर पडेळ तर मी श्रीव्यासांचा शिष्यच होणार नाहीं, असें 
मोठ्याने बोळून संजयांनीं आवेशाने हात उचलला. 
बापही, अशा रितीने संजयांनीं या एका उत्तराने राजा 
कतराष्ट्राच्या हातांत सकल भारतसार दिलें. संजयांच्या 
या वचनाचा अर्थ असा कीं, राजा धतराष्ट्रा, 
दु आहेत, दुराचारी आहेत, आणि ते जोपर्यंत भगवंताळा 
शरण गेले नाहींत, तोंपर्मत त्यांना लक्ष्मी, जगन, इत्यादि 
मिळणार नाहींत. यासाठीं राजा, भगवंताळा शरण जाऊन'च 
दा शे करून वेतळें पाहिजे. परंतु संजयांनी हें पर्यायाने 
स॥गतळळ धतराषट्राळा कसें कळणार ! असो. महाराज, गोता 
जाणा हे वाऊूमयी । श्रीमूर्ति प्रभूची ॥ 
कलिकालरूपी ज्वरानें पी 

केला, तेसें 
नली जगापएुरतें। श्रीकृष्णगाय ॥ श्रीरष्ण 
असे हे गाता असगाठा वासरु करून सर्व जगाला 
घ्याळ, तर तुम्ही ईश्वरस्वरूप च नह र 
तोंडाला ळावाळ तरी तुमच्या क ववा न सती 
. अह्मतेची पुरि येईळ.. 


तुझे पुञ् (13 


“डर्डि 


&% . 


अंक २. रा.. - हर 


. इतर्केच नाहीं तर ही गीब्रा नुसती कानांनीं ऐकाल तरी सुद्धां मोक्ष- 


पदाभत जाल. महा॥ज, आणि कुष्णाजुनीं मोकळी । गोठी 
चाव'ळेली जे निराळी ।ते श्रीव्यासे केळी करतळीं । घेवो ये 
ऐसी ॥ भगवान्‌ श्रीरुष्ण आणि अजुन ह्यांनी जें ह भाषण अधांतरी 
केलें होतें, ते श्रीव्यासांनीं करतळीं घेतां येईल असें करून 
ठेविळें, हा श्रीव्यासांचा जगतावर मोठाच उपकार झाला. श्रीव्या- 
सांचा माग वेत घेत, भाष्यकारांना वाट विचारीत, मी हँ मऱ्हाठी 
भाषेत केळेळें गीतार्थ ओवीबद्ध काव्य, हें श्रीनिवृत्तिनाथांच्या 
रुपेचे वेभव आहे. औशंकरापासून मत्स्येंद्रनाथांस, मत्स्येंद्रना- 
थांपासून गोरक्षनाथांस, गोरक्षनाथांपा्रन गैनीनाथांस 
आणि गेनीनाथांपासून श्रीनिवृत्तिनाथांस गुरुपरंपरेनें प्राप्त 
झालेलें हें समाधेरूप धन ग्रंथरूपाने बांधून श्रीनिवृत्तेना- 
थांनींच माझ्या हातीं दिळेळें आहे, आणि ग्रंथ पुढें करून या 
काव्याच्या निमत्ताने जगाचें संरक्षण केळें आहे. तर 


. महाराज, परस्वाधीनपणार्ने, आचार्थ या नात्यानें जें मी उण पुर 


बोळलों असेन, त्याची मळा आपण जननीच्या नात्यानें क्षमा 
करावी. शब्दकसा योजावा, अर्थ कसा साधावा, अलंकार म्हणजे 
काय, हें मळा माहीत नाहीं. माझ्या श्रींनिवृत्तिनाथ- 
गुरूंनी जसें मळा दाखवून दिळें तसतसे मी बोळत गेळो. माझ्या 
श्रीनिज्ठनिनाथसददुरूंनीं मळा तुम्हांसारख्या संतांची जोड मिळवून 
दिळी तिच्या योगानें माझ्या सर्व इच्छा परिपूर्ग झाल्या. महाराज, 
तुह्यांसारखे मायबाप मळा मिळाले म्हणून हा माज्ञा यंथाचा हट्ट 
तुमच्याच अनुक्रलतेनें शेवटास गेळा. महाराज, हा ग्रंथसागर 
येव्हडा । उतरोनि पैळीकडा । कौताविजयाचा धेडा । नाचे 
जे कां ॥ हा थेवढा ग्रेथसागर उतरून पेळतीरावर की्तिंविजयाचा 
झेंडा मीं फडकाविला हा,. महाराज, तुमचाच प्रसाद होय. 
काय बहु बोळो सकळां । मेळविलों जन्मफळा । ग्रंथसि- 
द्लीचा सोहळा ॥ दाविळा जो 


हर श्रीक्षानेश्वरमंहाराज. 


केलें ते. तुमचे. तुल्लींच सिद्धीस नेलं, यांत माझा सेवकपणा 
मात्र उरला. आतां-विश्वात्सके देवे । येणे वाग्यज्ञे तोषावे । 
तोषेनि : मज द्यावें । पसायदान हुं ॥ जे खळांची व्यंकटी 
. ,सांडो ।तया सत्कर्मी रती वाढो । भूता परस्पर: पडो । मेत्र 
जीवाचे ॥ दुरिताचें तिमिर जावो । विश्व स्वधर्मसूर्ये पाहो । 
. जोज, वांछीळ तो ते लाहो । प्राणिजात ॥ वर्षत सकळ 
- मंगळीं । ईश्वरनिष्ठांची मांदियाळी । अनवरत भूतळीं । भेटो 
तयां भ्र्तां॥ चलां कल्पतरूचे अरव । चेतनां चिंतामणीचे 
मांव । . बोलते जे अर्णव । पीयूषाचे ॥ चंडमे जे अलांछन ।, 
मातेड जे तापहीन । ते सर्वोहीं सदा सज्जन । सोयरे होतु ॥, 
किंबहुना सर्वसुखीं । पूर्ण होऊनि तिहीं लोकीं । भाजिजो 
आपदिपुरुषीं। अखंडित ॥ आणि ग्रंथोपजीविये । विशेषी 
छोकों इये । दृष्टादृ्विजयें । होआवे जी ॥ तरी 
आतां मीं जो हा वाग्यज्ञ केला त्याच्या योगानें विश्वात्मक 
देवाने संतु होऊन मळा एवढा प्रसाद याबा कीं, दुष्ट 
लोकांची वाईट बुद्धि जाऊन, त्यांची सत्कर्मी प्रवात्ते वाढो.. 
प्राणीमात्रांमध्ये सर्वत्र परस्परांचा ज्लेह जमो. पापरूपी अंधकार 
नष्ट होऊन, स्वधर्मरूप सूर्याचा उद्य होवो. आणि जो जो 
पाणी जी जी वांच्छा धर्रील ती ती त्याची वांच्छा परिपूर्ण होवो. 
आणि सदासर्वकाळ जगाचें कल्याण इच्छिणाऱ्या अशा भगव- 
झक्तांचे समुदाय प्राणिमाञ्रांस निरंतर भेरोत. आणि कोट्यवाधे 
चालते बोळते कत्पतरुच सजीव, चिंतामणांचे गांवच, अम्ृताचे 
चालते बोलते समुद्रच, जे कलंकराहेत चंद्र, जे तापराहेत सूर्य, 
असे जे संतजन ते सदासर्वकाळ सर्वाचे सोयरे होवोत. किंबहुना 
तिन्ही ळोक सर्वमुखी पूर्ण होऊन आदिपुरुष जो परमेश्वर त्याच्या 
भजनीं अखंड ळागोत, आणखी महाराज, या लोकीं हा ग्रंथ जो 
कोणी विशेष आदरानें बाळगील, तो इहपरळोकी विजयी होवो !.£ 
निवृत्तिनाथ>- (शरज्ञानेश्वरमह्वाराजांचे मस्तकावर हात ठेवून) ' 
ज्ञानराजा, हा प्रसाद होईल ! 


> 


४” 


अंक २ रा. 1-4 


ज्ञानेश्वर- न 
भवे भवे यथा भक्तः पादुयौस्तंव जायते । तथा कुरुष्व देवेश 


नांथस्त्वं मे यतः प्रभो ॥ १ ॥ नमो. बह्मण्यदेवाय गोनाह्मण- 
हितायच । जगशद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमोनमः ॥ २॥ 
कायेन वाचा मनसेंद्रियेवी बुध्यात्मना वानुसत स्वभावात । 
करोगे ययत्सकल॑ं परस्मे नारायणायेति समर्पयामि १ ३॥ 
पुडलीकवरदे. हरिबेद्दळ, पार्वतीपते'- हरहर महादेव, सीताकांत- 
स्मरण जयजपराम. जयजय श्रीनिव्वत्तिनाथ महाराज. 

( सर्व श्रोते ज्ञानेश्वरीमंथारच पूजन करून पोथीपुरढे दुक्षिणा. 
ठेवितात व नंतर श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांर्चे पूजन करून त्यांचें गळ्यांत 
पुष्पमनाळा घालून, त्यांच्यापुढे देकार ठेवितात, व शेवटीं ' जयजय 
श्रीज्ञानेश्वरमहाराज * अर्से हणतात. व ते असा जयजयकार करीत 
असतां पडदा पडतो, ) 


अक ३ रा.. 


प्रबेश पाहिला. 


स्थळ:--पुणतांबे क्षेत्र. 

( ज्यांनी आपल्या मस्तकावर जटाकल!प!चा भार धरिला आहे, 
ज्यांनीं आपल्या कपाळावर लालभडक शेंद्राचे पट्टे ओढले आहेत, 
ज्यांनीं गळ्यांत रुद्राक्षाच्या माळा घातल्या आहेत, ज्यांनी आपल्या 
बाहूंना व दुंडॉला रुद्राक्ष बांधून बाहुरुद्राक्षांत मोराची पिसे सोवि- 
ठीं. आहेत, ज्यांनीं मूल्यवान वितांबरानें अ पली कमर संचली 
आहे, ज्यांनीं आंगाव( व्याघ्रांबर घेतें आहे, ज्यांचे नेत्र इंगळा- 
प्रमार्णे आरक्त दिसत आहेत, ज्यांच्याजवळ पायांतील खडावा व 
हातांतील तिशूल आणि मिक्षापात्र पडलें आहे, असे महासिद्ध 
चांगदेव ध्यामस्थ बसले आहेत व त्यांचे शिष्यही त्यांच्याच शेजारी 
अनेक योगासनें मांडून समाधिस्थ झाले आहेल व सिद्धांच्या असमं- 
तात अनेक म्ृतजीव पडले आहेत व॒शावांच्या रक्षणार्थ ठेविलेला 
रक्षक ती शर्वे न्यवास्थितपर्णे झांकून टाकीत आहे असा पडदा उघडतो.) 

( इतक्यांत मुकाबाई व श्रीज्ञानेश्वरमहाराज प्रवेश करितात. ) 

मुक्ता०-- 

आधींतूउक्तचिहोतासिरेप्राणीया ॥ पारिवासनेपापि- 

णीयानाडिलासी ॥ आधींचंओआठवीमगघे$परी ॥ हारे- 

नामजिव्हारींमंत्रसार ॥ १ ॥ आरद्मिध्यहरिऊध्यपें 
वैकुंठ ॥ जाईलवासनाहरिहोईइळप्रगट ॥ धृ०॥ एक 
तत्वधरीहरिनामगोड ॥ येरतेकाबाडविषयओढी ॥ 
नामतेंसांडीवासनापापिणी ॥ एकनारायणींचाडपघरी 
॥ २॥ सुक्ताईमुक्तळगसांडिळीवासना ॥ खुक्तासुक्ती 


राणाहारेषाठें ॥ नामाचानिघोटेंजळतीपापराश्ी ॥ 
नयेतीगभवासीअरेजना ॥ ३॥ $ 


:- अंक ३ रा. दण 


ज्ञानेश्वर- श्रीसद्गुरु निवृत्तिनाथ आणि सोपानबाळ महि- 
षाला घेऊन बरेच लांब गेळेळे दिसतात ! मुक्ताबाई, निवासक्षेत्र 
सोडून निघाल्या दिवसापासून आजच्यासारखा प्रवासाचा शीण 
तुळा कधींच झाला नव्हता; त्यामुळे आज तूं फार गळून गेलेली 
दिसतेस ! तर बाळे, आपण येथें घटकाभर बघून विश्रांति घेऊं 
आणि मग पुढच्या मार्गास लागूं ! 

सुक्ता०- दादा ज्ञानराया, प्रापंचिकजनांची जेथें उपाधि 
नाहीं, अशा या प्रशांत मार्गाने, श्रीहरीच्या नामस्मरणाचा पाठ 
सप्रेम अंतःकरणाने माझ्या मुखांतून एकसारखा निघत असल्या- 
मुळें माझ्या श्रमाचा परिहार क्षणोक्षणी होत आहे! 

ज्ञानेश्वर- मुक्ताबाई, इकडे पाहिळेंस का ? प्रवात्तेमार्गात 
ज्यांच्यासारखा चतुर पंडित या सर्व जगतांत दुसरा एकही नाहीं, 
ज्यांनीं सकल वियांचें आणि सकल कलांचे ज्ञान संपादन केलें आहे 
ज्यांच्या पायांपाशीं सर्व सिद्धि संदेव रावत आहेत, भक्तजनांना 
जे केवळ कल्पतरुच, भसे हे सकलवंय, परमसुंद्र, अत्यंत तेजः, 
पुंज, विद्यासागर, योगीश्रेष्ठ चांगदेव समाधिसौख्यांत निमन्न झाले 
आहेत; आणि त्यांच्याच शेजारीं त्यांचा हा शिष्यवर्ग नानाप्रका- 
रचीं योगासनें धारण करून ध्यानस्थ बसळा आहे! अहाहा ! 
मुक्तावाई, खरोखर आज आपलें थोर भाग्य उद्यास आल्यामुळें 
आपल्याला या सिद्धभ्रष्ठांचें दर्शन झाळे ! सांप्रत हे भ्रे्ठ समाधि 
लावून बसळे असल्यामुळें जरी त्यांचा आशीर्वादप्रसादा आप- 
ल्याला यावेळीं मिळण्यासारखा नाहीं, तरी आपण तेथवर जाऊन 
या समाधिस्थ सिद्धांस प्रणाम करून मग पुढच्या मार्गीस लाग ! 

( मुक्ताबाई व श्रीज्ञानेश्वरमहाराज चांगदेवसिद्धांजवळ जाऊन 
त्यांस नमस्कार करितात. ) | 


खुक्ता?- ज्ञानराजा, मळा तर हे सैद्ध साक्षात्‌ केळासरमण 
या भूळोकीं उतरळे आहेत, असें वाटतें ! 


ज्ञानेश्वर - मुक्ताबाई, यांच्या योगासेद्धीचें असेच अद्भत 
सामर्थ्य आहे ! 


६६ . श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


सुक्ता०- दादा ज्ञानदेवा, या सिद्धांच्या आसमंतात्‌ हीं मृत- 


जीवांची असंख्यात प्रेतं कां बरें पडलीं आहेत ! 


ज्ञानेश्वर- मुक्तावा तो पलीकडे प्रेतरक्षक उभा आहे, 
त्यालाच हे आपण .विचारूं, ह्मणजे तोच आपल्याला याच 
उत्त देईळ! १५.8 
खरुक्ता०- ( प्रेतरक्षकाजवळ जाऊन ) बाबा, हे सिद्ध कोण 
आहेत ? हीं एथें कोणाची मेते पडलीं आहेत ! या प्रेतांना दुर्ग- 


धी येऊं लागळी आहे तरी तुह्लीं यांना अयापि अभ्नि कां दिला 


>) 


- नाही! तुही कोण! आणि एथें कां उभे आहां ! हें रुपा करून 


आम्हांला सांगा बरें? 

भेतरक्षक- मुली, नानामंत्रांचे अविष्ठान करून अनेक द्व्व्तं 
ज्यांनी भसन्न करून घेतलीं आहेत, असे हे. अषशांगयोगसंपन्न 
मह्यासेद्ध चांगंदेवमहाराज अल्वून, त्यांच्या सभोंवतीं हा त्यांचा 


. शिष्यवर्ग आहे ! या कालेयुगांत आय्रर्मर्यादा शतवषीचीच अस- 


त्यामुळें ज्या ज्या वेळीं या सिद्धांचा मृत्युकाळ समीप येतो, त्या 
त्या वेळीं हे सिद्ध समावे लावून बसून काळाची वंचना कारेता- 
त! आणि अशा रितीने हे सिद्ध आज चोदाशे वर्ष वांचळे आहेत !. 
यांच्या योगासेद्धीचें असे अळौकिक साम्य आहे कीं, ज्यावेळेस 
है सिद्ध समाधीचें विसर्जन कारितात, त्यावेळेस ' कोणी आहे. 
काय : ) असा प्रश्न हे विचारतात. तेव्हां त्यांच्याजवळ जितके 
मृतजीव पडळे असतीळ तितके सर्व “ आह्यी आहो ! 7 असे 
म्हणत जिवंत होतात ! सिद्धांच्या या अलौकिक सामर्थ्याची 
कीर्ति दिगंत पसरळी असल्यामुळें, हे सिद्ध ज्या ठिकाणीं समाधि. 
छाहून बसळे असतील, त्या ठिकाणीं दूरदूरच्या प्रांतांत राहणारे 
लोक, आपल्या मृत आप्तांची प्रेते आणून टराकितात! हीं जीं 
-उळा एर्थ दिसत आहेत तीं सर्व दूरदूरच्या भांतांतील लोकां- 
2... सागून टाकिलीं असून, हे सेद्ध समाधींतून उठेपर्यंत या :'. 
नैतारचें संरक्षण करण्याकारेतां त्यांनीं मळा एथे बसावेलें आहे ! 
चा - का १ कायही बाबा, हे सद्ध समाधि विसर्जन 
केरपर्यंत हीं प्रेते अशाच "इत राहणार आं ! आणि मग मिद्धां- 


:“अंक'२ रा. ६७ 


च्या अनुग्रहानें हीं जीवंत होणार! दादा ज्ञानराया, या मृतजीवां- 
ची ही दशा पाहून माज्ञें अंतःकरण कळवळत आहे ! पण अंगीं 
सामर्थ्य असल्यांवांचून नुसतें कळवळणें काय उपयोगार्चे ! 

ज्ञानेश्वर- मुक्तावाई, या सिद्धांनीं नानाविध मंत्रांचे अध्य- 
यन करून आणि ठेहास अनंत कष्ट देऊन हें अलोकिक सामर्थ्य 
संपादन करून घेतळें आहे! आणि मजसारखा सिद्धश्रेष्ठ या 
बिभुवनांतही कोणी नाहीं, असा अहंकार हे सिद्ध चित्तांत सदेव 
बाळगीत आहेत ! परंतु माझ्या पांडुरंगाच्या नामाचा असा अद्भुत 
. माहैमा आहे कीं, जीवांनी श्रीपांडुरंगाचें नांव सप्रेम भक्तीनें उच्चा- 
* रिळें असतां, सायासावांचून विश्वातील सकल सिद्धींचें सामर्थ्य 
त्यांच्या आंगीं येतें ! यासाठीं हे जीव आतांच जिवंत व्हावे अशी 
तुझी इच्छा असेळ तर शरीपांडुरंगाचें ध्यान हृदयीं आणून मुखानें 
श्रीविढळनामाचा गजर कर; म्हणजे श्रीरुक्मिणीवराच्या रुपेनें तुज्त 
हेतु पूर्ण होतील ! आणि त्यावरोबरच सर्व साधनांपेक्षां हरिनाम 
हें दिव्य साधन संतांच्या हातीं श्रीपांडुरंगाने दिळें आहे! या गो- 
लचा साक्षात्कार ह्या सिद्धांस पटून यांचे चित्त श्रीपांड्रंग- 
चरणीं जडेल ! 

( मुक्ताबाई विठ्ठलनामाचा गजर करूं लागते. अमळशानें सव 
प्रेतांत जीव उत्पन्न होऊन त्वांची हाळचाल सुरू होते. इतक्यांत 
श्रीज्ञानश्वरमह्ाराज व मुक्ताबाई तेथून निघून जाऊन अद्श्य हो- 
तात. पुनर्जीवन झालेलीं माणसे ज्ञोंपेंतून जागीं जझाल्याप्रमार्णे उठून 
बसतात; व कांहीं वेळ इकडे तिकडे साश्वय मुद्रेने अवलोकन करून 
प्रेतरक्षकाजवळ येतात. ) 

एक ग्रृहस्थ- अहो बाबा, ज्या सद्गुरूंनी आह्यांठा या काळ- 
झोपेतून उठवून जिवंत केलें ते सद्रुरु कोठें आहेत ! 
प्रेतरक्षक- बाबा, ते इतक्य़ांत मी पाहतां पाहतां अदृश्य 
झाले ! | | 

एक बाई - तर मग ज्या सद्गुरूंनी आम्हांला पुनजींवन ठिलें 
या परभ्रंचें दर्शन आम्हांला ग्रा वेळीही होत नाहीं आं! तेव्हां 
किती हो आम्ही धोर पातकी आहों ! अहो बाबा, ते कोणीकडच्या 


दट श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


दिशेने गेले ते तरी सांगा, ह्मणजे त्या दिशेनें जाऊन आम्ही 
त्यांचा शोध करूं ! यी 

प्रेतरक्षक-जथपर्यंत ते मळा दिसत होते तेथपर्यंत मी 
तुह्यांला घेऊन जातों ! चळा माझ्याबरोबर. सद्ुरुचरणांचें दर्शन 
बडण्याइतकं थोर पुण्य जर तुमच्या गांठी असेळ तर तें ठुह्मांला 
अजूनही घडेळ ! चळा, या माझ्यामार्गे. ( सम निघून जातात. 
अमळशानें ध्यानस्थ चांगंदेव समाधि विसर्जन कारेतात. ) 

चांगंदेव- ( झांकलेल्या नेत्रांनींच ) कोणी आहे काय? (या 
पक्षास उत्तर न मिळाल्यामुळे ) काय ? कोणींच उत्तर देत नाहीं ? 
तर यावरून या वेळीं यमराजाळा गाढ निद्रा लागल्यामुळें विश्वर 
संहाराचे काम तूर्त बंद पडळें आहे असें दिसतें ! ( इतक्यांत 
सर्व शिष्य समाधीचा त्याग करून चांगदेवसिद्धांपुरढे हात जोडून उभे 
राहतात. चांगंदेवसिद्ध नेच उघडून त्यांपेकी एकाकडे पाहून ) बेटा, 
यमलोकींच दरवाजे बंद करून बमराजानें या वेळीं गाढ निठ्रेचा 
अंगीकार केला, हें एक वरेंच झालें हणावयाचे ! 


पहिला शिष्य- स्वामीमहाराज, यमराजाला विश्रांति हा 
शब्द कोठून माहीत असणार ! 


चांगंदेव- वेटा, समाधि विसर्जन करतांच, मीं नेहमीं- 
च्या परिपाठाप्रमाणें ' कोणी आहे काय १? असा प्रश्न विचारिळा 
असतां, ओ देणारा एकही प्राणी आज 
नाहीं ! म्हणून माझ्या मनांत 
पहिला शिष्य- स्वामीमहाराज, 
माणे स्वामींच्या समाधिकाळीं मी मौनवत धारण करून, नेत्र 
आणि कान उघडे ठेवून, स्वामीदेहाचें संरक्षण करीत होतो. 
तेव्हां य़ा माझ्या नेत्रांनी मी आज एक अलौकिक चमत्कार 
अवलोकन केळ ! तो सायंत वृत्तांत स्वामींची आज्ञा होईल तर 
स्वामींच्या चरणीं निवेदन करतो ! 


स्वामींनीं अनुज्ञा केल्याप्र- 


चांगंदेव-वेटा, असा आश्चर्य वाटण्यासारखा कोणता चम- 
त्कार तूं पाहिळास तो सांग पाहू ! 


2 


,अंक ४रा.. ६९ 


पहिला शिष्य- गुरुजी, आपण समाधिस्थ झाल्यावर, आ- 
पल्या समाधीची वार्ता चोहादिशीं अबालवृद्धांच्या कानीं गेळा 
तेव्हां नेहमीच्या परिपाठाप्रमाणे लांबलांबच्या देशांत राहणारे 
हजारों लोक आपले मृतसंबंधी खांयावर टाकून येथें आले आणि 
मांस भ्रेतरक्षकाच्या स्वाधीन करून आपापले देशीं निपघ्रन गेले ! 
कांहीं काळ लोटल्यावर एक पंधरा बर्षांचा हान बालक आणि 
दहा वर्षांची एक लहान मुलगी मुखार्ने हरिनाम गात खा 
वाटेने जाऊं लागलीं. गुरुजी, त्या उभयतांची अंगकांति 
अत्यंत तेजःपृज अस्रून त्यांच्या मुखांवर विलक्षण तेज झळ- 
कत होतें! मळा तर त्यांना पाहून ते साक्षात्‌ देवच या भलोकीं 
मानवदेह धारण करून उतरळे आहेत असे वाटलें ! वाटेने जातां 
जातां त्यांची दृष्टि स्वामींच्याकडे गेळी. तेव्हां त्या उभयतांनी 
स्वामींच्यापुढे येऊन सप्रेम चित्ताने स्वामींस नमस्कार घातला ! 
आणि मग प्रेतरक्षकास स्वामींबद्दल आणि येथें पडलेल्या म़त- 
जीबांबद्दळ सर्व हकिकत विचारली. तेव्हां भ्रेतरक्षकार्ने स्वामी- 
महाराजांबद्दळ आणि त्या भेतांबद्दल सर्वे वतमान त्यांस श्रुत 
केळे. तो उत्तांत ऐकून त्या कुमारचिं हृदय करुणेने आर्द्र झाळें, 
आणि तिनें सजळ नेत्रांनी तिच्याबरोबर असलेल्या त्या बाल- 
तपोनिधीस त्या मतजीवांस तत्काळ सजीव करण्याबद्दल ची आपळी 
इच्छा प्रकट केळी. त्या वेळीं त्या बालप्रभनें विदवळनामाचा गजर 
तीस करावयास सांगितला. तेव्हां काय चमत्कार सांगावा ! विद्- 
लाचें नाम ती कुमारिका संम्रेमभक्तीने घेत असतां, इकडे सब ' 
भ्रेतांत चळनवळलनादे व्यापार सुरू झाले ! आणि कांहीं वेळाने 
ते सर्व जीव क्षोपेतून जागे झाल्याभरमाणें उठून, आपलें पुनजींवन 
करणाऱया प्रभेच्या दर्शनासाठी आतुर होऊन इकडे तिकडे अव- 
लळोकन करूं लागळे ! इतक्यांत इकडे या ईशमूर्ति अदृश्य होऊन 
दिसिनाशा झाल्या ! तेव्हां ज्या दिशेनं त्या इशम्रर्ति अदृश्य झा- 
ल्याचा भास झाला त्या दिशेकडे ते सर्व जीव प्रेतरक्षकासह 
निघून गेळे ! गुरुमहाराज, मीं आजपर्यंत पुष्कळ योगी पाहिले 
अनेक तपस्वी पाहिले; आगे अनेक संतही पाहिले; परंतु विद्ठळ- 


छ्ठः श्रीज्ञानेश्वरमहारांज. 


*नामाचा गजर करून' म्रतजीवांस जिवंत करणारे. असे!संतमहात्मे 
माझ्या अवळोकनांत आजपर्यंत कधींही आले नव्हते ! 
चांगदेव- बेटा, खरोखरच आश्चर्य वाट्ण्यासारखेंच हे अद्भुत 
सामर्थ्य ! ठू सांगतोस या. हाकेकतीवरून तें. कोणी तरी 'पूर्णज्ञानी 
महाविष्णवसंत नह्मवेचे जगदुद्वार करण्याकारितां! साक्षात परमेश्वर 
*मानवंदेहार्ने या भतळावर अवतरे असांवेत ' असतें मला वाटतें! 
'ती पूर्णज्ञानी कुमारका कोण! होती; आणि तो बाळ योगी्रेष्ट 
“कोण होता, . तीं उभयतांःयेथ कोठून आलीं, .आणि तीं येथन: 
"कोणीकडे गेली; त्यांचीं नांवें काय आणि तीं कोठली राहणारी 
ह्याविषयी 'बुळा, कांहीं समजळं काय ! 
पहिल शिष्य- गुरुजी, तीं कोण होती, कोठली राहणारी, 
त्यांचीं नांवे काय, तीं कोठून आलीं, आणि' कोणीकडे गेलीं, 
हें मला कांहींच समजले नाहीं ! 
चांगदेव बेटा, आम्ही आतां ध्यानस्थ होऊन, तीं कोण 
होतीं हें पाहून येतों ! तोंपर्यंत शिष्यही, तुम्ही क्षणेक स्वस्थ असा ! 
*( ध्यानस्थ होऊन व अमळशानें ध्यान विसर्भन करून ) अहाहा ! 
शिष्यही, परतिष्ठानक्षेत्री ज्यांनीं महिषमुखाने वेद बोलविले, 
ज्यांनीं स्वर्गीचे पितर श्राद्धतिथीला भूळोकीं आणिले आणि 


ज्यांनीं निवास क्षेत्री स्चिदानंदवाबाळा जिवंत केलें म्हणन 
प्रतिष्ठान क्षेत्रांतील ञाह्म य 


आ आपल्याला सांगून गेळा, आणि ज्या 
'गोष्टींच्या सत्यतेची खातरी करून घेण्याकरिता आपण प्रतिष्ठान 
क्षेत्री मुद्दाम शिष्य पाठाविळा आहे, ते साक्षा 


लार | नात भगवाल्‌ श्रीविष्णा, 
ज्ञानेश्वरमहाराज, आणि त्यांची बहीण आदिमाया, मुक्ताबाई 
-यांगींच ही अगाध करणी केली आहे! शिष्यहो, ऐका. या वेळीं 
मठा माझ्या एर्वजन्माची आठवण झाली आहे! मी पूर्वी 
इंद्राचा मरुद्रण होतों. एके द्विशीं माझ्या हाठून स्वामीसेवेंत अंतर 
पडलें. तेव्हां स्वामी क्राधयुक्त होऊन, मरुद्रणा, तूं अत्यंत उन्मत्त 
झाळा आहेस, स्वामीसेवेंत तूं तत्पर नाहींस, तरी त स्वर्गातून 
हळुलोकीं पतन पाडून, मानबदेहानें पकट होशीळ असा त्यांनीं 
मळा शाप दिला ! तेव्हां सकळ देवतांत आपण जह मुकुग्मणी 


“:०जभंक-के रॉ. - 7 5९७१ 


., आहां, आपल्या आज्ञेने प्जन्यधारा.वंर्षून 'वंसुंथरा सुखी होते,. 
- आपल्या संकटास्तव श्रीविष्णूंनीं वामनरूप ; धारण'करून बळीला 
पाताळीं नेऊन पोहोंचविळा, आणि आपलें पद्‌ राखिले, तरी 
आतां मज दीनावर रुपा करून मला उश्झापः द्यावा हणजे त्याने 
माझा उद्धार होईळ ! अंशी मीं स्वामींची स्तुति केळी; आणि 
अनन्यभावानें स्वामींस शरण गेलों ! तेव्हां अमरपतीनें संतुष्ट 
होऊन, मळा असा उश्शाप दिला कीं, जगदुद्धार करण्यासाठीं 
शिव, विष्णु, अम्हा, निव्ात्ते, ज्ञानदेव, सोपान, या नांबांनीं 
मानवरूपानें कलियुगीं अवतार घेतील, आणि त्यांच्याबरोबर आदि- 
माया, मुक्ताबाई या नांबानें अवतरेल, तेव्हां त्यांना तू शरण 
जा. त्यांच्या उपदेशानें तू अध्यात्मविद्ेत प्रवीण होशील ! तेव्हां 
सद्रुरुकपेनें तुझ्या अंतःकरणांतील द्वैत चें निरसन होऊन, तुला 
सर्व जग विश्वरूप दिस लागेळ ! आणि मग भीमातीरीं श्रीपांडुरंग 
साक्षात्‌ परब्रह्म विटेवर उभे गाहेळे आहेत! त्यांची उपासना कर- 
ण्याची सदूबुद्धि तुझ्या अंतःकरणांत उत्पन्न होईल ! तेव्हां श्री- 
हरीची तुजवर रुपा होऊन, तुळा पूर्ववत्‌ स्वर्गभ्राति होईल ! 
- स्वामींमुखांतून निघाळेळा हा उश्शाप ऐकून मां संतुष्ट अंतःकर- 
णाने स्वामींच्या पार्यांवर मस्तक ठेवून स्वामींचा धन्यवाद्‌ गाईला; 
आणि स्वामीआज्ञेप्रमाणें स्वर्गातून या भळोकीं मानवेदेहाने 
उतरलों ! परंतु बळी वामनाळा शरण रिवाळा असतां, ज्याप्रमाणें 
शुक्रानें त्याळा अडथळा केला, तसें माझ्या प्रातकूळ भाग्याने 
आज मध्ये आडवें येऊन, ज्या श्रीज्ञानेश्वर सदरुरूंची पायधूळ 
मस्तकीं घेऊन शापमुक्त होण्याकरितां मी योगासेद्धीनें चोदाशें 
वर्षं जिवंत राहिलो, त्या परात्पर सद्गुरूंच्या दर्शनाचा आज सुयोग 
आला असतां, तो मळा घडूं दिला नाहीं ! म्हणून शिष्यहो, मळा 
यावेळीं अत्यंत खेद वाटत आहे ! 

( इतक्यांत प्रतिष्ठानक्षेत्री पाठविलेला शिष्य येतो व चांगदेवांस 
नमस्कार घालुन हात जोडून त्यांच्यापुढ उभा राहतो. ) 

दुसरा रिष्य- गुरुमहाराज, आज्ञेप्रमाणे या सेवकानें गुरूंनी 
दिळेळी आशीर्वादपत्रिका प्रतिष्ठानक्षेत्रस्थ ब्रह्मश्रेष्ठांस नेऊन दिली. 


* ७९ श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


. तेव्हां त्या श्रेष्ठांनीं पात्रिकेच्या मुखावर स्वामींची मुद्रा पाहून, पूज्य- 

भावानें त्या पाज्रिकिस आलिंगन देले आणि त्यांनीं ती आपल्पा 
मस्तकीं धारण केळी. मग ती पाऊका खालीं ठेवून त्यांनीं तीस 
साष्टांग नमस्कार घातला ! स्वामी कुशळ आहेतना ! असा प्रश्न 
विचारून, मीं स्वामी कुशळ आहेत असें सांगतांच, परम आल्हाद. 
युक्त अंतःकरणाने त्यांनीं ती पात्रका उळगडून वाचण्यास सुर- 
बात केळी. पातका वाचतांच त्या श्रेष्टांस श्रीज्ञानेश्वशादि बाल- 
वेषधारी सदुरूंचे स्मरण होऊन ते सद्रादेत झाळे आणि त्यांच्या 
नेत्रांवाटे एकसारख्या भेमाश्रथारा वाहू लागल्या ! आमचें पूर्वार्जि- 
त फार थोर, म्हणूनच आह्यांला अशा प्रभंचें दर्शन झालें ! 
धन्य ! धन्य ते सदुरु ! साक्षात्‌ परमेश्वरच ते ! काय त्यांचे अगाध 


तिरूप 
गेळा काय? पण यांत आ-. 
संपण अंधकारास दशदिशा 


( चांगदेवांच्या पुढे पत्न ठेवितो, ) 


चांगदेव- (पत्न वाचून झाल्यावर ) शिष्यही, त्या बाल प्रॅ- 


झाला आहे, असें सांगण्या- 


९ र 


- अंकरेरा. षड 


बद्दल प्रतिष्ठान क्षेत्रांतील ब्राह्मणाने आपणास सांगितलेला 
वृत्तांत अक्षरशः खरा आहे, असें या पत्रांत लिहिलें आहे ! काय- 
हो परमेश्वराची ही एकाहून एक अघटित करणी ! माक्षें गायन 


,अत्यंत रसाळ असा अभिमान नारदाळा चढलेला पाहून, श्रीकष्ण- 


प्रभूंनी अस्वलाच्या मुखांतून संपूर्ण राग गाववून नारदाचा गर्व 
खंडन केला ! महासागराळा आपल्या विशाळ उद्रांत सांठवि- 
लेल्या उद्काचा गर्व झाळेळा पाहून, अगस्ति मुनीनें एका आच- 
मनानेच रत्नाकराचा अभिमान नष्ट केला ! ब्रह्मदेवाला सृधि- 
कर्ता काय तो मी एकच, असा अभिमान झाला, तेव्हां 
विश्वामित्र कषींनी आपल्या तपसामर्थ्यानें प्रातासूशि निर्माण 
केली ! स्वरूपामध्ये सर्व सुंदद काथ ती मीच, अशा गर्वाने 
फुगलेल्या सत्यभामेळा रुक्मिणीनें जगन्माता जानकीचें रूप 
घारण करून लज्जित केलें ! त्याप्रमाणें मी चोदा विया आणि 
चौसष्ट कळा शिकलो आणि सर्व सिद्धि प्राप्त करून घेऊन 
चौदार्शे वर्षे वांचळो ! परंतु साक्षात्‌ परबह्ममर्ति श्रीज्ञानेश्वर- 
महाराजांनीं आजची ही अद्धुत करणी करून दाखवून माझें 
चित्त जागच्या जागीं मुरवून टाकिळें ! तरी सर्व शिष्यवर्गाला 
माज्धे असें सांगणें आहे कीं, तुह्ली यापुढें माझें पूजन कधीही 
करूं नये ! 

तिसरा दिष्य- गुरुमहाराज, आपणांस आमचा इतका 
कोप येण्यासारखे आम्हां दीन दासांकडून स्वामेसेवेंत कांहीं 
न्यून पडळे असल्यास, स्वामींनीं सद्य होऊन आम्हांला त्याबद्दल 
क्षमा करावी ! 

_चांगदेव- शिष्यही, तुमच्या हातून आमच्या सेर्वेत कांही 
उणें पडलें म्हणून मी क्रोधानें अशी आज्ञा करीत आहें असें 
नाहीं. तर या भतळावर जे पूजाह आहेत, त्यांचीच पजा करणें 
उचित आहे ! श्रीज्ञानेश्वरमहाराज आम्हांपेक्षा ज्ञानी असून 
पुजेचे खरे अधिकारी तेच आहेत ! राजावैराज रामचंद्रमहाराज 


(८८2 ७ पि. 


_ कुशलबवांच्या धनुव्यिपुढें जसे निस्तेज झाले, त्याभमाणें श्रीज्ञाने- 


श्वर सदुरूंच्या पर्णनह्मस्वरूपापुढें आमच्या सकल विद्या आणि 
१ 


ख्छ श्रीज्ञानेश्वरमहाराज- 


सकल कला निस्तेज झाल्या आहेत ! म्हणून त्या परात्पर जग- 
दुरूचीच पूजा करणें उक्त आहे! शिष्यही, अशा सदरचे पाद्रज 
माझ्या मस्तकास लागून त्यांच्या गुरूपदेशानें मी कधीं रुतार्थ 
होइन, या चिंतेनें मला यावेळीं कांहीच सुचेनासे झाळें आहे! 
_ चौथा शिष्य- सिद्धराज गुरुमहाराज, आपण श्रतींचा 
अभ्यास केला, चारी वेद मुखोदवत केळे, न्याय्र-व्याकरण इत्यादि 
पढून हा प्रचंड भगोळ . खालीं उतरविण्याची विद्याही संपादन 
केळी, आपण वर्तमान-भत-भविष्य जाणतां, महारोगांचा परिहार 
करणारे आपण धन्वंतरी आहां, भनुवियेंतही आपण निष्णात 
आहां, कामशास्त्र संगीतशात्र आणि ततत्यकला यांचाही आपण 
अभ्यासकेळला आहे,परकायाप्रवेश करण्याची विदया आपण संपादिळी 
आहे, सकल प्राणिमात्रांच्या मनांत काय आहि हें आपण जाण- 
तां, नम्हांडभुवनांत काय चाललें आहे ते योगसामर्थ्याने आपण 
निमिषार्धांत पाहून येतां, प्रथ्वीवरीळ सर्व राजे आपलें शिष्यत्व पत- 
करून आपळे आज्ञांकित दास बनले आहेत, सर्व जगांतील 
वृद्ध, तरुण, ज्ञानी, अज्ञानी, श्रीमंत, गरीब, आपली सद्वावानें 
पूजा कारेतात, असा आपला अधिकार अल्रून यःकश्चित्‌ अ- 
जाण पोरांची कीर्ति ऐकून आपण अशा रितानिं निरुत्साह होणे, 
हें स्वामीमहाराज माझ्या अत्पबुद्धीर्न बरें नाही! 
चांगंदेव- वेटा, आकाशालाही आधार देववेळ ! अस्ताळा 
जाणारा सूर्यही एक वेळ हातांत धरेल ! परथ्वीरच वजनही करतां 
येईल ! परंतु भगवद्धक्तांची अगाध करणी ओळखतां थेणे फार 
कठीण अहि ! याकरितां श्रीसदुरू ज्ञानेश्वरमहाराजांच 
नास जाण्याचे आह्यी मनांत आणिलें आहे! तरी स 
उद्‌यीक आह्यांबरोबर अलंकापुरीस जाण्याची तयारी 
दुसरा शिष्य- गुरुमहाराज, स्वामिचरणी 
विनंती आहे. ती स्वामींनीं श्रवण करून मग जी उक्त ती आज्ञा 
करावी. अवटित रुत्यें केल्यान सिद्ध पुरुषांची सिद्धि फार दिवस 
टिकत नाह असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. यासाठीं ज्ञाने- 
द श्वराची सिद्धि अयापि स्थिर आहे किंवा नाहीं, याची आह्मी 


च्या दर्श- 
व शिष्यांनी 
करावी. 

या दासाची एक 


अंक ३ रा. ७५ 
कोणी तरी अलंकापुरी जाऊन प्रतीति घेऊन येतो; आणि त्याची 
सिद्धि स्थिर आहे अर्स अनुभवास आल्यास मग स्वामींनीं स्वतः 
'जाऊंन त्याचें दशन घेऊन यावें! असें केल्यान ज्ञानेश्वराची अगोदर 
योग्य परीक्षा होळ! आणि स्वामींसही निरॅरथके शीण होणार नाहीं! 

चांगंदेव- बेटा, हा तुझा. विचार आह्ांला मान्य आहे ! 
५ तिसऱ्या शिष्याकडे पाहून ) बेटा, यां सर्व शिष्यांत तू वयोवृद्ध व 
'तपोवृद्ध आहेस. यासाठीं तच अलंकापुरीस जाऊन श्रीज्ञानेश्वर 
'सददुरूंच्या संतपणाची पराक्षा पाहून त्वरित परत ये ! 

'तिसंरां रिष्य- गुरुजी, मी अत्यंत मूढे आहें. संतांना 
कसे ओळंसावें, त्यांची खूण काय, त्यांचें ठंक्षेण कांय, हे स्वामी- - 
नीं रुपा करूनं या दासाळा सांगावे. . कारण, कित्येक संत 'गरह- 
स्थाश्रमी असतात, कित्येक संसाराविषयीं उदास असंतातं, कित्येक 
माळेतकुष्ट आणि वेडे असतात, कित्येक सदा हेसंत राहतात, 
कित्येक शिव्या देऊन धौडे मारतात, कित्येक मालिनस्थानीं बस- 
तात, कित्येक कंठांत पुष्पमाळा कळून नाना भोगांर्चे सेवन 
करीत अप्ततात, कित्येक अहोरात्र निद्रिस्त असतात, कित्येक 
संदा जागत राहतात, कित्येक अन्नपाणी वर्ज करून वायु भक्षण 
“करून राहतात आणि कित्येक नमन असतात; तरी यांपेकीं 
खरा संत कोणे आणि त्याळां कसें ओळखावे, हे स्वामींनीं रुपा 
करून या दासाला सांगावे. जे स्वतः संत असतात तेच संतांना - 
ओळखतात ! तेव्हां माझ्यासारख्या अज्ञानी दासाला त्यांचे स्वरूप 
कर्से कळणार | 

चांगदेव- बेटा, तुझें ह्षणणें खरे आहे ! मलाही संतांचे वर्म 
कळत नाहीं ! तेव्हां त्यांना कसें ओळखावे हे मी तुळा कर्से 
सांगणार ? शिष्यहो, अशा वेळीं काय करावें हेंच मळा सुचेनासे 
झालें आहे ! 

पाहिला शिष्य-गुरुमहाराज, आह्यांला तेथें पाठविण्यापेक्षां 
स्वामींनीं त्यांना थेथनच एक पत्र लिहावे; ह्मणजे स्वामींच्या 
'पत्रास त्यांचेकडून जें उत्तर येईल, त्यावरून त्यांचें संतपण स्वामीं- 
'स॒ तेव्हांच ओळखतां येईल ! 


9६ श्रीज्ञानेश्वरमहाराज 


चांगदेव- बेटा, हा तुझा विचार आह्मांला फारच पसंत 
वाटत आहे ! आण तर कागद, दोत, लेखणी. हणजे आम्ही 
एक पत्र लिहिता. आणि तें तुह्यांपेकीं एकाबरोबर त्यांचेकडे 
पाठवून देऊन, त्यांच्याकडून त्याचे उत्तर मागावेतो ! म्हणजे 
आमच्या पत्रास त्यांच्याकडून जे उत्तर येईल, त्यावरून त्यांची 
परीक्षा आह्यांलहा सहज करतां येईल ! ( शिष्य कागद, दोत, 
लेखणी आणून देतो. चांगदेव कागद पुढें धेऊन, हातांत लेखणी 
धरून विचार करीत कांहीं वेळ स्तब्ध बसल्यानंतर ) शिष्यही, 
हा कागद्‌ पुढे घेऊन आणि ही लेखणी हातांत घेऊन मी बसलो 
- खरा, परंतु त्यांस काय लिहार्वे, प्रारंभ कसा करावा, हेंच मळा 

सुचत नाहीसे झालें आहे ! त्यांना तीर्थस्वरूप लिहावे, तर ते 
अद्याप लेकरूं आहेत ! त्यांना चिरंजीव ह्मणून लिहू, तर ते 
मजपेक्षां ज्ञानवृद्ध असून त्यांची थोर कीतिं बह्मांडभर पसरलेली 
आहे ! अभ्नि लहान असला तरी इंधनानें तो थोर होतो ! सर्थ 
वसुंधरा आवरून धरणार्‍या वासुकीळा किरडू कोण म्हणेळ ? 
कामधेनु इतर गाईम्रमा्णे कशी होईळ ! भगवान्‌ श्रीविष्णळा 
पाठीवर वाहणार्‍या सगेंद्राला पाखरूं ह्मणून कर्स चालेल ! मला 
तर कांहींच सुचत नाहीं ! 

चौथा शिष्य- गुरुमहाराज, आपण सर्वगुणसंपन्न, सकळ 
कलाविशारद्‌ आणि सकल विद्यामंडित असतां, आपण असे 
चिंताक्रांत कां होतां ! या अखिळ भुवनाचे आपण गुरु असून, 
राजापासून रंकापर्यंत सर्वास आपण चिरंजीव लिहीत असतां ! 
त्यापमाणेंच याही वेळीं “ चिरंजीव विजयी भव ? असाच प्रारंभ 
करून स्वामींनीं पत्र लिहावें ! 

चांगदेव- बेटा, जे साक्षात्‌ परमेश्वर, त्य 
कसे लिहूं १? दशरथाचा बाळ श्रीरामराजा 
शिक्षा केली ! यशोदेच्या तान्ह्या श्रीळष्णानें गोव 
उचलिला ! तसें श्रीज्ञानेश्वर सट्गुरूंचे वय 
आह्मांहूनही अधाटेत करणी 
त्यांना मी लहान कसें लेखू ? 


ना मी चिरंजीव 
यानें दशाननाळा 
धन पर्वत नखाग्रीं 
लहान अस्रून त्यांनीं 
करून दाखविळी आहे ! तेव्हां 


अंकरेरा. . ७७ 
दुसरा शिष्य- अशी शंका गुरुजींच्या मनांत उत्पन झाली 
असल्यास, गुरुजींनी कोरेंच पत्र पाठवून उत्तर मागवावे ! ह्मणजे 
अनायासेंच ज्ञानेश्वरांचे ज्ञान आणि संतपण हीं दोन्हीही गुरु- 
जींना कळून येतील ! माझ्या अल्पबुद्धीनें हाच मार्ग यावेळीं 
बरा दिसितो ! 
चांगदेव- ( कागद्‌ व लेसणी शिष्यास परत देऊन) शाबास! 
बेटा, शाबास ! ही तोड ठू फारच चांगळी सुचविळीस ! तर 
मग हे कोरेंच पत्र घेऊन, तूंच अलंकापुरीस जा आणि श्रीज्ञाने- 
श्वरमहाराजांस भेटून, हें त्यांच्या हातीं देऊन, त्यांना माझें नमन 
सांगून, माझें कुशळ कळीव ! आणि चौकस मनाने त्यांची 
सिद्धि कशी काय आहे, त्यांनीं कोणतें शास्र पण केलें आहे, 
ते कोणतें अध्ययन करितात, कोणतें पुराण वाचतात, त्यांची 
भूतदया कशी आहे, ते वेष्णवी माया कशी पाहतात, कोणत्या 
योगानें ते इंद्रियांचे दमन करितात, स्थानसंध्या कशी करि- 
तात, त्यांना परमेश्वराचा साक्षात्कार कसा काय आहे, ते कोणती 
तपश्चर्या करितात, लौकिकांत ते कसे वागतात, त्यांचे आचरण 
कर्स आहे,. त्यांचा योगक्षेम कोणत्या रितीने चालला आहे, 
त्यांनीं कोणत्या विद्या साध्य केल्या आहेत, कोणत्या सिद्धीचा 
सोहळा ते लोकांच्या दृटीस पाडतात, त्यांचं उपास्य देवत को- 
णतें, इत्यादि सर्व गोष्टींचा गुप्तपणे शोध करून अलंकापुरीहून तूं 
त्वरित परत ये. ह्मणजे तुझ्या परीक्षेस ते कसे काय उतरतात तें 
पाहून आह्मी पुढचा विचार करूं ! 

'डुसरा शिष्य- ( चांगदेवास नमस्कार घाठून ) स्वामींचा 
वरदहस्त माझ्या मस्तकीं असावा, ह्मणजे स्वामिकार्य माझ्या 
हातून निर्विध़ आणि त्वरित सिद्धीस जाईल ! 

( चांगदेव शिष्याचे मस्तकावर हात ठेवून ' विजयी मव ! असा 
आशीर्वादू देत असतां पडदा पडतो. ) 


७८ श्रीक्ञानेश्वरमहाराज. 


प्रवेश दुसरा. 
स्थळ . अलंकापूर. 
( श्रीज्ञानेश्वरमक्लँराजांचे मठाकडे जाण्याचा रस्ता. ) 


बहिरंंभट- ( प्रवेश करून, त्याचा मुलगा धोंड्या मागून येत 
आहे, त्यास उद्देशून ) धोंड्या, अरे धोंड्या, ए गाढवा धोंड्या ! 
चळ की रे लोकर ! सोन्या, पाय जरा लवकर उचल ! 

घोंड्या- ( प्रवेश करून ) बाबा, अजून किती हो लांब 
जायचे आहे? माजे पाय आतां दुखायला लागळे ! मी नाहीं 
आतां पुढें यायचा जा ! ( पाय पसरून खालीं बसतो. ) 

बाहिरंभट- अरे बाबा, आतां थोडक्यासाठीं नको रे मळा 
असा छळूं ! तुझ्याच बर्‍याकरितां बरें बाबा, मी इतका ह्यातारा 
झालों, माझ्याने धड चाळवत देखील नाहीं, तरी काठी टेकीत 
टेकीत इतका दूर आलो ! आणि गाढवा, तूं आपला जांगोजागी' 
असा हातपाय पसरून बसतोस, तेव्हां कारट्या तुझे देव मळा 
धड दिसत नाहीं ! उठ ! बाबा, उठ ! माझ्या. सोन्या, नको माझीं 
अशीं हाडे बुसळूं! उठ ! ( घोंड्या उठत नाही; इतक्यांत हातांत. 
पळीपैचपात्री घेतलेला एक गृहस्थ प्रवेश करतो. 3 

बाहिरंभट- (ग॒हस्थास उद्देशून ) नमोनमः 
नुभाव श्रेष्ट ज्ञानेश्वरमहाराज यांचा मठ कोठें अ 
मळा दाखवाल, तर तुमचे माझ्यावर थोर उपकार होतील ! 

3५ आजांबा, आपण जगदुरु श्री ज्ञानेश्वरमहाराजांचा 
म्‌ठ विचारतां, यावरून आपण या अलंकापुरींतळे राहणारे नसून 
कोठल्या तश दूरच्या गांवाहून आलेले दिसितां ! कारण जगह 
रचा मठ माहोत नाहीं, असा एकही मनुष्य या अलंकापुरींत सांप- 
डाबयाचा नाहीं ! 

बाहिरिंभट- होय, महाराज, मी आळ्याचा राहणारा. माक 


नांब बहिरंभट आणि हा माझा मुलगा; याचें नांव धोड्या. आम्ही 
सहुरूच्या द्शनाळा आलों आहों ! 


| महाराज, महा- 
हि, तो रुपा करून 


न 


अंकरेरा: . ७९ 


ग्रहस्थ- आजोबा, . जगद्रुरूंनीं आपल्या पावितन चरणांनीं 
आळ्याचे उपवन नुकतेंच पुनीत केळे, तेव्हां जगदुरूंचे दर्शन 
तुह्यांला घडळें असतां, तुम्ही पुन्हा जगदरुरूच्या दुर्शनाकरितां 
अशा वृद्धपणीं काठी टेकीत इतक्या दूर कां आला ? कारण सदु- 
रुस्मरणाचें महात्म्यही सदुरूंच्या साक्षात्‌ दर्शना इतकेंच आहे ! 

बहिरंभट- महाराज, हे खरे; पण हा माझा कारटा पडला 
दिविटा / पोराची जात- त्याळा काय कळणार ? सद्रुरूंचें बालळवय,, 
तेव्हां त्यांना पाहून ते आपल्या बरोबरीचेच आहेत असं समजून, 
या कारट्यानें सद्गुरूंची टवाळी केळी ! आमच्या आळ्याच्या रा- 
नांत सद्गुरु राहिळे असतां, त्यांच्याबरोबर असळेला हलेश्वर जेव्हां 
मुखाने वेदवोष करूं लागला, तेव्हां हा पोररा आमच्या आळ्या- 
च्या कुटिळबाद्धि आणि मूख ब्राह्मणांच्या आणि बरोबरीच्या 
कुटाळ पोरांच्या नादीं लागून गुरुजी तर आह्यांला बाह्मणांशिवाय 
इतरांच्या कानीं वेद्‌ पाडूं नयेत असे सांगतात, आणि असें अस्वून 
हा रेडा ज्यापेक्षां ते वेद्‌ चांडाळाठिकांच्याही कानीं पाडीत आहे, 
त्यापेक्षां असे भ्रष्ट झाळेळे वेद आह्यांला मुळींच नकोत ! असें 
ह्मणून ळागळा सद्गुरूंच्या पुढें वेडींवांकडीं तोंडें करून त्यांची 
कुचेष्टा करायळा ! महाराज, तुह्याळा काय सांगावे ? हें भाषण. 
ऐकून सदुरूंनीं शांत चित्ताने “ तथास्तु ” ह्मणून हटले ! पुढे 
दुसरे दिवशींच त्या रेड्याचा मत्युकाळ समीप आला. तेव्हां 
श्रीज्ञानेश्वरमहाराज त्या रेड्याला ह्मणाळे, 'महिषा, तुळा ज॑ वर- 
ठान मागणें असेल तें माग. ? तेव्हां तो महिष म्हणाळा, “या 
पशुदेहार्ने .सद्रुरूनीं मळा अलं ह्मणजे पूर्ण केळें आहे, तरी 
सदुरूंनीं मळा आतां जन्ममरणापास्ून सोडवावे. यावर, तूं योग- 
पेथाचा आश्रय कर, ह्मणजे तुझे सकळ वांच्छित तुला प्राप्त 
होईल, असें सद्गुरूंनी त्या माहिषाळा सांगितलें. हे सद्गुरूंचे वचन 
ऐकून त्या रेब्यानें प्राणरोधन केळें आणि ब्रज्मरंध विदारून त्यानें 
देहत्याग केळा ! त्या वेळीं त्या हळेश्वराच्या देहांतून एक दिव्य 
पुरुष बाहेर निवाळा आणि जगद्रुरूंच्या चरणांवर ठोटांगण घेऊन 
म्हणाला, * मी पक्षेंद्ठ कषिशापानें यासकट मी दोन जन्मीं 


८७ श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


पशूच्या जड देहापभत पावलो. गतजन्मीं मी जगत्पालाचा बोडा 
होतो आणि या जन्मीं महिषरूपानें मी सदुरूंच्या चरणांपाशीं 
हा कालपर्यंत राहिळो. तरी आतां सद्गुरूंनी माझा उद्धार करावा! ? 
अशा रीतीनें त्या दिव्य पुरुषाने केलेली प्रार्थना ऐकून, श्रीज्ञानेश्वर 
महाराजांनीं तूं तिसऱ्या जन्मी मनुष्यंदेहाभत जाशील आणि 
तेव्हां संतसमागमानें तुझा उद्धार होईळ, असा त्यास आशीर्वाद 
दिला ! तो आशीर्वाद ग्रहण करून त्या दिव्य पुरुषाने साष्टांग 
नमस्कार घातळा आणि एकदम अदृश्य झाला ! मग सद्ठरूंनीं 
त्या पशुंदेहाळा स्थान घाळून एक खाच खणून तीत त्यास 
समाधि दिळी ! आणि त्या समाधीवर आपल्या हातांनी एक धोंडा 
ठेवून, त्याला शेंदूर फासून, त्याचं नांव “ ज्ञानोबा '? असें ठेविले! 
आणि त्या समाधीजवळ एक अजानवृक्ष लाविला ! महाराज) 
तुम्हाळा काय सांग ? सदुरु श्रीज्ञानेश्वरमहाराज यांच्या मुखांतून 
निघालेल्या * तथास्तु ? वाणीची सत्यता सद्गुरूंनी आळ्याकडे पाठ 
किरवितांच सर्व बह्मव्वंदास पटूं ळागळी ! चतुर्वद्‌ पठण केलेल्या 
श्रेष्ट ब्राम्हणांना वेदविस्मराते होऊं ळागळी ! आणि आमच्या 
घोड्यासारखीं टवाळ पोरें मंद्बुद्धे होऊन त्यांच्या वाणींतून वेदोच्चार 
स्पष्ट निवेनासा झाळा ! म्हणून य़ा पोराळा सदुरूंच्या पायांवर 
चाळून त्यांचा आशीर्वाद घेण्याकरिता मी येथें आलो आहे! 
हीन जत नात्या संतवाणी अन्यथा होऊं नये म्हणून सर- 
सुद्धा ₹९ आक्ञा रो अ र न्न व्य 
नित्याच्या परिपाठाप्रमाणें विव र प 
चळून आया मुळाळा तुम्ही सदगुर डील जे यि 
अम पयाव टगुरूच्या पायांवर घाळा आगे 
नन्यभावानें सद्गुरूंना शरण जा ! म्हणजे सद्गुरुरूपा झाली 
तर, हा मुलगा बृहस्पाते होऊन तुमचे पांग फेडीळ ! 
ह यतन तरत व मुक्ताबाई 
आहे व त्यांपैकी कित्येक पुरष व करि क १ या 
करणा डा नयम नीर त्येक खया “कियुफ अंत:- 
“६ चुडव मुक्ताबाईपर्े लोटांगण घालीत 


अंक ३ रा. दशे 


आहेत, कित्येक पुरुष हात जोडून मुखार्ने “ गतं दुःखं गतं पापंस्व ? 
असे हणत आहित व कित्येक खिया मुक्ताबाईंला प्रदक्षिणा घालीत 
-आहेत, असा देखावा टृष्टीस पडतो. ) र 
बाहिरंभट-( धोंड्यास श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांचे पायांवर घालून 
व. आपण स्वतः त्यांस नमस्कार घालून व त्यांच्यापुढे हात जोडून 
'उभा राहून ) सदुरुमुखांतून आळ्याच्या वनांत निघालेल्या 
तथास्तु ? वाणीप्रमाणें हा माझा मुलगा मंद्बाद्धि होऊन याच्या 
'मुखांतून वेदोच्चार स्पष्ट निघेनासा झाला आहे ! तरी सर्ररूंनी 
या अज्ञान बालकाकडे रुपादृष्टीने अवळोकन. करून यास बुद्धि 
ज्ञान यार्वे, हेंच मार्झे सद्ररुचरणीं लीन होऊन मागणें आहे ! 


ज्ञानेश्वर- महाराज, श्रीपांडुरंगानें या दासाकडून वदविलेलीं 
अक्षरें अन्यथा कणण्यार्चे सामर्थ्य श्रीपांडुरंगावांचून कोणालाही 
नाहीं ! तरी महाराज, माझी आपणास अशी प्रार्थना आहे की, 
या बाळकाकडून श्रीपांडुरंगाची. भाकरे करवा, म्हणजे श्रीपांडुरंग- 
ळपेनें हा बालक सज्ञान होऊन, याच्या हातून तुमच्या कुळाच्छे 
उद्धार होईल ! 

बहिरंभट- सदुरुमहाराजांची अशी अनुज्ञा होत आहे, तर 
मी या मुलाकडून श्रीपांडुरंगाची उपासना व पंढरीची वारी हेंच 
एक वत जन्मभर पाळवीन ! ह्मणजे सद्रुरुंच्या आशीर्वादाप्रमाणे 
हा सज्ञान होऊन याच्या हातून आम्हां सर्वञ्रांचा उद्धार होईळ ! 

ज्ञानेश्वर - तथास्तु ! ( इतक्यांत चांगदेवशिष्य प्रवेश करतो ) 

चांगदेव शिष्य-( मनाशीं ) काय हो हे आश्चर्य ! इतके परुष 
आणि इतक्या शख्रिया ग्रेथें जमन कोणत्या सिद्धांचे दर्शन वेत 
आहित बरें! ( दृशन घेऊन परत जाणाऱ्या पुरुषांस व स्त्रियांस 
उद्देशून ) अहो, या क्षेत्राचे नांव काय आणि हीं पळीकडे 
कोणची नदी वाहात आहे, हे मळा सांगतां काय ? 

ग्रृहस्थ- या क्षेत्राला अलंकापुर म्हणतात; आणि पळीकडे 
अनंतजन्मांची पापे धवन टाकणारी पवित्र इंद्रायणी नदी 
वाहात आहे ! ी 


9 


2२ श्रीज्ञानेश्वरंमंहोराज. 


चांगदेवरिष्य- तर मग येथे ज्ञानेश्वर कोठें राहतो ? त्याचा 
ऱ्मठं कोणता ! हे. आह्मांला सांगा बरें ! वर | 
एक सुलगी-( कानांवर हांत ठेवून ) अरे मेल्या, : तुझ्या 
ववत्तीररून तर तूं चांगळा सिद्ध दिसतोस ! नी. असं असून 
मेल्या, भीड, :मर्यादा; नम्रता; हीं सारीं एकीकडे गुंडाळून ठेवून, 
'उद्धटपणार्ने जगदुरूंचं एकेरी नांव घेऊन त्यांचा मठ. विचारतोस, 
'तेव्हां. मेल्या; सिद्धाई शिकून त्याचा कांय उपयोग . केळास ?. 
'नी बाबा, कोणत्या गुरूच्या उपदेशाने हा अहंभावांचा. ताठा 
तुह्या अंगांत शिरला; तें सांग पाहूं! अरे निर्लंज्ञा, जी केवळ 
'परबह्मम्राते, त्या परत्रह्मांबद्दळ वधिक्तारयुक्त वाणीने. तू आह्यांला 
पुसतोस ! तेव्हां मेल्या धिक्‌ विकू विक तुझें निरे ! ज्या जम- 
द्रुर्चा झेंडा तिहीं लोकीं फडकत आहे, ते जगद्गुरु तुझ्या दृष्टी- 
समोर असून, तुझ्या डोळ्यांच्या खाचा झाल्या नसतांही, जेव्हां 
तुळा दिसित नाहींत, तेव्हां तूं पूर्ण हतभागी नी घोरपापी 
आहिस हच सरं ! ! 
चांगदेवाशिष्य-( सजील होऊन व त्या मुलीपुढे साष्टांग नम - 
स्कार घाळून ) मातोश्री, मी मढ, अज्ञानी, महापापी आहे ! 
आणि त्यामुळें मळा नेत्र असूनही मी अंध झालो आहे ! मळा 
क्षमा करा आणि जगदुरूचे दर्शन मळा एकवेळ तरी करवा ] 
म्हणजे त्यांच्या दर्शनाने माझें जडबुद्धेत्व नष्ट होऊन मळा ज्ञान- 
चक्षु प्राप्त होतील ! आणि त्यांचा आशीर्वाद प्रसाद मागून मी 
आपल्या देहाचें सार्थक करून घेईन ! 


एक सुलगी-असा शुद्धीवर येऊन विचारशील तर ते पाहा 
जगदरुरु तेथे बसळे आहेत ! 


ग्र त्यांच्यापुढं देडवत घाळून रुत अपरा- 
पाचा नाक वासून क्षमा माग, नी जन्ममरणाच्या फेर्‍्यांतन 
मुक्त हो ! ( निघून जाते. ) ही 
चांगदेवशिष्य-( श्रीज्ञ, 
'घाठून हात जोडून त्यांच्यापुढे उभा राहतो. ) 
ज्ञानेश्वर- ( समोर उभे असलेल्या लोकांस 
राज, जरा दूर व्हा. मह्यासेद्ध चांगदेवमुनींच्या या 


> क > 
नश्वरमहाराजांपत साष्टांग 


उद्देशून ) महा- 
शिष्यांना मळा 


नमस्कार म 


"अंकळेरा. ६२ 


न्तमस्कार करूं य़ा.! (आसनावरून-सालीं उतरून शिष्यापुरढे नमस्कार 
घालतात. ) मुक्ताबाई, यांना. नमस्कार कर: ( मुक्ताबाई पुढें *हो- 
ऊन शिष्यास नमस्कार करते. तिच्या मागून सव पुरुष व ख्रियाही 
त्यास नमस्कार करतात. ) समर्थ चांगदेवांना आह्यां अज्ञ बाल-- 
कांचे स्मरण होऊन, त्यांनीं तुम्हांवरोबर आहक्यांकरितां 
एक आज्ञापत्र पाठविळे आहे! हा सिद्धांनी. आज आ-- 
मच्यावर मोठाच अनुग्रह केळा ! आणि आपणही स्वांमि- 
आक्षेर्ने तें आज्ञापर घेऊन इतक्या दूर येण्याचे श्रम घेतळे आणि 
आम्हांस तुमचें दर्शन देळे, याबद्दल आपलेही आम्हांवर थोर 
उपकार झाले ! सिद्धभ्रेष्ठ चांगदेव कुशळ आहेत ना ? आणि 
सिद्धांनी आम्हांला कोणती अनुज्ञा केळी आहे ? 

चांगदेवशिष्य - (खजील होऊन) सदुरूंनीं मीं सांगण्यापूर्वी- 
च अंतर्ज्ञानाने सर्व प्रकार ओळखिळा आहे ! तेव्हां आतां मी 
अधिक तें काय सांगणार! स्वामिआज्ञेप्रमाणें ही पाथरका मी 
सद्गुरुचरणीं अर्पण करीत आहे; तरी सदरुरूनीं हिचा अंगिकार 
करून आमच्या स्वामींना उत्तरी जी अनुज्ञा करणें असेळ ती 
करावी ! 

ज्ञानेश्वर- ( पत्र उघडून व तें कोरेंच आहे अर्से पाहून र्ते 
मुक्ताबाईंच्या-हातीं.देतात ) 

सुक्ताबाई- ( कोरे पत्र पाहून आश्चचारने ) काय ग बाई हे 
आश्चर्य ! काळाच्या हातून चौदाशे वर्षे देह वांचवून चांगदेव मु- 
निश्रेष्ट एरंडासारखे उंच वाढळे आगि भोळ्या ळोकांना आपली 
सा दाखवून त्यांनीं दिगंतकीर्ति मिळविळी; तरी ते अद्यापे 
कोरे ते कोरेच ! चोदाशें वर्षं जगून त्यांनीं काय सार्थक केलें ! 
अहंकार दवडण्याकरितांच नारायणाने मनुष्यंदेह दिळा आहे! 
तेव्हां या मनुष्यंदेहांतही अहंतेचे ओझें वागाविणें पारमार्थिकांना 
अत्यंत लाजिरवाणें आहे ! विषयांची गोडी जोंपर्यंत नष्ट झाळी 
नाहीं, देहाची बांदोडी जोपर्यत सुटली नाहीं, तोंपर्यंत नुसत्या 
सोंगढोंगानें निव्व्तीच्या पेकथडी पाणी कसा पोहोचणार? जो 
देहापासरून गळाळा, तोच कर्मापासून सुटला ! चांगदेवांनीं 


222) श्रीज्ञानेशवंरमहाराोज. 


अहेतेनें देभांचार वाढवून, देहाचें व्यर्थ मातेरे केळे आहे ! गुरु” 
पेने आत्मंविचारबोध झाळा नाहीं, तर त्या लौकिकाचा 
काय उपयोग? 

ज्ञानेश्वर- मुक्तावाई, सिद्धीचा आंगीं ताठा भरून सिद्ध 
चांगदेव अंतर्बाह्य अहंकाराने वेष्टन गेल्यामुळे बह्मज्ञानाची कळा 
या चौदाशे वर्षांत त्यांच्या अंतईष्टीस आजपावेतो पडली नाहीं ! 
आणि त्यामुळे जसा फळावांचून व्रक्ष, किंवा पाण्यावांचून सरो- 
वर, किंवा वैराग्यावांचून संन्यास, किंवा पर्जन्यावांचून जसें 
अभ्रपटळ, किंवा राजावांचून जशी सेना, किंवा दृष्टीबांचून 
जसे नेत्र, किंवा प्राणावांचून जसें शरीर, त्याप्रमाणे चांग- 
देव सिद्धांच्या सर्व सिद्धि एका आसमज्ञानावांचून व्यर्थ 
झाल्या आहेत ! 

चांगदेवाशिष्य- सदुरुमहाराज, आपळें भाषण यथार्थ 
आहे ! आणि हीच गोष आमच्या स्वामींच्या लक्षांत सांप्रत 
आली असल्यामुळें ते सद्गुरुचरणद््शनाविषयीं अत्यंत आतुर 
झाळे आहेत ! 

ज्ञानश्वर- हे सत्रोष्या, तूं येथें येण्यापूर्वीच, माझ्या श्री- 
निवृत्तिनाथ सदगुरूंनीं अतज्ञानान तुझ्या स्वामीबद्दळ सर्व वृत्तांत 
यी आखून, तू स्वामीचे हे कोरें पञ घेऊन आलास, 

णजे तुझ्या हाता तुझ्या उत्तर विण्याविषयीं ट्, 
1-1 1:1:-:. 

'_ मळा कागद, दोत, लेखणी, आ- 

री क च्या आज्ञेप्रमाणे मी 
दौत, लेखणी आणन देतो वा म निशा ( एक बह्मण कागदु, 

१ शन दुता; तेव्हां श्रीज्ञानेश्वरमहाराज सालील' 


? 


२॥ बहु जंद 
कांहीं नहोनि 


प 


' अंक ३ रा. र ८५ 
आहे ॥ अवघाचे जो ॥ ३॥ सोने सोनेपणा उणें ॥ 
न येतांचि झालें लेणे ॥ तावे न वेचता जग होणें ॥ 
अर्ग जयां ॥ ४ ॥॥ कछोळ कंचुक ॥ न फेडितां उघडं 
उद्‌क ॥ तेवि जगेसी सम्यक्‌ ॥ स्वरूप जो॥ ५॥ पर- 
माणुचिया सांदिया ॥ पृथ्वीप्गे न वचेचि वायां ॥ 
तोंवे विश्वस्छ्ाति इयां ॥ झांकवेना जो ॥ ६॥ कळां- 
चोने पांघुरणं ॥ चंद्रमा हरपों नेणें ॥ का वन्ही दीप- 
पणे ॥ आन नोहे ॥ ७॥ हणोनि अविंद्यानासित्ते ॥ 
दृश्य दष्ट्त्व वर्ते ॥ ते मी नेणे आईइते ॥ ऐसाचे असे 
॥ ८ ॥ जोवि नाममात्र लुगडे ॥ येऱ्हवीं सुताचि तं उ- 
घडे ॥का माती मृद्धांडें ॥ जयापरी ॥ ९॥ तेवि 
द्वा दृश्य दशे ॥ अतीत हरूमात्र जे असे ॥ तेचि 
दृष्टा हृर्य मित ॥ केवळ होय ॥ 9०॥ अलंकार येणें 
नामे ॥ असिजे निखिल हेम ॥ नाना अवयव संभ्रम ॥ 
अवथवियां जावे ॥ ११ ॥ तेवि शिवेनी पृथ्वीवरी ॥ 
भासती पदाथोचिया परी ॥ प्रकाशे तें एकसरी ॥ सं- 
वित्ति हे ॥ १२॥ नाहीं ते चित्र दाविती ॥ पारे असे 
केवळ भिंती ॥ प्रकाशे ते संवित्ति॥ जगदाकारं॥१३॥ 
बांधियाव्िया मोडी ॥ बांधा नहोने उुळाची गोडी ॥ 
तयापारि जगपरवडी ॥ संवित्ति जाणा ॥ १४ ॥ घडि- 
येचेनि आकारें॥ प्रकाशिजे जेवि अंबरं॥ तेवि विशव- 
स्फति स्फुरे ॥ स्छर्तिचि हे ॥ १५॥ न ठिंपतां सुख- 
दुःख ॥ थेणें आकारें क्षोभोनि नावेक ॥ होय आप- 
गणिया सन्छखुख ॥ आपणाचि जो ॥ १६॥ तया नांव ह- 
श्याचें होणे ॥ संवित्ति दृष्टत्वा आणिजे तेणें ॥ बिंबा 
बिंबत्व जालेपणें ॥ प्रतिबिंबाचेनि ॥ १७॥ तेवि आ- 
पणच्ि आपुला पोटीं ॥ आपणया हृशय दावित उठी ॥ 
दृष्टा दृश्य दशन त्रिपुटी ॥ मांडे ते हे ॥ १८॥ सुता- 
चिये छंजे ॥ आंत बाहेर नाहीं दुर्ज ॥ तावि तिनपर्णे- 
वीण जागिजे ॥ त्रिपुटि हे ॥ १९॥ नुसधे सुख जैस ॥ 

द 


८६ श्रीज्ञानेश्वरमहछाराज. 


देखिंजतसे दर्पणमिसे'-॥,वायांचि: देखणे -- ऐसे ॥ गरमी 
लागे ॥ २० ॥ तेस. न वचतां भेदा ॥ संवित्तिः गमे 
त्रिधा ॥ हेचि जाणे प्रसिद्धा:॥ उपपात्ति इया ॥ २१ ॥: 
च्श्याचा जो उभारा ॥ तेच्चि दृष्टत्व होय संसारा ॥, 
या' दोहीं माजिला अंतरा ॥ 'दृष्टि पंख होय ॥ २२॥ 
टश्य जेधवां नाहीं ॥ तेथवां टांखि घेऊांने असे काई ॥, 
आणि इड्येंविण क्रांही ॥ दष्टृत्व असे ॥ २३ ॥ ह्मणो- 
नि दृश्याचे झालेपणें ॥ राटि दष्टत्व होणें ।॥। पुढती ते 
गेलिया जाणें ॥ तैसोचे दोन्ही ॥ २४ ॥ एवं एकच्चि 
झालें तिं होती ॥तिन्ही गेलिया एकाचि व्याक्ति॥ तरी 
तिन्ही भ्रांति ॥ एकपण साच ॥२५॥ दुर्पणाच्या डयाधे 
. शोखीं ॥ खुख असतांचि असे सुखी ॥ माजि दूर्पण. अ- 
वलोकीं ॥ आन कांहीं होये ॥२६॥ पुढें देखिजे तेणें 
बागे ॥ देख ऐसे गमों लागे ॥ परी दृष्टीत वाउगे ॥ 
झकवत्रित असे॥ २७॥ ह्मणोनी दरृश्याचिये वेळे ॥ टशय- 
दृष्टत्वावेगळें ॥ वस्तुमात्र निहाळे !! आपणपांची ॥२८॥ 
वादययजातोविण ध्वार्न ॥ काष्टजातेविण वन्ही ॥ तेसें 
विशेष प्रासान ॥ स्वये असे ॥२९ ॥ जें ह्मणतां नये 
कांहीं ॥ जाणो नये केसेही ॥ असतची असे पाही॥ 
असणें जया ॥ ३०॥ आपुलिया बुबुळा ॥ दाटे असो- 
-नि अखमडोळा ॥ तेसा आत्मज्ञानी दुबळा ॥ ज्ञानरूप 
जो ॥ ३१॥ जें जाणणेंचि कीं ठाई ॥ नेणणें कीर 
नाहीं ॥ पारे जाणणें ह्कणोनियाही ॥ जाणणे केचं ॥३२॥ 
यालागीं मोजेचि बोलिजे ॥ कांही नहोनि सर्व होइ- 
जे ॥ नव्हतां लाहिजे ॥ कांहींच नाहीं ॥ ३३॥ नाना 
बोधाचिये सोयारिके ॥ साचपण जेणें एकरे ॥ नाना 
कलछोळ माळिके ॥ पाणि जेंवि॥ ३४॥ जें देखिजते- 
विष ॥ एकले देखतेंपण॥ हं असो आपागिया आपण | 
आपणचि जें ॥ ३५॥ जें कोणाचे नव्हताने. असे ॥ 
जें कोणाचे नव्हतां दिसणे ॥ कोणाचे.नव्हता भोगणे ॥, 


'अँक'३राः. ८७ 


केवळ जो ॥ ३६ ॥तया पुत्र तू वटेश्वराचा ॥ रवा ' 
जैसा कापुराचा ॥ चांगया संज तुज आपणयाचा 1 : 
बोल: ऐके ॥ '३७॥ ज्ञानदेव ह्मणे ॥ तुज माझा बोल 
ऐकणें'॥ तेःतळहोांता तंळीं मिठीःदेणे ॥ जयापरी ॥इा 
बॉलेंचि बोळ ऐकिजे ॥ स्वादाचे स्वाद चाखिजे॥ कां 
उजिवडे देखिज'॥ 'उंजिंडा जेवि ॥ ३९ ॥ सोनिया 
वरकल' सोनेःनैसा॥ कां मुंखासुख*हो आरिसा॥ मज 
कुंज संवाद'तिसा ॥-चकपाणि ॥ ४० ॥गोडिये आपठी 
गोंडी ॥ घेतांःकांय न माये तोंडीं ॥ आह्मां परस्परे 
ओऑवंडी'॥ तो पाडु असे ॥४१॥सखंया तुझेनि उद्देश ॥ 
भेटावया जीव उल्हासे ॥कीं 'सिद्धभेटी विसकुसे ॥ 
ऐसिया बिहे'॥। ४२ ॥ घेवो पाहे तुझ दर्शीनः॥ तव 
रूपा येवो पाहे सन ॥ तेथे दर्शना. होय अव जतन:1। 
ऐस'गमो लागे ॥४३:॥ कांही करी बोळे कल्पी!॥ का 
नंकारे न चोळले न' कल्पी ॥'ये दोन्ही तुझ्या स्वरूपी ॥ 
न घेति उंमसू ॥ ४४.॥ चाँगर्‍या तुजझेनि नांवे ॥ करणे 
न करणें'न' व्हावे ॥ हेःकाय ह्मणो पारि न धरवे॥' मी- 
पण हे ॥.४५॥ लवण पाणियाचा थावो ॥ साजि रि-. 
घोनि गेळें पाहो ॥ तेव तेवचि नाहींसा फाय घेवा ॥ 
साप' जाळा! ॥ ४६॥ तेसें. तुज आत्मयातं पाही ॥ देखो 
गाठेया मीचि नाहीं ॥ तेथे तू केचा काई ॥ कल्पाव- 
याजोगा ॥.४७॥ जो जागोनि नीड देख ॥ तो देख- 
णेपणा जावि सुके ॥ ताव तूते देखोनि सी ठाके ॥ 
कांही नहोनी ॥ ४८ ॥ आंधाराचे ठाई ॥ खर्यप्रकाश 
तंव नाहीं॥ परी मी आहे हे कांहीं ॥नवचेच्चि जेवि॥४९॥ 
'तंवि तूते मी गिवसी. ॥ तेथे तृपण मीपगंसी ॥ उखते 
पडे ग्रासी ॥ भेटीचि उरे ॥ ५० ॥ डोळ्याचे भूमिके ॥ 
डोळा' चित्र होय कोतुकें ॥ आणि तेणेच्वि.तो देखे 1।। 
*नडंडळितां ॥.५१.॥ तेसी उपजतां गोष्टी ॥ न*फुटतां 
दृष्टि ॥ मीठूंबोण भेटी. ॥ माझीः तुझी ॥५२॥ आतां सो . 


ट्ट श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


कया उपाधे ।। ग्रासयाने भेटी नुसधी । ते भोगिठी 
अनुवादी ॥ घोळघोळू ॥ ५३ ॥ रुचातियाचेनि सिस श 
रूचितं जेविज जैसे ॥ कां दर्पणव्याजे दिसे ॥ देखते 
जंवि ॥ ५४ ॥ तेसी अप्रमेयें प्रमेये भरलीं ॥ सोनाची 
अक्षरे भली ॥ रचोने गोष्टी केळी ।॥ मेळियाचे ॥५५॥ 
इयेचें करुनि व्याज ॥ तू आपणयातें बुझ ॥ दीप दीप- 
पर्णे पाहे निज ॥ आपले जेसें ॥ ५६॥ तेसी केलिया 
गोठी ॥ तया उघडिजे दृष्टी ॥ आपाणिया आपण 
भेटी ॥ आपणामाजी ॥ ५७ ॥ जालया प्रळयीं एका- 
र्णव ॥ अपार पाणियाची घांव ॥ गिळी आपुला 
उगव ॥ तेसें करी ॥ ५८ ॥ ज्ञानदेव ह्मणे नामरूप ॥ 
विण तुझ साच आहे आपणपे ॥ ते स्वानंद्॒‌जीवन पे ॥ 
साखिया होई ॥ ५९ ॥ चांगया पुढतपुढती ॥ घरा 
आलिया ज्ञानसंपात्ते ॥ वेद्यवेदकत्वही आतिती ॥ पदी 
बैसे ॥ ६० ॥ चांगदेवा तुझाने व्याजें ॥ मांडालिया 
श्रीनिवृत्तिराजें ॥ स्वानुभव रसाळ खार्जे ॥ दिधले 
छोभें ॥ ६१ ॥ एवं ज्ञानदेव चक्रपाणी ऐसे ॥ दोन्ही 
डोळस आरिसे ॥ परस्पर पाहतां केसें ॥ मुकले भेदा 
॥ ६२॥ तिये पारे जो ईया ॥ दर्पण करील ओविया॥ 
तो आत्म एवढीया ॥ मिळेळ सुखा ॥ ६३ ॥ नाहीं 
तोचि काय नेणों असे ॥ दिसे ताचि केसें नेणो दिसे ॥ 
असे तेंचि नेणो आपैसे॥ तें कीं होइजे ॥ ६४॥ निदे 
परोते निदेजणें ॥ जागति गिळोनि जागणे ॥ केले तेस 
यंफरणे ॥ ज्ञानदेवो ह्मणे ॥ ६५ ॥ 
( पत्न लिहिणे झाल्यावर ते शिष्याचे हातांत देऊन) हे सत्‌-शिष्या, 
मुस्या स्वामींच्या पत्रास, हें मारक्ष उत्तर नेऊन दे; 
आणि त्यांना माजे संभ्रम दंडवत सांगून, तोंडीं असा निरोप 
सांग कीं, परबह्य चराचरी अखंड नांदत आहे ! त्या सचिदानंदा- 
ठा स्वरूप नाहीं, आकार नाहीं, बर्ण नाहीं आणे लहानमोठा 
भावही नाहीं! मात्र अवियेच्या भ्रांतीत द्वैत भावाने. अज्ञानी 


वि... 


अंक २ रा. ८९ 


ळोक, मी मोठा आगे तो लहान, असें हणत असतात ! तुमचं 
शरीर कोणाचे आहे? तुमच्या शरिरांत कोण नांदत आहे! 
हे तुह्ली मीं लिहिळेळीं दोन अक्षरें वाचून त्यांचे मनन करून 
ओळखून घ्या ! जिवास कष्ट देऊन योग साधन केळ असतां 
कद्धासोद्दि प्राप्त हातीळ) परंतु आतमज्ञानारिवाय सचिदानेद- 
स्वरूपाची ओळख कालतरयींही होणार नाहीं! आणि ब्रह्माची 
ओळख झाल्याशिवाय मनांतील देतभाव नष्ट होणार नाहीं! 
सर्व इंद्रियांत मनाची चंचलता फार आहे! ते सैरावैरा धांवत 
सुटतें ! तेव्हां त्याला आपल्या स्वाधीन करून घेऊन, विचार- . 
दृष्टीनें परब्नह्माकडे पाहिळें पाहिजे ! परबह्म वेदांनासुद्धाँं अगोचर 
आहे ! त्या ठिकाणीं प्राणीमात्रांची जाणीव कुंठित होते ! परंतु 
सद्रुरुकपेनें त्याचें ज्ञान प्राप्त होते ! आतां आपणांस जास्त काय 
सांगावें! जें तुमच्या हृदयीं वसत आहे, तेंच मीं अनुभवानं 
जाणून, य़ा पत्री उचड करून लिहिलें आहे! तरी मनांत दैत- 
भाव न धारितां, या पत्राचे नित्य मनन करून यांतील अर्थ नीट 
समजून ध्यावा ! आणि म्रीं पत्री लिहिळेलें हें वेदशासख्रांचे मथन 
जिवासी जतन करून ठेवा ! ह्मणजे तुह्मी चौदाशे वर्षे रक्षण के- 
छेल्या देहाचें सार्थक होऊन तुद्ली केवल्यपदाभ्रत जाल ! 

चांगदेवशिष्य- सद्गुरुमुखांतून स्रवणारें हे बोधामृत आज 
मळा अल्पतरी सेवन करण्यास मिळाल्याने मी धन्य झालों! 
जगद्रुरूचा निरोप मी स्वामीस कळवून, जगदुरूंनीं दिळेळी ही 
अनुग्रहपत्रिका, जगदरुरूंच्या आज्ञेप्रमाणे स्वामींस नेऊन देतों! 
परंतु जगद्ररूंपुढें मीं अत्यंत भक्तियुक्त अंतःकरणानें नमविलेल्या 
या मस्तकावर, जगद्रुरूंनीं आपळा, वरदहस्त एकवार ठेवून मला 
धन्य करावें, हेंच माहे जगद्ररुचरणीं लीन होऊन मागणें आहे! 
( श्रीज्ञानेश्वरमहाराज रिष्याचे मत्तक्रावर हान ठेवितात. शिष्य 
लोटांगण घाळून निघून जातो. ) 

ज्ञानेश्वर- मुक्ताबाई, श्रीसद्रुरु . निवृत्तिनाथांच्या पादसेव- 
नाची वेळ झाळी. तर चळा आपण आतां सद्रुरुसेवेकरितां 
आंत जाऊं ! ( पडदा पडतो. ) 


९० श्रीक्षानेशवरमहाराज. 


प्रवेश तिसरा. 
स्थळ-अलंकापूर. 
( हरबरा कुभाराचें घर. हारेचा कुंभार हातांत वीणा व चिपळ्या 
घेऊन. मजन करीत प्रवेश करतो. ) 

हरिबा- 
बोला इठ्ठल इट्ठल रे पांडुरंग इठ्ठळ ॥ बोला ।॥ श्रु९ ॥ 
आपुत सोयरे जनु कावळे जसल्यात भोतीं तुझ्या बापा । 
टोचून टोचून घेत्याळ मंग बा घायधाय रडशील रे ॥पांडु०॥' 
जुसीन जुमला ल्योक बाईल माझी माझी तूं हनसी । 
परान जाईल तवा कोनबा, तुझ्या सांगती येईल रे ॥पांडु०॥ 
बाग वाडा हथ ठिवुनशाऩ नेत्याल तुजबा यमपुरीं । 
पोरंबाळं घेत्याळ वाढून, ह्योतुर लाविळ बाईल रे ॥ पांडु०॥ 
आजे पनजे काका मासा गेले त्येची न्हाई गनती । 
त्येच्या म'गं तूबी जाशीळ, यर्थ भोउुनी हाळ रे ॥ पांडु० ॥ 
जनमसपादतर तरास सोसुनी कमाई केळी पेक्याची । 
साजेरदी येळ काढला, भोयुनी नाना ख्याल रे ॥ पांडु? ॥ 

( इतक्वांन हरिबाची बायको ज!नकाई प्रवेश करते. ) 


जानकाई- कारभारी ! अवो कारभारी ! कारभारी अ! कान 


फुटळ को ऐकाया येतया ! अवो, गन्या ह्मनत व्हता कीं त्यो दोड 
इ्सोवा चाट अक्शीा ळाळ व्हऊन गेळाया म्हनून ! आन त्यो 
बो टा घरून दर घराभाहीर वढनार ! आन॒ समद डाग- 
त्ये रजा » मडकीं गाडगी, ढोरं गाढवं, हाय न्हव, 
चार र्‍ क तपा घरला व्हाऊन ! तवा म्होर कसा इचार 
मुक्तीला नगा खाप! र व्हत्ये की, कारभारी नगा वरं, त्या 
बी झाल्ये ! पन जान शह ग!“ मातवा' तुमच्या म्होर आडवी 
ह्याग वहन्याची आल "तेवा माझ न्हाई ऐकळं ! आतां अन्नाला- 
दी "पाचा आलीया येळ ! तुमी तर ह्ये असं खूळ लाग- 
लागळासा कराया!“तवा.आतां माझी चार-कचींबची 


/ > 


र 


ढे 
३९७: 


हि 


:अकः &>रा"' ९श 


वेऊनशाऩ म्या कुनाच्या दाराम्होर॑ जाव! न्हाई आई-का न्हाई 
बा-का न्हाई भाऊ-का न्हाई भहीन-संमदा उन्हाळा कालाया ! 
तवा आतां कुनाम्होर दात इचकूनशान्‌ पोटाला टुकडा मागावा! 

हरिबा- 
अग इट्ठलळ आपलाः' मायत्राप त्यो पेढरींत:हाये । 
संता सग तथ जाऊ ऊं चळ, अन्नपाना देईल ग॥1 पाडु०॥ 

जानकाई- इल काय देनार ! चंद्रभागतळ गोट व्हय! 
मातींत गाडा नेऊनशान्‌ ह्ये शास्तार ! त्यो इसोवा हथ येऊनशानी 
जवा पोराबाळासनी मारहान करील, त्येना फरारा वढीळ;, आन्‌ 
तुमाआमासनी काढन्याने जखडीळ, तवांच थंड व्हत्याळ तुमच 
डोळ ! कठीन! ळे कठीन वखत आलाया ! 

हरिबा- 
अग कारभारनी तू हायेस येडी युरु आह्या पाठी । 
तिरझुवनामधीं हात कुनाचा, आह्मावरती वाहील ग ॥पांडु॥ 
अग:गुरुची करनी थोर हाये ऐकळलीस कानी । 
त्येच- सुमरन कर ग येडे, ससद्‌ दुःख जाईल ग॥ पांडु० ॥ 

( इतक्यांत गण्या मोठ्याने हासत प्रवेश करतो ) 

गण्या- ( पोट धर धरून हासत) ही! ही! ही! ही! ळे, ले, 
गमात ज्ञाळीया पगा ! बावा, बाबा! चळा ! बिगी बिगी चला ! 
अक्शी गमात पन गमात हाये! ल्येकाचा वाघावानी डुरकत 
व्हता न्हव ! आं! पन आतां अक्शी गाय व्हऊन गेळाया ! 

जानकाई-- ( गण्यास पोटाशी धरून ) गन्या, अरे गन्या, अरे 
हाय तरी काय? आं! तुसनी हासन ले ळे लोटलया ! म्हंजी 
असं झाळय तरी काय? आं ! का येच्यावानी तुळा बी झपाटळं 
कुनी भुतान ! 

गण्या- ( मोठ्याने हांसून ) हो! ही! हो ! अग त्यो मरठाड 
इसोबा चाटी ! 

जानकाई- ( आनंदानें ) बर मग! त्येचे काय! त्येचा 
मुडदा पगितलास व्हय ? त्येला न्येळा का मरीआइनं वढून ! 

गण्या- अग तस न्हव! ग्यानुबाह्माराजांच्या म्होर, त्यो देडव - 


९२ भ्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


तामाग दंडवत, दूंडवतामाग ठेडवत घाळतुय़ा ! आन्‌ समदा गांव 
लोटला हाथे पग ती गमांत पगाय़ा ! अक्शी तोबा उल्डा हाये, 
पग तोबा ! र्क 
जान काई- आं ! आन्‌ ह्ये इखाच अर्मुत ! कसं झालं कसं 
ह्ये! इसोबा म्हंजी संमद्या गावाची खट ! आन्‌ त्यो ग्यानुबा- 
ह्याराजांना सरन कसा गेला ? 
हरिबा- अग कारभारनी, 
लोटांगन पग संतापाई त्येने घातलं भक्तीने । 
ह्मनुन इखाचं अर्मुत झालं, यांत कोनतं नवळ ग॥पांडु०॥ 
गण्या- व्हय, व्हय, व्हय ! ह्ये अक्शी खर हाय पग! अग 
त्या मुक्तीळा इसोबासनी फसवूशान बाबांनीं खापरं दिलीं न्हव* :* 
तीं घेऊनशान्‌ मुक्ती वाटेनं बेगुमान जात व्हती. तिकतव्यामंदी त्यो 
इसोंबा आळा तकडूनशान्‌, आत्‌ मुक्तीळा पगून पल्डा तिच्यावर 
रानडुकरावानी तुटून ! आन्‌ मुक्तीला शिईगाळ करून त्येनं त्या 
खापरांचा ळाथेनं चकाचूर केळा ! आन्‌ मुक्तीच्या तोडांत मारून 
शेनी कसं लागला म्हनाया, मांड करत्येस न्हव! कर मांड! रांडे 
कर मांडे ! तवा ती मुक्ती रडत वरडत गेळी आपल्या घरला ! म्होर 
काय गमात व्हतीया त्ये पगाव ह्मणून इसोबाबी गेला तिच्या माग 
लपत छपत! आन्‌ ग्यानुबाम्हाराजांच्या मठाभाहीर उभा र्‍हाऊन 
दाराच्या फटीमधून आंत काय व्हतय़ा त्ये ळागळा हळूच पगाया! 
जानकाई- त्यो तसाच हाये मेळा मुरदाड ! बरम राकुस जा 
हाये ! मेळा बरम राकुस ! 
गण्या- मुक्ती रडत वरडत आली ह्ये ग्यानुवा ह्याराजांनी 
पगिंतळं, तवा त्येनी तिळा पोटाशीं धरळी, आन्‌ तुळा कुनी काय 
केलं, ह्रत्रन इचारळं, तवां मुक्तीनं समदा परकार सांगितला. त्यो 
ऐकूनशी ग्यानुबा म्हाराज कसं ह्ानालं ! मुक्ते तू नग रडूं ! मां- 
ड्याचं पीठ भिजव 1! आन्‌ मांडे करून भाज माझ्या पाठीवर ! ! 
जानकाइ- काय ! पाठीवर मांडं भाज असं ह्मनालठ ? व 
_ गण्या- अग व्हय, व्हय! ह्ये जवा इसोबानं ऐकलं तवा 
त्योबी तुझ्यावानीच गेला गोंधळून ! आन्‌ ह्यो गारुडी कावा हे 


अंकडेरा. _ ' ९३ 


' हरी काय, ह्ये पगन्यापाई बसळा तथच दूडून ! इस्तवाबिगर मांडे 
व्हनार कस ! असा इसोबा इचार करतुय़रा, तिकत्यामंदी मुक्तीन 
पीठ भिजवूनशान्‌ केलं मांडे. तवा ग्यानुबाह्माराज झाळ ओणव. 
आन्‌ तोंडाभाहीर जाळ काढून, पाठ, पोट, आन समद आंग, 
केळं त्येनी वनवा पेटल्यावानी लाळ गुंज ! तवा. मुक्ती लागली 
त्येच्या पाठीवर एका म्होर एक मांडे टाकून. भरारा भाजावा ! 
आन्‌ ह. काय? मुक्तीने खिनामंदी मांड्यांचा ढीग पाल्डा 
पग ढीग ! 

जानकाड- कारभारी ! अवो कारभारी ! ऐकलं काय गन्या 
काय सांगतया त्ये ! ग्यानुबांनीं गारुड्याच्या बाच्यावर तान केळी 
न्हव ह्मनायची ही ! असा परकार म्या समद्या जल्मांत न्हाई 
पगितळा, का न्हाई कदी ऐकला ! 

हारिबा- अग येडे, ज्ञानेस्वरम्हाराजासनी गारुडी नग ह्मन्‌ 
ग ! अग 

ज्ञानेस्वर हे देव हैती इसोबासनी नव्हत ठावं । 

त्येची परचित दावायाला, आगीनरूप घेतलं ग॥ पांडु०॥ 

गण्या- आईग, तवां कनी त्यो इचितर परकार पगून इसो 
बाची सुधबुध न्हाईसी झाली ! आन्‌ त्येच्या डोळ्याम्होर चकर 
येऊन, त्यो डोळे मिटून सवस्थ बसला ! हकड निरवतीनाथ, 
ग्यानुबांम्हाराज, सोपानदेव आन मुक्ती हयेनी घेतळी थाळी 
वाढूनशान, आन्‌ बसलीं मांडं खायाला ! इळभरानं इसोबो आला 
सुद्धीवर, आन॒ त्येनं जवा त्या समद्यासनी मांडं खातांना पगितलं, 
तवां त्येच्या आंगामंदी संचार व्हऊन, त्यो मठाच दार फोडून 
बघुसळी तडक आंत ! आन्‌ ग्यानुबाम्हाराजांच्या ह्योरची थाळी 
घेऊन, लागळा बरम राकुसावानी बक बका बका मांडं 
खायाला ! तबां ग्यानुवाह्माराज इसोबाळा कसं ह्मनाळ ? अर 
ह्यो खेचर ! ह्यो खेचर ! हे कोन ! त्ये सबुद्‌ इसोबान ऐकल, 
आन्‌ त्येसनी काय वाटलं कोन जानं, व्येनं ठेवळी ग्यानुबा- 
म्हाराजांच्या पायांवर डोई ! आन्‌ तुमी माझ माबाप हसा ! तमी 
देव हैसा ! माझं रक्‍सन करा ! मला उपदेस करा ! मला मो- 


व श्रीज्ञानेश्वंर्संहाराज. 


क्साळा घाडा ! असं लांगला चळ भरल्यावानी बकाया ! तवा शि... 
मम्यानुबाह्याराजांनीं त्येच्यांवर द्या करून ठिवला रि त्येच्या डोक्शा- 
वर हात । त्येनं इसोबाला झालं ग्यान ! आन त्यो आता मळा 
घर नंग ! मला दार नग ! मला बायकु नग! पोर नग! बाळ 
नग ! कुनी नग ! अस 'लागलांया ह्नाया ! त्येची बाय, पोर, 
“आन आपुत सोयरे, समदे ग्यानुवाह्माराजांच्या मठामदी जमा 
झाल्याती ! आन्‌ इंसोबांची समजूत पाडन्यांपाड ळ॑ वाटकुळ 
शीन करत्याती ! पन्‌ इसोबा आतां छुनाच्या बाचं बी 'ऐकत' 
न्हाई ! आन तोंडाने इद्दळ ! इंदळ ! इल'! ह्नतुया ! 

हरिबा- अहाहा ! ज्ञानेस्वरह्मारांज असाच परसाद तुमी 
र्‍या' हरिबावर कदी कराल बरं ! म्हंजी या परपंचामधून माझीवी 
'त्या इसोबावानीच सोडवनुक व्हईल ! अग कारभारनी, 
अग देवाळा कंदी सरन जाऊनी न्हाई केलं पूजन भजन | 
'परपैचाची होस धरून पग, डोई वाहिले हेळ ग ॥ पांडु० ॥ 
-दो दीसाचा जनस खोटा उमयुनी घेई तै ध्येनी । 
'खिनभर संतापाई लागसी, सुद्ध बुद्धी व्हईल ग ॥ पांडु" ॥ 
नामघोस हा मंतर त्येंचा शिकवित्याल तुज पेंरमानं ॥ 
'त्यो घोकुन तै. पाक मनानं, वेकुंठीं जासील ग ॥ पांडु० | 
अंग म्या ज्ञानेस्वरच्या पाई हाई ठेवून घेतला उपदेस । 
वत्येनं मळा ध्येने ढाविलं, पांडुरग इद्ठळ ग ॥ पांडु० ॥ 
अंग चलंग जाऊ भाव भक्तीनं घेऊं चरनावरी लोळन । 
'बोधा'चा मळवट कपाळीं, तुझ्या सद्गुरु भरत्याळ ग॥ पांडु०॥. 


% 
( सर्व निघून जातात..) 


'अंक'-३ रार द्पः 


*/४/५/५/५/५/५/५/५८” 


प्रवेश चौथा. 


स्थळः:- अलंकापूर. 


( श्रीनिवृत्तिनाथ, श्रीज्ञानेश्वरमहाराज, सोपानदेव व मुक्ताबाई 

ही आपल्या मठापुढील भिंतीवर श्रीहरीर्चे भजन 
करीत बसलीं आहेत असा पडदा उघडतो.) 

निवृत्तिनाथ- 

रामनाससुखींतोएकसंसार॥ येऱ्हवींअघोरनरकरया॥ १॥. 

संसारनरकरामनामसार ॥ तरलेपामरपातितदेखा ॥ध्रु०॥ 

अजामेळनामेतरलापतित ॥ नारायणत्वरितआलेतेथे 

॥२॥ हारिनामहेचिश्यास्रपेंजयाचें ॥ तयासियमाचेभय 

नाहीं ॥ ३॥ उघडामोक्षमार्गगोविंद्स्मरणे.॥ रामनाम 

कौर्तनेंमाक्षपद्‌ ॥ ४॥ निवृत्तिसंचीतरासनासमहिमा ॥. 

अवघीचपोणिमसाहरिपाठे ॥ ५॥ 

सोपानदेव- 

हारिअसेदेहींसर्वकाळसंपन्न ॥ ह्मणोनि्चिंतनानरंतर ॥१॥ 

हरिविणनाहींहारोवेणनाहीं ॥ दिशाडसपाहीबिंबलासे 

॥ धघु० ॥ हारिविणदेवोनाहींअन्यभावो ॥ हरीअसेसर्व 

देहभावीं ॥ २॥ सोपानसांगतुहारिसवत्रवस ॥ भाग्यवं- 

तादिसेसर्वकाळ-॥ ३ ॥ 

सुक्ताबाई- 

नामसंत्रेहारिनिजदासांपावे. ॥ ऐकोनीघ्यावेझडकरी 

॥ १॥ सुद्दीनकरिपावेळवकरी ॥ पांडवा साहाकारी 

श्रीकृष्णरया ॥ धु" ॥ निजानंद्दावीउघ्डेवेवेकुठ ॥ 

नामेचिप्रगटआझ्यांलागी ॥ २॥ सुक्ताईजीवन्पुक्तहा 

संसार ।। हारेपारावारकेळाआह्मीं ॥३॥ 

ज्ञानेश्वर-. 

काळवेळचामडउऱ्वारेतांनाहीं ।॥ दोन्हीपक्षपाहीउद्धरती 

॥ १॥ रामकृष्णनामसर्वदोषाहरण ।॥ जडजीव!तारण 


९६ श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


हरीएक ॥ २॥ रामहारिसारजिव्हाहेनामाची ॥ उपमा 

त्यांदूवाचीकोणवानी ।॥ ३॥ ज्ञानंदूवासांगझालानाम- 

पाठ ॥ पूर्वजांवैकुंठमार्गसोपा ॥ ४ । | "पकी 

सुक्ताबाई- दादा ज्ञानराया, हें कायही नवल, कीं ह सर्व 
आकाश मेघडंबरानें व्याप्त झाल्याप्रमाणे एकाएकीं काळेंभोर . 

दिस । 
प ळी बाळ मुक्ताबाई, आपण पाठविलेल्या उत्तराचा - 
अर्थ योगीश्रेष्ठ चांगदेवांना न समजल्यामुळे त्याचा उलगडा 
करून वेण्याकारेतां ते चौदाशे शिष्यांसह योगवळानें आकाशपंथें 
इकडे येत आहेत ! त्यामुळे हा अंधार पडला आहे ! मुक्ताबाई, 
नंभ जळते, पण पीळ जळत नाही; त्याभमाणें असुर संपत्तानें 
वब छेल्या चांगदेवभ्रेष्ठांच्या चित्तांत जरी अनुताप उत्पन्न 
व चा तरी त्यांच्या अंतःकरणांतीळ योगसिद्धीचा आभेमान 
जयाते पुरा जळला नाहीं! आणि हणूनच आपल्या सिद्धीचा 
अलद्धत प्रभाव आपणां सवेत्रांना दाखाविण्याकारितां ते आज | 
वाघावर बस्वून आणि हातांत सपाचा चावूक घेऊन आपल्या 
भेटीला येत आहेत ! री 

खक्ताबाई- दादा ज्ञानराया, तर मग आपण त्यांना सामोरे 
जाऊं ! आणि अत्यंत आदरपूर्वक त्यांना आपल्या मठांत घेऊन 
येऊं ! ह्मणजे त्यांच्या आगमनानें आपळा आश्रम पुंनीत होईळ ! 
पण दादा आपल्यापाशी वहन नाहीं, ते आपण कोठून आणावे ! 
आणि समर्थांच्या भेटीला आपण कशावर वसून जावें ! 

क्ञानेश्वर- मुक्ताबाई, वहनावरच बसून समर्थ चांगदेवांच्या 
भेटीला जावें असें तुझ्या मनांत असेल तर, श्रीपांडुरंगळपेने ही भिं- 
तच आपल बहन होऊन आपल्याला मुमिभ्रेष्टांच्या भेटीला नेईल! 

निवृत्तिनाथ- ज्ञानदेवा, चला तर मग. या भिंतीवरच बसून 
आपण सिद्धांना सामोरे जाऊं ! 

ज्ञानेश्वर- भिंतीबाई, श्रीनिव्रानेनाथ सुरुची आरो. होतक 
आहे, तर चला बाई ! आह्मां ऱ्य 


200 ह्याला आपल्या पाठीवर घेऊन योगी- 
श्रेष्ठ चांगदेवांचें दर्शन आह्यांला करवा ! चला ! 


अंक ३ रा. ९७ 


( अर्से हणतांच मित चाळूं लागते. इतक्यांत वर वर्णन केल्या- 
प्रमार्णे वाघावर बसून व हातांत सपाचा चाव्रूक घेऊन श्रोज्ञानेश्वर- 
महाराजांच्या भेटीला अंतरिक्षांतून येत असलेले चांगदेव आपल्या 
शिष्यांसह भतळावर उतरतात, तो श्रीज्ञानेश्वशदि अचेतन मितीवर 
बसून येत आहेत अतत त्यांच्या दृष्टीत पडते. ) 

चांग्ंदेव-( सजील होऊन, मनाशी ) अहाहा ! सद्रुरु समर्था 
ज्ञानदेवा ! धन्य ! धन्य आहां तुही ! कीं आज भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, 
कळा बरोबर घेऊन, तुही साक्षात्‌ बह्म पुतळे, आमच्या भेटीचा 
सोहळा करण्याकरितां, निजिव भिंतीला,सचेतन करून तीवर 
बसून, आह्यांळा सामोरे येत आहां ! सद्ररुनाथा, काय ही आपली 
अघटित लीला ! श्रीरण परमात्म्याने जसा गोवर्धन पर्वत जेव- 
विळा, तशी आपण आज ही अधटित ळीळा करून दाखविली ! 
आणि अशा जगदुरूंना न ओळखून पीं स्वतःची थोरवी दाख- 
विण्याकरितां व्याघ्रावर बसवून आणि हातीं सर्पाचा चाब्रवूक घेऊन 
यांच्या भटीळा आलों ! तेव्हां धिक्‌! धिक्‌ माझें अज्ञान ! ( चांग- 
देव व्याच्रावरून खालीं उतरतात व हातांतील सर्पाचा चावूकं टाकून 
देतात. सर्प व व्यात्र निघून जातात. हे पाहून श्रोज्ञानेश्वरादे मंड- 
ळीही भिंतीस थांबवून तीवरून साली उतरतात. चांगदेव व त्यांचे 
शिष्य श्रीज्ञानेश्वरादि मंडळीपुर्ढे साष्टांग देडवत घालतात. श्री- 
ज्ञानेश्वराद्‌ मंडळीही त्यांस उलट नमस्कार घालतात. ) 

ज्ञानेश्वर- ( चांगदेवांस आलिंगन देऊन ) 

चांगदेवसिद्धांआहांतुल्लीथोर॥ सर्वज्ञउदारआह्यांलागी 

॥ १॥ भेदूनषट्चक्रेसाधिळेंयोमासी ॥ क्रद्धिसिद्धि 

दासीस्वयकेल्या ॥ २॥ 

चांगद्धेव- (गहिवरून ) 

संतांच्यादर्शनेंश्ञुद्धझाळेंमन ॥ गेळाअभिमानाविरोनेयां 

॥ १॥ काळवचनेनेंवांचविळेंशरीर ॥ पाहावेयोगी- 

: वरतुह्मांऐेसे ॥ २॥ वटेश्वरचांगाकरीतविनंती ॥ तोडा 

माझी गुंती संसाराची ॥ ३ ॥ 


अहो सकल शास्त्रविशारदा ज्ञानराया ! अहो सर्वसोख्यरदायका ! 
र र: 


"दट श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


अहो सुशांता ! ज्ञानकरा ! धर्मार्थ-काम-मोक्षदायका ! निर्जीव 
भिस्तिप्रचाळका ! योग-कला-निपुणा ! अलंकापुरवासी श्री विष्पु- 
रूपा ज्ञानदेव संता ! धन्य ! धन्य हा आजचा सुदीन! कीं तुह्मां 
समर्थांचे चरण दर्टीनें पाहण्याकरिता मीं काळवेचना करून हा 
माझा ठेह आज चोदाशें वर्षे वांचविळा, तो माक्ा मनोरथ आज 
परिपूर्ण होऊन, मीं आपल्या संतर्माते आज डोळे भरून पाहिल्या ! 
सदुरुनाथा, आपलें केवढे हुं अगाध सामर्थ्य! कीं आपल्या क्षेमा- 
लिंगनस्पर्शाने मळा अषभाव दाटून, माझ्या हृदयांत सर्व विश्वीं 
चराचरी भरून राहिलेळें चतन्य एकदम जागृत होऊन, मला सर्व- 
भृतीं परमेश्वर दिस लागला ! अहो समर्था, तुमच्या दर्शनाने माझें पूर्व 
ट्ग्ध होऊन, माझें पुढीळ जन्माचे बिरे तुटले ! आणि आपल्या 
ह्या साक्षात्‌ प्रभुदर्शनानें माझ्या अभिमानाचे निरसन होऊन, 
माजं चित्त शद्ध झाळें ! माझें पूर्वपुण्य उद्यास आल्यामुळें मळा 
आज सदुरुचरणतीर्था स्रान घडून मी पापमुक्त झालों ! आणि 
_-मीं आजपर्यंत सावलेळे योग सफळ होऊन मी सनाथ झालों !. 
सद्गरुचरणांवर मीं आपले मस्तक अनन्यभावानें ठेविळें आहे 
तरी सद्ररूंनीं माझ्या मस्तकावर अभय हस्त ठेवून आणि मला; 
आपल्या शिष्यवगीत घेऊन, कृतार्थ कराव ! 
ज्ञानेश्वर-अहो चांगदेव श्रेष्ठा! तुह्मी ज्ञाते, वडील; आह्मी 
अज्ञ, लहान लेकरें ! शिवाय आम्ही ना बाम्हण, ना शू, ना 
वेश्य ! आम्हांला वर्णविचार नाहीं ! तेव्हां तुम्हांसारख्या वर्णश्रे- 
हांना आह्मी काय सांगणार! पण तुमची इच्छाच आहे तर माझे 
तुम्हांपाशीं इतकेंच मागणें आहे कीं, हीच तुमची परबह्मस्वरूपी 
जडलेली ।चेत्तव्राचे संदेव अशीच कायम ठेवा ! ह्मणजे तुमच्या 
इंद्रियांना वैश्रांतिसुख मिळेल ! मां पाठाविेल्या पासष्टीचा अर्थ 
तुझी पूर्णपणे ध्यानी आणा, ह्मणजे तुमची * तुम्हांला 
ओळख पटून, अखंड समा्वसुखांत  तुह्यी निम्न 


व्हाळ ! आणि असें झालें ह्मणजे मंदबुद्धीनें जी देभोपावि तुह्मी 


आपल्यामागे लावून घेतली 'आहे, त्या उपाधींतून तुमची मुक्तता 
) होऊन तुम्ही जीवन्मुक्त व्हाल ! बाळ मुक्ताबाई, या चांगदेव 


गी ी 


अँक ३ रा. ९९ 


भ्रेष्टांना मी तुमच्या हातीं निरवीत आहें, तरी यांना आतमज्ञानाचा 
बोध करून यांचा हेतभाव समूळ नष्ट करावा ! 

मुक्ताबाई- चांगदेवा, 

खुक्तपर्णेसांगदेवोहोयदेवांग ॥ मीपणेंउद्देगनेघेरया ॥१॥ 

वाउगेमीपणआथिलेंप्रवोण ॥ एकनारायणतत्वखरे 

॥ धु ०॥ सुक्तासुक्तीदोन्हीकरीकारोसिशाराणा ॥ देताची 

काहाणीनाहींतुज ॥ २॥ मसुक्ताईअद्वेतंददेतींदेतातात ॥ 

अवघाचिअनंतदिसेदेहीं ॥ ३॥ 

चांगदेव- ( मुक्ताबा$पुर्ढे दूंडबत घालतात. तेव्हां मुक्ताबाई 
त्यांचे मस्तकावर हात ठेवित. ) मातोश्री मुक्तावाई, चौदाशे वर्ष 
भूमिगत असलेल्य़ा धनाचा ठेवा तुम्हीं आज माझ्या हातीं देऊत 
मला धन्य केळे ! मातोश्री, आजपर्यंत मी कद्विसिद्धि वश करून 
घेऊन गर्वानें ताठून गेळों होतो, परंतु माझ्या. मस्तकावर आज 
आपण वरदहस्त ठेविल्याने माश्या अहंकाराचा मला पूर्ण विसर 
पठ्ठून, माझ्या हृदयीं चित्स्वरूप परर्णपणें ठसळें ! अहो मातोश्री, 
मीं आजपर्यंत तेरा वेळां योगसिंद्धीने काळ किरविळा, आणि 
चौदा वेळां जन्मांला आलो. ! परंतु आज या चौदाव्या जन्मीं मी 
मुक्ताबाई मातोश्रीचा पुत्र झाल्यामुळें, माझ्या मागीळ सर्व जन्मांचे 
सार्थक झालें ! तरी मातोश्री, मळा ज्ञानदुग्ध पाजून रुतार्थ करावें! 

ज्ञानेश्वर- योगीश्रेष्ठा चांगंदेवा ! मिथ्या. भ्रमाने तुम्ही 
लौकिकाला भुळून आजपर्यंत सर्वस्वी -नाडलां गेलां ! तरी योगी- 
"राजा, हा मिथ्या भ्रम सांडून सर्व भरलेल्या परबह्मस्वरूपाला 
ज्ञानद्ष्शीने ओळखा, ह्मणजे तुमच्या चित्तांत मीतूपणा उरणार 
नाहीं ! योगसाधन अत्यंत कठीण, आणि तें साध्य झालें तरी 
कक्छिसेद्धि त्याळा विध करतात ! आणि त्यायोगे योगी आत्मखु- 
खाला अंतरतो ! यासाठीं मी तुह्यांठा माझ्या अंतरीचे गुज . 
सांगत्तों कीं, इंद्रियें आणि मन यांना आंवरून धरा, म्हणजे तुही 
'तात्काळ बह्मज्ञानाळा ओळखाल ! चांगेदेवा, रजोगुण सांडून 
'तमा्चें मूळ खंडून टाका; आणि शुद्ध सत्वाने तुह्ली आपल्याला 
ओळखून घ्या! तुही चतुर्दश विद्या, चौसश कला, सप्तकोटी 


१०० श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


मंत्र, अष्टादश औपषपधीरसायणें आणि अनेक योगसिद्वे प्राप्त 
करून घेतल्या ! पंचाक्षरी बनून भ॒तांना शिक्षा केळी ! साधक- 
बाधक विद्या शिकलां ! परंतु तुमचे चित्तांत एक सरूप ज्ञानकळा 
नसल्यानें त्या स्व कळा अवकळा झाल्या ! विश्वांतील श्रेष्ट 
औषधी एकत्र जमविल्या तरी अम्रृततुषाराशेवाय जशा त्या 
प्रेतास सचेतन करण्यास उपयोगीं पडत नाहींत, त्याभमाणे आत्म- 
ज्ञानाशिवाय सर्व विद्या नण्फळ होत ! अहो योगीश्रेष्ठा, 
तुल्लीं आजपर्यंत बह्मांडी भाण नेऊन काळाला जिंकले, परंतु 
श्रीहरीच्या भक्तिम्ेमाशिवाय वैकुंठपीठ तुमच्या हातीं कर्से लाग- 
णार ? आजपर्यंत हृदयाशीं अहंता धरल्यामुळे तुही आत्मज्ञानाळा 
पारखे झालां ! चांगदेवा, योग्याची खूण ही नव्हे! ती निराळीच 
आहि ! जेव्हां तुमच्या हातून तमोगुणाचा नाश होईल, तेव्हांच 
मी. तुम्हांला योगी ह्मणेन ! चांगंदेवा, 
अष्टांगयोगनसिणिजे ॥ यमनेमनिरोधनकिजेरया ॥१॥ 
वाचागीतगाईजे ॥ वाचागीतगाईजे ॥ गातांवातांश्र- 
वगींऐकिजेरया ॥ भ्रु० ॥ गीताछंदेंअंगडोटलिजे ॥ ली- 
लाविनोंदेसंसारतरिजेरया ७ २॥ बापरखुमादेविवरु 
विठ्ठळुनामें ॥ जोडे हा उपावो किजेरया ॥ ३॥ 
चांगदेव- ( ज्ञानेश्वरमहाराजांचे चरणावर मस्तक ठेवून ) 
मनसकल्पश्ुद्धेपेंनव्हे ॥ येर्‍्हवींसदोदितआहेचिदानेदी 
॥ १ ॥ मनातेंबुडवुनीइंद्रियातेदेडुनी ॥ मीहेसोडुनीसोह 
धारि ॥ प्रु० ॥ चांगावटेश्वरींसोहंजाला ॥ अवघाचि 
बुडाला ज्ञानडोहीं ॥२॥ 
( इतक्यांत शिष्य चांगदेवांस पूजासाहित्य आणून देतात. चांगदेव 
श्रीनिवृत्तिनाथ, श्रीज्ञानेश्वरमहाराज, सोपानदेव, व मुक्ताबाई यांची 
शजा कारतात व त्यांचे गळ्यांत पुष्पनाळा घाढून चार प्रदूक्षिगा 
कारेतात व साष्टांग नमस्कार घाठून हात जोडून पुढें उभे राहतात, 3 
अहो सडुरुसमथ।, ज्या आपल्या चरणांची बह्मादिकही पूजा 
कॉरेतात, त्या चरणांची .मी आज भक्तियुक्त अंतःकरणानें एजा 


चा कृतार्थ झालो ! आपल्या रुपादृष्टीने माझें समूळ अज्ञान 


अंक २ रा. १०१ 


नध होऊन मी सचिदानंदैस्वरूपी रत जालों ! मातोश्री चित्कला 
मुक्ताबाई, हिनें या अज्ञान ळेंकराळा आपल्या ओलशैंत घेतल्याने 
जन्ममरणाच्या फेऱ्यांतून मी आज मुक्त झालों ! याबद्दळ अहो 
दीनदयाळ सहुरुनाथा, अहो मातोश्री, मी भापळा कसा उतराई 
होऊं! मी आपल्याळा काय़ अर्पण करूं? आणि कोणत्या 
शब्दांनी आपळा धन्यवाद्‌ गाऊं! सकळलकळाविद्यासहित मी 
आपल्या पैचप्राणांची सद्गुरुचरणांवरून ओवाळणी केली आहे ! 
आणि तुह्मां समर्थांचे चरणतीर्थ प्राशन करून तुमच्या चरणीं दृढ 
मिठी दिळी आहे ! तरी सद्गुरूंनी या ]दीन ढासावर अनुग्रह 
करून, मळा पाठविलेल्या पासष्टीचा अर्थ पूर्णपणें माझ्या मनांत 
भरवून देऊन माका उद्धार करावा. 

ज्ञानेश्वर- चांगेठेवश्रेष्ठा, या पासष्टीचा अर्थ मुक्ताबाई 
तुम्हांला उघड करून सांगेळ ! परंतु याळा एक बळी यावा लागतो! 
तरी तुमच्या चौदाशे शिष्यांपेकीं एकास बळी या, आणि मग 
पासष्टीचा अर्थ समजून घ्या ! 

ंगदेव- श्रीची आज्ञा य़ा दासाळठा प्रमाण आहे. 

ज्ञानेश्वर- योगीव्रे्ठा, आमच्या मठांत आपल्याळा ठेवून 
घेऊन, आपल्या सत्समागमाचे सुख कांहीं दिवस तरी उपभोगावे 
असें आमच्या मनांत आहे ! तरी आह्यांवर एवढा अनुग्रह आपण 
केलाच पाहिजे. 

चांगदेव- सदुरुनाथा, आपल्या चरणाविराहेत या चांगदेवाळा 
बिभुवनांत कोणतीच गोष आतां मिय उरली नाहीं ! तेव्हां सव्रुरूं 


'नींच रूपाळू होऊन या दासाळा सद्गुरुपायांची निरंतर सेवा 


घडूं यावी, हेंच या शरणागगाचे सदुरुचरणीं अनन्यभावानें 
मागणें आहे ! 

क्ञानश्वर- चांगदेवा, चळा तर! ( स्व जाऊं लागतात 
भितही त्यांच्या मागें जाऊं लागते; तिला उद्देशून ) भिंतीबाई, तु 
म्हाला आमच्या मागून येण्याचे कारण नाहीं. तुह्ली आतां येथें 
अशाच कल्पपर्यंत उभ्या राहा ! ( मित थांबते. सर्व एकामागन 


' एक निघून जातात. मात्र चांगदेवांचे शिष्य मार्ग थांबतात ) 


१०९ श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


चांगदेव- ( जातां जातां ) 
सोहंहोतेंतेकोहंजाठें ॥ निजविसरलेकायसांगों॥१॥ 
सार्गचुकलाविसरपडिला ॥ वरपडाझाळाविषय'चोरा 
॥ धु ॥ वटेश्वरचांगाज्ञानदीपेउजळला ॥ सोहंशावब्दीं 
लावियळाबाईयानो ॥ २॥ 

( चांगदेव निघ्रून जातात. तेव्हां मागील पडदा पडतो. ) 


पाहेळा शिष्य- काय रे, स्वामींनीं बळी देण्याचें कतल 
केले तं ऐकळेंत ना? आतां कोणाच्या जिवावर पाळी येते त 


काण जाणे ! 


इसरा [शष्य- मित्रा, याळा आतां काय उपाय करावा 
रे! स्वामींच्या पंक्तीस वरून आपण आजपर्यंत नानाविध पक्का 
सेवन केलीं ! आणि स्वामींच्या रूपेने अनेक सुखे भोगिळीं ! पण 
आतां मात्र आपळी धडगत दिसत नाहीं ! 
[तसरा शिष्य- मित्रांनो, स्वामींनी आजपर्यंत योगवृचतीचा 

- यथ दभ माजवून आपल्याला मोहनी घातळी, आणि आपल्या 

कडून सावरी मंत्राचे अध्ययन करावेळें ! आणे अशा रितीने 
आजपयंत आपली बुडवणूक करून, आतां अखेर आपल्या प्रा 
णावर पाळी आणली आहे! तेव्हां आपळेंच ठेव खोटें 
म्हणूनच आपल्याला अशी कुबाद्धे झाली, असेंच आतां हृटळे 
पाह्ज ! 


पाहळा शिष्य- मित्रांनो, मळा एक याक्ति दिसते आहे बुवा! 

इस्रा ॥शष्य- ती कोणती? सांग बेर! 

पाहला शिष्य-अरे, ती हीच कीं 
आपल्या इतर मित्रांच्या कानीं 
जाव ! आपण तघेच पळन 
"णब शेष्य आहेत ! त्यांत 
मात्र जर काय करावे कसं 


ही बळींची गोष्ट 
1 ज,ण्यापूर्वा आपण थेथन पळून 
गेलो तर स्वामींना दुसरे तेराशे सत्या” 
ज्यांचं भरेळ तो जाईळ ! पण आपण 


कराव, असा विचार करीत आणखी - 
घटकाभर येथे राहि चार करीत अ 


७, तर आपल्या 


घुस शिष्य- सरें आहे मित्रा ! अरे, गोमीळा पुष्कळ पाय 


 स्् 


र 


अंक ३ रा. १०२३ 


असतात. त्यांपैकी दोन चार मोडळे तर तिचें कांहीं अडत नाहीं! 
त्याभमाणें आपल्या गुरुजींचे चोदाशें शिष्य आहेत, त्यांपैकी 
आपण तिघेच निघून गेळों तर स्वामींचे थोडच अडणार 
आहि ? आपण पडलों कुटुंबाचे वरी एकएकटे ! तेव्हां आपण मेलो 


_ तर आपल्या बायकांमुलांना दुसरें कोण आहे ! अरे, एक जन्म 


आपल्या प्रार्धानें उचळ खाऊन आपल्याला सर्व भोग अलुक्रूळ 
करून दिळे आहेत ! तर त्यांचा उपभोग घेण्याचे सोडून, गुरु- 
भक्तीसाठीं जीव घालावें, यासारखा दुसरा मर्खपणाच नाहीं ! 
दुसरा शिष्य- खरें आहे मित्रा! चळा तर आपलें चंब्रूगवाळें 
आटोपरन आपण आतांच्या आतांच आपापल्या घराचा मार्ग धरू 
म्हणजे झाळें ! चळा, चळा, चला तर. : 
(सर्व निघून जातात. ) 


प्रवेश पांचवा. 


स्थळ- अलंकापूर. 

( श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांचा मठ. एका मितीआड मुक्ताबाई आंग धुर्वात 
बसली आहे. इतक्यांत चांगदेव सिन्नमुद्रेनें प्रवेश करतात.) 
चांगंदेव-( मुक्तावाई आंग धुवीत बसली आहे तिकडे लक्ष न 

जाऊन आपल्याशींच ) माझ्या शिष्यांपाशीं काल' रात्रीं मीं बळी- 

ची गोष्ट काढतांच, रणांगणांत राजा पडल्यावर जसे सर्व सौनेक 
डेहळोभानें चारी वाटा पळत सुटतात, त्याप्रमाणें माजे चोदाशे 
शिष्य बळीची गोष्ट ऐकतांच मळा सोडून एका क्षणांत निघून 
गेळे ! तेव्हां हर! हर ! आज चोदाशें वर्षे या देहाला व्यर्थ शी- 
णव्रून मी स्वतःची नागवणूक करून घेतळी,! असो. आतां या- 
पुढें या संतांच्या गांवीं राहून, आणि अहोरात्र यांची ' सेवा 
करून, या देहाळा विसावा देईन ! मातोश्री मुक्ताबाईनें काळ 
मळा उपदेश करतांना, 

निर्णणाचेडाहाळींपाळणालाविला ॥ तेथेसुतपहुडलासु- 

क्ताईचा ॥१॥ नीजनीजबाळानकरीपेंआळी ॥ अनुहात 


१०४ श्रीक्ञानेश्वरभदाराज. 


टाळीबाजवीते ॥ धु० ॥ तेथेनिद्रानाजाग्रृतिभागीपें 

उन्मनी ॥ लक्षतोभेदुनीनिजणातो ॥ २ ॥ निभ्रांतपाळी 

पाळणाविणउनी ॥ सनहेबांधोनींपवनदोरा ॥३॥ एक- 

विससहस्साहाशेंवेळेबाळा ॥ तोहीडोळास्थिरकरी ॥४॥ 

निद्रानाजाग्रृतिनिजसीकाई ॥ पारियेसीचांगयाबोले ' 

मुक्ताबाई ॥५॥ 

( इतक्यांत चांगदेवांची दृष्टि मुक्तामाईकडे जाते. तेव्हां ले 
डोळ्यांवर हात ठेवून, तोंड मार्गे वळवून, आपल्याशीच ह्मणतात. ) 
शिव ! शिब ! मातोश्री मुक्ताबाई मंगलस्यान करीत असतां 
देवाने तिचें शरीर माझ्या दृष्टीस पाडून, आज मळा महेत्पापांत 
ळोटळें ! आतां मी कोणतें प्रायाश्वेचत घेऊं ? आणि या पापाचें 
क्षालन कसें करूं! > 

सुक्ताबार्ड-( वस्त्र गुंडाळून पुढें येऊन चांगदेवांस उद्वेशून ) 
अरे चांग्या ! मेल्या निगुर्‍्या चांग्या ! मळा पाहून, डोळ्यांवर हात 
ठेवून, पाठ वळतून, माघारा फिरळास तो कां! अरे, 

आत्मज्ञानबोध ॥ नाहींतुजझ्ञाला ॥ विकल्पउदेलळा ॥ 

तेणाचिचीं ॥ १॥ आत्मारासजोका ॥ नांदेतवदेहीं ॥ 
तोचिज्ञानेंपाही ॥ शरीरींया ॥ श्र०॥ स्रीपुरुषनासे ॥ 

कापबाळ्याभिन्न ॥ दोहोंसीकांचन ॥ मखूळएक ॥२॥ 

घागरीरांजण ॥ जरिभिक्षाकृती ॥ मृत्तिकाआहेती ॥ 

स्वेएक ॥ ३॥ स्त्रीपुरुषदेह ॥ दृष्टीसीनिराळे ॥ चैतन्य 
वेगळें ॥ नाहींत्यांत ॥ ४ ॥ पाहीपांडुरंग ॥ सर्वत्रबिं- 

बला ॥ रितानाउरळा ॥ ठावएक ॥ ५॥ 
आणखी चांग्या, 

जनी वर्नी हिंडे गाय ॥ पारे वरखते नेसे काय ॥ १॥ 

मी तशीच तुझी माय ॥ अंतरीं येवो प्रत्यय ॥ २॥ 

काड जसी भिंतीळा ॥ नऊ द्वारें या देहाला ॥ ३॥ 

क ला व ॥ विकल्प ना सान येता ॥४॥ 
तात या त्यात माना, ह्मणजे स््रीपुरुषांच्या मिथ्याभा- 
ठ्‌ भरही जागा मिळणार नाहीं ! 


अंक ३ रा. १०५ 


चांगदेव- ( मुक्ताबाईचे पायांवर डोकें ठेवून ) मातोश्री, तुमचे 

हें अबांधित ज्ञान जाणून मीं तुमःचे चरण धारळे आहेत ! आणि 
_ म्हणनच मला समर्थ श्रीज्ञानेश्वर सद्दुरूंनीं तुमच्या हातीं निराविळें 
आहे ! तरी मातोश्री, माझ्या मस्तकावर आतां अभयकर ठेवून 
मळा शरणागताळा आममज्ञानबोधामृत पाजून सज्ञान करावें ! 

सुक्ताबाई- ज्ञानदेवदादांनी, तुम्हांला उपदेश करण्याप््वॉ, 
तुम्हांपास्रून बळी घेण्याबद्दळह मला सांगितळें अहि. तरी अहो 
चांगंठेवा, वळी देण्याची तुमची तय्रारी आहेना ? 

चांगंदेव- मातोश्री, काय सांगूं ? मीं सिद्धीचा बाजार मांडून 

चौदाशे सांभदाथी मिळविले ! परंतु मीं त्यांच्यापाशी बळीची 
गोष्ट काढतांच, ते मळा सोडून केव्हांच चाळत झाले ! तरी 
मातोश्री, तुझां सर्वांच्या भ्रेमळ मूर्ति ज्यांत मीं अखंड सांठविल्या 
आहेत, अशा या माझ्या देहाचा बळी घेऊन माझ्या कानीं 
उपदेश सांगून माझा उद्धार करावा ! 

सुक्ताबाई- चांगदेवा, शाबास ! धन्य ! धन्य आहा तुम्हा ! 
मुमुक्षुदशा परिपक्त स्थितीप्रत पोर्होंचळी नाहीं तोपर्यमेत निजवस्तु 
प्राप्त होणें कठीण ! तुमच्या मागची शिष्यशाखेची उपाधि नाहीं" 
॥ी होऊन, तुमच्या हृद्यांतीलळ शिष्यशाखेचा अभिमान न 
व्हावा; म्हणून माझ्या ज्ञानदेवदादांनीं तुम्हांपाश[| बळ! मा]गतला 
होता ! माझ्या ज्ञानंदेवदार्दांनीं ग्रोजिलेल्या ह्या उपायामुळ शिष्य- 
शाखेचा अभिमान आणि देहावरीळ ममत्व या दोन्हाहा गाष्टी 
तुमच्या हृद्यांतून आतां नष्ट झाल्या आहेत ! 

चांगदेव- अहाहा! सदुरुसमर्था ज्ञानराजा, केवढी ही आ- 
पळी थोर भक्तवत्सलता ! 

सुक्ताबाई- चांगदेवा, तुही अगोद्रच शुद्धपात्र आहां ! 
आणि सद्रुरुवाक्यानें तुमच्या अंतःकरणांत पूण वेराग्य उत्पन झालें 
आहे ! तर आतां तुल्लांला अधिक काय़ सांगावयाचे आहे ! पण 

हेमीहेमीप्रवितपाही ॥ अनुभवआलियाभेद्विनाहीं ॥॥१॥। 
सोहंकारमननसंडीसाच ॥ मसीपणनाहींतेथेंतूंपणकेंचें ॥२॥ 
अहेतेमीसोहंतंउज ॥ सुक्ताह्मणेचांगयाबुझ ॥ ३॥ 


'१०६ श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


मीकोणहेवोळखावें ॥ आपणआपणापहावें ॥ १॥ स्वरूपी 


ससरसावेंराज्रंदिवस ॥ धृ०८ ॥ त्रियुणावरुतेज्ञानपेनिध्वित ॥ 


तयांपेनिरुतंघेर्यापा ॥ २ ॥ खुक्ताबाईह्मणेहोईतूंसावध ॥ 
सांमीतल्याबोधपुढीलतो ॥ ३ ॥ ज४.:::४। 
चांगंदेव- मातोश्री, आपळा बोध माझ्या हृदयांत परणपर्ण 


ठसला ! आणि त्यामुळें चराचरीं मळा विश्वभर दिस लागून, मी 
'त्या विश्वंभरस्वरूपीं समरस होऊन गेलों ! 


वळेंनावरसेंवरवरपूरआला ॥ तेथेजनबुडालाबाईयानो 
॥१॥ बुडाळाबुडाळापरीह्मणती ॥ डडाल्याचीशुद्धि 
कोणीनघचेती ॥२॥ ऐलबुडाळापेलबुडाला त 
डर्‍्याचडोहींजनबुडाळा ॥ ३॥ ज्ञानदेवसांगडीसुक्ता- 
बाईतारूं ॥ चांगांपेळवारूपावाविला 1 ४ ॥ वडे 
सुक्ताबाई- चांगंदेवा, हा बोध तुमचे अंतरी रर्णपर्ण ठसला 
असल्यामुळें, चौदार्शे वषे जतन करून ठोवेळेल्या तुमच्या देहाचें 
-सार्थक होऊन त्यास अमरत्व प्राप्त झाले ! आतां शेबटीं तुह्यांला 
मार्झें इतकेंच सांगणें आहे कीं, तुम्ही हा देह सांडून त्वरित 
डुसरा जन्म घ्या, आणि मग श्रीपांडुरंगाची उपासना धरून सप्रेम 
चित्तानें त्यांचे अर्चन करा ! औरपांडुरंगाच्या भक्तीशिवाय तुम- 
च्या आंगीं सात्विकगुणांची परवरात्ति होणार नाही ! तुह्ली श्रीपांडुरं- 
गाच्या भेर्टाला पंढरपुरी जाऊन अत्यंत भक्तियुक्त अंतःकरणाने 
तेथे कीतन करा, ह्मणजे तुह्मी आपल्या ठायीं 
जीवन्मुक्त व्हाळ ! , श्रीहरिकीर्तनावांचून मोक्षधाम प्राप्त करून 
'देणारें सोपें साधन या कलियुगांत दुसरें कोणतेच नाहीं ! 
-चांगदेवा, 
नामबळेंदेहीआसोनिसुक्त ॥ _ शांतिक्षमाचित्तहरिभजनें 
॥ १ ॥ देयाधराचित्तींसर्वभूतींकरुणा ।॥ निरंतरवासना 
हॉरेरूपीं ॥ ४०॥ माधवसुकुंदहारेनासाचेत्ती ॥ सर्वपें 
झाक्तेनामपाठे ॥२॥ खक्ताईचेंधनहारेनामेउर्‍चारु..॥] 
अबघाचिसंसारूमुक्तकेळा ॥ ३ ॥ 


( पडदा पडतो. ) 


अपार पुण्य बांधन 


हि... 


अंक 2 रा. १०७. 


प्रवेश सहावा. 
स्थळ- अलंकापूर. 
(औज्ञानेश्वरमहाराजांचा आश्रम. श्रीज्ञानेश्वरमहाराज प्रवेश करतात. ) 


ज्ञानेश्वर- ( मनाशी ) क्षीरसिंधमंथनाचे वेळीं भगवान्‌ 
श्रीविष्णूंनीं मोहनीरूप धारण करून दानवांना मोहित केळे, आणि 
डेवांना अम्नत पाजून संतुष्ट केलें; आणि त्याच मोहनीरूपानें 
भगवंतांनी प्रवरातीरीं जेथें वास केळा, आणि जेथें श्रीविष्णूंच्या 
अरधनारीनरेश्वरस्वरूपाचें दर्शन घेण्याकरितां सर्व देवता प्रत्यही 
भत आहेत, अशा निवासक्षेत्री मोहनी राजासानिध राहून, श्रीमज्ध- 
गवद्वीतेवर भावार्थदीपिका नांवाची मीं मऱहाटींत टीका लिहली; 
आणि ती श्रीसद्गुरु निवृत्तिनाथांस दाखावेली. तेव्हां सद्रुरु- 
नाथ ती टीका पाहून परम संतोष पावून मला म्हणाले, ज्ञान- 
देवा, प्राचीन संस्कृत ग्रंथावर मऱहाटींत टीका लिहिलेली पाह- 
ण्यापेक्षां, त्र मऱ्हाटींत एकादा स्वतंत्र ग्रंथ लिहिळेला पाहावा,. 
अशी माझी फार इच्छा आहे ! कारण असा स्वतंत्र येथ त 
लिहिळास, ह्मणजे त्यांत तुझी बुद्धि, तुझें ज्ञान आणि तुझा अनु- 
भव हीं आम्हांस पाहावयास सांपडतील ! तेव्हां सदुरूची आज्ञा 
शिरीं धारण करून, मीं सद्गुरूंना हो ह्मणून म्हटले, आणि ग्रंथास 
सुरवात केळी. सदरू“आज्ञेप्रमाणें असा ग्रेथ माझ्या हातून कसा 
लिहिळा जाईळ, याची मळा मोठी भींते वाटत होती. परंतु 
श्रीसद्रुरूंच्या आशीर्वादाने आणि श्रीपांडुरंगाच्या रुपेनें, मीं हाती 
घेतळेळा माझा अमृतानुभव ग्रेथ शेवटास जाऊन, तो मी सटुरु- 
चरणीं अर्पण केल्या दिवसापासून माझ्या मनास मोठें समाधान 
वाटत आहे ! आतां एकदां श्रीसदुरूंनीं या प्रथाचें अवळोकन 
करून त्याला मान डोलविली; म्हणजे माझ्या श्रमार्चे साफल्य 
झाल्याबद्दळ मळा अत्यानंद वाटणार आहे ! आज सदुरु निवांत 
चित्ताने माझा ग्रथ अवळोकन करीत बसले आहेत, तेव्हां 
तेथवर जाऊन सद्दुरुमुखांतून आशीर्वादप्रसाद मिळाल्यास पहावा! 


१०८ श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


( इतक्यांत श्रीनिवृत्तिनाथ अम्ृतांनुभव ग्रंथ पुर्ढे घेऊन तो 
अवलोकन करीत बसले आहेत व त्यांच्याजवळ सोपानदेव व मुक्ताबाई 
हीं उर्भी आहेत, असा पडदा उघडतो. श्रोज्ञानेश्वरमहाराज, श्रीनिवृत्ति- 
नाथांस साष्टांग नमस्कार घालून, हात जोडून त्यांच्यापुढे उभे राहतात )' 

निवृत्तिनाथ- वाळा ज्ञानराया, वेदांच्या उपनिषदांचे या 
येथांत काढळेळें तू सार आणि तुझ्या स्वाबुभवाप्रमाणे चित्स्वरू- 
पाचे यांत तू केलेलें दिग्द्शीन पाहून, मळा अत्यानंद्‌ वाटत आहे!. 
बाळा, तूं या श्रथांत सांठविळेलें हें स्वानुभवामृत जे कोणी आव- 
डीनें प्राशन करतील, ते साक्षात्‌ परमेश्वरस्वरूप होऊन जीवन्मुक्त 
होतील, हा माझा पूर्ण आशीर्वाद आहे ! 


ज्ञानेश्वर- श्रीसद्गुरुसमर्था, आपल्या ह्या आशीर्वादाने मी 


रतळत्य झालो ! 

निवृत्तिनाथ- बाळा शानराया, काळ रात्रीं तुळा. कांहीं 
विलक्षण स्वभ़ पडल्याचे मुक्तावा$ सांगत आहे. तो स्वभचम- 
त्कार तुझ्या तोंडून ऐकण्याची इच्छा आहे. तर सांग बरे असें 
कोणतें स्वभ तूं पाहिलेस तें! 

ज्ञानेश्वर- सद्गुरुसमर्था, कांही सकल सोभाग्यमंडित 
स्रिया माझ्यापुढे येऊन उभ्या राहिल्या आहेत, असे मीं स्वभ 
पाहिलें ! मातोश्रींनो, तुही कोण आहां ? असें मीं त्यांना विचा- 
रतांच, त्या एकामागून एक मी रूष्णा आहे, मी भीमा आहें, 
मी यमुना आहें, असें हणू लागल्या! तें ऐकून जगतास पावन 
करणारीं तीर्थेच स्रियांची रूपे घेऊन मळा दर्शन देण्याकारेतां 
आलीं आहेत, असें माझ्या मनांत आले 
हणून मीं त्यांना विचारतांच, त्यांनीं हो ह्मणून हटले ! तेव्हां 
मळा आनंद होऊन मीं त्यांना 
हात जोडून पुढें उभा राहून, 
त्यांना विचारणार, तोंच त्या 


आणि मोही इकडे आश्चर्य करीत स्वमांतून जागा झालों! तेव्हां- * 


पासून या विलक्षण स्वभाचा अर्थ काय असावा, याचा विचार 
- मी हा वेळपर्यंत करीत आहे! 


जों 


निवृत्तिनाथ- ज्ञानराजा, ह्या स्वभावरून मळा असें वार्ट्ते 
कीं, या भूतळावरील सर्व तीथ तुळा दर्शनास बोलावीत आहेत ! 
ज्ञानराजा, मागे मी शऔरगेनीनाथांच्या आश्रमांत विद्याभ्यास 
करीत असतां, श्रीदत्तमहाराज, आदिगुरु मत्स्येंद्रनाथ आणि गुरु 
गोरक्षनाथ, यांचे पुण्यप्रद्दर्शन मळा घडलें, हें मीं तुळा सांगित- 
ळेंच आहे. तेव्हां सद्गुरूंचे दर्शन या दासाला पुन्हा केव्हां घडेळ, 
असें मीं विचारिळें असतां, सइगुरूंनीं मळा असें सांगितलें कीं, 
निवा्ते, तुझा वेधू ज्ञानदेव, याच्यावरोवर जेव्हां तू तीर्थयाजेस निव- 
शीळ, तेव्हां मणिकर्णिकेच्या घाटावर तुळा आमचे पुन्हा दर्शन 
होइळ ! तेव्हां तुझ्या या स्वभाशीं, सद्गुरूंच्या वचनाचा मेळ 
वरोबर जुळतो ! तरी तीर्थांनीं व सदगुरुनाथांनी उभयतांनींही 
अनुज्ञा केल्याप्रमाणे आपण उद्थीक सर्वच तीर्थयात्रेस निघ ! 

ज्ञानेश्वर - श्रीसदगुरुनाथांची आज्ञा शिरसा वदय आहे ! पण 
प्रथम पंढरीस जाऊन तेथे श्रीपांडुरंगाचे चरण पाहून, मग क्रमाक्रमाने 
एकेका तीर्थाचे दर्शन घेण्याबद्दल सट्गुरुनाथांची अनुज्ञा असावी ! 

निवृत्तिनाथ- ज्ञानदेवा, तुझी तशी इच्छा आहे तर श्रीपांडु- 
रंगाचें दर्शन घेऊन मग तीर्थयावेस निव ! 

खुक्तांबाई- सद्दरुनाथा, या यात्रेंत भगवद्रुणानुवाद गाणाऱ्या 
एकादा श्रेष्ठ संताची संगांते जर आपल्याला लाभेळ, तर वाटेने 
आपला कालक्षेप उत्तम होईल, असें मळा वाटतें ! 

सोपानदेव- सद्रुरुनाथा, मुक्ताबाईचा हा विचार मला 
वरा दिसतो ! 

ज्ञानेश्वर- सदुरुनाथांची आज्ञा होईल तर पंढरीस गेल्या- 
वर मी माझ्या लाडक्या नामंदेवाळा आपल्याबरोबर पाठविण्या- 
विषयी पंढरीनाथाळा गळ वालीन ! जसा पूर्वयुगी प्रल्हाद तसा 
या बुगा माझा नामदेव भक्तश्रे्ठ असून, त्यानें आपल्या थोर 
भक्तान आपांडुरंगाळा कणी केला आहे! 

, निव्वेत्तिनाथ - ज्ञानराजा, नामदेवासारख्या मेमळ वैष्णवाच्या 

संगताचा ळाभ जर आपल्याला मिळेळ तर याहून अधिक ते 


शरीपांडुरेगापाशीं आपल्याला काय मागांवभाचें आहे ! 
१० र 


१२९० श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


( इतक्यांत अलंक्रापुरींतील विसोबा खेचरादि बह्मवृंदू व अठरा- 
पगड जातींचे नागरिक प्रवेश करतात; व श्रीनिवृत्तिनाथ, श्रीज्ञाने- 
£वरमहाराज, सोपानदेव व मुक्ताबाई यांस साष्टांग नमस्कार घाठून, 
हात जोडून त्यांच्या पुढें उभे राहतात. ) 

विसोबा खेचर- अहो महाशांता शंभुस्वरूपा श्रीनिवृत्ि- 
नाथा, अहो श्रीविष्णुस्वरूपा ज्ञानदेवा, अहो विधि- 
स्वरूपा  सोपानंदेवा, एथ्वीवरीकळ अखिल  क्षेत्रस्थांचें 
अनुमत वेऊन, त्यांच्या अनुज्ञेनें आह्यी अलकापुरवासी बह्मव्ंट 
आणि इतर नागरिक जन, तुह्मां श्रष्टांच्या चरणीं अत्यंत ळीन होऊन, 
मोजींवेधनाविषय़ीं विज्ञतति करण्याकारेतां सद्गुरुचरणीं धांव 
तळी आहि ! मौंजीबंधनासाठीं विपुळ द्रव्य आणि सकल सामुग्री 
आम्हीं देशोदेशींहून जमा केळी आहि! तरी श्रीसदगुरूंनीं 
आमच्या विनंतीस मान ठेऊन, आह्यांस धन्य करावें ! आणि वेट- 
शासत्रोचित ततबेवसंस्कार झाल्यावर समर्थांनी थ्रेथेंच अखंड 
वास करून आमचा उद्धार करावा ! 

ज्ञानेश्वर- अहो श्रेष्ठहो! आह्यां जातिहीनांना संस्कार- 
वैभव कशाला पाहिजे ! कर्मभ़मींत येऊन देहबुद्धि निपटून गळी 
नाहीं, तर संस्कारादे अन्य साधने नकळत व्यर्थ गेल्यापमाणे 
- होत! हा नरंदेह मळचाच बह्म असून त्याची संस्काराने रांगोळी 

कां करावी? रत्नखाचेत स्थालीं सुवर्णमय चुळीवर ठेविल्यावर 
आणि त्याखाली चंदनकाष्ठअन्रि प्रदीप्त केल्यावर, मग त्या रत्न- 
खांचेत स्थाळीत पड करण्याचा आग्रह कां धरावा ? देहअहंकार 
नष्ट झाळा नाहीं, तेंपर्यंत संन्यास घेऊन मुंडन केल्यानें नारायण 
कसा होणार ! सर्व देहांत उत्तमोत्तम असा हा नरदेह 
ब्रह्मानंद आहि! याकरितां आह्यांला दीक्षा संस्कार साधन 
संपत्ति कांही एक नको आहे ! खेरीज आह्मांसारख्यांचा वतबंध 
शास्त्रनिषिद्ध आहे ! 

विसोबा खेचर- अहो विदळभक्तिप्रवर्व 

अलंकापूरवासी मढजनांनीं पूर्वी आपला 


ख | र अत्यंत द्वेष आणि छल' 
केला ! परंतु आपण सट्गुरुसमर्थांनी आमचे सर्व अपराध पोटांत 


देह मळचाच 


न »* जरी 
वतक ज्ञानराया, आह्मां 


-__/ 


अंक ३ रा. भे १११ 


वाळून, आपल्या पुनर्दर्शनानें जसें आह्यांस धन्य केळे, तर्सेच या 
'वेळींही आमची ही विनंती सद्गुरूंनी मान्य करून आह्यांळा 
धन्य करावें ! आह्मांस वृद्ध मान्य आपणच आहां ! तेव्हां तुम्ही 
समर्थांनी आह्यां बालकांचा एवढा हट्ट पुराविळाच पाहिजे ! भर 
दोनभहरीं पराशर कपि गंगेमध्ये केवर्चकाच्या कन्येशी रत झाळे 
आणि त्या कन्येच्या उद्रीं श्रीव्यास जन्मास आले ! निमीच्या 
शापाने देववेश्येच्या उदरांत वसिष्ठमुनींनी जन्म घेतला ! असे 
दाखळे आम्ही कोठवर द्यावे ! तेजस्वी पुरुषांना तिळभरही दोष 
नाहीं ! तुम्ही विश्वगुरु पर्ण तेजस्वी आहां ! तेव्हां आपल्याला 
निषिद्ध असें कांहींच नाहीं. न 
ज्ञानेश्वर- भ्रेष्ठठो, श्रीव्यासबसिष्ठादिकांभमा्णे आमच्या 
आंगांत सामर्थ्य नाहीं! आणि तर्से सामर्थ्य श्रीपेढरी- 
नाथाच्या रूपेनें जरी आमच्या आंगीं आलें, तरी 
स्वसामर्थ्येबळावर जर आम्हीं वर्णाश्रमधमीचे सेवन केळें, तर 
चर्णसंकर होईळ ! आणि अशा वर्णसंकरास जर आम्हींच 
कारणीभूत ज्ञाळों, तर मग कोण कोणाचें निवारण करील? 
कोण कोणाळा विचारीळ ? आणि मग वेदविधि कोठें 
उरतीळ १? या कळीमध्य आमचा दाखला देऊन, विषयांध 
पुरुष आह्यांसारखेंचे आचरण करतील ! तुह्ली शहरिजन्रेष्ट 
वेदशाखत्रांचे संरक्षक आहां ! धर्माचे प्रतिपादक आहें! तव्हा 
जुह्यां शुद्ध बह्मवृंदांना आम्ही साष्टांग नमस्कार घाळून, हेंच 
मागणें मागतों कीं, ह्या त्रतबंधाच्या आग्रही तुम्ही पडूं नये. 
षडूगुणश्वर्ययुक्त दयानोवि औपांडुरंग आमचे. आराध्य देवत 
आहे ! आणि श्रीपेढरीनाथाची शाक्त सर्वाधिष्ठात्री रुक्मिणादेवी 
आमची मातोश्री आहे ! निगुंण ज॑ बह्म ते आमचे स्थितीचे 
स्थान आहे ! आदिनाथापाखून आमची संमदायपरंपरा आहे ! 
अवधूत चिन्ह निर्भय मुद्रा आह्लीं धारण केल्या आहेत !- आणि 
औविहृळाचें पविञ् नांव हेंच आमचे नित्याचे सेवन आहे ! त्री 
व मुद्या श्रेष्ठांनीं आह्मांला क्षमा करावी. या भूमंडळावरीळ सकळ- 
तीर्थांनीं आम्हांला दृष्टांत देऊन तीर्थाटन करण्याविषयी अनुज्ञा 


अंक ४ था. 


प्रवेश पाहिला. 
स्थळ- कर्‍हाड नगरी. 

( राजवाड्यांत, राजा रामराजा चाची खी, राणी सीताबाई, श्री- 
मद्गागवत ग्रंथ पुढें घेऊन बस्तली आहे व तिच्या शेजारीं तिची 
सखी कमळा बसली आहि व पलीकडे दासी पिंगला उभी आहे असा 
. पडदा उघडतो. ) 

सीताबाई- ( श्रीमद्वागवत ग्रंथाची पानें चाळतां चाळतां ) 
सखे कमळे, काळ कुठपावतर वाचलं होतं त॑ आहे ना तुझ्या 
व्यानांत ? सांग बरं कुठपावतर वाचलं होतं ते ! 

कमसळा- काल ना ? हो; आहे माझ्या ध्यानांत. उत्तानपाद 
राजाचा मुळगा धुवबाळ, भगवंतांच्या स्वरूपी एकाग्र मन क- 
रून समाधि लावून बसला होता, त्यामुळं सर्व विश्वाचे प्राण 
एकदम कोंडले ! तेव्हां सारे देव शेषशाई भगवंताळा शरण गेले; 
नी प्रार्थना करूं लागळे कीं, हे देवाधिदेवा, शेषशाई नारायणा, 
आमच रक्षण कर ! हा प्राथना ऐकन भगवंतांना ढेवांना अभय 

दळ, नात गरुडावर बसून मध्वनांत शवबाळापुढे येऊन 
"“' राहिळे ! पण धववाळ डोळे उघडन भगवंतांच्याकडे पाहींना ! 
तेव्हां भगवंतांनी धुववाळाच्या हठय़ांतून आपलं स्वरूप गुत्त केलं! 
हढ्य़ांतळ भगवंतांचे स्वरूय गुत्त होतांच अुववाळ नेत्र उवडून 
पाहूं ळागळा ! तो हृदयांत असळेळं भगवंतांचं स्वरूप आपल्या" 
पुढं उभं आहे असं त्यानं पाहिळं ! तेव्हां तो गोंधळून गेळा ! 
पुढे उभे राहिलेल्या भगवंतांची स्तुति करावी असं त्याच्या मनांत 
आलं; पण त्याळा कांहीं सुचेना ! धरुवबाळाची उडालेली हो 
ध]ठळ भगवंतांनी ओळखून, त्यांनी आपल्या हातांतील शंख 
- सुबबाळाच्या गाळाळा लावला ! तेव्हां धुवाळा वाणी फुटून तो 


> 


$” 


अंक ४ था. ११प 


भगवंतांचा स्तव कं ळागला ! धुवबाळानं केळेळो भगवंतांचा 
स्तव तुम्ही काळ थोडासा वाचळा, नी आज त्याच्यापुढे वाचा- 
यचा आहे ! कां ? खरंना पण १ सांगितळंना मीं बरोबर ! 
सोताबाई- कमळे, अगदीं बरोबर सांगितलंस ! काळ धरव- 
बाळानं शेवटीं भगवंतांना असं म्हटलं की', हे देवा ! त साक्षात्‌ 
कल्पतरु असं असून, ठेहादिकांनीं भोगण्यास योग्य, अशीं खख 
जीवांनीं तुजपाशीं मागणं हें अगदीं अयोग्य होय ! कारण जीवांना 
ही सुखं नरकांत देखीळ शवतुल्य देहानं उपभोगितां येतात ! कमळे, 
आतां यापुढं ध्रबबाळ देवाला म्हणतो, 
या निर्वृतिस्त नुभूतां तव पादपद्ा- 
ध्यानाद्भवज्जनकथाश्रवणेन वा स्यातू। 
सा नह्मणि स्वमाहेमन्यापि नाथ माभ्रू- 
त्कित्वंतकासिलुलितात्पततां विमानात ॥ १ ॥ 
हे विश्वनाथा ! तुझ्या पाटपद्माचे ध्यान केळे असतां, किंवा 
तुझ्या भक्तांच्या कथा भ्रवण केल्या असतां, प्राप्त होणारं खस, हे 
प्रत्यक्ष निजानंद्‌ जम्हाच्या ठिकाणीं सुद्धां नाहीं ! मग स्वर्गात 
जाऊन पुण्यांश संपल्यानंतर पुन्हा जन्ममृत्यूच्या फेऱ्यांत सांपड- 
णाऱ्या जीवांना तें मिळणं अशक्य होय, हें सांगणं नकोच ! 
बाई कमळे, यासाठीं धुवबाळ ह्मणतो, 
भक्ति सुहुः प्रवहतां त्वांये मे प्रसंगो 
भूयादनंत महतामसलाऱायानास्‌ । 
थेनांजसोल्मणसुरुव्यसने भवाष्धि 
नेष्ये भवद्रुणकथामृतपानमत्तः ॥२॥ 
हे अनंता ! तुझ्या ठिकाणीं अखंड भक्ति करणाऱ्या शुद्धचित्त 
सत्पुरुषांच्या संगतीची मळा नेहमीं जोड दे. म्हणजे अशा सत्स- 
मागमाच्या योगानं मळा तुझें गुणकथागृत प्राशन करण्यास 
मिळेळ ! नी त्यामुळं अनेक दुःखांनीं भरलेल्या ह्या भयंकर भव- 
सागरांतून मी सहज तरून जाईन ! 
तेन स्मरंत्यातितरां प्रियमीरा मर्त्य 
ये चान्वदः सुतसुहृदयरहावित्तदाराः । 


११६ भ्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 
ये त्वब्जनाभभवंदीयपदारविंद- 
सौगंध्यलुब्धह्ृदयेषु कुतप्रसंगाः ॥ ३ ॥ 
हे देवा कमंलनाथा ईश्वरा ! ज्या भगवद्धक्तांचे मनोभूंग तुझ्या 
चरणकमलसुगधांळा लोलुप झाळे आहेत, अशा संतांचा मळा नेहमी 
समागम दे. कारण, देवा, अशा संतांची संगत ळाभळी असतां, दहाच 
नी पुत्रादिकाचं भान नर होऊन भगवत्पदीं चिंच तीन होऊन जातं! 
बाई कमळे, ऐकळंसना ! भुववाळ लहान होऊन त्यानं ठेखीळ 
साधुसंतांचा सहवास मळा नित्य घडावा, हेंच मागणं ठेवापाशीं 
मागितळं ! नी आमच्या या कर्‍हाड नगरींत तर; साधुसंत द्रटीस 
पडळा कीं, भर दोनप्रहरी त्याची विंड काढून त्याला सुळावर दण 
चाळलं आहे ! हे. ठीक नाहीं ! साधुसंतांची हत्या करणं हें बोर 
पाप आहे ! ही मृत्युळोकची वस्ती क्षणिक ! देवाच्या वरच वा- 
ळावणं कधीं ग्रेईल याचा नेम नाहीं ! हणून आयुष्य आहे तवर 
पुण्याचरणानं वागत असावं ! मेल्यावर पापाचे झाडे यमाच्या 
घरीं दयावे ळागतीळ ! एक कीं दोन, कितीतरी प्रकारांना मा 
महाराजांना रोज हात जोडून प्रार्थना करून विनवीत आहे ! पण 
वाई, कुटिल मंत्र्यांनी नित्य महाराजांच्या कानांशा साधुसतांचा 
निंडा करून करून, महाराजांचे कान पूर्ण भरविळे. आहेत ! त्या- 
मुळं अळीकड तर महाराज माझं बोळणं ऐकून देखीळ वइनास 
झाळे आहेत ! बाई कमळे, या हारिभक्तांच्या हत्येमुळे नगरांत 
अकाली मृत्यु होऊं ळागळे आहेत ! कुत्री दिवसा राजी रडू लाग” । 
ळा आहेत ! अश्वशाळेंतील अश्व नी गोशाळेंतीळ गाई नेत्राठून 
अश्वु ढाळीत आहेत ! वासरं स्तनपान करीत नाहींशी क्षाला 
आहेत ! एक ना दोन, अशीं हजारो. अशुभ चिन्हं अळीकडे 
संत्र दिख ळागळीं आहेत ! नी या सर्व अरिष्टांचे फळ अह्याला 
लवकरच मिळेळ अशी मळा आतांशीं मोठी धास्ती वाटूं लागळी 
आहे ! ( इतक्यांत राजवाड्याबाहेरे गलबला होतो तो ऐकून ) 
व्या राजवाड्याबाहेर ही कसळी ग ओरड ऐकर ग्रेत आहे 
पात मोड ह्मणजे मळा धडकीच भरते ! पिंगळे, बाहेर 
बाई हे काय आहे ते ! (पिंगला निघून जाते.) कमळे? 


अंक ४ था' - ११७ 


साधुसंतांचं दर्शन घेऊन त्यांचं चरणतीर्थ घेतल्याखेरीज तोंडांत 
. अन्न घालायचं नाहीं, हो माझ्या बाबांचा नेम मी माझ्या आठवणींत 
आज पंचत्रीस वर्स पाहते आहे! नी त्यामुळं मी जंवर चाकणेस 
होतें तंवर मळा नित्य साठठसंतांचं दर्शन घडत असे ! लग्न झाल्यावर 
चचाकणेहून मी या कऱर्‍्हाडनगरींत आल्यावर देखीळ पहिळीं दहा 
वर्स, जंवर महाराजांची साधुसंतांवर निष्टा होती, तवर कधीं सठीं" 
सामासीं तरी साधुसंतांचं दर्शन मळा होत होतं! पण या उभ्या 
दोन वसात, साधुसंतांना पाहून महाराजांच्या तळव्याची आग 
' मस्तकाला जाऊ लागल्यापासून, कमळे, मळी एक दिवस देखील 
कुणा सर्पुरुषाचं दर्शन झालं नाहीं! (इतक्यांत ।पंगला 
परत येते, तिला उद्देशून ) पिंगळे, काय ग बाई, कसळी ग 
ओरड आहे? 

पिंगळा- बाईसाहेब, नगरांतीळ ब्राह्मण नी दुसरे नागरिक 
राजवाड्यापुढं जमून, आह्यांला राणीसाहेबांची भेट करवा; भाह्यां- 
ला राणीसांहेबांची भेट करवा, असं मोठ्यानं ओरडत आहेत ! 

सीताबाई- पिंगळे जा, नी त्या ब्राह्मणांना दंडवत वाळून, 
इथवर येऊन माझ्या हातून पूजा ग्रहण करावी अशी माजी प्रा- 
र्थना आहे, असं त्यांना सांग; नी त्यांना इथवर घेऊन ये. नी 
इतर नागरिकाला ह्णावं, तुती स्वस्थ चित्तानं आपापल्या धरीं 
जा. बह्मवृंठांच्या मुखांतून जशी आज्ञा निवेळ तरस वागायळा 
आह्ली तप्रार आहों! ( पिंगळा निघून जाते. ) 

कमळा- बाईसाहेब, बऱ्याच दिवसांनीं आजच महाराज 
नगर सोडून शिकारीळा गेळे! त्यांना गेल्याळा अजून प्रहर 
डेखीळ ज्ञाळा नाहीं! तो इतक्यांतच आपल्या नगरावर असं 
कोणतं संकट ओढ्वळं असेल वरे, कीं सर्व नागरिकांनी आपल्या 
चरणाजवळ इतक्या तातडीनं धांव घेतली ! ) 

सीताबई- कमळे, काय अपेळ ते असो ! मळा तर किनई 
- आतांशीं नित्य वेडींबांकडीं स्वर्भ पड ळागळीं आहेत ! मग 
आमच्यावर अखेर असं कोणतं भयंकर संकट ओढवणार आहे 
तें देवाळा ठाऊक ! ( इतक्यांत पिंगला ब्राह्मणांस घेऊन येते, व 


अंक ४9 था. ११९ 


अनुज्ञा मागण्याकरितां आह्यी यावेळीं येथें आळा आहों! तर 
आह्यांळा सुखानें निरोप दे! 

सीताबाई- भ्रेष्ठठो ! महाराजांना नित्य भाथना करून या 
पापमागीतून त्यांचं मन वळविण्याचा मी प्रयत्न करीत आहे! 
नी आज नाहीं उद्या, उद्यां नाहीं परवां, केव्हां तरी परमेश्वर 
त्यांच्या अंतःकरणांत सठ्वुद्धि जागत करीळ, अशा आशोेंबर मी 
दिवस कंठात आहे! हणून माझं तुह्या भ्रेष्ठांपाशीं नी सर्व नगर- 
वासी जनांपाशीं पदर पसरून हेंच मागणं आहे कीं, तुती धीर न 
सोडतां कांहीं दिवस तरी या नगरांत राहून आमच्या हांतून 
चवरणसेवा करून घ्यावी ! तुह्ली आमचे मायबाप ! तुमच्या रूपेच्या 
सावलींत आह्मी नांदत आहों ! अहो महाभागा, तुमच्या पुण्या- 
चरणाचा आभि या नगरांत रात्रंदिवस पेटला असून, त्यांत महा- 
राजांच्या हातून नित्य बडणाऱ्या उद्‌ंड पापराशी जळून खाक 
होत अहित! नौ त्यामुळंच महाराजांचं यश, वळ नी कीर्ति हीं 
इतके दिवस स्थिर राहिळीं आहेत! पण तुही जर आह्यांळा 
सोडून गेलां, तर मग आमचा प्रतिपाळ कोण करील ? अहो भ्रेए- 
हो, आल्ली अनंत अपराधी आहों! पण आमचे अपराध पोटांत 
वाळून, तुह्लीं मनांत आणिळेळा हा विचार माझ्यासाठी ह्मणून 
तरी कांहीं वेळ लांबणीवर टाका, हेंच माझं तुमच्यापाशी पुन्हां 
पुन्हां पठ्र पसरून मागणं आहे ! 

दुसरा ब्राह्मण- देवी, तुळा काय सांगावें ! हें सांगतांना 
माझा कंठ भरून येत आहे ! आज प्रातःकाळीं राजसेवकांनीं 
अत्यंत तेज'पुज अशा चार साधूंना, ते नगरांतून हिंडत असतां, 
वरून महाराजांच्या पुढे नेलें. तेव्हां महाराजांनीं, यांची नगरांतून 
धिंड काढून, यांना एका घटकेच्या आंत सुळावर चढवा, अशी 
आज्ञा केली ! तेव्हां इृतांनीं तत्क्षणींच त्या साध्रंच्या मुसक्या 
बांध्रन, त्यांच्या खांयावर खूळ दिळे, आणि नगरांतून त्यांची 
धिंड काढीत ते त्यांना वधस्थानाकडे घेऊन गेळे ! आपल्या आज्ि- 
प्रमाणे राजटूतांच्या हातून काम झटपट होते किंवा नाहीं, हे पाह- 
ण्याकारतां, महाराज शिकारीकरितां नगराबाहर पडण्यापूर्वी सर्व 


११८ श्रीज्ञांनेश्वरमहाराज. 


त्यांस बसावयास आसन आणून घालते. सीताबाई उठून ब्राह्मणांस 
नमस्कार करते. त तिला “अखंड सोभाग्यवती भव' असा आशीवीद्‌ 
देतात. ) महाराज, या आसतावर बघ्रून शांत व्हा, नी माझ्या 
हातून प्रजा ग्रहण करून मग प्रसनाचित्तान जी आपळी अनुज्ञा 
असेळ ती आह्मां सेवकांना कथन करा ! ( स्व ब्राह्मण आस- 
नस्थ होतात; इतक्यांत पिंगळा पूजासाहित्य आणून देने. सीताबाई 
त्यांची पूजा करून त्वांचे पादृतीथ घेते. ) 

पहिला त्राह्मण- शुभं भवतु ! हे देवी ! राज्यांत व्याप्ररूशा 
प्रधान आणि ग्रामर्सिह़ सेवक जमल्यावर, आह्या प्रजा सुखान 
कशी नांदणार ! जो खजा आपल्या राज्यांतील लांकांचा मन 
संत ठेवितो, त्यांना आपळे पंचप्राण समजून त्यांचा प्रात” 
पाळ करतो, त्याळाच राजेश्वर ह्मणावें ! स्त्वगाति्ष धमपत्नाचा 
त्याग करून, ज्या राजानें अनीतिदासीचा पदर धरळा, त्या 
राजाच्या हातून प्रजापाळन कर्से होणार ! महाराजाचे चित्त 
अलीकडे अधर्मपंकानें माठिन ज्ञाळें आहे ! सुहृद, रजा आणि 
भूसुर यांच्या अकल्याणाचें चिंतन महाराज अळीकडे करू ला 
गळे आहेत ! जे आमचे महाराज एर्वी शरत्काळीच्या चद्राभमःण 
निर्मळ आगि आकाशांतीळ धुवासारखे अचळ होते ! जे परवा पुण्य- 
शीळ आणि सत्यवचनी होते ! जे पूर्वा हातीं दानशस््र धरून सकळ 
प्रजाजनांचे दास्य छेडून टाकीत होते ! ज्यांच्या दानधमा चा 
ओकीं वाहतांना याचक कंटाळत होते ! ज्यांच्या दर्शनांन आह्मां 
भजचा आनंद गगनीं मावत नव्हता ! ज्यांची मधुर वाणी ऐकन 
आमचे कण सड तृत्त होत होते ! अशा आमच्या परमपूज्य पुण्य- 
श्लोक महाराजांनीं अळीकडे दृष्टसंग्रहाचे आणि साधानेप्रहाच 
नत स्वीकारून नित्यशः साधुसंतांचा छळ करून त्यांना सुळी 


ता जा क्म चाळविळा आहे, तो या आमच्या नेत्रांनी 
ला यापुढें पहावेनासा झाळा आहे ! राज्यांत अनेक अशुभ 
चिन्हें होऊं ळागल्य 


र्चे, देवी, तुझ्या कानावर आळें असेळच. तेव्हां 
. सवे नागरिकांनी हें राज्य सोडून दूरच्या रामराज्यांत जा- 
1 विचार केळा आहे ! आणि हे ठेवी, या गोष्टीस तझी 


१९० श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


शिकारी लोकांस आणि इतर परिचारकांस पुढें पाठवून देऊन, 
आपण स्वतः एकटेच मुद्दाम वधस्थानाकडे गेळे! तों तेथें _ 
आपल्या अज्ञिभमाणें राजदूतांनी सर्व तयारी केळी अस्वून, चांडा- 
ळही सूळ रोंब्रून, साधना सुळांकडे फरफर ओठून नेत आहेत 
अर्श महाराजांनीं पाहिळें ! साधूंचा हा चाळळेळा छळ नेत्रांनी 
पाहून महाराजांचें मुख पुञजन्माचा आनंद झाल्याप्रमाणे सुप्र- 
सन्न झाळें ! आणि त्या प्रसनमुद्रेने महाराजांनीं, हं! चढवा 
सुळांवर ! अशी चांडाळांना आज्ञा केळी, आणि त्या साधेंच्या 
अंतकाळच्या यातना डोळे भरून पहात महाराज तेथे कोतुकानें 
उभे राहिळे ! त्यावेळीं सकल नगखासी नेत्रांतून टपटप अश्रु 
ढाळीत अधोवबदन उभे राहिळे ! इतक्यांत त्या साधूंनी परम 
क्रोधाने स्व नागारेकांसमक्ष महाराजांना त्यांच्या तोंडावर .असें 
हाटळें कीं, हे दु राजा, आह्मां निरपराध्यांचा ठू निर्थक प्राण- 
घात करीत आहेस ! तरी आठ प्रहरांच्या आंत तूं पुत्रशोकाने 
विव्हळ होशीळ, हा आमचा तुळा घोर शाप आहे! 
तिखरा त्राह्मण- देवी, हा बोर शाप ऐकूनही महाराजांच्या 

अंतःकरणांत यत्किंचित भीति अथवा खेड उत्पन्न न होतां; 
किंवा त्या साधूंना शरण जाऊन त्यांचे पाय धर” 
ण्याची सदू्बुद्धि त्यांच्या हृदयांत जागत न होतां, उलट 
ते अधिकच कोपास चढले ! आणि क्रोधार्ने ळाळ होऊन त्यांनीं 
त्या साधूंस लत्ताभहार केळा ! आणि असे काक मीं आजपर्यंत 
पुष्कळ पाहिळे आहेत ! असें ह्मणून त्यांनीं चांडाळांस खूण 
केळी! त्याबरोबर चाडाळांनी तत्क्षणींच त्या साधंस मोक्षधामीं 
पाठविळें ! देवी, महाराजांनी त्यावेळीं आह्यां नागारिकांना त्या 
साठ््ची करुणा भाकण्यासही वेळ दिला नाहीं! (हा वृत्तांत 
ऐकत असत! 'सी.ताबाईचं देहभान नट होत जाता जातां शेवटीं 
ती बेशुद्द होऊन पडते. ) 


'कसळा- ( सीताबाईच्या डोळ्यांत 
हा साणधातक वृत्तांत बाईसाहेबांना 
सेसग तुझा आणला ! बाईसाहेब ! बाईसाहेब 


पाणी लावून ) अहा श्रेष्ठही! 
सांगून, कायहो हा भयंकर 
साहेब ! अहो बाईसहिब ! 


क 


च्ऱ 


»अंक'४-था. १२९ 


(इतक्यांत राजपुच्न बाळरष्णा आई ! आई ! अशा हाका मोरोत 
प्रवेश करतो; व सीताचाईजवळ येऊन पाहतो तों ती बेशुद्ध पडली 
आहे अर्से त्यास दिसत. ) 

बाळकृष्णा-कमळे, माझ्या आईला कुणी कायकेलंग! 
तिळा काय़ ग झालं! ती असं कां कढ लागली ? आई! आई! 
आईग ! ए आई ! 

कमळा- बाईसाहेब, युवराज हाका मारीत आहेत ! त्यांचेकडे 
डोळे उघडून पहा ! तुमची ही अवस्था . पाहून ते फार भेदरून 
गेळे अहित ! तर उठून त्यांना जवळ घ्या कीं हो ! (बाळरुण्णास 
जवळ धेऊन त्याचे तोंडावरून हात फिरवून ) महाराज ! तुल्ली 
भिऊं नका बरं ! आईसाहेबांना सहज आमच्याशीं बोलतां बोळ- 
तां एकदम चक्कर आळी आहे ! त्यांच्या डोळ्यांना मीं आतां 
पाणी ळावळं आहे ! त्या आतां सावध होतीळ बरं ! 

बाळकृष्णा- आई ! ए आई ! आईग ! माझ्याशी बोळ कीं 
ग ! माझ्यावर रागावळी आहेस, ह्मणून का ग मळा ओ देत 
नाहींस ? आई ! ए आई ! माझ्यावर अशी रागावरे नको ग! 

सोतांबाई- ( मुळाचा शब्द्‌ ऐकून खडबडून उठून व त्याला 
हृद्याशीं घट्ट धरून आगि त्याचें चुंचन घेऊन ) माझ्या राजहंसा; भिऊं 
नको! मळा किनई भोंबळ आळी होती! बाळा, मळा सोडून इतका 
वेळ कुठे रे गेळा होतास ! मी तुझी पाखरासारखी केवढा वेळची 
वाट पाहात आहि ! बाळ, महाराज आले कोरे शीकारहून परत ! 

वाळकृष्गा- आईग! मी महाराजांच्याबरोबंर शिकारीला 
गेला, ह्मणून महाराज माझ्य़ावर रागावळे ग! आणिन्माझ्या 
आंगावर ओरडून, चळ चाळता हो घरीं ! असे ह्मणून त्यांनीं 
मला चार कोसांवरूनच परत पाठविळें ! आणि-मी आतां नगरांत 


* मैणार नाही, असे मळा रागारागाने ह्मगाळे ! आई, महाराज 
"“आतांशीं मळा असं हिडीसपिडीस कां ग करूं लागळे आहेत! 


मजवरचा लोभ त्यांनीं कांग कमी केला ! आई, पण महारा- 
जांप्रमार्णे तू नको हो माझ्यावरची माया पातळ करूं ! ( सीता- 


' बाईला चिकटून ) आई, तूं नाहीं-नाःमळा दूर लोटणार ! 


१0) 


१२९२ श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


सीताबाई- बाळा, तूं माझे पैचप्राण! तेव्हां तुळा दूर 
ळोटून मी कशीरे जिवंत राहीन ! बाळा, यापुढे तूं बरीक मला 
सोडून क्षणभर देखीळ दूर जात जाऊं नको बरं! बाळ, या श्रेष्ठांना 
नमस्कार कर, नी यांचं चरणतीर्थ घे! म्हणजे माझ्या राजसा? 
यांच्या आशीर्वादानं महाराज. तुजवर पूर्वीभ्रमाणं प्रेम करूं लाग- 
तीळ बरं! ( बाह्मगांस उद्देशून ) श्रेष्ठठो ! मी आपलं हें बाळ 
तुमच्या ओटींत वातळं आहे ! तर हे आपलंच आहे असं समजून 
्राळा आपला आशीर्वादपसाद्‌ द्या! ( बाळरुष्णा वाह्मणांची 
पुजा करून त्यांचें च्रणतीर्थ घेतो. ) 
पहिला ब्राह्मण- दीर्वायुष्मान्‌ भव ! युवराजा, तो जगच्या- 
ळक प्रभ तुळा उदेड आयुष्य देवो ! आणि तुझ्या हातून सकळ 
राजकुळाचा उद्धार होवो! देवी, तूं चतुर आहेस! तूं विवेकी 
आहेस ! तेव्हां तुळा आम्ही काय सांगणार ? अनन्यभावानें तू 
परंमेश्वराळा शरण जा; त्याचा धांवा कर; ह्मणजे तो भक्तवत्सल 
प्रभु तुझ्याकडे कधींही पाठ करणार नाहीं ! 
सीताबाई-- महाराज, आपणही या आपल्या धर्माच्या 
कन्थेकरितां देवाळा संकट घाला ! ह्मणजे तुमच्या भिंडेस्तव देव 
आमचा सांभाळ करीळ ! ( इतक्यांत एक राजसेवक प्रवेश करतो. ) 
राजसेवक - ( लांच उभा राहून मुजरा करून ) बाईसाहेब, 
महाराजांच्या आज्ञेवरून मी राजकार्याकारितां जात असतां, 
जेथून आठ कोसांवर वीस हजार संतांचा मेळा बरोबर घेऊन, 
अत्यंत तेजःपुंज असे एक बालवस्री संतत्रेष्ठ आपल्या नगरा- 
कडे येतांना माझ्या दृटीस पडले ! तेव्हां मीं त्यांच्यापुढे लोटांगण 
वाळून आणि हात जोडून, महाराज, आपण इकडे कोणीकडे 
जात आहां? ह्मणून मीं त्यांना विचारिळे. तेव्हां आमच्या 
चाकणच्या महिपतरावांची कन्या, सीताबाई, या कऱहाडनगरींत 
राहात आहेत; महिपतरावांच्या आग्रहावरून त्यांना भेटण्याकरितां 
ता कऱहाडनगंरींत जात आहो, असें ते मळा हणाले ! तेव्हां 
र य आडवा होऊन, त्यांना शरण जाऊन, नगरांत न 
यण्याविषयी त्यांना प्रार्थना केळी; आणि महाराजांच्या अंतःकर- 


अंक ४ था. १२९३ 


णांत साधुसंतांबद्दळ सांप्रत अप्नीति उत्पन्न झाली असून, प्रत्यही 
अनेक साधुसंत कऱर्‍हाडनगरींत राजाज्ञेनें सुळावर जात आहित, 
म्हणून मीं त्यांना सांगितळें ! तेव्हां त्यांनीं माझी भरार्थनः 
मान्य केळी आणि तेथेंच शिबिरें देऊन राहण्याचे त्यांनीं ठरविले ! 
आणि मला ह्मणाळे, तुळा सीताबाई ठाऊक आहेत.काय ! यावर 
मीं हो हाटलें. तेव्हां ते मळा ह्मणाळे, मी अलंकापुरीचा ज्ञानदेव, 
त्यांच्या दर्शनाकरितां आळी आहे; तर रूपा करून येथवर येऊन 
मला दर्शन देऊन जावे, असा माझा निरोप त्यांना कळीव ! तेर्व्हा 
मीं कळवितो असे म्हणून त्यांचे चरणीं मस्तक ठेविळें आणि त्या 
संतभ्रेष्ठांचा निरोप बाईसाहेबांना सांगण्याकरेतां मी तसाच मुद्दाम 
माघारा फिरलो! श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांचा निरोप वाईसाहे- 
बांच्या कानांवर मीं आतां घातळा आहे, तरी राजकार्याकरिर्ता 
निघ्रून जाण्याची मळा अनुज्ञा असावी ! ( सीताबाई मानेने बरे 
ह्मणून खुचविते व सेवक निघून जातो. ) 

तिसरा त्राह्मण- देवी, अशा संकटसमय्री, हे साक्षात्‌ 
लक्ष्मीकांत श्रीविष्णाच तुळा संकटमुक्त करण्याकरितां आणि 
आह्मां सर्वांचा उद्धार करण्याकरितां धांव घेत इकडे आले 
आहित, असें समज! तर आतां विळंब न करतां, युवराजाला 
बरोवर घेऊन, त्या संतश्रेष्ठांच्या दर्शनाळा जा, आणि त्यांच्या 
ओटींत युवराजाळा घाळ ! ह्मणजे सकळ आरेडांतून तूं सुक्त 
होशील ! 

बाळकुष्णा- आई ग, आजोबांनी ज्या जगदुरूंची सेवा 
तुळा करावयास सांगितळी आहे, ज्यांचे स्वरूप ध्यानीं आणून, 
नित्य प्रातःकाळी ज्यांच्या नांवाचा त सहस्रजप करीत असतेस, 
ज्यांच्या अद्भुत ळीळा मला सांगून ज्या श्रेष्ठांचे नांव मजकडूनही 
दिवसांतून तूं दहापांच बेळां घेववीत असतेस, तेच कागहे 
श्रीज्ञानेश्वरमहाराज ! 

सीताबाई- बाळा, तेच हे जगदुरु श्रीज्ञानेश्वरमहाराज बरे ! 

बाळकृष्णा- आई, तर मग मला त्यांचें एकदां दर्शन करव 
ग! चळ, आपण त्या जगद्रुरूंच्या शिबिराला जाऊं ! त्यांची 


१२९४ श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


भार्थना करून त्यांना आपल्या वाड्यांत. घेऊन येऊं ! ते येथे 
आले ह्मणजे त्यांचें प्जन करून त्यांना भोजन देऊं ! आणि मग 
त्यांचा शेषानप्रसाद्‌ भक्षण करूं! 
सीताबाई- वाळा, हा तुझा विचार कसा रे घडून मेईल ! 
आपण हीन, दीन, महापातकी, दु आहो ! साधुसंतांचा निव्य 
वध करून आपण पातकांचे मंद्राचळाएवढे ढीग किरे रंचळे 
आहित ! तेव्हां बाळा, आपल्यासारख्या घोर पातक्यांच्या वरी 
ते महावेष्णव संत कोठले रे यायळा! एवढं कुठलं रे बाळा . 
आपलं थोर भाग्य! बाळा, आपण कडुंकारळीं किरे पेरळीं 
आहेत, त्यांना अग्रतफळं कशीं बरं येतील ? खेरीज महाराजांची 
प्रार्थना करून त्यांच्याकरवीं या संतश्रेष्ठांना वरा आणविळं असत, 
तर बाळा, महाराजही या वेळीं नगरांत नाहींत ! 
बाळळूष्णा- आई, महाराज नसले ह्मणून काय झालं! 
मीच आमंत्रण देतो त्यांना ! महाराज काय आणि मी काय एकच! 
सीताबाई- वाळा, तू अज्ञान लहान मूल ! तुझं आमंत्रण * 
ते कसं बरं मान्य करतीळ ! / 
बाळक्कुष्णा- आई, पण चलेनास बरें मळा वेऊन तेथवर ! 
मी पोर ह्मणून मार्झे आमंत्रण त्यांनीं नाहींच पतकरळें, तर तेथवर 
गेल्यानें संतदर्शनाचें थोरपुण्य तरी घडेळ ! आई, संतदर्शनाचा 
माहिमा थोर आहे, अर्सते तूंच परवां वाचीत होतीसना ? आई, 
संतांना वारंवार नमस्कार केल्यानें सकळ दोष निघून जातात ! 
सीताबाई- वाळा, जाऊं बरं आपण त्यांच्या दर्शनाला. 
( ब्राह्मणांस उद्देशून 3 ग्रेष्ठहो, महाराजांच्या अनुज्ञेशिवाय संत- 
दशनाला जाणं हा शास्त्रांत अधर्म गणळा 
मीं कसा आाचरावा ! 
हा ब्राह्मण- देवी, पतिआक्ञेबांचून स्रियांनी कोणतही 
४ यता पतिवताधर्म शास््रांत सांगितळा आहे खरा; १ 
पण ज्या योगानें श्रीहार्चरण जोडतीळ, तो जरी अधर्म अ- 
ती णी अवश्य आचरावा ! देवी, भरतानें मातृवचन ऐकले 
अक रामचंद्राचे चरण त्याला जोडळे असते काय ! 


आहे ! तर हा अधर्म 


4-*श” 


"रअंकः ४ यथा: १्२्पु 


पितरवचनाचा परल्हादानें अव्हेर केळा नसता तर भगवान नरहरि. 
त्याला कसे भसन्न झाले असते ! देवी, बळीरने शुक्रवचनाचा 
अनाद्र करून श्रीवामनाळा निपाद्‌ दान अर्पण केळे ! गोळणी 
्रतारांना टाकून श्रीकष्ण प्रभूच्या रूपीं तल्लीन झाल्या ! करषि- 
पत्न्यांनीं भ्रतारांचे वचन मोडून श्रीरष्ण प्रभला अन चारले ! 
त्यांनीं जर शाखत्रवचन पाळिलें असतें, तर श्रीहरिचरण 
त्यांना अंतरे असते ! म्हणून सगतों, देवी, शाख्विचार मनांत 
आणून या दुर्लभ संतदर्शनाचा अव्हेर करण्याचें कांहीं कारण 
नाहीं ! संतसेवन हेंच शाख्राचें मुख्य सार आहे ! आणि संत- 
समागम हाच नित्य वैकुंठवास आहे'! 

सीताबाई- महाराज, आपण अनुज्ञा करीत आहां, हं सा- 
क्षात भगवंतांचेच वचन आहे असं समजून, मी या माझ्या 
बाळाला बरोबर घेऊन, आतांच संतदर्शनाळा जातें ! ( सीताबाई 
व बाळरुष्णा ब हण'स नमस्कार करितात. ) 

पहिला ब्राह्मण- देवी, तुझें ईप्सित तुळा प्राप्त होवो ! 
आणि युवराजा, संतरूपेनें तूं दीर्घायु होऊन या भतळावर उदंड - 
काल राज्य कर ! ( सर्वे ब्राह्मण निघून जातात. ) 

सोताबाई- कमळे, चळ वाई ! या माझ्या राजहंसाळा कडे- 
वर घेऊन चळ माझ्याबरोबर ! ( कमळा बाळरूष्णास कडेव( 
घेण्याकरिता पुर्ढे हेते; पण बाळरूप्णा मार्गे सरतो. ) 

बाळकृष्णा- आई, मी नाहीं हिच्या कडेवर बसणार! मी 
चालतच येईन ग] र क्र 

साताबाई- बाळा, असं काय करावं बरं! आपल्याला 
फार दूर जायचं आहे! इतक्या ळा ' कसा बरं चालशील ! 
ठर चालतांना थकशीळ ! तुझे पाय दुमतीळ ! कमळेच्या जवळ 
जायचं नसळं, तर माझ्या सोुल्याळा मीच कडेवर घेतें ! 
( त्याडा उचलून कडेवर घेऊन ) आतां झालं ना ! (जातां जातां) 
कमळे, माझ्या बाळासारखं गुणाचे बाळ बिभुवनांत सांपडायचं 
नाहीं बरं | ( त्याचें चंबन घेते. 3 

( सर्व निघून जातात व पडदा पडतो. ) 


१२६ भ्रीक्ञाने्वरमहाराज- 
प्रवेश दुसरा. 


क 


र्थळ- कऱर्‍हाडनगरीजवळचा पभदेश- 

( श्रीनिवृत्तिनाथ, श्रीज्ञानेश्वरमहाराज, सोपानदेव, मुक्ताबाई, 
नामदेव, गोराकुंभार, विसोबाखेचर, सावतामाळी, नरहरि सोनार, 
सेना न्हावी, नरसी मेहता, चोखामेळा, इत्यादि तीथयात्रस निघा- 
ळेळे संत हाती टाळ, विणा, सरदंग व पताका घेऊन भजन करीत 
घरवेश करतात. ) 

सद त ाऊनलाठात ॥ वाचेसीह्मणावेरास- 
_ कृष्ण ॥१॥ हारिबोलाहरिसुकुंदखुरारी ॥ माधवनरहरि- 

कशीराजा ॥ २॥ ऐसाछंदवाचेसर्वकाळजया ।॥ ना- 

माह्णेतयादोषकेंचे ॥ ३॥ 

नामगाऊंनामध्याऊं ॥ नामावेठोबालावाहूं॥ १॥ आ- 

ह्लीदैवाचेंदेवाचे ॥ दासपंढरीरायाचे ॥२॥ टाळदिंडी 

घेउनीहातीं ॥ केडावराजगाऊंगीतीं ॥ ३॥ नामाह्मणे 

ळाखोळीसदा ।। अनंतनामेंवाहूंगोविंदा ।। ४ ॥ 

हे दीनदयाळा, पतितपावना, भक्तवत्सळा, करुणाघना) पंढरी- 
नाथा, तच माझी जनकजननी, तूंच माझा इष्टमित्र, तूंच मार्झे 
गणगोत, तेच माज्ञें कुलदेवत, ठूँंच मारक्षं त्रततीर्थ, माझा धर्म, 
अर्थ, काम आणि माझें मोक्षसाधन काय ते तूंच ! हे अंतरसाक्ष 
वैतन्यघना देवा, हे खरें का खोटे, ह॑ तुळाच ठाऊक! 
असें असून 

कांगाकेदावराजामोकालेलेंमाते ॥ नयेसीसांगातेसांभा- 

ळीत ॥ १॥ च्ितातुरथोरपडळोयेपरजनीं ॥ नादिसेमा- 

झकोणीजिवळग ॥ २॥ फुटोनीहृदयहोतीदोनभाग ॥ 

वबहुतउडेगवाटताती ॥ ३ ॥ नामाह्ामाणेआपुल्याअनाथा 

सांभाळी ॥ येऊानेहृद्यकमळींराहंमाझ्या ॥ ४ ॥ 

ज्ञानेश्वर- विष्णुदासा नामदेवा, सावंध हो ! सावध हो! 
अरे, भ्रेमजिव्हाळा तुझे पोटीं असतां तूं वरचेवर कां बरें खंती 


र ह” री 


*» अंक ४ था. १२७ 


करतोस ? हे भक्तराजा, तुझा सुखानंद॒ बिभवन चालके पंढरीनाथ 
तुझ्या हृदयीं सगुणरूपानें नांदत असतां, ठू कां कष्टी होतोस ? 
मृगनाभींत सुगंध असून, त्या सुगंधाकरितां अज्ञानाने तो जसें 
घोर वन. धुंडीत बसतो, तसा ठू आम्मस्वरूपाळा न ओळखून 
श्रीविळाच्या वियोगदुःखानें व्यर्थ कां [शीणतोस ! अरे, दुदैवी 
प्राण्याच्या घरांत अगणित द्रव्य पुरळें असून, ते नेत्रांनी न दिसि- 
ल्यामुळे, तो जसा उपवास करीत बसतो, तशी तुझी स्थिति 
झाळी आहि ! 

नामदेव- बापा ज्ञानराजा, जो सनकादिकांचे निजध्यान, 
नीलय्रीवांचें मरियभूषण, नारट्‌ तुंबरु ज्याचे गुणानुवाद रावंदिविस 
संभ्रेम अंतःकरणाने गातात, तो पुंडळीकाचा वरदानी, रुक्मिणी- 
कांत, कासेला पितांबर वेष्टून, कटावर दोन्ही कर ठेवून, जगदुद्धा- 
राकरितां विटेवर उभा आहे, तो भक्तकैवारी विद्ळराजा मळा 
दाखवा ! अहो ज्ञानसागरा, मी ज्ञानशून्य आहे. मळा योगयुक्ति- 
साधन माहीत नाहीं. माझी विश्रांति काय तो जगज्जीवन श्रीपांडु- 
रंग ! तो मळा दाखवा ! त्याच्याकरितां माझे पेचप्राण व्याकूळ 
होत आहेत ! 

ज्ञानेश्वर- प्रेमळ भक्ता नामदेवा, तो अविनाशी, सर्वव्या- 
पक, सर्वसाक्षी, जगच्चाळक प्रभु, गगनाप्रमाणें सर्वत्र सर्वदेशीं 
व्यापक आहे ! तो जेथें नाही, असें एकही ठिकाण नाहीं! तो 
तुझ्या हृदयांत नांदूत आहे ! तर हे वैष्णवभ्रेष्ठा नामदेवा, मेद- 
भाव सांडून हृदयीं अद्वेत ओळख 


क 


नामदेव- अहो ज्ञानराया) हें तुमचें बोलणें मळा लटके 
वाटतें ! चातक ज्याप्रमाणें आकाशांतून कोसळणारे मेवजळच 
प्राशन करितात किंबा पतिवता ज्याभमाणें पतीवांचून इतरांच्या 
कथा कानानें ऐकत नाहीत, त्याप्रमाणे माक्षें मन श्रीपेढरीनाथा- 
पेत रमतच नाहीं ! ज्ञानराया, सर्व पदार्थात मृत्तिका 
आहे तशी ती साखरेंतही आहेः म्हणून साखर सा- 
तीव गत असलेल्या बालकास, साखरेऐवजी म्ार्तका दला, 
मृत्तिकृत त्याळा साखरेची गोडी लागून, त्यांचें समाधान 


शर्ट श्रीक्षानेश्वरमहाराज. 


होईळ काय़ ! तसें आपण जें ज्ञान मळा सांगत आहां, ते जरी 
खरें आहे तरी, ी 
सर्वभावेंमजतेचिरूपआवडे ॥ जेंपुंडाळिकापुढेंउभेअसे 
॥ १॥ तोमाझाविठ्ठळुदावादादिभरी ॥ आसमीनकरी- 
आणिकांची ॥ २॥ कायावाचामनेंतोचिमजव्हावा ॥ 
गीतांगातांजिवासुखवाटे ॥ ३ ॥ ऐकावाश्रवणींपहावा 
तोच्नयनीं ॥ नवजावाजवळूनिदुरीकोठे ॥.४॥ सर्व- 
सुखमजआहेत्याचेपायीं ॥ आणिकांच्यावाहीनपडेक- 
दां1 ५॥ तेथेमाझमनरंगलेभभावे.।। सुखयेगेजिवेदे- 
खिलंडोळां ॥ ६ ॥। 
ज्ञानेश्वर- नामदेवा, धन्य! धन्य आहेस तू! तूं आपल्या 
एकविध भक्तीने श्रीपांडुरंगाळा आपल्या स्वाधीन करून घेतला 
आहेस ! पंढरीनांथाचा तू भेमभांडारी असून, देवाचें तूं विश्रांति- 
स्थान आहेस ! आणि ह्मणूनच तुझ्या संगतीचा लाभ म्यां केला 
आहे ! नामदेवा, भ्ेमरसावांचून उदंड ज्ञान काय होय ! तरी नाम- 
देवा, ज्या भक्ताने तू पंढरीनाथाळा आपल्या स्वाधीन करून घे- 
तळा आहेस, ती भक्ति कशी असावी, भजन, नमन, ध्यान, श्र 
वण आणणि मनन कर्से करावें, निजध्यासन कसें, धृति कोणती 
आणणि विश्रांति कशाला ह्मणावी, हे मळा समजून सांग ! या गोष्टी 
तुळा विचारून घ्याव्या, ही उत्कंठा माझ्या मनांत फार दिवस 
आहे : तरी हे भ्रेमळ भक्ता तुझ्या अनुभवाने जो साधन उपाय 
तुळा लाभला आहे तो मळा सांग ! 
नामदेव- बापा ज्ञानराजा, मी पूर्ण अज्ञानी, तुही प्रत्यक्ष 
रनह्ममति, सर्वज्ञ, उदार. ह्मणून तोर्थयात्रेस निवतांना माझ्या 


""क्रनाथांनीं मळा तुमच्या हातीं निराविळें ! असे असून ठ्ह्मी 
मला अध्यात्मज्ञान बिचारितां ! पण; 


क चेपोसर्णेमीपंढरीराया चे ॥ एवढेभाग्यकेचेंजाणि- 
२0 ॥ गोहेबहुथुननोहेज्ञानशील ॥ दासमीदुर्वळ- 


नता ॥२॥ 
ञ प 
शानसागरा, कल्पतरूनें ळपणाच्याद्वारी भ्रेऊन याचना 


“ 
ह» 


म 


: अंक-४ था. २१२९ 


करावी, त्याप्रमाणे तुही सर्वज्ञ अस्रून आंगी लहानपण घेऊन 
या गोष्टी मळा विचारीत आहां ! पण माता ज्याप्रमाणें आपल्या 
बालकःच्या बोवड्या शब्दांचें कौतुक करते; तशी तुझी ज्ञानमा- 
उठला, माझे कोतुक करून माझें सुख वाढवीत आहां ! ह्यशन जरस 
बडें वांकडें मळा बोलतां येईल तसें मी बोलतों! 
ज्ञानश्वर- नामदेवा, तुक्षे मेमळ बोल स्वानंदुजळरूप 
आहेत ! तूं पंढरीरायाचा अंतरंगभक्त! तेव्हां ठक्षें ज्ञान अल्प करस 
होइल ! असृताची सरी जशी दिव्य औषप्रींनाही थेणें कठीण, 
तशी तुझ्या ज्ञानाची बरोबरी कोणाळाही करतां येणार नाहीं । 
तुझें ज्ञान विश्वोद्वार करण्यासही समर्थ आहे ! तुझी रसाळ १- 
चर्ने ऐकण्यासाठी माजे कर्ण उत्कंठित झाळे आहेत ! तरी हे 
भक्तराजा, माझी एवढी आर्त पुरव ! 
नामदेव-- 
सर्वभ्रूतींदयासर्वभारवेकरुणा ॥ जेथेसीवूंपणासावळळा 
॥१॥ भजनतयानांववाटेमजगोड ।। येरतेकाबाडयेणे 
वीण ॥ २॥ नसनंतैनम्रतानदेखखणदोाष ।। अंतरींप्र- 
काशस्वानंदाचा ॥३॥ येरतेंदांभीकजाजगादेमायावी ॥ 
विश्वाससी जीवींनधरींत्याचा ॥ ४ ॥ ध्यानतयानांव- 
निर्विकारानिके ॥ जेंविश्वींदेखाविठोबासी ॥ ५॥ अ- 
खंडदृदर्यीतेचिआठवण ॥ साजिरेसमचरणाविटेवरी 
॥६॥ नादोलुब्धजेशीआसक्तहरीणी ॥ जायविसरूनि- 
देहभाव ॥७॥ यापर्रीत्ळीनहढराखीमन ॥ यानांवश्र- 
वणआवर्डाचे ॥८॥ व्यवसायींचित्तठेवोनिकृपण ॥ 
लाभाचेंव्वितनसर्वकाळ ॥ ९॥ यापरीअखंडस्वाहितवि- 
चारण ॥ करिजेमननसत्वशीळ ॥ १०॥ परपुरुषींजैसी- 
आसक्तजारिणी ॥। नलगेतिचेसनींकासधंदा ॥ ११९॥ 
कोटकभिंयुटीयेजेंअनुसंधान ॥ नि्केनिजध्यासनएक- 
वीध ॥ १२॥ सर्वभावेएकविठ्ठळचीध्याये ॥ सर्वभूतीं- 
पाहेरूपत्याचें ॥ १३॥ सर्वोहूनिनिराळारजतमावेगळा ॥ 
भोगीप्रेमकळातेचिभाक्ते ॥ १४॥ सत्वाचासुभटुअसंग - 


१३० श्रीक्ञानेश्वरमहाराज. 


एकटु ॥ वेराग्यउझूट॒एकनिष्ट ॥ १५ ॥ प्रारधाचाभो- 

गनेणेदेहस्मयांति ॥ अखंडतेधृातिनिर्विकार ॥ १६ ॥ नि- 

वसिनामननिजलाभेसंपूर्ण ॥ नेणेस्वरूपज्ञान संकल्पाचे 

॥ १७ ॥ अचुरागंगोविडध्याइजेएकांतीं ॥ यापरतीवि- 

श्रांतिआणिकनाहीं ॥ १८ ॥। कायावाचामनेंहामाझा- 

अनुभव ॥ सांगितलासर्वेआवडीचा ॥ १९॥ नाभमाह्म- 

णेहचित्रालविलेंतेणे ॥ उदारसर्वज्ञपांडुरंगे ॥ २०॥ 

ज्ञानेश्वर- नामंदेवा, धन्य ! धन्य आहेस तू ! अहो संतहो, 
आजपर्यंत अनेक विष्पुभक्त ज्ञाळे आगि यापुदेही अनेक 
होतीळ, परंतु माझ्या नामदेवांचे हे गोड बोळ केवळ कवित्व 
नसून, हा निरुपम अमरतरस आहे !. अहो वैष्णवहो, या भतळा- 
बर अनेक शास्त्रवरेचे निर्माण होतील, अनेक विद्यावंत निपजतील, 
अनेक बुद्धिमान भेटतीळ, अनेक कवित्वकुशळता दाखवितील, 
अनेक आत्मज्ञानापरत जाणतीळ, अनेक वज्रासनीं बसवून योग- 
श्रेष्ठ होतीळ, अनेक आंगीं विरक्तता धारण करतीळ, अनेक 
श्रेष्ठत्व संपादून विळोकीं पूज्य होतीळ, अनेक पाठक बनतील, 
आणणि अनेक वाचाळपणा दाखवितीळ, परंतु माझ्या नामंदेवा- 
सारखी ही अपार सुखरविश्रांते कल्पांतींही कोणाळा मिळणार 
नाहीं ! अहो संतहो, माझ्या नामंदेवानें सांगितळेळी ही जिवींची 
खूण तुह्ली आपल्या जिवाशी जतन करून ठेवा, आणि त्याप्रमाणे 
वागा ! ह्मणजे तुल्लीही माझ्या नामदेवाच्या थोर भाग्याचे वांटे- 
करी व्हाळ ! य़ा माझ्या संतमुकुटमणी नामदेवाच्या श्रेष्ठत्वाची 

- खूण एक श्रीपांडुरंगच जाणे ! 
( इतक्यांत कऱ्हाड्या राजा रामराजा, याचा मळगा बाळरण्णा 
- त त्याची आई सोताबाई, दासीसेवकजनांसह प्रवेश करत!त. ) 

बाळकृष्णा- आईग ! 

पाहा तरूछायीं सकल सत बसलें ॥ भप्र० ॥ 

चाट खाचेतची आज आपलें, पूर्व॒ण्य फळळे ॥ १ 


उदार खरात ज्ञाननभींचे, मेघ पाहा वळले ॥ २॥ 
ग) भस कोतन करिती हरीचे दहभान नुरळं ॥३॥ 


- अंक ४ था. १२१ 


गप्रपंचतळमळ विसराने सारे, श्रीरूपी रमळे ॥४॥ 

कीतन कलछोळाच्या नांदे, अंबर हे भरठं ॥ ५॥ 

भजनाचा हा थाट पाहुनी, मन माझे रिझळें ॥ ६॥ 

या संतांच्या दुर्शानसात्रे, सकळ शीण हरळे॥७॥ 

संत बोल ते अस्रतगंगा, पीतां ताप पळे ॥८॥ 

दीन भाषणीं प्रार्थुूनि यांना, नेऊं घरीं आणले ॥९॥ 

साक्षसुखाची जोड मेळवूं, पूजुनी भावबळें ॥ १० ॥ 

दोबाक्षाचा प्रसाद मिळतां, जाइल भय सगळे 1 ११ ॥ 

( श्रीज्ञानेश्वरतहाराजांच्या पायांवर लोटांगण घेऊन ) 

संत माउली सकल जगाची, जाणुनी पद धरिळें ॥१२॥ 

( नमस्कार केल्यावर बाळरुप्णा श्रीज्ञानेश्वरमहारा जांच्या पुढे 
खाली दष्टि देऊन उभा राहतो. ) 

ज्ञानेश्वर- अहो संतहो, गळ्यांत मोहनमाळा वाळून आणि 
कर्णीत ज्ञानविज्ञान निवडणारीं कुंडळें घाळून नासाग्रीं हरि देऊन, 
समचरणीं उभी राहिळेळी ही शामतनु सुकुमार सुंद्र म॒र्ति 
पाहून, हा साक्षात्‌ गोकुळवासी श्रीरुष्ण प्रभ आपणा सर्वांना 
दर्शन देण्याकरितां गोकुळीहून येथवर धांवत आला आहे, अर्से 
मळा वाटतें ! ( बाळरुष्णास कडेवर उचलून घेऊन ) हे भगवंता 
गोपाळरष्णा, तुझ्य़ा दर्शनानें आज मी सुतार्थ झाळो ! आतां. 
या श्रे्ठासनावर वस्रून आम्हां सर्वत्रांच्या हातून पूजा ग्रहण 
करावी, आणि या ज्ञानदेवासह सकल संतांस धन्य करावें ! 

बाळकृष्ण[- ( साली उतरण्याचा प्रवत्न करून ) अहो 
संतश्रेष्ठा, महाराजा ज्ञानदेवा, मी गोकुळवासी भगवान श्रीकष्ण 
नसून श्षुद्ठ मानवंदेही कऱहाडनगराधिपाते रामराजे यांचा अज्ञ 
बाळक बाळळष्णा आहें ! आणि ती पलीकडे माझी माता 
सीताबाई उभी आहे ! तुझ्या सर्व भ्रेष्टांना घरीं नेऊन तुह्ञां सम- 
थांचे भक्तिभावार्ने पूजन करावें 'आणि तुह्या समर्थांना भोजन 
देऊन तुमचा शेषानञप्रसाद भक्षण करावा, ही इच्छा पोटीं धरून 
माझा माता मळा बरोबर घेऊन, तुझा भ्रेष्ठांना आमंञण देण्या- 

' करितां येथवर भाळी आहे ! तरी तुह्ली समर्थांनी आमचे हे 


र्र्र श्रीक्षानेश्वरमहाराज. 


एवढे कोड पुरवून आह्यांठा धन्य करावे ! ( बाळरुप्णा 
खालीं उतरून श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांचे चरण धरतो. श्रीज्ञानेश्वर- 
महाराज त्यास ' दौर्घायुष्मान्‌ मव ? अता आशीवांदू देतात. 
सीताबाई श्रीज्ञानेश्व(महाराजांस नमस्कार करते. ते तिला 
“ अखंड सोभाग्ववती पुत्रव्यी मव ? असा आशीर्वादू देतात.) 
ज्ञानेश्वर- महापतिव्रत मातोश्री सीताबाई, तुळा येथवर ये” 
ण्याचे रम मीं दिळे यावद्दळ मला क्षमा कर! राजे रामराजे 
अळीकेड साधुसंतांचा छळ करून त्यांना सुळी देण्यास प्रदत्त 
झाळे अहित असें ऐकळे, आणि ह्मणून आह्मी येथेंच शिबिरे 
डेऊन राहिलो, आणि तुळा ग्रेथवर येऊन जाण्याविषयीं मीं निरोप 
पाठावेळा! मातोश्री, तुक कुशळ आहे ना? महिपतराव मजवर 
भोर लोभ करितात ! तसाच तुज्ाही ळोभ मजवर अखंड असावा: 
मातोश्री, अशा अनिश वेळी नगरांत येण्याविषयी तुझी अनुज्ञा 
उक्त नाहीं असें मळा वाटतें ! तुझ्यासारख्या पुण्यशीळ साध्वी 
मातुश्रीच्या आणि ( बाळरूष्णास जवळ घेऊन ) या श्रीकष्णस्वरूप 
वाळळष्णाच्या सुखकर दर्शनानं माजे नेत्र पुनीत झाळे आहेत ! 
तेव्हां आतां नगरांत येऊन या नेत्रांना याहून अधिक तो कोणता 
सोहळा पडावयाचा राहेळा आहे? आणि बाळा, आह्लीं नगरांत 
आल्यावर राजदूतांनी राजाज्ञेनें जर आह्यांला सुळावर चढविले, 
तर मग कसें बर॑ होईल ? 
वबाळकृष्णा- अहो संतश्रेष्ठा, तुमच्या हृदयांत श्रीपांते नांदत 
आहि ! तुह्मी साक्षात्‌ श्रीविद्ळम्र्ति आहां ! तेव्हां तुल्यांला कोण 
काय करणार! माझी आई मळा सांगत असते कीं, तुल्ली संतश्रेष्ठ, 
विठोबारायाचे भक्त, यमालाही शरणागत आणतां ! तुझी आपल्या 
सुकृतांच्या अश्नीने विश्वां्ताळ महापातकांची होळी करतां! तल्ली 
कष्टांनी हरिनामवोपाने कुंभीपाक ओस पाडळे आहां! आगि 
हरिकीतनानें हरिभक्तार्चे यमपाशही तोडून टाकळे आहां ! अशा 
न य सदरचा भताप त्या तुमच्यापुढे काळ कसा उभा राहील! 
याचा माणवात' करण्यासाठीं अनेक उपाय केले) 
च्या हृदर्यांत माधव नित्य वास, करीत होता, ह्मणून, 


क. 


१. 


1) 
। 


अंक ४ था. १३३ 


कौरवांचे सर्व प्रयत्न निष्फळ झाले ! गोपाळांच्या हृदयांत देवकी- 
नंदन श्रीकष्ण प्रभ होता, ह्मणून त्यांच्यापुढे कोणाचंही कांहीं 
चाललें नाहीं ! प्रल्हादाच्या हृदयांत गोविंद होता आणे सीता- 
मातुश्रीच्या हृदयांत प्रभ रामचंद्र होते. ह्मणून त्यांना कशापास्रूनही 
बाधा झाली नाहीं ! सर्व ल॑केचें अभ्नीनें दृहन केळे, पण ज्याच्या 
हृदयांत अखंड श्रीरामभ्रभु तिष्ठत होते, अशा विर्भाषणाचें घर 
अभीला जाळवलें नाहीं! आपल्या हृदयांत सच्चिदानंद 
प्रभ सदा वसत असतां आपल्यापुढे कोणाचें काय चालणार ? 
अहो ज्ञानराजा, माझ्या मातोश्रीनें मळा तुमच्या चरणाचा स्रेह 
बालपणापासून लावून दिल्यामुळे तुमच्या चरणदर्शनाची मी 
बाट पहात होतो! तुह्या समर्थांचे चरण आज माझ्या 
दृष्टीस पडल्याने, तुमचे चरण आणि माक्षे मन, हीं दोन्ही एकक 
करून, मी त्यांची दृढगांठ दिळी आहे ! ह्मणून अहो ज्ञानराजा, हे 
तुमचे चरण री आतां कधीही सोडगार नाहीं ! 

सीताबाई - ( श्रैज्ञानेश्व(महाराज'स पुन्ह्य नमस्क्रार करून ). 
सद्रुरुसमर्थानीं रुपावेत होऊन या माझ्या तान्ह्याची एवढी आस 
पुरवावी, हेंच माझं समर्थचरणीं ळीन होऊन मागणं आहे! 
आम्ही दीन, पातकी आहो । आम्ही अधम, अमंगळ, अर्नंत 

अपराधी आहों, ह्मणून आमचा अव्हेर करून समर्थांनी आ- 
_ म्हांळा मोकळून लाविळं, तर पतितपावन हे जें समर्थांचं ब्रीद्‌ 
त्या त्रीदाळा बोळ लागेळ ! आमच्या कोटि अपराधांकडे पाहून 
जर समर्थ आह्मांळा पाठमोरे झाळे, तर आमचा सांभाळ कोण 
करील ! अहो सदरुनाथा, महाराजांच्या दुष्कत आहाळानं सर्द 
नगर होरपळून गेलं आहे! अशा वेळी सर्व भजाजनांचा ताप निववंन 
त्यांना सुखी करणार समर्थावांचून अन्य कोण आहे! तुह्ली माझे 
आईबाप, म्हणून तुमची आस धरून या माझ्या बाळाळा बरोबर 
घेऊन मी समर्थांचे चरणीं धांव घेतली आहे । तरी समर्थानी 
या आपल्या धर्माच्या लेकीला पाठीशी वाळून हिचं संकटी रक्षण 
करावं ! समर्थांच्या दर्शनानं महाराजांच्या चित्तास निवृत्ति येईळ 
जश भे शसभमुख पाहून महाराजांचा मीपणा जाऊन त्यां- 


3-1.) श्रीज्ञानेश्वरमहाराज: 


च्या हृदयांतील साधुसंतांबद्दळ दवेषभाव नष्ट होईल ! समर्थांचे 
बोधवचन ऐकून मी कोण, मी येथे कशाला आळी, मी आपलं 
हित कीं अहित करून जात आहे, याची महाराजांना ओळख 
पटून महाराज सुखरूप होतील ! नी ते सुखरूप झाळे, ह्मणजे 
आम्हीही सर्व सुखरूप होऊं ! या माझ्या तान्ह्यांला मीं समर्था 
च्या ओटींते वांतळा आहे ! तरी हे बाळ आपलंच. आहे. असं. 
समजून समर्थांनी याच्याकडे भ्रेमध्टीनं पहावं, नी याच्यावर 
समर्भरूपेची सावळी घालावी ! ह्मणजे माझ्या बाळाळा कशाचंही 
भय उरणार नाहीं ! ( बाळरुप्णा श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांच्या पायांवर 
डोके ठेवितो. ) माझ्या बाळानं सद्रुर्चरणीं ळोळण घेतळी आहे, 
नी मीं सद्ुरूपुढं हा पद्र पसरला आहे, तरी अहो ज्ञानराजा, 
आम्हांला आतां उदास करूं नंथे ! 

ज्ञानेश्वर- हे कल्प्राणी, असाच तुझा आग्रह आहे, ( बाळ- 
रृष्गास उठवून आणि त्याच्या तोंडावरून हात फिरवून ) आणि 
बाळा, असाच तुझा छंद आहे, तर येतों बरें आम्ही तुझ्य़ा घरीं! 
अहो संतहो, या बाळळष्णाचें आमंत्रण आम्हीं घेतळें आहे! 
तरी तुह्मी सर्वांनी आह्यांबरोबर प्रसादाळा आलें पाहिजे ! बाळा, 
आम्ही येतों बरें तुझ्या मागोमाग ! ( बाळरुष्णा पुन्हा पाया पडतो 
व सीताबाई पुन्हा नमस्कार करते. ) 

सोताबाई- (बाळरुण्णास जवळ घेऊन त्याच्या तोंडावरून हात 
फिरवून ) बाळा, समर्थांनी छपाळू होऊन तुझी आस पुरी कर 
ण्याचे कब्रूळल केलं ! आतां झालंना तुझ्या मनासारखं ! ( श्रीज्ञने 
श्वरमहाराजांच्या पावाची तीट बाळरुष्णाच्या कपाळीं लावून ) बाळा, 
संतचरणाची ही तीट मी तुझ्या कपाळीं लावते, ह्मणजे तुळा 
कशाचंही भय उरणार नाहीं ! अहो सद्रुरुसमर्था, माझ्या बाबांनीं 
ठुपच्या चरणाचा ळळा मळा लावून दिळा असल्यामुळं सद्रुरु- 
चरण आठवून मी ठी राजंदिवस सद्गुरूंची वाट पहात होतें; तो 
माझा हेतु आज पूर्ण झाल्यामुळे मी धन्य झाले ! ( श्रीज्ञानेशर- 


जाऊं लागते, ) ; 


*अंकः४:था.. १३५ 


*बाळक्ृष्णा> (मार्गे वळून श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांकडे पाहून ) 
अहो सदुरुसमर्था, माझे तातमहाराज माझ्यावर .आतांशीं फार 
रागवायळा लागळे आहेत !. तर तुह्मी घरी आलां हणजे, माझ्या- 
वर रागावत जाऊं नका, असें तातमहाराजांना सांगा बरें! 

सीतावाई- (बाळरुप्णार्चे चुंबन घेऊन) सांगतील बरं बाळ! 
( दासीसेवकजनांसह निघून जात असतां ) बाळा ! असे 'बोळूं नये! 
"(सीताबाई बाळरुष्णाला घेऊन दासीसेवकजनांसह निघून जाते. ) 
:  -नामदेव- 

दुर्लभनरदेहझालातुह्यांआह्मां ॥ येणॅसाधूंप्रेमाराघोबा- 

चा ॥ १ ॥ अवघेहातोहातींतराभवसिंधु ॥ आवडींगो- 

विंदुगाऊंगीतीं ॥ २॥ हिताचियागोष्टीसांगोयेकमेकां॥ 

शोकमोहदुःखानिरसंतेणें ॥ ३॥ येकमेकांकरूंसदांसा- 

वधान ॥ नामींअनुसंधानतुटोनेदूं 1॥। ४1 घेऊंसवभावे- 

रामनामर्दाक्षा ।॥। 'विश्वासेसकाळिकॉर्हेचिसांगा ॥ ५ ॥ 

नामाह्मणेशरणारेघोंपेढरीनाथा ॥ नुपेक्षीसर्वथादीन- 

बंधु॥६॥ 

( भजन करीत सर्व संत निघून जांतात. ) 


प्रवेश तिसरा. 


स्थळ-- कर्‍हाड नगरी- राजबाड्यापुढीळ गद्धी. 

बाळकृष्णा- ( आंतून धांवत धांवत येऊन मार्गे वळून पाहून ) 
मी नाहीं जा-तूं. मळा धरूं नकोस आं ! आपला विचार पाहा ! 
नाहीं तर मी आईला सांगून तुझी खोड मोडीन ! तू. काय सम- 
जळी आहेस ! ( असें बोलत पळत पळत गद्वीच्या पायऱ्यां- 
कडे जातो. ) 

कमळा- ( बाळरुप्णाच्या मागे धांवत येऊन. ) महाराज ! 
मी आतां न्हांतो असं तुम्हीं कूळ केलंत, नी म्हणून पिंगळेळा 
सांगून, चौरंग मांडवून, तिच्याकडून तुमची न्हायची तयारी 
'करविळी ! नी मी तुमच्या आंगावरचा पोशाक उतरायला 


१३६ श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


लागलें, तों तुह्लीं माझ्या हाताळा झटकारा देऊन, एकदम धांवत 
निघून आलांत, तें एवढ्याकारेतांच का? दम धराहो ! मीच आतां 
अगोद्र, महाराज माझे ऐकत नाहींत, ह्मणून बाईसाहेबांना 
जाऊन सांगते ! नी त्यांना इथवर घेऊन थेऊन, हें चांगळं का 
ह्मणून पुसते ! ( बाळरूष्णा गच्चीवर चढू लागतो. ) महाराज, 
पाहाही ! तुम्हीं माझं न ऐकतां आपलंच खरं करीत आहां ! पण 
संभाळा ! ही मी चाललें वरं वबाईसाहेबांना इकडे घेऊन 
यायला ! का होतां खालीं ? इश्श ! हा कोण जल्ला मुलखाविरहित 
उतावीळपणा ! थोरळे महाराज शिकारीहून परतळे, असं सांगत 
सांडणास्वार हा इतक्यांतच ना परत आला ? त्याळा येऊन 
अजून घटका ठेखील पुरी झाली नाहीं ! खरंच पण हो ! शर्थ 
झाली बाई तुमच्या अधीर्‍या स्वभावापुढं ! 

बाळकुष्णा- ( गचीवर चढून जाऊन व गच्चीच्या सज्जावर 
उभा राहून ) एक घटका झाली नाहीं का? खोटी नाहीं तर! 
किती तरी वेळ झाला सांडणीस्वाराळा परत थेऊन ! तरी अजून 
तातमहाराज कां ग परत येईनात ? त्यांची वाट पहात मी इथें 
असा बसणार जा! » न 

कमळा- महाराज, असं काय बरं करावं ते! तुह्ली शहा 
ना! आतां घटकेचा प्रहर का होणार आहे ! तुमचं न्हाणं होत 
आहे, तंवर थोरले महाराज थेतीळ बरं परत ! 

बाळकृष्णा- ( लांबवर टांरे देऊन ) कमळे ! अग कमळे ! 
ते पाहिलेस का घोडेस्वार कसे भरधांव घोडे फेकीत इकडे दोडत 
येत आहेत ते ! तातमहाराजांच्या बरोबरचेच हे घोडेस्वार अस- 
ताळ, नाहीं ग? अबब ! या घोडेस्वारांच्या ठवडीनं तो पाहिळास 
काड उराळा आकाशांत किती उंच उडाला आहे तो ! पण कायग 

१7 तातमहाराजांचा अंबारी ती अजू, ग 
कोठे दिसेना चा अंबारीचा हची जून कां ग मला 

कमळा- महाराज, इतका धुराळा उडाल्यावर, त्यांत महारा- 
जांचा हत्ती इतक्या लांबून कसा बरं दिसेल तुह्मांला ? 


< कमळे, तातमहाराजांच्या बरोबरच्या शिकारी 


- अंक ४ था. १३७ 


लोकांपैकी एक देखीळ शिकारी अजून कां ग माझ्या दृष्टीस 
पडेना! श्रीज्ञानेश्वरमहाराज वाड्यांत येण्यापूर्वी तातमहाराज येतीळ 
ना ग नगरांत परत? 

कमळा- येतील हो येतील ! थोरळे महाराज किनई आतां 
थ्रेतील ! वुह्ली कांही काळजी करूं नका ! पण आतां. येतांना 
न्हायळा ! तुमचं न्हाणं अजून कां झालं नाहीं हणून बाईसाहेब 
रागावतील ! मग त्यांना मी काय बरं उत्तर देऊं! 

बाळकृष्णा- ( आनंदाने ) कमळे, दिसला ग दिसला मला 
तातमहाराजांचा अंबारीचा हत्ती! आणि शिकारी ठोक देखील 
दिसायळा ळागळे मळा आतां! तै वर येऊन पहा तर खरा हा 
अंबारीचा हत्ती आणि हे शिकारी लोक येथन किती अगदीं ल- 
हान दिसत आहेत ते! हत्ती तर किन येथून .आपल्या कपि- 
लेच्या वासराएवढा दिसतो आहे ग! आणि हे शिकारी लोक 
माझ्याहूनही लहान लहान मुलांएवढे दिसत आहेत ग! वर येऊन 
पहा तर खरी ही गमत! 

कमळा- मला नको ती गमत पाहायला! थोरल्या महारा- 
जांचा अंबारीचा हत्ती दिसला ना तुह्यांला आतां ! आतां झालंना 
छुमच्या मनाचे समाधान ! या तर कसे आतां खालीं! नी थोरले 
महाराज वाड्यांत येण्यापूर्वी, न्हाऊन नी आपला पितांबर नेसून, 
व्हा श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांना सामोरे जायळा तयार ! 

बाळकृष्णा- मी नाहीं जा इतक्यांत न्हायळा येत ! 

कमळा- ह्मणजे ! थोरळे महाराज आतां घटकेच्या आंत 
नगरांत येताळ, ही अजून देखीळ नाहीं का ठुमच्या मनाला खा- 
तरी पटळी ! मग बरीक खरोखरीच शर्थ झाली बाई ! 

बाळकृष्णा- तातमहाराज वेशीच्या भंत शिरठेळे जेव्हां मी 
पांहीन, तेव्हां मग येईन मी न्हायळा ! नाहीं पण त्से देखील 
नव्हेच ! तातमंहाराज आणि मी आह्मी दोवेही आज बरोबरच 
आंघोळ करूं ! आणि मग गुरूजींना बरोबर घेऊन, आह्मी 
- दोविही सदुरू ज्ञानेश्वरमहाराजांना हातीं धरून वाड्यांत घेऊन' 


१३८: श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


यायला, वाड्याच्या द्न्षिणेच्या थोरल्या द्रवाजाजवळ त्यांची वाट 
पाहात उभे राहू! - 
कमळा- दोन घटका झाल्या, बाईसाहेब आंग धृव्रन देवा- 
तुळशीची पूजा करीत बसल्या आहित ! त्या तुळशीपुढून आतां . 
उठतील ! नी तुम्ही अजून पारोसेच आहां असं त्यांनीं पाहिलं 
हणजे तुमच्यासाठी मळा बरीक रागं भरतील ! ह्मणून म्हणते, 
पुरे झाळा आतां हा छांदिष्टपणा ! 
बाळकृष्णा- कमळे, अशी कांयंग तूं घाई करतेस ? ते बघ 
तातमहाराज मधापेक्षां आतां किती तरी जवळ आळे आहित ! 
ते आतां इतक्यांत वेशीपाशीं ग्रेतीळ ! ते वेशीच्या, आंत शिरले 
कीं मी येर्ता न्हायळा ! मग तर झाले ना! 
कसळा- तें कांहीं नाहीं! मी आतां तुमचं कांही एक 
ऐकायची नाहीं ! तुह्यी बऱ्याबोळानं खाळी उतरता? का मी 
ग्रेऊ वर, तुह्यांला उचळून खालीं घेऊन यायला ! 
बाळकृष्णा-ये बरें! ये बरें! पाहातो त॑ मला कशी उच- 
ळून घेऊन जातेस ती ! मी मुळीं तुझ्या हाती सांपडेन तर कीं 
नाहीं तूं. मळा उचलून घेऊन जाणार खालीं ! 
कमळा- महाराज, असं वेड्यासारखं काथ करांवं बरं 
( बाळरूण्णा मी साली येत नाही असे खुणेने सुचवितो ) अस्स 
का! आलेच बरं का तर मी वर! का गुण्यागोविंदानं 
उतरतां खालीं ! 
बाळकृष्णा- मी नाहीं उतरत जा ! 
कमळा- तुम्ही तसे कुठले ऐकायळा ? ही आठेंच मी वर! 
( कमळा पायऱ्या चढून वर जाऊं लागते. बाळरुष्गा तिच्या हातीं 
न सापडण्याचा प्रयत्न करीत असतां पाय घसरून गच्चीवरून सालीं 
फरशीवर पडतो. तेव्हां त्याचें डोके दृगडावर आपटून त्यांतून रक्त 
वाहूं ागतें व तो बेशुद्द होतो. कमळा घाईघाईने पायऱ्या उतरून. 
९ याती च द प )4जरेन्देवाश*हे 
तोंडावरी रक्त पुसून ) महाराज तक घटन १ 
डं ) कायहोी ही तुमची अवस्था झाली! 


:अंक४- था... १३९: 


थांवा हो धांवा ! अहो तिकडे. कोणी आहे.का ? कोणी तरीः 
> जाऊन बाईसाहेबांना. इकडे. बोलावा हो ! महाराज गज्चीवरून 
खालीं पडून बेशुद्ध झाळे आहेत, असं सांगून, त्यांना, चटकन. 
इकडे घेऊन या हो ! ( तिच्या. ओरडण्यास कोणी उत्तर देत.नाही 
व कोणी. येतही नाहीं असें पाहून ) इथें जवळपास कोणीदेसील:- 
. ॥ नाहीं काहो ! महाराज! अहो महाराज ! अग बाई! हे तर 
अगदींच बेशुद्ध झाले ! यांची कांही. धडगत दिसत. नाहीं बाई 
मळा! अरे देवा ! आतां तर हा रक्ताचा पाट मधाच्यापेक्षां अधि- 
कच वाहूं लागळा ! अग चांडाळणी, अशी कशीग तुला दुष्ट 
- . बुद्धि झाली ! अहो, कोणी आहे काःतिकडे ? नाहीं ना? कोणीच 
नाहीं तिकडे ! ( बाळरुण्णास उचलून. हातावर घेऊन उठून ) 
महाराज ! अहो महाराज! । असें : हणत आहे. इतक्यांत 
पडदा पडतो. ) 


प्रवेश चोथा; 


स्थळ:--- राजवाडा- राजवाड्यांतीळ देवघरापुढीळ भव्य 

दालन. 

( सीताबाई तुळशीची पूजा करीत बसली आहे. . तिच्याजवळ. 
तिची दासी गिरजा उभी आहे. दालनाच्या मध्यभागी श्रीज्ञानेश्वर: 
महाराजांकारतां एक उच्चासन मांडलेले आहे.व या उच्चासनाजवळ 
पूज़ासाहित्य सिद्ध करून ठेविलेळे आहे असा पडदा उघडतो. 
इतक्यांत कमळा बाळरूष्णाला हातांवर घेऊन . ओरडत येते, 
व तिच्या मागून पिंगलाही प्रवेश करते.) 

कमळा- बाईसाहेब ! अहो बाईसाहेब ! धांवा हो धांवा ! 
उठा.! धाकटे महाराज गच्चीवरून पडून, त्यांची ही पाहा काय: 

अवस्था झाली आहे ती! 
सोताबाई- ( घाबर्न उठून कमळेकडे धांवत धांवत जाते 

व बाळरुष्णास तिच्या हातांवरून आपल्या. हातांवर घेते 5 च त्याची 

ती भयंकर अवस्था पाहून  नेत्रांपुढें अंधेरी येऊन कमर मोडून 


२१७४० श्रीजक्ञानेश्वरमहाराज. 


आल्यामुळें मटकन्‌ सालीं बसते. पिंगला घाईबाईनें पाणी आणून र्त 
बाळरुष्णांच्या डोळ्यांना लावते व गिरजा पेखा आणण्याकीरेतां 
धांवतःनिघून जाते) हाय रे हाय ! बाळा ! काय रे तुझी ही 
अवस्था झाली ! ( गिरजा पैखा घेऊन परत येते व बाळरुष्णाला 
वाग घाढूं लागते. ) पिंगले, चैद्यराजांच्याकडे असाळ तसे या 
असा माझा निरोप पाठीव, नी महाराज शिकारीहून परत आले 
असले तर त्यांना चटकन इकडे घेऊन ये ! ( पिंगला निघून 
जाति. गिरजा कमळेजवळ पंसा देते व आपण ' बाळरूष्णाच्या 
तोंडावरील रक्ताचे ओघळ पद्रानें. पुस लागते. कमळा बाळरूष्णास 


पख्यार्ने वारा घाळूं लागते. ) कमळे, तुला सी पिंगठेळा माझ्या 


तान्ह्याला न्हाऊं घाला, असंना मी सांगितलं होतं? नी असं 
असून ह माझं बाळ गद्चीकडे ग कसं गेलं? नी हें इतकं विव्हळ 
होऊन पडेपर्यंत तुही दोधीही याळा सोडून कुठे ग गेलां होतां ! 
कमळा- ( रत रडत ) बाईसाहेब ! पिंगळेनं महाराजांची 
न्हायची तयारी केलीन तेव्हां मी महाराजांच्या आंगावरचा पो- 


2» 


शाक उतरूं लागलें. तों एकाएकीं यांच्या मनांत काय आलं तै 
कोण जाणे ! हे आपले माझ्या हाताला झटकारा ठेऊन वाड्या 
च्या पुढच्या थोरल्या दुरवाजावरच्या उंच गच्चीकडे धांवत 
सुटे ! मी यांच्या मागोमाग धांवळें नी यांना, महाराज गच्चीवर 
चढू नका, असे ओरडून सांगू लागे ! पण माझं न ऐकतां, हे 
आपले गज्चीवर चढले ! महाराज, तुही शहाणे ना! तुह्यांला 


. न्हायळा उशीर होत आहे! खालीं उतरा! अशी मीं यांची 


पुष्कळ विनवणी केली ! पण थोरळे महाराज शिकारीहून कुठवर 
परत आले आहित, हुं पहात मी इथे असा बसणार, असं हे मळा 
ह्मणे लागले ! श्रीसठुरुज्ञानेश्वामहाराज वाड्यांत येण्यापूर्वी थो 
र्ळे महाराज त्यांच्या दर्शनाळा येतीळना ग नगरांत परंत ? अस 
तितक्यांतल्या तितकयांत यांनीं मळा कितींदा तरी विचारलं ! नी 
हा मला घोडेस्वार दिस ळागळे ! आतां महाराजांचा अबारीचा 
सला ! अशी बडबड यांनीं सुरू केळी ! महाराज) 

! असं मीं यांना पुष्कळ सांगितळं, पण हे आपला 


अंक ४ था. १४१ 


हट सोडीनात ! तेव्हां न्हायळा उशीर होईल हणन यांना खालीं 
घेऊन यायळा मी गच्चीवर चढू लागे ! तेव्हां माझ्या हातीं 
सांपडूं नये ह्मणून हे गच्चीच्या सज्जावर इकडे तिकडे पळूं लागले! 
नी मी अध्या पायऱ्या चढून गेळें नाहीं तोंच, त्या धांदळींत यांचा 
पाय घसरून हे गच्चीवरून खालीं पडले! नी यांची ही अशी 
अवस्था झाली ! बाईसाहेब ! अशा रितीने मी चांडाळीण आज 
या अनर्थाळा कारण झालें ! ना माझ्या तोंडाला जन्माची का- 
ळोखीा लागली ! 

सीताबाई- तान्ह्या! अशी कशी रे तुळा दुर्बुद्धि सुचली ! 
कमळे, कायग विठ्ठप कळा याच्या तोंडावव आली ही ! माझी 
कमर खचलीं ग ! मळा भावळ य्रेते आहे ! ठेवा ! ( असें ह्मणतां 
ह्मणतां सोताचाई बेशुद्ध होते. तिला गिरजा सावरते व तिच्या 
डोळ्यांस पाणी लावते. ) 

कमळा- ( सीताबाईस पंख्याने वारा घालतां घालतां ) बाई- 
साहेब ! अहो बाईसाहेब ! गिरजे, कसं करावं ग बाई आतां ! 
महाराजांची इकडे ही अवस्था नी बाईसाहेबही यावेळीं अशा 
बेशुद्ध झाल्या ! गिरजे असं मीं कोणतं ग पातक केलं होतं, कीं 
'देवानं अशा तऱ्हेनं ही हत्या माझ्या माथी लोटली ! 

गिरजा- कमळाबाई, तुमच्याकडे याचा कांहीं बोल नाहीं ! 
अहो ! हा किनई, महाराजांना झालेल्या घोर साधुशापाचा ठोका 
आला बरं! 

सीताबाई- ( साधुशाप हे शब्द ऐकून दचकून उठून ) साध- 
शाप ! खरंच ग खरंच ! कमळे, साधशापच हा वठला बरं बाई ! 
( बाळरूष्णार्चे चंबन घेऊन ) बाळा ! 

सर्वखुणसंपत्नरा जसावेळकशीपातली । रुधिरंन्हालळ आंग 

सर्वहीप्रेतकळासझुखींआली । नेत्रतेजतेनष्टजाहलेद्युद्ध 

नसुळींराहिली । प्राणविसाव्याआद्रतनतुझी घर्मानेंजा- 

हली «। साधुझखींचीशापउक्तिजीकणींम्याऐकिठी । 

हाय ! हाय ! रे ! देवा ! केशीसत्यठरूंघातळी । 

वघेतलातुलाअंकीं । पाहीनेत्रउघडून । रागसर्वसोडी । 


'१४२ श्रीक्ञानेश्वरमहाराज. 


बोळमशोहांसून । दीनगायमीवत्सा । जाज्ीकसाठां- 
कून । नवमासत्‌जउद्रीं । वाहिलेहालसोस्ून । फिर- 
विशीसुखकांरे । आसतुझीमनींधारेली । नकोजाऊंपा- 
डसाटाकुनिममतासगळी ॥ १॥ एकदांकंठींमीठी । 
लाडक्याप्रेमंघाळी । अमृतबोलतूझे । ऐकूंदेएकवेळीं । 
चुंबुदेसृदगालां । वदनवरीउचलळी । सत्प्राणबाळमाझें-- 
( इतक्यांत बाळरष्णास उचकी लागून त्यार्चे घाणोत्क्रमण होते. 
हाय ! हाय ! कमळे गेळा ग गेला ! माझा बाळ मला सोडून 
'परळोकीं गेळा ! साधंचा शाप माझ्या बाळाळा पुरा किंग भोवला. 
बाळा !'सुंद्रा! मनमोहना ! तुळा साधुशाव बाधं नये, ह्मणून मीं 
तुळा श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांच्या ओटींत घाळून, तुझया कपाळीं 
त्यांच्या चरणरजाचा अभयातिळक किरे लाविळा ! पण कमळे, 
माझ्या दुर्दैवानं अवेर आपलंच किग खरं केळं ! गिरजे, आतां 
मी काय करूं ग ? या माझ्या राजहंसाळा मी आतां कुठे पाहू ! 
बाळा, संतचरणीं तुझी फार आवड ! ह्मणून माझ्याबरोबर दुडदुड 
धांवत येऊन* तूं संतांना आमंत्रण दिलंस ! नी ते घरीं आले 
ह्मणजे मी त्यांची पूज्ञा करीन, मी त्यांचे चरणतीर्थ वेईन नी 
त्यांचा शेषाननप्रसाद भक्षण करून धन्य होइन ! अशी इतका 
बेळ तै एकसारखी घोकणी बेतली होतीस ! नी आतां ते येण्यापू- 
चीच तृ वेकुंठीं कसारे निघून गेळास ! तान्ह्या, आतां संतांना 
कोणरे सामोरा जाईल ? त्यांना हातीं धरून इथवर कोण आणील? 
त्यांची पूजा करून त्यांचे चरणतीर्थ कोण घेईळ ? नी त्यांचा 
शेषाक्ञमसाद मी आतां कोणाच्या रे मुखांत घाळूं ? वाळा ! 
ज्ञानेश्वर सदुरूंनीं तुळा पाहिळं, तेव्हां त साक्षात श्रीष्णप्रभू- 
'चीच बालम़ा्ति आहेस, असा किरे त्यांना भास झाला! नी 
अशा भावनेनं त्यांनीं तुळा कडेवर उचळून घेऊन, तुळा हृदयाशी 
पद किरे घरिळे । तेव्हां बाळा, मळा मोठी धन्यता वाटून, तुळा 
कोवे णार नाहीं, अशी शुभशकुनाची, गांठ मीं 
! पण बाळा अखेर तं सारंच किरे व्यर्थ झालं! 
प्गेरजा- बाईसाहेब, असा धीर सोड नका ! यवराजांना 


शि 


अंक ४'था.: १४६ 


या वेळीं भयंकर म्रर्च्छा आळी आहे; पण अमळशानं ते चांगले 
शुद्धीवर ग्रेतीळ ! 
( इतक्यांत रामराजा, रांजवेय व पिंगळा घाईधाईनें प्रवेश करतात. ) 
सीताबाई- ( रामराजाकडे पाहून ) महाराज! आलांत' 
का हो! ही पहा माझ्या बाळाची काय दशा झाली आहे ती! 
( रामराजा मुलाजवळ जाऊन त्याच्या गळां पडून प्रेमाने त्यार्चे 
चुंबन घेतो व राजवेय मुळाचा हात धरून त्याची नाडी पाहतात. ). 
रामराजां- ( सद्रदित होऊन ) माझ्या ळाडक्या ! तुझ्या 
तोंडाकडे देखीळ पाहावत नाहीं रे! तूं माझ्याबरोबर शिकारीला: 
भ्रेण्याचा हट्ट धारिळास, तो तुझा हंट म्यां निद्यानें पुराविळा नाहीं, 
तरी तूं मजवर न रागावतां, बाळा, माझ्याकडे आपले. पेचप्राण 
गुंतवून आतुरतेने माझी वाट किरे पाहत होतास ! आणि मळा; 
यायळा उशीर लागला ह्मणून कारे आतां माझ्यावर रागावळास?' 


' ( राजवेद्य बाळरुष्णाचा हात सोडून तोंड फिरवून नेञ्ञांना पद्र 


लावितात, तें पाहून ) हाय ! हाय ! वैद्यराज, शेवटीं माझ्या तान्ह्यानें 
मळा अखेरचंच सोडळें ना? लाडक्या ! (अर्से हणून शोकवि- 
व्हळ होऊन बाळरुप्णाच्या आंगावर पडतो. व पुन्ह' उठून ) वैय- 
राज, तें पहा, संतहत्यापापरूपीं पिशाच्च माझ्या नेत्रांपुढें उभें 
राहून, राजा! हा साधुशाप तुळा बाधळा ह्मणून मला सांगत 
आहे ! हाय ! हाय! म्यां चांडाळानें आपण होऊनच किहो 
आपला घात करून घेतला ! 

सीताबाई- महाराज ! खरंच हो खरंच ! आपलीच किया 
आपल्याला बाधळी बरं ! आपणच आपल्या हातांनी आपला 
घात करून घेतळांत ! नी. आतां शोक करून काय उपयोग ! 
उरीं पाषाण बांधन महाडोहांत उडी घाळून जशी काळाला 
बळंच मिठी द्यावी, तसं आपण साधुसंतांची नित्य हत्या करून 
हा अनर्थ बळंच किहो वरांत आणलांत ! महाराज ! विष्णुभक्त- 
हत्येचे घोर पाप राज्यांत माजल्यावर मग अनर्थांना काय हो 
उणे ! महाराज ! मी आपलीं नानाप्कारानं भार्थना करीत 
असतां, आपण संतहिरे सांडून दुर्जनरूपीं गारीचा आजवर 


१४९ भ्रीज्ञानश्वरमहाराज. 


संग्रह केलांत ! संतराजहंसाना दूर ळोटून पापब्लाद्वे मंत्रीदिवा- 
भीतांना पाळळंत ! संतकल्पड्ठुम राज्यांतून उपटून. टाकून दुरांत्मे- 
अमात्यरूपीं कंटकांचं वन वाढविळंत ! तेव्हां हे घोर पाप देवाला 
सहन न होऊन, माझ्य़ा थोर पूर्व पुण्याईने लाभलेलं हे माझं 
गुणनिधान काळानं आज ओढून नेळं! यमानं हे राजवंशवछीचं | 
रोप उंपटून टाकून हा माझा कल्पव्रक्ष तोडून किहो टाकळा! 
नीं हा दिव्य कुलदीप आज मालवून सर्व राज्यांत अंधार पाडला! 
महाराज ! हा गुणराशी बाळ, सगळ्या नगरीचा प्राण किहो होता? 
हा प्राण निघून गेल्यामुळं हें सर्व नगर आतां स्मशानवत्‌ झालं ! 
आतां या नगराळा आभ्रि लावून, हे दुःखरूपीं राज्य जन्मवेरी 
भोगा बरं ! 

रामराजा- देवी ! माझें हृदय अगोद्रच फाटून गेळें आहे. 
त्यावर हा असा वाकूप्रहार करून ते शतशः विदीर्ण करू 
नकोंग ! परमेश्वरानें हें [द्‌व्य अंजन माझ्या नेत्रांत घातल्यामुळे, 
माझ्या पापाच्या कोटिराशी यावेळीं माझ्या नेत्रांपुढं मळा ढळ- 
ढळीत दिसत आहेत ! अहो पुराणपुरुषा भगवंता ! मी अनंत 
अपराधी आहें ! मला क्षमा करा ! आणि हें एवढं पुत्रदान 
मला द्या ! | 

सोताबाई- महाराज ! आपल्या हाकेळा देव आतां कुठली 
हो हाक देणार ! माझ्या जिवींच्या विसाव्या बाळळुष्णा ! तुक्षे 
गुण मी आतां किती २ आठवू ! जन्माला आल्या दिवसापासून 
तूं कधीं हृद्ट केला नाहींस ! कधीं मळा शिणविळं नाहींस ! की 
कर्थी मला दुःख दिलं नाहींस ! उलट, आई! तं फार दमळीस ! 
ठू फार भागळीस ! मी तुझे पाय रगडतों! मी तुझी सेवा 
करतों ! असं ह्मणून तान्हा, तृ आपल्या चिमकुल्या हातांनी 
माझे पाय किरे दाबीत होतास ! पण बाळा! आतां मळा तूं 
दमलीस असं कोण रे हणेल ! माझं पुण्य इतकंच होतं ते संपलं .. | 
ह्मणून का रे मला सोडून तूं एकटाच निघून गेळास? बाळा! 
माझ्याशी एक शब्द तरी बोल रे! तुझं हे सुकुमार गोजिरं मख 

) आडून माझी तहानभूक किरे हरपत होती! नी तुझं कौतुक: 


अंक ४था. - १४५ 


करून मी आपल्याला धन्य ह्मणवीत होतें! पण वाळा, आतां 
उद्या मी कोणाचं रे मुख पाहूं ! माझ्य़ा पाडसा, तुजे हे अलं- 
कार आतां मी कोणाला घालूं! नी मी आतां कोणाला रे 
भरड! महाराज ! माझं हे गुणाचं वाळ मळा परत आणून द्या 
हो ! हा माझा प्राण निघून गेल्यावर मी कशी जिवंत राहूं ! 
महाराज ! यावेळीं मी चाकणेस बाबांच्या घरीं असतें, तर त्यांनी 
कोणातरी संतश्रेष्ठांना वरी आणून, त्यांच्या करवीं स्वर्गीचं अम्रत 
माझ्या बाळाच्या मुखांत वालविलं असतं ! नी माझा बाळ मळा 
परत देवविळला असता ! पण महाराज ! ही गोष्ट आपल्या हातन 
कुठली व्हायळा ! महाराज ! कांहीं तरी उपाय करून, या माझ्या 
बाळाला ह्या रुतांतपाशांतून सोडवा हो ! ( बेशुद्ध होऊन निचे- 
थित पडते. ) : 
रामराजा- ( सीताबाईस सावरून ) देवी ! काय ग ही तुझी 
अवस्था झाली! देवा! या वेळीं हे माझे प्राण एकदम निघून 
जातील तर फार बरें होईल ! ( इतक्यांत राजकुलगुरु शोकविव्हळ 
' होऊन प्रवेश करतात, राजा उठून पुढं होऊन त्यांस नमस्कार 
करतो. ) गुरुमहाराज, अशा या संकटसमयी मी कोणाळा शरण 
जाऊं! मला पातक्‍्याला कोण संतश्रेष्ठ आतां पाठीशी वाळून, 
माझी या घोर साधुशापापासरून मुक्तता करील? या अभाग्याकडे 
आतां कोण ळपा्र्शनें पाहील! माझ्या हाकेला आतां कोण हाक 
देईल ? आणि या संकटीं माझें कोण रक्षण करील ! गुरुमहाराज, 
मी आतां कोणाचे पाय धरुं ! आणे कोणाजवळ करुणा भाकू ! 
राजकुलगुरु- राजा, त्रह्मानंद्स्वरूप, पूर्णज्ञानी, संतमुकुट- 
मणी, ज्यांच्या दर्शनानेंच अज्ञानांना ज्ञान प्राप्त होतें, ज्यांच्या 
स्मरणाने कळीकाळाची बाधा नष्ट होते, आणि ज्यांच्या अनग्र- 
हानें मोक्षपीठ हातीं येते, असे मानवंदेहाने या कलियुगी भतळावर 
अवतरलेले केवल्यदानी साक्षात्‌ लक्ष्मीकांत श्रीविष्णु, ज्ञानेश्वर- 
"महाराज, विश्वोद्वाराकरितां सांप्रत सर्व एरथ्वीवर हिंडत असून ते 
या कऱ्हाड नगरीसमीप आले आहेत ! तर राजा ! पूर्ण 
७ की अंत:करणाने त्यांना शरण जाऊन त्यांचे चरण धर; 


१४६ भ्रीक्ञांनेश्वंरमडोराज. 


आणणि त्यांची प्रार्थना करून त्यांना वरी आणून भाक्तिभावाने 
त्यांचें पूजन कर; आणि त्यांचा शेषानप्रसाद्‌ भक्षण कर; हणजे 
तूं सर्व संकटांतून मुक्त होशील ! राजा, या जगदुरूचा महिमा 
तुळा काय सांगावा ! अरे, त्यांचे ते आनंदून स्वरूप तू नेंबांनी 
पाहशीळ तर तुला तुझ्या देहाचा विसर पडेल ! त्यांच्या चरण- 
पद्माचें गू हृदयीं ध्यान धरशील तर तुझें चित्त जागच्या जागीं 
मुरून जाईल ! आणि त्यांचे भेमानें पूजन करून त्यांचे चरणवीर्थ 
घेशील, तर तू जन्मम्ृत्यूच्या फेर्‍यांतून मुक्त होशील ! राजा, सह- 
स्ररश्मी भगवान्‌ खर्यनारायण उद्‌प्राचळीं य्रेतांच, जसा लहान” 
योर भाव मनांत न आणतां तो सर्वांना सारखाच प्रकाश 
देतो, तसे हे जगदरुरु श्रीज्ञानेश्वरमहाराज जातिकुळाचा 
आणे हीनश्रेष्ठाचा भाव मनांत न आणतां सकल जीवांना 
पाठीशीं वाळून या भवसागरांतून पेळपार नेतात ! यासाठीं अशा 
ह्या परात्पर सददुूना एकवार तरी नेत्रांनी पाहून, राजा, त्‌ क्तार्थ 
हो ! कारण, अशा मोक्षदानी सट्ठुरंची भेट या नरजन्मांत गांठी 
थोर पुण्य असेळ तरच होते ! आणि अशा सद्ुरूचें दर्शन झालें 
तरच, राजा, मानवदेहाचें सार्थक होतें ! 

रामराजा-गुरुमहाराज, ही आपळी अनुज्ञा आज या अभा- 
ग्यावर खुखाचा सागर ळोटल्याप्रमागे मळा वाटत आहि ! दरिद्याळा 
जसा धनाचा कूप सांपडावा, किंवा रोग्याळा जसें दिव्य रसायण 
सांपडावें, किंवा मृताळा जसें अम्रृतफळ सांपडांवे, त्याप्रमाणे या 
वेळीं हे आपले वचनाम्रत मळा लाधळें असून, तुमच्या ळपेन 
मळा अंधाळा आज नयन आळे आहित ! तरी गुरुमहाराज? 
मला बरोबर वेऊन जाऊन, जगद्रुरूंच्या चरणांवर मळा घाला! 
मी घोर पातकी आहें, तेव्हां जगद्रुरुपाद्रजस्पर्शाचें सुख मला 
मिळवून देण्यास, आपल्यासारखे पुण्यशील आणि पूर्णज्ञानी कुळ 
गुरूच यावेळीं पुढे झाळि पाहिजेत ! | 

राजकुलशुद-राजा, अशीच तुझी इच्छा आहे, तर चठ 
माझ्याबरोबर ! 


रामराजा-कमळे, आह्मी परत येईपर्मभत बाळाचे आणि 


अंक ४ था: १४७ 


'देवीचें चांगळें रक्षण करा. चलार्वे, गुरुमहाराज ! (रामराजा व 
राजकुलगुरु निघून जातात. ते निघून गेल्यावर सीताबाईला शुद्धीवर 
आणण्याकरितां कमळा, पिंगळा व गिरजा तिच्या डोळ्यांना पाणी 
लावून, तिळा वारा घालतात व कमळा मधून मधून सौताबाईला, 
* चाईसाहेब ! अहो बाईसाहेच ! ' अशा हाका मारते. अशा हाका 
चालू असतां सीताबाई, एका हाकेच्या वेळेस सावध होऊन डोळे 
उघडून उठून बसते. ) 

सीताबाई- कमळे, अग मला चांडाळणीळा चांगली 
काळझोंप किंग ळागत होती ! तींतून मळा कशाळा ग जागी 
केळीस ? ( इकडे तिकडे पाहिल्यावर रामराज तेर्थ नाहीं असें द्सि- 
ल्यावर ) कमळे ! माझ्या बाळाळा सोडून महाराज कुठे गेळे ग! 

कमळा- बाईसाहेब, राजकुलगुरूंना बरोबर घेऊन, महाराज 
श्रीसद्रुरु ज्ञानेश्वरमहाराजांना इकडे घेऊन यायला गेले आहेत ! 
त्यांना गेल्याला बराच वेळ झाला ! ते श्रीसद्गुरूना घेऊन आतां 
परत येतीळ ! 

सीताबाई-कमळे, कसं ग हें माझं विपरीत देव! कीं श्री- 
ज्ञानेशवरमहाराज वाड्यांत येण्यापूर्वीच आमच्या कुळीं अंधार 
'पडळा ! अहो भगवंता गोपाळळुष्णा, मी तुमचं आजवेरीं भाव- 
भक्तीनं पूजन केलं ! तुमची एकनिष्ठेनं सेवा केळी ! त्याचं हेच 
“का हो फळ तुह्लीं मळा दिलंत! हे भगवंता ! तू॑ दीनदयाळ, 
अनाथांचा नाथ ह्मणवितोस! नी यावेळींच तुझं हृदय अप कसं- 
'रे कठीण झालं ! 

कसळा-बाईसाहेब, देवाच्या करणीचा अंत कुणाळाही लळाग- 
त नाहीं ! देवानंच मनांत आणळं, तर तो युवराजांना अजून 
दीर्षायु करील ! 

सीताबाई-कमळे, तू॑ अगदीं वेडी आहेस ग! अग खुळे, 
आपल्या भक्तांना संकटीं ठोटण्याचे भगवंतांचं नीद॒ कांहीं आज- 
चंच नाहीं ग! उदार भक्त श्रियाळ याचं पोर भगवंतांनींच मार- 
ल॑ ! शिंबीरायाचं शरीरमांस रती रती काढलं ! भक्तश्रेष्ठ मगरध्व- 
जाच्या मस्तकीं करवत चालवून त्याचं शरीर दुभंग. केलं ! घेर्यव- 


१४८ भ्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


त दुक्षषबाळाला पाताळीं नेऊन घातलं! दुर्वास अडषींच्या मागं 
सुदर्शन लावलं ! नी राजा द्शरथाळा भगवंतांनी राम ! राम! 
हणून प्राण सोडण्याळा. किंग लावलं ! त्याची देखील त्यांना 
दया आली नाहीं! अग, या श्रीरंगांनीं प्रत्यक्ष आपल्या सख्ख्या 
आईचा देखीळ किंग प्राण घेतला ! तेव्हां त्या निष्ठुर भगवं तांना 
या दीन गाईची ग या वेळीं कुठळी द्या यायळा ! कमळे, माझ 
बाळ भूक लागली ह्मणन किंग ह्मणत होतं! बाळा, तेव्हां मीं 
तुळा चाळवलं, म्हणन का रे मजवर रागावलास ! बाळा, तुळा 
साधुशाप बाध नये हणन श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांच्या पाट्रजाची 
तुळा तीट किरे लावली ! हे चतुरा ! सुंदरा ! सुगुणा ! माझ्याशी 
एकतरी शब्द्‌ बोल किरे ! बाळा, माझी उपेक्षा कारे केलीस! 
तुझ्यावांचून मी अनाथ दीन किरे झां आहे ! कमळे, हे माझं 
दिव्यरत्न हारपल्यानं माझं घर बुडालं ग ! बाळा, त परळोकीं गे- 
लास हें पाहून संतराज या तुझ्या मातेच्या हातन कशारे 
पूजा घेतील !* नी आपल्या घरचं अन्न कसं रे ग्रहण करतील? 
ते विन्मुख गेळे ह्मणजे माझ्या तान्ह्या आपली जेलोक्यांत किरे 
अपकीर्ति होईळ ! लोक आपली निंदा करतील ! पाडसा, ह 
कसं रे नाहीं तुझ्या ध्यानांत आळ ! सख्या, माझी माया सांडून तूं 
स्वर्गाला एकट्यानंच जायची कां बरं घाई केळीस ? हे राजवंश- 
तिका ! माझ्याशीं कांहींतरी बोळ किरे! मी तुळा इतकी 
हाका मारतें आहें, मी तुझी इतकी विनवणी करत आहें, तरी ठू 
मला कां रे ओ देत नाहींस? बाळा! तुक्षे गुण संतश्रेष्ठांना फार 
आवडले ! नी ह्मणून कां ग कमळे माझ्या बाळाला दृष्ट झाली ? 
चाळा ! आतां तुळा देवाच्या पायापाशी कोणाची दृष्ट न लागो! 
माझ्या उदरीं येऊन तू व्यर्थ शिणळास ! पण आतां वैकुंठी देवा- 
च्या घरीं तू सुखांत राहा ! बाळा, अखेरीला तू संतपूजनाची नी 
* संतभोजनाची इच्छा मनांत धरळी होतीस! ती तुझी इच्छा संत 
परी आले हणजे पुरवून, तुझ्या मागून मीही वैकुंठी येतें ! कमळे, 


टि 


संत घरीं येईपर्यंत मी माझ्या तान्ह्याला मांडीवर थोपटून अखेरचं 


लु 


च हणून घेते ! राजसा ! आतां मागची सारी आठवण विसर 


अंक ४ था. १४९ 


बरं !, प्रभ्रची मूर्ति ध्यानीं आणून तुझा डोळा .सुखानं लागूं दे! 
( बाळरूष्णार्चे चुंबन घेऊन ) 
मनमोहना । तान्ह्यावाळकृष्णा । केसागेलासी । हारे- 
सद्‌ना। चिरसुखशांतिथुवना । बाळाबोलरे॥ नर्चदेशी। 
उत्तरकांमातेशीं । माझ्यापाडसा । उुणराशी ।"मननि- 
ष्ठुरकेळेसीं ।॥ बाळाबोलरे ॥ वेल्हाळा । शीणतुजबहु 
झाला । हझणुनीरूसूनी । ममबाळा । धरिळाकांआबोला। 
बाळाबोलरे ॥ रुपवंता । अलंकारतवआतां । घालूं- 
कोणामी । निष्ठुरता । कांधरिलीबाचित्ता । बाळोबो- 
लरे ॥ खणवंता । रागासोडीआतां । सखयाऊठकिरे । 
तूंजातां । कोणपूजिलसंता । बाळाबोलरे ॥ न्हाऊनी । 
पूजाकरिंधवोनी । जाईसामोरा । ऊटूनी । संताआणी- 
सद्‌नीं । बाळाऐकरे ॥ सयरुराया । सद्धावेपूजाया । 
भासमनींची । पुरवाया । उठिउठियाणिराया । बाळा 
ऐककिरे ॥ 
कमळे, मी इतका कंठशोष कारितें आहे, पण माझे बाळ मला . 
कांहींच किंग उत्तर देत नाहीं ! बाळा, आतां माझ्या अंगाला 
कांपरं भरलं ! माझं चित्तराविर आटत चाललं ! माझे नेत्र भो- 
वडाळा लागून माझ्या डोळ्यांपुढं अंधारी किरे ग्रेऊं ळागळी ! नी 
माझ्या तोंडाळा कोरड पडली ! बाळा, अजून तरी माझ्याशीं बोळ 
किरे ! कमळे, आतां माझं बाळ माझ्याशी कुठळं ग बोळायला ! 
तं वैकुंठभवनाळा कायमचंच गेलं बरं ! 


वेल्हाळा । साझ्याराजसबाळा । देयाहापिकेशी। सांभ - 

ळा । सुखेकल्पकाळा । आणिकनमागेमी ॥ मधुसुद्ना । 

माझ्याबाळकृष्णा । चरणींठावद्या । यादीना । नेदीज- 

न्ममरणा । आणिकनमागेमी ॥ 

( सीताबाई गाणें हणतां ह्मणतां बेशुद्द होऊन पडते. तिला 
कमळा सावरते व “ बाईसाहेब ! सावध व्हा! सावध व्हा ! ) असे 
हणते इतक्यांत रामराजा व राजकुलगुरु प्रवेश करतात. ) 


१५७ भश्रीक्ञानेश्वरमहाराज. 


रांमराजा- ( सीताबाई मृच्छित पडलेली पाहून ) कमळे. 
देवी अजून शुद्धीवर आली नाहीं ना ? हाय रे अभाग्या रामराजा ! 
आपल्या दुष्कताच्या वन्हिज्वाळेंत सकळ राजकुळ किरे दृग्ध 
करून टाकलेस ! गुरुमहाराज, कायहो माक्षें हें बळवंत पूर्वकर्म ! 
राजकुलगुरू- राजा, हे पूर्वकर्म सर्वीहून बलिष्ठ आहे! 
याच पूर्वकर्मानें श्रीरामचंद्र प्रभंना रानोरान हिंडावयास लाविळें! 
याच कमामुळें महासती जानकी मातोश्रीला रावणानें चोरून 
नेळी ! याच कर्मानें बह्मा, विष्णु, महेश, यांना या भतळावर अव- 
तार घ्यावे ळागळे ! याच्याचमुळें भस्मासुराचें तोंड काळें झाळें ! 
याच्याचमुळें भगवान्‌ श्रीरु्णाळा काळयवनापुढें पळावे लागलें ! 
मदनाचा देह पूर्वकर्मानेंच दग्ध झाळा ! आणि याच पूर्वकर्मामुळें 
सकल यादवांचा कुलक्षय झाळा ! असे किती दाखले ठेऊं? 
राजा, हें पूर्वकर्म आजपर्यंत कधीं कोणाला सुटले नाहीं ! 
रामराजा- कमळे, आह्यी मधांशीं येथून गेल्यापासून हा वे- 
पर्यंत ठेवी एकदां देखील शुद्धीवर आली नाहीं का ग! 
कमळा- महाराज, आपण इथून गेल्यावर बाईसाहेबांना 
शुद्धीवर आणण्यासाठी आह्मी पुष्कळ यत्न केळे. तेव्हां बऱ्याच 
वेळानं त्या एकदांच्या शुद्धीवर आल्या. नी मळा चांगळी काळ- 
झोप लागत होती, तींतून मळा कशालाग जागी केलीस, असं 
मला ह्मणाल्य़ा, नी मग युवराजांचं मस्तक मांडीवर घेऊन, त्या 
मोठमोठ्यानं आक्रोश करूं लागल्या! बाळा, संतमहाराज 
आतां घरीं आळे, नी त्यांनीं तुझी ही दशा पाहिली, म्हणजे ते 
वेन्मुख किरे परत जातील ! नी ते परत गेळे हणजे जगांत ळोक 
आपली निंदा किरे करतील ! एक नी दोन अशा हजार गोष्टी 
त्या थुक्‍राजांना म्हणूं ळागल्या ! नी मग त्या शोकाच्या लहरींत 
' झवराजांना थोपटून गाणं म्हणूं लागल्या. गाणं ह्मणतां म्हणतां 
त्याना पुन्हा मरच्छा आली, नी त्या आतां इतक्यांत बेशुद्ध झाल्या! 
रामराज़ा- गुरुमहाराज, देवीची ही भयकंर स्थिति पाहून 
माझे हृद्य दुभांग होत आहे ! गुरुमहाराज, श्रीसद्रुरुज्ञानेश्वरमहा- 
श्‌ राज येथें येऊन त्यांनीं बालकाची आणि देवीची ही अवस्था 


अक ४थाट १५९ 


पाहिली, हणजे ते रागावून माझ्या हातून पूजा ग्रहण न करतां, 
मला हतभाग्याला या दुःखडोहांत असाच पचत टाकून जाऊं 
लागले, तर मग मी काय करूं हो! 

कमळा- महाराजांनीं सहुरूना या वेळीं असंच सांगितलं 
पाहिजे कीं, गरुवराज एकाएकीं गच्चीवरून खालीं पडले, नी त्यांना 
भयंकर मूर्च्छा आली ! पुष्कळ उपाय केल्यावर ते शुद्धीवर आले, 
नी बाईसाहेबांच्या मांडीवर ते आतां इतक्यांतच झोपी गेले 
आहिंत ! बाईसाहेबांना आज फार शीण झाला, नी त्यामुळं त्यां- 
चाही बंसल्याजागींच हा आतांच डोळा लागळा आहे ! असं 
महाराजांनीं संदरुरूना सांगितलं, ह्मणजे महाराजांच्या हातून पूजा 
घेण्यापूर्वी सद्दुरु इथून निघ्रून जाणार नाहींत ! 

रामराजा-हर ! हर ! सद्दुरुसमर्थ श्रीज्ञानेश्वरमहाराज मा- 
झ्यापुढें उभे राहिल्यावर, त्यांच्यापुढे देखील या द्वैववातक्याला 
खोटें बोलण्याची वेळ आळी ना! तेव्हां गुरुमहाराज, आपण 
ह्मणतां त्याप्रमाणें पूर्वकर्म सर्वीहूनही बालिष्ठ आहे, हेंच खरें! 

(इतक्यांत राजोपाध्ये येऊन श्रीज्ञानेश्वरमहारांज आल्याचे सुच- 
वितात. रामराजा व राजकुलगुरु त्यांस सामोरे जातांत. रामराजा 
श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांस हाती धरून उच्चासनावर आणून बसवितो. 
राजकुलगुरु नामदेवादे संतांस श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांच्या आसना- 
भोंवती आणून बसवितात. राजोपाध्ये रामराजास पूजासाहित्य आ- 
णून देतात. रामराजा श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांची पूजा करण्यास आरं- 
भ करणार इतक्यांत ) 

ज्ञानेश्वर-हे राजश्रेष्ठा! मातोश्री सीताबाईला आणि श्री- 
रृष्णस्वरूप बाळरुष्णाळा इकडे घेऊन या ! ह्मणजे त्यांना डोळे- 
भरून पाहून आह्मी रुतार्थ होऊं ! 

रामराजा-(कंठ दाटून येऊन) सदुरुमहाराज ! मी शिकारीला 
गेलों असतां, दोन घटकांपूर्वी माझा बाळरुष्णा गच्चीवरून पडून 
बेशुद्ध झाला होता ! तेव्हां देवीने, आणणि तिच्या सखी व दासीज- 
नांगी पुष्कळ उपचार करून, बाळरुष्णाला शुद्धीवर आणलें! सांभत 
तो पहा तेथें देवीच्या मांडीवर नुकताच क्ांपी गेळा आहे, आणि 


१५२ भरीज्ञानेश्वरमहाराज. 


'देवीळाही फार शीण झाल्यामुळें, तीही जागच्याजागींच लवंडून, 
तिचाही आतांच डोळा ळागळा आहे! तरी तीं उभयतां जागीं 
होईपर्यत सद्रुरूंमीं माझ्या हातून पूजा ग्रहण करून मळा चरण- 
तीर्थप्रसाद्‌ यावा ! र 
ज्ञानेश्वर- राजा! बाळरुप्णाला क्षेमा्लिंगन् ठेण्याकरितां 
मी फार उत्कंठित ताळा आहे ! तरी त्याला जाग ; : न इकडे 
घेऊन या ! नामदेवा, बाळळष्णाळा इकडे आणा हो हणजे 
ती गोजिरी रुष्णमरा्ते आपण सर्व डोळेभरून पाहून धन्य होऊं ! 
( नामदेव बाळरुष्णाला उचळून आणण्याकरितां पुढें हातात, तेव्हा 
कमळा त्यांना आडवी होते. रामराजा व राजकुलगुरु एकीकडे 
जाऊन अधोवदून उभे राहतात. ) 
कमळा- अहो संतमहाराज ! युवराजांचा डोळा नुकताच 
किहो लागळा आहे ! त्यांची झोपमोड करूं नका! त्यांची 
झोपमोड झाळी तर ते रडून रडून गोंधळ करतील! नी तुह्ञाश्‍ स. 
मर्थांच्या जिवाळा त्यापासून उगींच केश होतील! र 
नामदेव- अहो बाई, हें बालक नसून हा साक्षात्‌ पंढरपूर 
वासी शरीपांडुरंग आहे ! तेव्हां या बालकाच्या दर्शनाने आह्मांठा 
साक्षात्‌ श्रीपंढर्गनाथाचें दर्शन घडणार आहे ! तरी रुपा करून 
औपांडुरंगाच्या भेटींत आह्यांलठा अडथळा करूं नका ! ( नामदुत 
बाळरूष्णाला सीताबाईच्या पुढून उचळूं लागतात; तेव्हां कमळा 
दूर सरून डोळ्यांना पदर लावून खालीं पहात उभी राहते. नामदूंव 
चाळरुष्णाला हातांवर उचलून घेतात व बाळरुष्णाच्या र्क्तार्ने 
माखलेल्या मुखाकडे पाहून एकदम घाबरून ) हाय ! हाय ! बापा 
शञानराया ! यावेळीं या श्रीकृष्ण -प्रभंनी भेसूर स्वरूप किहो 
धारण केलें आहे ! ( बाळरूष्णाला घेऊन श्रीज्ञानेश्वरमहाराजां- 
२४ जातां जातां ) ज्ञानराया, वेळीं प्रभूंनी नेत्र मिटून वेतळे 
“हेत ! मभूंचे चलनवळनादे व्यापार बंद पडले आहेत ! 
क तिले आहे ! बापा ज्ञानराया, यावरून 
वका मण ह्या बालकायेचा त्याग करून ड्हृ त 
1 केळें, असें मळा बाटतें ! ( नामदेव 


बाळरुष्णास श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांचे मांडीवर ठेवितात. संर्व संत 
पढें होऊन बाळरुष्णाचे मुखाकडे पाहून डोळ्यांस पद्र लावून तोंडे 
खाली घाठून उभे राहतात. श्रीज्ञानेश्वरमहाराज बाळरप्णाचे 
ते'डाकडे पाहून सदट्रदि्त होतात. ) 
ज्ञानेश्वर-हे सुकुमारा बाळा ! तू आह्यांला बोलावू आलास; 
तेव्हां तूं साक्षात्‌ गोकुळवासी श्रीरुष्ण प्रभूच आमच्या भेटीऊा 
आलास असें किरे आह्यांला वाटलें ! आणि साक्षात्‌ रुक्मि- 
णीवरानेंच आज आम्हांला प्रसादार्चे आमंत्रण दिळे, अशी 
भावना पोटीं धरून, आम्हीं मोठ्या आशेनें प्रसादाकरितां येथें 
धांवत आलों ! असे असून, हे गोपाळरुष्णा, आम्ही येण्यापू्वांच 
तू आह्यांला सोहून निजधामाळा कसारे गेळास ! आमची तूं 
एवढा वेळ आतुरतेनें वाट पाहिळीस आणि आह्यांला यायला 
उशीर लागला, ह्मणून कारे आम्हांवर रुसून तं वेकुंठभवनीं 
परत गेळास ! हे गुणसमुद्रा, आह्यांवर असा रुसू नकोसरे ! 
यावेळीं तूं जर आह्यांवर असा रुसलास, तर आमच्या तोंडाला 
काळोखी किरे ळागेळ ! अहो, श्रीमज्वीमातीरविहारा पुंडळीक- 
बरदा पांडुरंगा ! हें तुम्ही काय हो केलें ? अहो विश्वजीवना 
करुंणार्णवा महाविष्णु, तुह्यांला हें कसें हो रुचळें ! अहो श्रीधरा, - 
गोविंदा, आह्यां दीनभक्तांवर तुहझ्यी हा काय हो घोर प्रसंग 
आणला ! अहो शेषशाई) विश्वंभरा, दीनबंधो, आह्यां भक्तांचा 
लौकिक तुम्ही असाच काहो वाढविणार ? अहो चंतुर्दशळोक- 
पालना पुराणपुरुषा, आमच्या शुद्ध भक्तीला वश होऊन, तुम्ही 
आमच्या सनिध नित्य राहतां, हणून त्रिभ्वनीं आह्यांला धन्य 
किहो समजतात ! आणि हीच भावना मनीं धरून या राज- 
भरेष्ठाने, या मातोश्रीनें आणि या सुंदर सुकुमार बाळकानें आमचा 
गारव करून, आह्यांला येथें आणिलें ! आणि हे शुद्ध निरं- 
जना, विश्वेशा, येथें जर ही अशी विपरीत गत झाली, तर 
आम्ही तुझे भक्त द्वाड आहों, असा आमच्या अपकीतींचा 
का बिभुवनीं गाजून, आह्यांठा पाहून सगळे लोक भिऊन पळून 
जातील ! हे सच्चिदानंदा, अनंता, आमच्या आगमनाने 


१५४ श्रीक्ञानेश्वरमहाराज. 


बालकांना मृत्यु येतो, असं किरे सारें जंग हणेल ! हे देवाधि- 
देवा नारायणा, तुझ्या भक्तांना घरीं आणळें असतां, थोर अनर्थ 
उद्भवतात, अशी आमची अपकीर्ति सर्व जगांत पसरून आह्यांला 
कोणी पुढेंदेखीळ उभें राहूं देणार नाहीं ! आमचा सर्व ठोक 
उपहास करतील ! हे सावळे कान्हाई कृष्णाबाई, ही विपरीत 
करणी कशीग केलीस ! हे जगदुद्धारा, वेऊुंठनायका, या बाल- 
काला आह्मी  दीर्घायुभव ! असा किरे आशीर्वाद दिला ! तैं 
भामचं वचन तूं आज असेंच कारे खरें केळेंस ! हे माया” 
चक्रचाळका भगवंता, मागील युगीं तूं भक्तवचनासाठीं अनंत 
रूपें आणि अनंत नामें धारण करून, अनंत अवतार घेतळेस ! 
आणि अनंत लीला करून दाखवून, आपल्या भक्तांचा ळौकिक 
वाढविळास ! अर्से अस्रून, देवा, यावेळींच कारे अशी निघु" 
रता धारण केळीस ! हे इंद्रावरा माधवा, प्रल्हादाकारितां ठू 
स्तंभीं प्रगटळास ! उपमन्यूळा क्षीरसागर दिळास ! खघ्रवाळा 
अढळपदीं स्थापिळास ! नारदाला बह्मशापापास्रून सोडविळेंस !. 
ग्जेंद्राळा संकटी पावळास ! अहल्येळा पाषाणदेहापास्रून उद्धर" 
लीस ! पार्थासाठी कळवळून, जें. तुजं स्वरूप विधीने आणि 
- देवांनींही कधीं पाहिलं नाहीं, असें आपलें विश्वरूप त्याळा दाख- 
: विळेंस ! पांचाळीळा संकटीं लुगडीं पुरविळींस ! हे भक्तकाम” 
कल्पद्रुमा देवा, हे तुझें ब्रीद सकळ विश्व आतां मिथ्या किरे 
ह्मणेळ ! हे अनंत कल्याणदायका पंढरीशा, तुझ्या अनंत अुगींच्या 
कोर्तीला हे उचीत आहे कारे ! हे विश्वमतिचाळका पंढरीनाथा, 
तूं दीनदयाळ, पतितपावन, अनाथनाथ, भक्तकेवारी, संकटी 
वरदानी आहेस, ह्मणून तुझे पोवाडे आह्यो नित्य जगापुढे गातों, 
ते अशाच करितां कायरे! हे अजआजिता, गुणातीता, तर 
विश्वात्मा, आह्मां भक्तांना तातजननी, असें असून हे प्रभो आतांच 
- कोरे आम्हांवर निष्ठुर झाळास ? अहो भक्तभियकरा पांडुरंगा, 
आम्हावर दया करा, आणि या बालकाच्या मुखांत अमृत आणून 
चाळून याळा जिवंत करा ! आणि आम्हां भक्तांचा ळौकिक 
कायम राखा ! हे सकळ ठेवपाळका, तुळा शरण आल्यावर 


अंक ४ था. २५९४१ 


आम्हां भक्तांवर आपंदा आली, तर तुझ्या त्रिदाळा उणेपणा फिरे 
येईळ ! हे दयाथना नारायणा, तूं आम्हां भक्तांचे निजधन 
आह्मां भक्तांची विशे स्वतः आंगीं सोसून, आम्हां दासांचें तू 
रक्षण करतोस, आणि आमचा हद्द पुरून आमची पौढी वाढ- 
वितोस ! ही तुझी भक्तवत्सळता आतां कोठेंरे गेळी ? हे दया- 
वना, आम्हांसाठींच आतां कारे रुपणता धरलळीस ? हे भक्त- 
भूषणा पंढरीशा, तू पूर्वी गुरुपुत परत आणून दिळास ! तसेंच 
यावेळीही आह्मां भक्तांच्या धावण्या धांवून आमचें यश राखावे! 
दुवा, हे पाहा सर्व संत दीनवदन करून बसले आहेत ! यांची 
लज्जा रक्षण करणें, देवा, तुझ्याकडे आहे ! नारायणा, मी तुळा 
इतका आळवीत असंतां तुळा माझी अजून कारे करुणा येईना | 
हे द्वारकाधीशा, तूं आजच कारे इतकें कठीण मन केलेस ! 
का हे पांडुरंगा, यावेळीं तर पंढरपुरी भेमळ भक्तांच्या कीर्तन- 
अ्रवणांत गुंग होऊन गेळा आहेस ? का ठेवा, योग्यांच्या ध्यानांत 
गुंतला आहेस ! का आणीक कोणीं भक्तानें तुळा याच वेळीं 
संकट घातल्यामुळें तिकडे घांब्रून गेला आहेस ? का हे अधो- 
क्षजा, सगुण उपासकांची पूजा वेत बसळा आहेस ! का इंद्र 
तुळा अमृतपान करविण्याकारितां घेऊन गेळा आहे ? का पंढरीस. 
तुझ्या भक्तांना दर्शन देण्यांत गुंतळा आहेस ! का रुक्मिणी, 
मातोश्रीजवळ निद्रिस्त क्षाळा आहेस ! अहो संत हो, 
नामप्रल्हादउचारी ॥ तयासोडवीनरहारे ॥ उचलाने 
घेतळाकाडियेवरी ॥ भक्तसुखेनिवाला. ॥ १ ॥ नामबर- 
वयावरवंट ॥ नासपवित्रचोखट ॥ नामस्सरेनीळकंठ ॥ 
निजसुखोनेवाळा ॥ धु० ॥ जेंधुरुसींआठवलें ॥ तेचि 
उपमन्येघोकिळें ॥ तेचिगजेद्रालाधलें ॥ हितझालेत- 
यांचें ॥२॥ नासस्मरेअजामेळ ॥ महापातकीचांडाळ॥ 
नामेंझालासोज्वळ ॥ आपणासाहितनिचाला ॥३॥ 
वाटपाडाकोळिकु ॥ नामस्मरेवाल्मिकु ॥ नामेंउद्धारे- 


लोतेन्हीलोक ॥ आपणासाहेितानिवाला ॥ ४ ॥ ऐसे- 


१५६ श्रीज्ञानेश्वरभहार ज- 


अनंतअपार ॥ नासेंतरलेचराचर ॥ नामपावित्रआाणि- 

पारेकर ॥ रखुमादेविवराचचं ॥ ५॥ 

ह्मणून आंतां आपण विठठळ नामाचा टाहो फोडून भगवंताला 
आळवूं ! म्हणजे तो भक्तकेवारी दयाघन प्रभू आपल्याकडे वळून 
आपला हद्द पुरवीळ ! आणि या बालकाला जीवदान देऊन, 
आपली लज्जा रक्षण करील ! 

९ श्रीज्ञानेश्वरमहाराज, ' नामदेवादे संत रामराजा, राजकुलगुरु 
व कमळा विठ्ठल नामाचा गजर करतात; व हा गजर चालू असता, 
श्रीज्ञानेश्वर महाराजांच्या नेत्रांतून वाहणारे अश्रु बाळकृष्णाच्या 
उघड्या तोंडांत टपटप पडत असतात, हे अश्रु बाळकृष्णाच्या 
तोंडांत पडूं ल गल्यावर, तो हळू हळ ज्ञोपेंतून जागा झाल्याप्रमाणे 
सावध होऊं लांगतो;' व अमळशार्ने उठून बसून श्रीज्ञानेश्वरमहा- 
राजांच्याः मुखाकडे पाहून त्यांस कडकडून मिठी मारतो. तेव्हां विष्ठल- 
नामाचा गजर बंदू करून, श्रीज्ञानेश्वरमहाराज बाळकृष्णाला हृद्‌- 
याशीं घट्ट धन्तात. ) 

हे भक्तवत्सळा श्रीपांडुरंगा !: या बाळकाळा जीव- 
दान ठेऊन, तूं आम्हां भक्तांचा माथा आज उजळ केलास, 
तेणेंकरून आम्ही धन्य झालों ! बाळा ! तो तुझा तात देहभान 
विसरून, तेथें स्तब्ध उभा राहिळा 'आहे! तर त्याला भेटून धन्प हो! 

बाळकुष्णा- ( रामराजाकडे धांवत जाऊन व त्याच्या कम- 
रेस मिठी मारून ) तातमहाराज ! मजवरचा तुमचा राग अजून 
गेळा नाहीं, आणि म्हणूनच काहो तुम्ही असे कष्टी होऊन, उभे 
राहिळां आहां ? तातमहाराज ! आतां मजवरचा राग सोडून 
मला जवळ घ्या किहो ! ( रामराजा देहावर येऊन ब:ळकृष्णाला 
आनंदानें उचलून पोटाशीं घट्ट धरितो व त्याचें चुंबन घेतो. इत 
क्यात बाळकृष्णाची टाटे सीताबाईकडे जाते ) तातमहाराज ! तुह्ली 
माझ्या भआाइळा कांहीं कठोर भाषण बोललां, ह्मणून काहो ती 
विव्हळ होऊन अशी भुईवर आंग टाकून तेथें पडळी आहे ? 

माझ्या अत्यानंदाचा कळस झाल्यामुळें 


अंक ४.था. शृ 1. 


माझा कंठ दाटून आला आहे ! आणि त्यामुळें माझ्या तोंडांतून 
एक. शब्द देखीळ निघत नाहींसा झाळा आहे ! माझ्या राजसा ! 
'देवी तुझ्याच. घोर. चिंतेनें तेथे विव्हळ होऊन पडळी आहे ! तर 
बाळा; तिला प्रेमाने चुंबन देऊन तिची समजूत कर ! माझ्या 
गुणानेधाना ! तुळा काळानें ओढून नेळे. होतें रे ! परंतु ( श्रौ- 
ज्ञानेश्वरमहारा जांकडे बोट दुःखवून ) या.-सद्रुरूनीं काळाच्या तोंडांत 
मारून ( बाळकृष्णाचें चंबन घेऊन ) हें बिभुवनींचें भांडार माझ्या 
हातीं परत आणून दिलें ! ( बाळरुण्णा खालीं उतरून पळत पळत 
भाईजवळ जातो. ) 

बाळकृष्णा- आई ! आई ! ए आई! माझ्याशीं बोळ कि- 
ग ! माझ्या आंगावरून हात फिरवून मळा जवळ घे किंग ! तूं 
जर माझ्यावर अशी रागावळीस तर मळा. कोण ग जवळ घेईल ? 
आईग ! हें पाहा मीं आपलें तोंड पुढें केळे आहे ! तर भेमानें 
माझें ज्ञंबन घे किंग ! आई !.मळा फार भक लागली आहे ग ! 
आई ! आईग ! आतां राग सोड किग ! आई! मी इतका 
विनवितों आहे, तरी अजून तूं कां ग उठेनास ! 

सीताबाई- ( मुलाचा शब्द ऐकून ज्ञोपेतून जागी झाल्याप्रमाणे 
सडबडून उठून बसते व. बाळरूष्णास पाहून त्यास पोटाशीं घट्ट धरून 
- त्यांचं चुंबन घेऊन व त्याचें मुख कुरवाळून साश्ययं. चहूंकडे पाहून ) 
_ बाळा ! इतका वेळ कुठें रे गेळा होतास ! पाडसा ! मी तुझ्या 
'वांचून दीन किरे झाळें होतं ! माझ्या जिवीच्या विसाव्या ! आतां 
पुन्हा नाहीं ना तू मळा सोडून असा कुठें दूर जाणार ? 

बाळकृष्णा- ( आईच्या गळ्यास मिठी मारून ) आईग ! 
तातमहाराज कोठवर “आले, हें 'पाहण्याकारेतां मी गच्चीवर 
चढळों होतो ग ! तों तेथ्नन. पाय घसरून खाळीं पडलों ! तेव्हां 
हातांमध्ये शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण केळेळे लक्ष्मीकांत श्री- 
विष्णु माझ्या पुढें एकदम येऊन उभे, राहळे, आणि त्यांनीं मळा 
चटदिशीं कडेवर उचळून घेतलें ! इतक्यांत स्वर्गातून एक विमान 
खालीं उतरले !. त्या विमानांत भगवान्‌ मळा घेऊन बसले ] 
आणि मी भगवंतांच्याबरोबर वैकुंठाला गेलो ! आई,तेथळी मोज 

१४६६०६ र 


श्प्ट भ्रीक्ञानेश्वरमहाराज. 


मी तुळा काय ग सांगू ? तेथें गेल्यावर भगवान्‌ एका सिंहासना* 
वर बसळे आगि मला मांडीवर घेऊन त्यांनीं माजे प्रेमानें ब्नंबन 
घेतळें ! अमळशानें मळा . तुक्षें आणे तातमहाराजांर्चे स्मरण 
झाळें ! पण तुह्मी दोघेही मळा कोठें दिसांना ! तेव्हां मळा भक 
लागली आहे, मळा आईकडे घेऊन चला, असें मीं भगवंतांना 
हाटळें ! तेव्हां त्यांनी माझ्या मुखांत अमृत घातळें! आई ग 9 
त्या अमृताची गोडी माझ्या तोंडांतून अजून [किंग गेली नाहीं ! 
आई ग ! इतक्यांत ( श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांकडे बोट करून ) या 
संतश्रेष्टांचें मळा स्मरण झालें ! हे पूजा ग्रहण करण्याकारेतां घरी 
आळे असतील, माझी वाट पाहात असर्ताळ, मी कोठें आहें 
ह्मणून तुळा विचारीत असतील, असें माझ्या मनांत येत आहे 
तोंच भगवान श्रीविष्णूंनीं (श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांकडे पुनः बोट करून) 
हें सदुरुस्वरूप धारण केलें; आणि मला हातीं धरून या स्वरूपा- 
नेच भगवान्‌ मळा घेऊन येर्थे परत आले ! आई ग ! तर आतां 
ऊठ लवकर,. आणि माझ्या हातून या सद्ुरुस्वरूपीं भगवान 
श्रीविष्णूंचें प्जन करीव ! 
सीताबाई- ( आनंदाने उठून बाळकृष्णास कडेवर घेऊन त्यांस 

श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांचे चरणांवर आणून घालते व आपण स्वतः 
श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांचे पाय घट्ट धरून बसते ) अहो सद्दुरुसमर्था! 
आपण या आपल्या धर्माच्या बाहिणीला हें पुत्रदान देऊन आज 
धन्य केलं ! सदुरुनाथा ! या आपल्या उपकाराबद्दळ मी आपली 
कशी उतराई होऊं ! मी आपल्याला काय अर्पण करूं? मी 
आपला धन्यवाद्‌ किती गाऊं ? माझें हें सुखनिधान मळा आज 
लाधल्यामुळे, यावेळीं मी आनंदानं अगदीं वेडी झाळें आहें * 
माझा कंठ दाटून आला आहे ! मी काय करूं, काय बोलूं, 
मला कांहींच सुचत नाहींस झाळं आहे ! ह्मणून हे सद्रुरू 
“चरण मीं घट्ट धरिळे आहेत ! 

/ राजकुलगुरू- अहो सदुरुसमर्था, ही देवी आणि हा राजा 
ह्वा उभयतांही यावेळीं अत्यानंदानं अगदीं वेडावून जाऊन गांध 
ळून गेलीं आहेत ! त्यांचें देहभान यावेळीं सर्वस्वी नट झालें 


मे 


8.४ 


] 


अंक ४ था. १५९ 


आहे ! तरी समर्थांनी त्यांच्या मस्तकांवर हात ठेवून त्यांना 
देहावर आणावे, आणि त्यांना उपदेशाम़त पाजून त्यांचे अज्ञान 
'डूर करावें ! ( रामराजा व॒बाळकृष्णा श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांच्या 
चरणांवर मस्तक ठेवितात. ) 

ज्ञानेश्वर- अहो राजकुलगुरु ! तुम्हासारवे ज्ञानवृद्ध 
राजाला उपंदेशाम्रत पाजण्याकारतां नित्य सनिध असल्यावर. 
मी तें याळा अधिक काय सांगणार ! ( श्रीज्ञानेश्वरमहाराज 
'रामराजा, सीताबाई व बाळकृष्णा यांच्या मस्तकांवर हात ठेवितात. ) 
डे राजभ्रेष्ठा ! आणि अहो मातोश्री ! आतां उठा ! ( त्रिवर्ग उठून 
श्रीज्ञानेश्वरमहारा जांपुढ॑ हात जोडतात. ) राजा ! विषभक्षण करून. 
'त्यावर अम्नतपान केलें असतां, जसे सर्व अनर्थ चुकतात, त्याम- 
मार्णे अगोद्र हातून उद्‌ंड दुष्ळूत घडल्यावर जर शेवटीं पोटीं 
अनुताप उत्पन्न झाळा तर मागील सर्व पातके जळून जातात ! 
हे राजन्रेष्ठा, तुळा आतां अनुताप झाल्यामुळें, तुझा भव- 
रोग दूर गेळा आहे ! तर आतां दांभिक अभिमान टाकून, आंगीं 
सात्विक गुण धर. सर्वांमध्ये धर्म हा ्रेष्ठ आहे ! याकारितां सदा 
धर्मावर चित्त ठेवून अनादिकालापासून सज्जन तो जसा 
आचरीत आले आहेत, त्याप्रमाणें तो तू॑ आचरीत जा. कुल, 
शील, विद्या, धन, राज, तप, रूप व यौवन, या अश्मदांनीं 
आपलें मन अळू देऊं नको. धर्मातेंच राज्य मिळवून 
त्याचें धर्मानेंचे रक्षण करीत जा. अविहित अनाचारकर्मी 
प्रवृत्त होऊं नको सत्पात्री दान देऊन, दीन जनांचे केश 
हरण करीत जा. वेद हे जसे आह्मणांचे बांधव आहेत, . 
त्याप्रमाणें मंत्री हे राजाचे बांधव आहेत ! ह्मणन धर्म- 
शीळ प्रधान नेमून प्रजेचे पुत्वत्‌ पाळन कर. ख्तरिया, न्राह्मण, 
साधु, यांना दूंडूं नको. देव-विप्रांचे वेतन चालवीत जा. 
कोणी सेवक व प्रधान प्रजेळा पीडा करतील, तर त्यांना पदा- 
वेगळे करीत जा. आश्रित, उपाध्ये, कहत्विज, बाह्मण, हे 
अनुष्ठान, जप, तप, याग, पुरश्वरण, हीं यथासांग करितात 
'किंब्पम नाहीं, हें नित्य पाहून, आपल्या रुतीने, आपल्या वाणीने, 


१६० श्रीज्ञाने*्वरमंहोराज. श ॥ 


आपल्या दृष्टीने, आणि आपल्या मनाने, सर्व प्रजा नेहमी 
संतुष्ट ठेवीत जा. सर्वभती नारायण आहे, अशा भावनेने 
अन्नदान करीत जा. मीं तुळा बहुत काय सांगाव! 
मनुयाज्ञवल्क्यस्मृतियुक्त आपलें वर्तन ठेव. ही राजनीति भार 
तांत विदुरानें धृतराष्ट्राला सांगितळी आहे. तिचे मनन 
करून त्याप्रमार्ण वागत जा. ह्मणजे ळाभ आणि सॉस्य 

हीं तुला प्राप्त होतलि. दुर्जनांच्या बुद्धीचा त्याग करून 
सत्संग धर. साधुसंतांचे आशीर्वाद घेत जा. गुरुवचनीं सदा सादर 
रहात जा. कुमार्ग टाकून संन्मार्गाने वाग. आणिं साधुजन पाळून 

हरिभंजनीं आंग ज्ञिजव. विषयांवरीलळ आदर सांडून, काम” 

कोधादि शत्रूंना आपल्या पराक्रमाने दुमवूने' टॉक. इंद्रिय 

स्वाधीन ठेवून, नित्य नेमित्तिक कर्मे यथासांग करीत जा 

आहोरात्र आपल्या हातून पापपुण्य किती घडळें, हें मनाला 

विचारून, भांवभक्तीनें श्रीहरीचे पूजन करीत जां. अभिमान | 
सांडून संतांचे दास्य कर. संतर्मुखानें वेदांत अवण करून । 
हरिकीतन ऐकत जा. संतभ्रेष्ठांना आपलें तन, मन, बन 
अर्पून त्यांची सेवा करीत जा. ह्मणजे तुळा ते मोळ । 
भाप्तीचा मार्ग दाखवून देतील. राजा, संतसेवा हच 
मोक्षाचे साधन आहे. याकरितां सदेव त्यांची संगत धर; ह्मणजे 

ते तुझे अपेक्षित तुळा सांगतील. त्यांच्या संगतीने ठुईत 
अंतःकरणास बोध होऊन, तुझें मन कल्पनारहित होईल! 
आगि तुझ्या निंविध वासना मावळतील. त्यांच्या रुपेने 
' तुळा सर्वजन नारायण दिस लांगेळ ! आणि अशा रीतीने 
शुद्ध बह्म तुजपुढे येऊन उभें राहळें ह्मणजे, तूं इहलोकी 


उद्‌ंड कीर्ति आणि अपांर सुख संपादून, देहत्यागानंतर चिन्म 
यंपदाची जोड मिळविशील ! र 


( राजा, राणी व बाळकृष्णा श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांर्चे पूजन करि ै 


क ह हह”. वि 


>> 


तात, वःत्यांस ओवाळून त्यांचे पादुतीर्थ सेवन करितात 
श्रीज्ञानेश्वरमहाराज आपल्या केठांतील तुळसींकाष्ठमाला राजाच्या 
गळ्यांत प्रसाद ह्णंन घालतात. तेव्हां राजा त्यांस स॑ 


अंक ४ था. १६१ 


नमस्कार घालतो. नंतर राजा, राणी व बाळकृष्णा ही नामदेवादू्‌ 
संतांस नमस्कार घालतात, ) 
नामंदेव- राजा, ज्ञानरायांनीं आपल्या कंठांतील तुळसी- 
काष्ठमाला तुझ्या गळ्यांत धातळी आहे, ही तू अखंड गळ्यांत 
वागव ! आणि आह्मां संतांचे श्रेष्ठ भषण जी ही पताका ती 
मी तुझ्या हातीं देत आहें, (पताका राजाच्या हातांतदेऊन ) ही 
हातीं घेऊन विदळ नामाचा घोष करीत, 
पंढरीसीजावेंजीवन्सुक्तव्हावें ॥ जीवळगाभेटावेविठोबा- 
सी॥१॥ कायावाचामनचरणींठेवावे ॥ प्रेमसुखमागा- 
वैपेढरीनाथा ॥ २ ॥ सुखार्चेसाजेरेश्रासुखपहावें ।। 
जीवेउतरावैठिंबळोण ॥ ३ ॥ नामाह्मणेआह्मांदीनांचं 
माहेर ॥ गातांमनोहरगोडवाटे ॥ ४॥ 


( पडदा पडतो. ) 


_ नेल्यामुळें मळा थोर धन्यता वाटत आहे! मथुराधिपाति पिपाजी 


अंक वा. 


>>>_<<>८>->>< 


प्रवेश पाहिला. 


स्थळ- श्रीवाराणसी ( काशी ) क्षेत्र. मुद्रलाचार्यांचा यज्ञमंडप 

( यज्ञकुंडांत नुक्तीच पूणीहुति पडून कुंडांतील हुताशन ह्ठ्ह्ू 
शांत होत चालला आहे, यज्ञ करणारे क्रत्विज, त्राह्मण व यजमान 
मुद्रलाचार्य, यज्ञमंडपांत अम्पूजेकरितां एक उच्चासन मांडून, त्याच्या 
सभावतीं विचार करीत बसले आहित व त्या उचासनाजवळ अग्रो" 
दुक कलश व गंघचंद्नपूष्पादे पुजासाहित्यांनीं भरलेली पान 
ठेविळेली आहेत, असा पडदा उघडतो. ) 


मुद्दलाचार्य- अहो भ्रे्ठो, एका गृहींचच द्रव्य मिळेल, 
व्हांच महायज्ञ करावयाचा, असा जोहेतु मीं बहुतकालपर्यंत 
मनांत धरला होता, तो माझा हेतु भ्रीविश्वेश्वरांनी आज शेवटास 


राजे यांनीं आपले पुत्र आरदीप राजे यांच्याकरवीं या यज्ञाकरिता 
मला पैचवीस सहस्र होन देवविळे, हणूनच . एक संवत्सरपर्यंत 
हा यज्ञ यथासांग चाळून आज पूर्णाहुति होऊन त्याची निर्विध्ठ 
पणें समाति झाली ! या महायज्ञाच्या थोर पुण्याचे अधिकारी 
पिपाजी राजे आणि त्यांचे पुत्र आदीप राजे हेच सर्वस्वी आहेत. 
ग्रा वाराणसी क्षेत्रांतील आणि अयोध्या, मधरा, माया, कांची 
अवंतिका आणि द्वारका अशा सप्तपुऱ्यांतीळ तुह्यांसारखे वेदक्षा 
सकलशास्त्राविशारद्‌, व्यास, वसिष्ठ, याज्ञवल्क्यतुल्य भ्रेख कत्विज 
या यज्ञास मिळाळे, म्हणूनच यज्ञांत कांहीं एकन्यून न पडताँ 
बसुधारा अखंड चाळून जातवेद्‌ तृप्त झाळा ! आतां एकदां कोणा ] 
तरी जगदुरु समथास या अग्रपूजासनावर बसवून या माझ्या ही” 
वांनीं मीं त्यांची अग्रपूजा केळी, ह्मणजे मी रतार्थ झालो! | 
भेष्ठहो, या काळेयुगांत जगदुद्धाराकारतां शिव, विष्णु बह्मा आणे 


अंक ५ वा. १६३ 


आयमाया चिच्छाक्ति, यांनीं श्रीनिवा्तेनाथमहाराज, श्रीज्ञानेश्वर- 
महाराज, सोपानदेव आणि मुक्ताबाई हीं नांवें धारण करून, या 
भूतलावर अवतार धारण केळे आहित, व सांप्रत-या ईश्वरविभूति भवै- 
कुंठ पंढर्रीक्षेज्राहून समागमे वीस हजार वैष्णवसंत घेऊन तीर्था- 
टनाच्या निमित्ताने जड जीवांचा उद्धार करीत हिंडत आहेत! हे 
तुह्यांस माहीत आहेच. पंढरीहून निघाल्यानंतर या जगद्वुरूंनी 
आरणभेंडी, लऊळ, बार्शी, जोगाईचें आंबे, कऱ्हाड, तेर, कापे- 
लघधारातीर्थ, ओंढ्या नागनाथ, प्ातिष्टान, देवगिरी, वंगेरे भांतांतील 
भाविक जनांस भाक्तिमागीस लावून, वेरूळ, वृष्णेश्वर, कचेश्वर, 
शुक्रेश्वर, पेचवटी, त्र्यंबकेश्वर, द्वारका, डाळूर, इत्यादि तीर्थ आ- 
पल्या चरणरजानें शुद्ध केलीं ! आणि तेथ्र्न हे जगदुरु जुनागड 
प्रांत, प्रयाग, भारद्दाजाचा आश्रम, लोपामुठेचें स्थान, अयोध्या, 
पळखपुकार आश्रम आणि चित्रकूट इत्यादि स्थळें पावेत्र करीत 
करीत काळच या पैचक्तोशींत आळे आहेत ! तर भ्रे्ठहो, मळा 
असे वाटते की, साक्षात्‌ श्रीविष्णुस्वरूप, श्रीज्ञानेश्वरमहाराज, 
थांना प्रार्थना करून या यज्ञमंडपीं घेऊन यावे, आणि त्यांना या 
पूजासनावर बसवून त्यांचें पूजन करावें ! ह्मणजे शुकाचार्यां- 
च्या आगमनाने धर्मराजाचा राजसूय यक्ष जसा पूर्ण झाला, त्या- 
प्रमाणे श्रीज्ञानेश्वरमहारारजांच्या आगमनानें हा आपला यागही 
पूर्णतेप्रत पावेल ! 

बिंदुमाधव शास्त्री- योग्य ! योग्य ! का,दीक्षित, आचार्यांची 
योजना उत्तम आहे, नाहीं ! 

विरेश्वर दीक्षित- शास्त्रीबुवा, उत्तम म्हणून काय विचा- 
रतां ? फारच उत्तम ! सर्वोत्कृष्ट ! अहो, मुद्दलाचार्यांचा विचार ! 
मग तो वावगा कसा असणांर ? 

चत्रिलोचन भट- अहो शास्त्रीबुवा, अहो दीक्षित, शांतं पापं ! 
शांतं पापं ! अहो काय, म्हणतां काय! तुह्मी का त्या भ्रष्ट कार" 
व्याळा अग्रपूजेचा मान देणार ! वै द 

गोविदजुवा पुराणीक- अहो भटजी, अहो घाबरू नका ! 
दीक्षित आणि शाखीबुवा आचार्यांचा हा अमंगळ विचार ऐकून, 


१६्छ श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


त्यांचा उपहास करीत आहित ! हें नाहीं ही आ तुमच्या ध्यानांत 
आर्ले? अहो आचार्य! डुस्हांसारल्या वेदांवज्ञाना, शास्रज्ञ आणि 
पर्ण धर्माभिमानी श्रेष्ठांच्या मनांत जेव्हां हा असला अत्यंत अम-. 
गळ विचार येऊं ळागळा; तेव्हां म काळियुगांतील वर्णसंकर- 
काळ अगदींच समीप आला, असेंच म्हटळे पाहिजे ! आम्ही तर 
अज्ञानीच.आहो हणा, पण-< 


न्या 


दुंडपाणी गंगापुत्र- अहो पुराणीकबुवा, पण म्हणून तित- 
केच काँ थांबळां ! अहो, बोळा! स्प बोळा ! अहो, अनादि- 

काळापासून चाळत आलेल्या धर्माविरुद्ध आचरण करूं पाहणारा 
जरी ब्रेष्ठ, वैद्य आणि विद्दान्‌ असला, तर स्प्ट शब्दांना त्याचा 
निषेध करण्याचा आपल्यासारख्या धर्मर्क्षकांना पूर्ण अधिकार 
आहे ! तेव्हां येर्थे भीड धरण्याचें कांहींएक कारण नाहीं ! आणि 
आपल्याकडून निर्भिडपणा. होत नसेळ, तर मी सांगतों ! अहो 
आचार्य; हा आपला विचार आह्मां कोणालाच यर्त्किंचितही पसंत 
नाहीं! का धर्माधिकारी, असेंच कीं नाहीं ! 

' धुंडिराज धर्माधिकारी- अहो गंगापुत्र, तुही सांगितलें, 
ते अगदीं यथार्थ आहे ! अहो, नवखंडांतून या यज्ञाकरितां येथे 
आलेले साक्षात्‌ कापेळ, याज्ञवव्क्य, बह्मपुत्रतुल्य असे हे कत्यिज 
अग्रपूजेचे येग्य अधिकारी असतां, यांचा अपमान करून, त्या 
जातिहीन, वर्णहीन आणि धर्महीन भ्रष्ट पोराळा पूजासनावर 
बसवून त्याची पूजा करण्यास जेव्हां हे आचार्य सिद्ध झाले, 
तेव्हा ख्चीत खचीत आचायांच्या देहांत यावेळीं कलीरनेंच सं- 
चार केळा आहे ! आणि तोच आचार्यांच्या मुखांतून अशीं ही 
अभद्र बचने काढीत आहे ! यांत यात्किचित्‌ संशय नाहीं! अहो 

आचार्य, वेळींच श्रीविश्वेश्वरांचें आणि काळभैरवां्चे स्मरण करा ! 

ह्मणजे तो कलिपुरुष भिऊन, तुह्मांस सोडून निघ्रून जाईल ! आणि 

यी ह हाहा शुद्ध होईळ ] ी 

वाव या धर्माधिकारी, आचार्यांना 
__ हेला अरण १५ हा पडघडात.सन्याशाच्या पोरे. आ- 


अंक ५ वा. ऱ्द्प 


ज्यांची सावळी पडली तर संचेळ स्नान ' करावें, आणि ज्याचें 
तोंड पाहले तर प्रायाश्वित्त घ्यावे, असें घर्मशाख सांगत आहे; 
अशा भ्राळा या यज्ञमंडपी आणून, त्याला या पूजासनावर'बस- 
विण्यांचा जो धर्मबाद्य विचार आचार्यीनीं मनांत आणिला आहे; 
तो त्यांनीं या पोरांत असा. कोणता पुरुषार्थ पाहिला आहे! 

घुंडिराज धर्माधिकारी- काय हो मुद्रलांचार्य,, आह्लां 
संवीचीं नार्के कापून, त्या भ्र्टारचे पूजन करण्यास ज तुह्ली तयार 
झालां, तो त्यानें असा कोणता पुरुषार्थ संपाद्िळा आहे तो 
सांगा पाहूं? तो का वेद पढला आहे? का. त्यानें शास्त्र 
अवॅलोकन केळे आहे ? का जप तप आचरळें आहे? अहो, 
जंन्मादारभ्य त्याला अह्मसंस्कार ह्मणजे काय हें माहीत नाहीं! 
का अदयांपि त्यार्चे उपनयन झालें नाहीं ! त्याने केशव नारायण 
हणून संध्येचीं दोन आंचमनें कधीं टाकिलीं नाहींत! का गायत्री 
मंत्र कानांनी ऐकला नाहीं ! आणि अशा पोराला जेव्हां तुझी 
पूजासनीं बसवावा म्हणून म्हणतां, तेव्हां खरोखर मीं 
मघाशी हाटे त्याप्रमाणे तुमच्या देहांत कलिसंचार ज्ञाला 
आहे, हेंच खरें ! 

मुद्दलाचार्य- अहो धर्माधिकारी, अहो गंगापुत्र, अहो. पेंड, 
अहो भटजी, अहो पुराणीकबुवा, अहो दीक्षित आणि अहो 
शाखीबुवा, त्या परात्पर जगद्रुरूंबद्दल अशीं निंदावचनें बोलून 
आपली जिव्हा कां विटाळून वेतां आणि अक्षय्य नरकाचं 
साधन काँ करून ठेविता ! अहो, वेदशाख अवलोकन करून 
करून शिणलेल्या तुमंच्या या नेत्रांनी जगदुरु श्रीज्ञानेश्वरमहा- 
राजांचे त साक्षात श्रीविष्णुस्वरूप जर तुह्ली एकवार पाहाल, तर 
तुह्ली बह्मानंदी डळू लागाल अहो शभ्रेष्ठहो, नवसंडांतील 
चैराग्यानें तप्त झाळेळे लक्षावाधे तपस्वी, आणि संसारांवर तिलां- 
जलि सोडून विरक्त चित्ताने सर्व भतळावर इतस्ततः भ्रमण कर- 
णारे कोट्यवांधि याते, संन्यासी आणि बैरागी, जगदुरुंचा तो 
पूर्णमुखचंद्र पाहून, थरमरहित होत्सांते श्रीहरीच्या स्वरूपध्यानीं 
निमभ झाळे आहेत ! आणि जप, तप, अनुष्ठान, यज्ञयागादिक 


१६६ श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


करणार्‍या असंख्प नह्मश्रेष्ठांचे आणि गिरिकंद्रीं वज्रासनावर 
बस्तून योगसाधनीं रत झालेल्या महंतांचे नेत्र, सद्गुरुदर्शनाने. 
निव्ून, ते बह्मानंद्सुखांत निम होऊन गेळे आहेत ! तरी भ्रेष्ठहो, 
ही कुटिलबुद्धि सांडून त्या जगद्रुरूंना अनन्य भावार्ने शरण चला! 
म्हणजे त्यांच्या रुपादृष्टीर्ने तुमचा हा मिथ्याभिमान नष्ट होऊन, 
तुम्हांस शुद्ध परब्न्माची ओळख होईल ! 

विरेश्वर दीक्षित- हीही ! हीही ! हाही ! अहो शास्त्रीुवा, 
या पोराने जारणमारणउच्चाटण शिकून, दक्षिणप्रांती, भोळ्या ळो- 
कांच्या बुद्धि गुंग करून टाकून, ईश्वरभक्तीचें नर्सर्तेच स्तोम माज- 
विळे आहे, ह्मणून आजपर्यंत आपण काननांनींच ऐकत होतो ! 
पण आचार्यांच्या या स्थितीकडे पाहून, त्याची साक्ष आज आप- 
ल्या नेत्रांनाही पूर्णपर्णे पटत आहे ! त्या पोरव्याला या 
पेचक्रोशींत येऊन आठ प्रहर लोटले नाहींत, तोंच त्यांने आचा- 
यांना आपल्या विवेनें इतर्के वेडे करून सोडळे कीं, ते त्या भ्र्टाला 
या यज्ञमेडपीं आणून आणि त्याळा या पूजासनावर बसवून, या 
कलशांतीळ अग्रोदकाने त्यांस स्रान घालण्यास आणि येथें सिद्ध 
करून ठेविळेल्या षोडशोपचारांनीं त्याचें पूजन करण्यास तयार 
झाळे ! अहो आचार्य, या पात्रांतील सुगंध चंदनाची उटी त्या 
पात्याच्या आंगाळा लावून, यां पुष्पमाळा त्याच्या गळ्यांत घा- 
लाब्या, असें जेव्हां तुह्मी ह्मण लागला, तेव्हां खचीत खचीत त्याच्या 
जारणमारणसिद्धि फारच जाज्वल्य द्िसितात ! विश्वश्वरा, आह्यांस 
या संकटांतून मुक्त करणारा आतां तूंच एक समर्थ आहेस ! 

बिंदुमाधव शास्त्री- अहो दीक्षित, असे भता काम! अहो, 
त्या पोराची ती काय कथा! आचाय, अहो आचार्य, या 
न्र्शनें शू, शिंपी, सोनार, कसाई, कलाल, चर्मक, अशा बारा 
जाता एकत्र जमवून, वेद्भाणित धर्माची सर्वच बंडाळी माजविली 
आहे ! तेव्हां अशा धर्मविध्वंसकाळा राजाकरवी देहांतशासन 
: केरविण्यारचें एकीकडे ठेवून, तुम्ही त्याला या पुजासनावर बसवून 

त्याचा गौरव करूं म्हणतां ! अहो, असे नुसते शब्द तो डान 

उच्चारणें सुद्धां महत्पाप आहे ! आणि तुम्ही जर त्स आचरणही 


अंक ५ वा. १६७ 


करूं लागळा, तर या धर्मग्लानीस प्रवृत्त झाल्याबद्दल अनंत बह्म- 
हत्यांचें धोर पाप डोक्यावर घेऊन, तुम्ही अक्षय्य रोरव नरकार्चे 
साधन मात्र करून ठेवाल ! | 

त्रिलोचन भट- अहो आचार्य, तम्हींच आजपर्यंत आह्यांला 
धर्म सांगून, आणि धमंकत्यांत आह्यांला साहाय्य करून, तुझी 
स्वतःच असे अधर्माचरणीं प्रवृत्त होऊं पाहतां, तेव्हां खरोखर 
तुम्ही त्या परमभ्रष्ट बीरमांत्रिकाच्या तडाक्यांत सांपडलां, यांत 
कांहीं संशय नाहीं ! अहो आचार्य, त्या पोराबद्ददह काय ही 
विलक्षण भावना तुह्मी पोटीं धारण केळी आहे! अहो 
अठरापगड जाती गोळा करून, अहोरात्र टाळ कुटल्यानें जर वैकुंठ- 
पीठ हातीं येते, तर तुमच्या आमच्या आजापणज्यांनीं कोट्यवधि 
टाळ फोडले असते! मग हो त्यांनीं सर्व आयुष्यभर घसा फुटे- 
पर्मत वेद घोकण्याची आणि शास््र्रंथांचे ढीग उलथे पालथे 
करण्याची यातायात काँ केळी असती ! देवांपुढे जन्मभर 
घंटा बडविण्याचे आणि देवांच्या डोक्यावर पाणी ओतून 
वुळशीबेलफुलांचे पर्वतांसारखे ढीग रचावयाचे श्रम तरी त्यांनीं 
कशाळा वेतळे असते ! अभिहोत्राच्या आणे यज्ञयागाच्या 
धुरानें त्यांनीं आपळे डोळे कशाळा हो फोडून घेतले असते १ 
आणि तीर्थयात्रेची पायापेरी आगे जपजाप्याची खटपट तरी 
त्यांनीं कां केळी असती ? कां शास्त्रीबुवा, दीक्षित, धर्माधिकारी, 
मी म्हणता हे खरें कीं नाहीं ! 

देडपाणी गंगापुत्र- आणि तुम्हीं आह्मी आचार्याच्या- 
कारतां या यज्ञांत सर्व कामें वांटून घेण्याच्या भानगडीत तरी 
कशाला पडलो असतों ! अहो, या यज्ञांत अषि, याते, तापसी, 
बाह्मण यांच्या कोटिमूर्तींचे.चरण धुतां धुतां आणि त्यांच्यापुर् 
बांकतां वांकतां आज एक वर्ष आमच्या कमरेचे टाके ढिले 
झाले! त्यांना धृपदीपांनी ओवाळतां ओवाळतां, सुपुष्पमाळा 
त्यांच्या गळ्यांत घालतां घालतां, त्यांना षडूस अन्ने वाढतां वाढतां . 
आणि त्यांचीं उष्टी काढतां काढतां आमच्या हातापायांचे तुंकडे 
पडले ! त्यांना अर्पण केलेल्या वसत्रांचे ढीग आणि त्यांना वांट- 


१६८ श्रीक्ञानशवरमहाराज. 


ठेल्या देक्षिणेच्या थेल्या उरापोटावर उचलता. उचलतां आणि 


हाताखांयावर घेतां घेतां आम्ही अर्धमेळे झालो ! आगि खेरीज 
यज्ञांत कांहीं न्यून पडूं नये ह्मणून, कत्विजांना जे उपचार ळागळे 
ते त्यांना पुरावेळे ! पुरोहितांना जी जी सामग्री लागळी ती ती 
आणून दिळी ! दीन, अनाथ, क्षुविते, व्याविष्ठ, आंधळे, पांगळे 
यांना अन्न देऊन तृप्त केळे! या सकळ करत्विजांनीही विधाना- 
प्रमाणे हवन करून, देवांना अवदार्ने दिळीं ! आणि त्यामुळें सकळ 


देव तृप्त झाळे ! यज्ञवरप्रज्याळा स्वर्गापर्थंत पोहोचून यज्ञनारायण न 


संतुष्ट झाला ! यज्ञभोक्ते श्रीकाशीविश्वेश्वर प्रसन्न झाळे! आणि 


इंद्रादि देवांनी संतुष्ट होऊन स्वर्गी घंटानाट केला ! अस[ हा 
अपूव यज्ञसमारंभ कधीं झाला नव्हता, असें सर्वातोडी झाळें ! 


अहो आचार्य, अशा प्रकारें तुह्यांस॑ आम्हीं त्रिभुवनी धन्यता 


'मिळवून देऊन, स्वर्गभापतीसाठीं या महायज्ञाचें महतुण्य जें आम्ही 
तुमच्या पदरीं बांधन दिळें, ते तुही असर हा असला भ्र्टाच्या 
शजनाचा विचार मनांत आणून निर्थक करून टाकीत आहा) 
याचा कांहींतरी विचार करा ! 
विश्वेश्वर पंडे- अहो धर्माधिकारी, शाख्रीलुवा, दील्षित, 
मी तर असें ह्मणतों कीं, हा धर्मविध्वंसक पोरटा आपण होऊन 
आपल्या पायांनी चाळत या अनादिश्रेष्ठ धर्मक्षेत्री अनायासेंच 
आला आहे, तेव्हां याला बहिष्कार घाळून, याचे तीन पाट 
काढून, याळा गईभावर बसवून, याची या पंचक्तोशींत भर दोन” 
महरीं धिंड काढावी ! ह्मणजे हा थुद्धीवर येऊन असला धर्मभ्रर 
पणा सोडून युकाट्यानें बसेळ ! आणि हे वर्तमान आपण प्रथ्वी" 
वरील सर्व क्षेत्रप्यांस कळविलें ह्मणजे, सर्वांना चांगळा धाक 
नून, असं धमंबाह्य आचरण पुन्हा कोणी कधींही करणार नाहीं! 
काहो गंगापुत्र, पुराणीकबुवा, का असेंच कीं नाही. 
गावदबुवा पुराणीक-यांत काय संशय! त्याच्या_श्रट 
“1 चाराबद्दळ त्याला हाच दुंड योग्य आहे! अहो आचार्य, सोडा) 
तांडा आतां ही असली भ्र्वाद्धे आणि हे शापाद्‌पि शरादपि, 
साक्षात्‌ वेदोनारायण ज्यांच्या हृदयांत सदेव नांदत आहे; अशा 


अंक ५ वा. १६९ 


या निगमानिगमीं निपुण, याजिक, महासमर्थ विभामध्यें हे बिंदु- 
माधव शास्त्री अग्रपूजेचे योग्य अधिकारी आहेत ! तेव्हां यांन 
या परजासनावर बसव्रून, यांचें प्रजन करा, आणि हा महायज्ञ 
करून संपादिळेळें थोर पुण्य कायम राखा! का हो गंगायुञ, मी 
झणतों हें सत्य आहे कीं नाहीं! 

देडपाणी गंगापुत्र- हो! हो! अहो एकवार नाहीं, त्रिवार 
सत्य आहे! बिंदुमाधव शास्री आह्मां सर्वांत खरोखर तमेच 
श्रेष्ट आहेत ! 

विश्वेश्वर पंडे- अहो पुराणीकडुबा, अहो गंगापुत्र, अहो, 
या विरेश्वर दोक्षितांच्यासारखे पूर्ण बह्मज्ञानी येथें असतां, त्यांना 
एकीकडे टाकून विंडुमोथवशास््रयांना प्रजासचीं वसविणें, हे सर्वथा 
अयोग्य आहे! का हो भटजी, तुल्लांळा कघे वाटतं? 

त्रिळोचन सट-अहो पंडे, शाखीबुवांच्यापेक्षां दीक्षितांचा 
अधिकार थोर आहे यांत तर शंकाच नाहीं! पण हे गोविंदबुवा, 
साक्षात्‌ ज्ञानसूर्य ! यांच्यापुढे शाखी काय आणि दीक्षित काय. 
उभयतांही खद्योतच ! का आचार्य, मी बोलतो हे यथार्थ आहे 
क्रीनाही!14/:9. 1 उ 

सहल चा्थे- बरेघठहो, तुमच्या आमच्या थोर 
श्रीज्ञानेश्वरमहाराज, साक्षात्‌ वैकुंठवासी श्रीबिण्यु, 
प्रक्षाळून भाणि त्यांचें पादतीर्थ सेवन करून जीवन्मुक्त होण्याचा 
सुयोग प्रात झाळा असतां, तो अंधपणानें दूर लोटून, तुक्या आह्मां- 
सारख्या यःकश्वित्‌ पुरुषांत हा श्रेष्ठ, याहून ता भेट आणि 
त्याहून तो तरेष्ठ, असा निरर्थक वा्‌ कां वाळीत बस्ता ? अह्ले 
या साक्षात लक्ष्मीकांत श्रीविष्णूचा पूर्ण मुखचंद्र या बुगींही 
पाहून धन्य होण्याकरितां, मागील वुगायुगीचे भक्तचकोर वेधन 
गेल्यामुळें, त्यांनीही भगवंतांच्यावरोबर या युगीं अवतार धारण 
केळे आहेत ! आणि भगवंतांच्या सानिध्याचें अपार सुख ते 
सांभत सेवन करीत आहेत ! अहे, इतकेंच नाहीं तर भगवंतांच्या 
बरोबर ते कीर्तनरंगीं आनंदानें नाचून भगवंतांची अनेक युगांची 


१५ । है पूर्व युगीचे 


भाग्योडय़ानें 
यांचे चरण 


चरि्रें गात आहेत ! श्रेष्ठहो, वैष्णवाग्रणी नामदेव 


१७० श्रीक्ञानेश्वरमहाराज. 


उद्धव होत ! सज्जन कसाई हेच उद्दाळक ! नरहरि सोनार हेच 
जातुवंत ! विसोबा खेचर हेच पडानन ! चांगदेव हेच मरुद्रण !' 
सच्चिदानंदवबावा हेच अजुन ! आणि आपले क्षेत्रस्थ रामानंद 
हेच जनकराजे होत ! तेव्हां भ्रेष्ठहो, माझी तुल्लांठा करद्दय जो” 
डून अशी प्रार्थना आहे की, या सकळ भक्तत्रेष्ठांसह भगवान 
श्रीज्ञानिश्वरमहाराज यांना या मंडपी वेऊन येऊन, त्यांचे आपण 
घोडशोपचारे एरजन करूं ! आणि आपलीं मनरूपीं सुकुमार सुमने 
त्यांच्या चरणीं अर्पण करून, त्यांची मार्त अखंड हृठय़ांत साठ 
वन मोक्षवांम गाठूं ! ( यावर कोणीच कांही बोळत नाही. अस 
पाहून ) अहो श्रेष्ठी, अजूनही हा माझा विचार तुह्यांस रुचत 
नाहींना ? 

सर्वजण- नाहीं ! नाहीं ! अगदीं नाहीं ! शांत पॉप ! 
शांतं पापं ! 

सुददळाचार्य- तर मग ब्रेठठहो, हा असा वाढ वाळीत वस” 
ज्यापेक्षां आपण हच्तिणीची पूजा करून, तिच्या शुंडेंत पुष्प” 
माळा देऊन, तिळा सर्व पेचकोशींत हिंडवू; ती हृचीण 
श्रीकाशीविश्वेश्वरांच्या भ्ेरणेनें ज्या श्रेष्ठाच्या गळ्यांत ती पुर्ण” 
माळा वाळील, त्या श्रे्ास या पूजासनावर वसत्रून, त्यासच अत्र 
पूजेचा सान ठेऊं ! म्हणजे हा वाद आपोभापच मिटेळ ! 

विरेश्वर दीक्चषित- योग्य ! योग्य ! का शाख्रीबुवा, आ 
चार्वांचा हा विचार सर्वोत्कट आहे, नाहीं? आतां आचार्यीना 
कोण बरें नांव ठेवणार आहे ! 

बिदुमाधव शास्त्री- आचार्यांनी तोड पण तोड काढिली ! 
उत्तम ! फार उत्तम ! चळा तर, राजटरवारीं जाऊन, राजापासून 
हत्तीण मागून घेऊ. आणि मग तिच्या शुंडेंत पुष्पमाळा ठेऊन 
[तिळा या पेचक्तोशींत हिंडवबीत आपण तिच्या मार्गे जाऊं ! क्म 


€५../-_.."5 


णजे श्रीविश्वेश्वरांच्या साक्षात्कारांचा अड्भुत चमत्कार आपणांस 
पाहण्यास मिळेळ ! चला ! 


( सव ब्राह्मण उठूं लागतात तों पडदा पडतो. ) 


>“ 


अंक ५ वा. १७१ 


प्रवेश इुसरा. 
स्थळ- श्रीवाराणसी ( काशा ) क्षेत्रांतील रस्ता. 

( एकरा बाजूर्ने गंगारनानाकरितां काखेत सोवळे घेऊन निघालेली 
पार्वतीबाई खाडीळ नित्याचा पाठ ह्ृणत भवेश करते. ) 

पार्वती०- न प ती 

भा[अनवाबसवद्ापादपय्यस्याविष्णोर 
मंदनसथनमोंळेर्सांलतीउुष्पमाळा ॥ 
जयतिजयपताकाकाप्यसौसोक्षलक्ष्स्या 
क्षपितकालिकलंकाजान्हवीनःडुनातु ॥ १॥ 

( इतक्यांत तिच्या समोरून गंगेचे पूजन करून घरीं परत चाल- 
ठेली अंबाबाई प्रवेश करते. ) 

अंबा०- का पार्वतीबाई, कुठें माणिकार्णिका घाटावर का आंग 
घुवायळा निवालां! छे ! छे! छे ! आज कांहीं बाई या वेळेळा 
बाटावर आंग धुवाथळा, का पुजेळा, का कशाला जायची सोय 
उरळी नाहीं हो ! कोण ग बाई ती गर्दी ! मेल्यांनो याबेचा दुंगा 
देखीळ कमी ! अशी चाळळी आहे हो आज रेटोरेटी ! इश्श! 
नाहीं कुणी ब्राह्मण पाहात ! का नाहीं कुणी शूद्र पाहात! का 
नाहीं कुणी महार डोंव पाहात ! जशी कांहीं माणसांना आज 
दिवसाढ्वळ्याच रातांधळीं लागलीं आहेत ! 

पार्वती०- ह्मणजे ! आज असं आहे. तरी काय घाटावर ! 
आजची ही पर्वणी केव्हां सांपडळी बाई पंचांगांत ! 

अंदा०- अहो पार्वतीबाई, पर्वणी कसची कपाळाची ! ही 
सुहुळाचार्यीच्या यज्ञाची समाभे बोकळली आहे हो! 

( इतक्यांत धुतळेळे पिळे कार्ल्लैत घेऊन मणिकशिका घाटावरून 
घरी परत चाळळेली उमाबाई प्रवेश करिते. ) 

-उसा०-( अंबाबाईत उद्देशून ) बाई, बर्‍याच आहां किहो 
उक्षी अंबाबाई ! मळा माग टाकून केव्हां बाई तुल्ली पुढ सुटकलां? 


: सही मागच आहां, असं समजन मी त्या तसल्या गदीत तुमची 


बाट पाहात केवढा वेळ तरी उभी राहळे ! हटलं एकीला दोघी 


१७२ भप्रीक्ञानेश्वरसहाराज. 


असलो, ह्मणजे आरडण्याओरड्यानं मेळा ्वटाळचंडाळ तरी 
व्हायचा नाहीं! अबाबाई, अगदीं या इथवेरीं ब्रेइस्तवर कहि 
डेवानं चांगळं संभाळलं होतं ! पण इतक्यांत मेला गांवाबाहेरळा 
एक धरिंगण, मी शिवशीळ! शिवशीळ ! ह्मणून ओरडतां ओरडतां 
मळा खेटून पु$ चाळता झाळा ! पार्वतीबाई, घाटावर निघालां 
असलां तर इथ्रनच परता कशा बाई घरीं माघार्‍्या ! र 
पार्वती०-ह्मगजे ? आज हें मी नवळच ऐकते आहें बाई! 
अंबा०- अहो नवळ कसळं! हत्तिणीच्या सोंडेंत फुलांची 
माळ देऊन तिळा सोडळी होती ना मुहळाचार्यांनी पैचक्रोशीत 
तिनं किनई तो भ्रट पोरटा ज्ञानेश्वर का फानेश्वर आला आहे 
* ना यांचा करीत काळ वाटावर, त्याच्या गळ्यांत ती फुळांची माळ 
चातळी हो ! म्हणून त्या पोरव्याळा पाहण्याकरितां, ळोटळी आहे 
सारी पंचक्रोशी घाटावर ! र 
पार्ववी०-इश्श! होय का? नी त्या भ्र्टाळा का यज्ञमंडपात 
घेऊन जाऊन मुहळलाचार्य त्याची अग्रूजा करणार ! ! 
उस्ता०-वाई कळीच मातळा ! मग हा भ्रष्ट कारटा काय ना 
कोण काय! उद्या गांवाबाहेरल्या  म्हारोड्यांतन्या 
एकाया धटिंगणाची ठेखीळ पूजा होऊं लागिळ वर या 
क्षेत्रांत ! येतां थेतां ळोक वोळत होते ते मीं ऐकलं हो, की 
या अंबाबाईचे थजमान, त्या हृत्तिणीनं आपल्या गळ्यांत माळ 
घालावी ह्मणून, तिच्यापुढे शंभरवेळां जाऊन उभे राहिळे ह्मणून ' 
नी पार्वतीबाई, तुमच्या यजमानांनी देखीळ म्हणतात जिवाची 
बरीच धडपड केळी हो ! पण शेवटीं त्या हाचेणीनं या साऱ्यांनाच 
एकीकडे ठेवून आपली त्या पोरख्याकडेच धांव घेतली ! ग 
अंब्ा०- अहो उमावाई, हत्तीण ती ! तिळा माणसासारख॑ 
कळतं का आहे ! अहो, बोळून चाळून तै मुकं जनावर ! तिळा 
कसली लहानथोराची का थुद्धाशुद्ठाची पारख ! यांनीं मुळीं ही 
असली निवड तिच्याकडे सोपवायचीच नव्हे ! अहो, म्हणतात” 
ना, आधीं जाते बुद्धि नी मागून जातं भांडवळ, तशांतळी गत! 
( इतक्यांत वाराणशीकाकू प्रवेश करतात. ) 


। 


--्क् 


अंक ५ वा. १७२ 


पार्यती०- का काऊ, वाटावरूनच का आलां ! 

वारागशी०- हो. ही मी तिकडूनच थेत आहे. ( सर्वजणी 
तिच्चांजवळ जाऊं लःगतलात ) हे हे मला खेटूं नका, दूर व्हा, 

कुञ्याचा विटाळ ज्ञाळा आहे हो मळा! अहो आनच्या विंडुमावव- 
शास्त्र्यांच्याकडे तुमथे पुरुष हे असं असं ज्ञाळं, आतां पुढं कसं 
करायचं, म्हणून धापा टाकीत विचारायळा आले ह ! तेव्ह, त 
ठोवेही घाईवाईनं धरावाडेर पडळे ! मी तुळशीळा पाणी वाळून 
नक्तीच माळ ओंढींत बसळें होतें! पण बाई हा विलक्षण प्रकार 
जेव्हां कानांनी ऐकळा' तेव्हां कसची माळ नी कसची वाळ ! 

घरीच माळ सोडून उठले तुळशाीपुढून, नी तशींच निवाल 
त्यांच्या मागोमाग ! 

अंबा०- मग, तुम्हांला समजळा का काळू पुढे काय प्रकार 
झाळा तो? त्या कारल्याच्या गळ्यांत हातिणीनं माळ वातळा, 
इथवर कळलं आहे आह्यांळा या उमाबाइच्या तोंडून! 

उभा०- अशे काकू, मळा पुष्कळ वाटळं काँ तसेच त्या 
गढीत अमळ पढं होऊन, पहावं पुढं काय होतं त! पण बाइ 
पुरुषांची देखीळ जिथे त्रेवा उडाळी, तसल्या गात भापळा बाय- 
कांची कुठली डाळ शिजायला ! असं मनांत आल, ह्मणून मा 
बाई परतळें घरीं माघारी ! काकू, तुमची गोष्ट वेगळी नी आमची 
घेगळी ! वरं आतां सांगा बरं, वाटावरचा प्रकार कुठवर आभाळा 
आहि तो ! 

वाराणशी ०- उमावाई, आतां किनई वादावर सारं थु 
झाळं आहे! चिट्पांखरूं देखीळ राहिळं नाही आतां तिथे 
सारी पैचचवक्तोशी आतां विश्वेश्वरांच्या <वळाकड लोटला आहे ! 
मी देखीळ तशीच परभारी विश्वेश्वरांच्या देवळाकडे जाणार होते. 

मेळी बराह्मणशद्ठांच्या पागोठ्यांची नी महारडोबांच्या 

डोक्यावरच्या चिंधोळ्यांची सगळ्या वाटभर पसरळेळी गुताबळ 
तुडवून तुडवून, मळा अगदीं चिळस आली होती ! नी तितक्यांत 
मळा क्रं शिवलं ! तेव्हां असा विटाळ धेऊन कर्स जाब डेवळांत ? 
हणून दोन तांबे आंगावर ओतून घेण्याकरितां घराकडे वळले ! 


"द 


२१७४ भ्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


चारयेती०- म्हणजे ! हे सारे आतां देवळांत जाऊने काय 
करणार ? 

वाराणशी0- इ९श ! काय करणार म्हणजे ! नाहीं तर हा 
असा भ्रटाकार क्षेत्रांत माजे देऊन, उद्यां ब्राह्मणांनी महारडॉ- 
बांच्या पानांशीं पान लावून का गिळायला बसायचं आहे ! 

अंबा ०- अहो काकू, तें सारं खरं ! पण क्षेत्रांतीळ शहाण्या 
ब्राह्मणांमींच अगोठ्र हात चाढून अवलक्षण दाखविलं ! 
मग आतां हें कसं टळणार 


> 


- वाराणशी०-हे कसं हो अंवाबाई तुमचं उफराटं बोलणं ? 


हें असं हो$ळ, हें कुणाला स्वमन का पडलं होतं आधीं! पण आतां 
याळा तुमच्याच घजमानांनीं कशी खाशी सुरेख तोड काढली 
आहे ! ते मुद्धळाचार्यांना ह्मणाळे, हचीण ह्मणजे काय ! ज्ञानहीन 
पशु ! त्या मुक्या जनावराला काय समजतं आहि! म्हणून हाते" 
णीनं माळ बातळी, एवढ्याचकरितां या भ्रष्ट पोराला आम्ही अग्र- 
पूजेचा मान कधींही देणार नाहीं ! आह्यांळा असय्रपूजेकरितां असा 
अधिकारी पुरुष हवा कीं, श्रीविश्वश्वरांनीं प्रत्यक्ष प्रगट होऊन, 
त्याच्या हातून यज्ञाचा एरोडाश ग्रहण केळा पाहिजे! 

अंब!०- हें खरंच नव्हे का तर उमाबाई! अहो हातिणीनं माळ 
घातली म्हणूनच का त्या पोरट्याला श्रेष्ठ ह्मणायचं ! 

वाराणशी0- अंबावाई, तुमच्या यजमानांच्या ह्या विचा” 
राळा सार्‍या क्षेत्रस्थांनीं मान डोळविली! नी सारे क्षेत्रस्थ त्या 
कारल्याच्या हातांत पुरोडाश ठेऊन, त्याला पुढं वाळून, आतां 
देवळाकडे गेळे अहित ! 

उस्ता०- नी मेल्यांनो, तो भ्र पोरटा का आतां देवाच्या गार 
भाऱ्यांत जाऊन देवाळा बिटाळ करणार? वरं आहि ह्मणाव ! 
आमच्या विश्वेश्वरांचे सोवळं किती कडक आहे ते कुठें आ 
तुळा अजून ठाऊक ! ची देखळंस पण मेल्या बडगा कुळें पाहिळा 
जत अजून ! गाभार्‍्यांत तूं पाय तर ठेव, ह्मणजे श्रीविश्ेश्वर 

सुंगे उत्पन्न करून, तुझ्या आंगाळा डसवितीळ, नी ठुझता 

डोब करून सोडतील ! 


अंक ९५ वा. १७५ 


पार्वेती०- खरंच काकू, विश्वेश्वरांनी असाच काहीं तरी सा- 
क्षात्कार आज दाखविळा तरच टळणार आहे बाई हा भ्रटाकार! 
नाहीं तर उद्या या भेत्रांत क्षणभर ठेखीळ राहण्याची सोय 
उरणार नाहीं ! * 

वाराणशी०- बाई, देवाळा आपली पूर्ण काळजी आहे ! 
तेव्हां तो असा भ्रटाकार कां बरं होऊं देईळ ? कधीं होऊ 
द्यायचा नाहीं ! चळा, आतां गेंगेवरच आंगं धुन सार्‍याजणी 
डेवट्शनाळा जाऊं ! 

( वाराणर्शाकाकूंच्या मागून सर्व स्त्रिया निघून जातात. ) 


प्रवेश तिसरा. 


स्थळ- काशीक्षिब-श्रीविश्वेश्वरांचें देवा& य. 
देवालयांत श्रीविख्वेश्वर,च्या अग्रभागी श्रीज्ञानेखरमहाराज भे 

असून, ते नेत्र मिटून सहुह्व्वानांत निमभ झाल आहत; त्यांचे 
शेजारीं मठरळाचार्य हात जोडून उभे आहित, क सर्भावती दूर्‌ 
अंतरावर बाझणाडे अठरापगड जाताच ठोक उभे अहित, असा 
पडदा उघडतो. ) 

बिंदुमाःवव०- अहो आचाय, अस एकसारच वे तिष्ठत उभें 
राहून आमचे पाय आतां दुखायळा लागले ! हा तरर असा डोळे 
मिटन आणखी किती वेळ येथें उभा राहण 

विरेश्वर०- अहो शाखीबुवा, या कांही ताडच्या का गोष्टी 
आंहेत! अहो, ज्याचें अवसान त्याळा माहीत ! “अहो, हा रडत 
राऊत आचार्यांनी उगीच मोट बांधून वाड्यावर बल विळा आहे! 
आणि डसरे काय? 

गोविंदबुवा०- दीक्षित, यथार्थ बोळळा ! मळा तर हा प्रसंग 
फारच कठीण दिसत आहे ! अहो, अशा जातेअडाने दुबाळया- 
बाहेर उभें राहून लांबून कळसाला नमस्कार : रून पुढे चाळं 
व्हायचें एवढांच याचा अधिकार ! असे अश्वन या जातंहानान 


१७६ ध्रीक्षानश्वरमहाराज. 


|“. व... ०८. 


'डवबाळयाच्या आंत शिरण्याचें महत्पाप केळे, यामुळं औोविश्वश्वरा 
चा क्षोभ होऊन, मळा बाटतें, ठेवांनीं याची जेथे खोडाविडा करून, 
याळा जागच्या जागीं खिळन टाकळा आहे ! अहो आचाय, तुम” 
च्या समर्थांची दातखिळी उघडी आहे, का वसळी आढे, है 
तरी बघा एकदां 

विश्वेश्वर०- पण काय हो गोविंठवुवा, भाचारयांना ही नस- 
ती उठाठेव सांगितळी होती कोणीं ! शिव ! शिव! आचाय! 
या पापिष्टाळा व्यर्थ व्यर्थ संकटांत ळोटळे ! ञयागि आह्यांळाहा 
एवढा वेळ निरर्थक शीण दिळा ! आतां या भ्रटाच्या आगमनाने 
विटाळळेळें हे देऊळ, गंगेच्या कावडी भरून आणून मळ धडून 
टाकिळें पाहिजे करीं नाहीं? ( श्रौज्ञानेश्वरमहाराजांस उद्धेथून ) 
अर बाघा, असा महतासारखा उभा काय राहळास ? अर तु 
अनंत जन्सींच्या पापराशी तुझ्या डोळ्यांपुढे दिश्लं ळागून जर ठ” 
ला भीति वाटत असळी, तर चळ आह्ली तुळा गंगेत ळोटून 
जळसमाथि तरी ठेतों ! ह्ृणजे, कायही गंगापुत्र, पुढच्या जन्मा तरा 
हा पुण्यठेहानें जन्माळा येईल ! 

देडपाणी०- अहो पडे, तुह्यांळा काय वेड ळागळें कीं काय 
अहो, अशा बोर पातक्याळा गंगेत समावि देऊन, तुझम पवित्र 
गंगामातेळा बिटाळ करणार कीं काय? अहो तुमचे ठीक आहि! 
पण उद्या गंगाशुद्धयर्थ मळाच यातायात करावी ळागेळ ! 

मुद्दळााये -अहो गगापुञन, पंडे, दीक्षित, शास्रीब्ुवा, भटजी 
सद्रुसम्थ या वेळो गरुचरणमदठा हठयी आणून ध्यानस्थ झाळे 
अहित ! तर सणभर स्वस्थ राहा, अशी माझी आपल्याला प्राथना 

हे! री 

बिड्माघव०- हीही ! होही ! अहो आचाय, कसलें ध्यान 
आणि कसलें काय ! अहो; ते पहा .या घोर प्रसंगाने याच्या 
सर्वांगाळा करस कांपरं भरळे आहे तें! आणि याचे ओठ पहा. 
किती थरथरत आहेत ते ! अहो, नेञ उवडून प्रभेच्या या स्वयभ्र 
लिंगाकडे पाहण्याचेंसुद्धा अबसान याच्या अंगीं उरळें नाही! 
अहो, थांची राम हणण्याची घेळ आळी ! आणि तद्यी म्हणतां 


अंकणवा १७७ 


हा ध्यानस्थ झाळा आहे ! बाकी यानें असा येथेंच राम म्हटला, 
तर डोंबाच्या ळायेनें तरी थाळा साकत मेळल! 

तरिलोचन०- अहो आचार्य, आह्मां सर्वांचा अजून तरा ए- 
बढी प्रार्थना ऐका, कीं य़ा अ्र्टाचा हा अमंगळ देह शााविश्व- 
श्वरांनीं आपळा तृतीय नेव उघडून, भस्म करून टाकण्यापूवाच 
तह्यी याळा येथन वेऊन जाऊन, याच्या जातभाईत याळा नेऊन 
घाळा ! नाहीं तर याच्या देहाची राखंडी झाळेळी पाहून, याज 
सगेसोवती येथें येऊन गोंधळ करून सोडताल | 

सुददलाचार्य- ( श्रंज्ञ नभ रमहाराजांत उद्देशून ) समर्थांचे 
ध्यान आटपळे हणजे समर्थानी गाभाऱ्यांत चळाव ! 

क्षानेश्वर- अही आचार्य, अहो श्रेठठहा, श। पदुरुध्यानानंतर 
श्रीसद्ररुनिद्वनिनाथांत हा पाहेळा प्रणिपात वाळन, हा इुसरा 
प्राणिपात मी तुल्लां नेष्टांच्या चरणीं घाळांत आहे : ( श्रीज्ञानेश्वर- 
महागज एक [पढ एक दु न नमस्कार घालतात टसऱर्‍्या नमस्का- 
राच्या वेळेस सव त्राहू: ण आपले पाच माग काढन घंतल्यासारस 
दासवितात. ) आणि हा तिसरा प्राणपात मा श्रीपांडुरंगचरणीं 
अर्पण करीत आहे ! ( श्रीज्ञानेश्वरनहाराज तिसरा नमस्कार 
घालतात. ) तरी अहो ब्रे्ठहो, तुमचा वरदहस्त माझ्या मस्तकीं 
असावा, हणजे तुह्मां भ्रेष्ठांच्या आशीवादान (सर्व बह्मण श्रीज्ञा 
नेश्वरमहाराजांचा विक्कारा करतात ) आणि श्रापदरांनाथाच्या 

ळपेनें तह्लीं आज्ञा करीत आहा, असळ दिव्य तुज्ञां श्रेष्ठांस 
करून टाखाविण्याचें सामथ्य माझ्या आगा यशळ ! ( सव ब्राह्मण 
श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांचा पुन्हा धिक्कार करतात. श्रीज्ञानेश्वरमहाराज 
[त जोडून, प्राथना करू लाग- 


“३ ५/>>*"* 


थ्रीकाशीवित्वश्वरांकडे तोड करून, 
तात. ) हे बरह्मानंदा, पुराणपुरुषा शिवस्वरूपा श्रीहरि, ठुझा 
जंयजयंकार असो ! हे भक्तमियकरा, निरंजना, भालनत्रा, 
तुझा जयजयकार असो ! हे. मायातीता, केला- 
सनगविहारा, तृ्ञा जयजयकार असो ! हे. अखिळ जगत्पाळका, 
मंगळरत्नभांडारा, चंदशोखरा, तुळा. नमस्कार असो | 
( श्रीज्ञानेश्वरमहाराज नमस्कार घालतात. ) है श्रातिसारसमुद्रा, 


१७८ श्रीक्ञानेश्वरमहाराज. 


अमृर्तमूर्ता, धर्मवर्थना, सदाशिवा, तुळा नमस्कार असो ! 
( टुसरा नमस्कार घालतात. ) हे सकळ कल्याणदायका, 
योगभषणा,  गंगाधरा, तुळा & नमस्कार असो ! 
( तिसरा नमस्कार घालतात, ) हे भवभयमाचका, ज्ञानवना, . 
विश्वनाथा, करप्रगोरा, तुळा नमस्कार असो ! ( चोथा नमस्कार 
घालतात. ) हे सवश्रेष्ठा, सवात्तमा, वेदपातिपाया, आओकारस्व” 
रूपा, विश्वेश्वरा, तुळा नमस्कार असो ! ( पांचवा नमस्कार घाल- 
तात व हत जाडुन पन्हा देवाची प्रार्थना करूं लागतात. ) अहो 
भक्तकाजकेवारी शूळपाणी, तुमचे चरणीं मी वारंवार नमस्कार 
घाळीत आहें, तरी अहो दयाळा, यावेळीं केळासभुवन सोडून 
येथवर येऊन, हा पुरोडाश ग्रहण करावा, आणि या समथांचा 
ही एवढी इच्छा तृत करून, आपल्या या. दीन दासाला वन्य 
करावें ! अहो पंचडरशानेत्रा, भवानीवरा, भगवंता, तुह्ली सकल 
विश्वाचा उद्धार करण्याकारेता, अखिळ भमंडळांत श्रेष्ठ अशा य़ा 
वाराणसी क्षेत्रो नित्य वास करीत आहां ! तेव्हां आपळें दशन 
घेऊन रुतार्थ व्हावे,ह्मणन मी तीर्थयात्रा करीत आपळे चरणापाशीा 
धांवून आळी असतां, अहो जगदानंदकंदा, उमावरा, ठल्या 
हत्तिणीच्या हड्यांत भेरणा करून, तिच्या करवीं या दीनदासाच्या 
गळ्यांत ही पुणयाळा घाळाविळी! आणि या कलळिअुगा 
असंभाव्य अले हें शिव्य या भ्रेष्ठांस करून दाखविण्याचा प्रसंग 
मजवर आणळा ! अहो मायाचक्रचाळका, श्रीहरि, यावरून 
मजसारख्या यःकश्वित्‌ भक्ताच्या हातन हं दिव्य जगतास करून 
दाखवावे, अशी तुमची इच्छा दिसते ! आणि अशीच जर 
प्रभेची इच्छा असेळ, तर यावेळीं प्रभनीं प्रगट होऊन, हा 
आपली इच्छा पारपण करून घ्यावी ! आणि आपल्या स्वर” 
ताने या पामराला धन्य करावे ! अहो ळपानिवि, प्रवमुगी तह्मा 
स्वभक्तांकर्व| अतळीं अनेक दिव्यें करून दाखवन, स्वभक्तांचे 
यश मिरविलळें आहे । तरी हरस्वरूपा श्रीहरि, यावेळीं आपण या 
आपल्या डोज ठढासाकरितां धांवून बरेऊन, या दासांचा 
दर्या रक्षण करावी" |... देवा; तुझ्यापाशी “ लहान 


अंक ५ वा. १७९ 


थोर भाव नाहीं, जातिकुळाचा. विचार ठू मनांत आणीत 
नाहींस, ज्ञानी मृढ ही. आवडनिवड तुझ्यापाशी नाहीं, तूं 
सकळ शरणागतांचा सोबरा आणि स्वभक्तांचा पाठीराखा 
आहिस ! देवा, तेव्हां यावेळीं माझ्या या अमंगळ देहाकडे न 
पाहतां, माझा वर्ण माजी जात न पाहतां, माजी हांक ऐकून 
वेकुंठीहून धांब्रून या ! ठेवा, मी मृढ आहे, हीनकुळ आणि 
हीनभाग्य आहें; परंत हे सकळभवनपाळका पांडुरंगा, कमळ- 
चक्रअंकुशबज्रनिन्हित तुक्षे सुंदर पदांघुज मी आपल्या 
हृदयी धरळे आहेत ! आणि मुखीं सदा तुझें पवित्र नांव 
ठेविळे आहे ! आणि अशा रिर्तानें मीं तुक्षे दास्यत्व पतकरिळे 
आहे ! यासाठीं माझ्या अनंतकोटि पापराशी किंवा माझे अनंत 
अपराध यावेळीं मनांत न आणतां माझ्ती प्रार्थना मान्य करावी ! 
हे अनाथनाथा माधवा, ( व्राह्मणांकडे बोट दाखवून ) हे श्रेष्ठ 
तजडूनही थोर असून, या ब्रेष्ठांचें सामर्थ्य तुजडठूनही अधिक 
! कारण देवा, या श्रेठांनीं पूर्वयुगीं याद्वकुळ भस्म केलें, 
शक्ताची संपाचे सांगरांत नेऊन लोव्ली, परीक्षेतराजाळा 
निमिषार्धांत भस्म केळा, नृगराजाळा सरड केळा, अनिनंदनाला 
यरोगी केळा, खर्यनंदूनाळा दासीपुत्र केला, कुवेरुज्राळा वृक्ष 
केळा, आणि देवा, तुळाही अंवर्रापाचे जन्माला घातळ ! असा 
या अह्मन्रे्ठांच्या सामर्थ्यांचा अतुळ प्रताप आहे ! परंतु सर्व 
गणांमध्ये आपल्याळा मुलाने जिंकावे, ही जशी वापाळा होस 
असते, त्याभमाशें या अ्रेष्ठांनीं यावेळीं मळा अज्ञ वाळकाला 
पुढें करून, मजसारख्या तुझ्या दीनदासार्चे, देवा, कातुक मांडळ 
आहे ! तरी अहो विश्वेश्वरा, आतां विळंब न करता पकट होऊन 
हा पुरोडाश ग्रहण करावा ! ( हे शेवटच मापण बालता बोलतां 
श्रीज्ञानेश्वरमहाराज गाभाऱ्यांत प्रवेश करतात. इतक्यांत च कडे 
ठिब्ब प्रकाश पडून, पिडींतून श्रीविश्वेश्वर आपला हात बाहेर काढून 
श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांचे हातांतून पुरोडाश उचळून घेतात. श्राज्ञान- 
श्व्रमहाराज गाभाऱ्याबाहेर येऊन श्राविश्वेश्वरांच्या पुर्ढे दुंडासार्र्से 
पडून श्रीविश्वेश्वरांस नमस्कार घालतात. तो ग्रहण करून श्रीविश्वेश्वर 


१८०७ श्रीक्ञानेश्वरमहाराज. 


अंतर्धान पावतात. त्वाबरोबर सर्वजन पडडेळा दिव्य प्रकाशही 
नाहींसा होतो. प्रकाश नाहींसा होतांच श्रीज्ञानेश्वरमहाराज श्रीवि- 
श्वेश्वरांच्या पुर्ढे दृंडासारल्ले पडळे असतांना, सर्व घाह्मण त्यांच्या पा- 


वितात व इतर जन लांबूनच त्यांना साष्टांच 


चांवर उपळीं डोकी ठे 
त. अमळशाने श्रीज्ञानेश्वरमहारांज उठून उभे 


नमस्कार घाढता?ः 
राहतात. ) 
बिदुमाधब०- भगवंताचे प्रत्यक्ष दुर्शन व्हावें, ह्मणून अनेक 
योगी अरण्यवास पतकरून वज्ञासनीं वस्रून, प्रभूचें अखंड ध्यान 
' करितात; अपि, तापसी बह्मचर्येवत धारण करून अहोरात्र 
ऐेरिकंडरी हरिचिंतनीं रत होतात, आगि आ.ह्यांसारखे मढ 
यज्ञयागादिक ' कर्मे करून जन्मभर जातायात कारितात; तरी 
आह्मांपेकीं कोणालाही स्वभांत देखील पमूंचें दर्शन घडत नाहीं! 
परंतु अही ज्ञानराया, तुल्लीं आपल्या अगाध लीलेने भगवंतांचे 
अत्यक्ष दर्शश आज आह्यांळा घडवून दिळें ! त्यामुळें आमच्या 
मागीळ अनंतजन्मांच्या पापराशी दग्ध होऊन गेल्या ! आणि 
अहो ज्ञानडेवा, आपण साक्षात्‌ वेऊुंठवासी प्रभ, मानवदेह धरून 
आह्यां जडजीबांचा उद्धार करण्याकरितां ग्रा ग्रृत्युलोकावर 
आलां आहां, हें आह्यांस ज्ञानचक्षूनें यावेळीं स्प दिखं. 
लागले ! हा काळपर्यंत अज्ञानाने आमच्या दृष्टीस अंधत्व 
आल्यामुळें, आपल्या या स्वरूपाची आह्यांळा ओळख पटली 
नव्हती, आणि त्यामुळे आपला आह्लीं व्यर्थ उपहास केला. तरी 
समर्था, आमच्या या थोर अपराधावद्दळ आह्यांला क्षमा करून, 
आमच्या मस्तक्तांवर आपळा अभयहस्त ठेवा; हणजे समर्थकपेचा 
सांगड आह्मी पोटाखालीं घेऊन, हा दुस्तर भवसागर तरून जाऊं ! 
वरेश्वर०- अहो सद्रुसमर्था, आह्मी वेदशाख्रें पठण केळी, 
उपनिषदे हृटळीं, श्वतींचा अभ्यास केळा, पुराणव्युत्पाचे केली) 
अनभिळुंडे फुंकली, आणि आह्ली ब्राह्मण उच्चवर्ण अशा भ्रांतीने 
आजपर्यंत थोर बंधनांत पडलो ! परंतु अहो भेटा, आमच्या थोर 
भाग्योड्यानें तुमर्चे आज दर्शन झाल्यामुळे, आमची सर्व अहता 
र. नष होऊन आह्मी पावन झालों! अहो सद्ठरु ज्ञानदेवा, आह्मी 


अंक ५ वा. श्ट१ 


आपला अंतःकरणरूप भमे पश्चात्ताप अमीनें जाळून शुद्ध केळी 
आह, तरां अहा रुपार्सेध, या शमींत भगवंताचे भ्रेमरसवीज 
परून त्यावर आपल्या उपदेशजलाचें सिंचन करा. हणजे आपण 
ळाविळेल्या बिजाच्या ब्रक्षसावळींत आझ्ली जन्मभर सुखानें 
राहून अंतकाळानंतर प्रभूच्या मोक्षधामीं निरतंर वास करू ! 
खुहळाचार्य- अहो सदुरुनाथा, तुल्लासारख्या जगद्रुरूवांचन 
आह्मांळा आत्मज्ञान कधींही प्राप्त होणार नाही; आणि आतमज्ञा- 
नावांचून भआामची कल्पांतींही सुटका होणार नाहीं ! अहो समर्था, 
आत्मज्ञानाकारेतां श्रीरामचंद्र प्रभूंना वसिष्ठाचे चरण धरावे 
ळागळे, बह्मसनातन श्रीळष्ण अनन्यभावे सांदीपनीळा शरण 
गेळे, व्यास नारदांच्या पायीं लागले, इंद्रानें बृहस्पतीचे पाय 
वरळे, उमा श्रीशंकरांना शरण गेली; तात्पर्य, अहो भेष्ठी, नेत्री 
अंजत्त वातल्याशिवाय भूमिगत द्रव्य दिसणें जसें कठीण, त्या- 
प्रमाण आपल्यासारख्या जनटुरूना शरण भेल्यावांचन भाह्याला 
यथाथज्ञान काहा होणार नाह, ह्मणून आह्लीं गरुपटमकरंठट 
सेवन करण्याकरितां भ्रमर होऊन गुरुचरणीं ठाव मागत आहो. 
तरी अहो दयाळा, आमच्यावर रुपा करून आह्यांला उपदेशामृत 
पाजावं, पैचवीस तत्वांच्या मेळांत आह्लीं बडुत काल सांपडलों 
आहा, त्यातून आह्याला सुक्त कराव आणि पंचभूतांची झाडणी 
करून आह्मयांला सावध करावें ! 
ज्ञानेश्वर- अहो सुजनहो, तुह्यांसारख्या भ्रेष्ठांना मीं सांगावें 
असा माझा अधिकार नाहीं! पण तुह्ली विचारीतच आहां 
ह्मणून तुह्ञांळा माझें हेंच सांगणें आहे कीं, श्रीशंकर, श्रीराम- 
चळ, सूय, चंद्र, महेंद्र कुवेर, ज्ृहस्पांते, वरुण, यमधर्म, आमि, 
वेद, गायजरी, भागीरथी, अश्वत्थ, अंबिका, लक्ष्मी, सरस्वती 
इत्यादि अनंत देवदेवी भिन्न भिन आहेत हा मिथ्या भेदभाव 
मनांतून दूर लोटा; आणि अनंत ब्रह्मांडे निर्माण करून त्यांचीं 
सब चालविणाऱ्या भगवंताच्याच या अनंत विभूति आहेत 
इतकच नाहीं, तर तो आत्माराम अखिल प्राणिमात्रांच्या हृदयांत 
संदेव नांदत आहे; तात्पर्य, हें चराचर सर्व भगवट्रपी आहे, ह 
१६ 


१८२ श्रीक्ञानेश्वरसदाराज. 


ज्ञानाने ओळखा ! कारण हें ज्ञान सकल कर्मांचे डोळे आहित; 
तेव्हां हे निर्मळ असळे पाहिजेत ! यांच्या अभावीं तुही भगवं- 
ताच्या या अनंत विभूतीर्चे जरी पूजन केलें, विधियुक्त नित्य- 
ैमित्तिक कर्मे जरी यथासांग केळी, यज्ञयागादिक केळे, वर्ते नेम 
पाळळे, अभिहोत्राठिक होमहेवनें दिळीं, शिखा दाढी काढून 
संन्यास ग्रहण केळा, व्यासपीठाबर बसून पुराणव्युत्पाचे केली. 
स्पशस्पिर्शाचा विटाळ पाळून थरचिभूत राहिलां, घोर तप 
आचरळें, तीर्थयात्रा केल्या, कच, यजूस, साम असे तिन्ही 
वेद पढलां, मोठें शास्र शिकून ठशग्रंथी झालां, विशाळबुद्धि 
चालवून विद्या, धन, कीर्ति आणि सामर्थ्य संपादिळे, तरी या 
सकळ कर्मांचा भोक्ता जो भगवंत त्याची ओळख तुल्मांला 
नसल्यामुळें, पडूस अन्नांत फिरणार्‍या पळीप्रमाणे तुमची ही 
कर्माचरणाची यातायात व्यर्थ होय ! इलेकंच नाहीं तर अज्ञानाने 
ही कर्मे आचरुन तुह्मी पुण्यामक पापाची जोड संपादन 
करून, पुनर्जन्माची सामुग्री करून ठेवीत आहां ! कारण या 
पुण्यात्मक पापार्ने जरी तुह्मी स्वर्गावर चडून गेळां, आणि तेर्थे 
इद्गाच्यासारखे भोग भोगळे, तरी संचित पुण्य क्षीण क्ञाल्यावर 
पुन्हा तुह्यांला या लोकी येऊन जन्ममृत्यूच्या येरझारा कराव्या 
छागतील ! सुजनहो, प्राणिमात्रांच्या भावंनेची प्रद्वांचे जिकडे 
असते त्या भावनेप्रमाणें भ्राण्यांची बररीवाईट कर्मे त्यांना फलट्टूप 
होतात, आणि हीं सुखदुःखाची फळें भोगण्यांकरितां पुन्हा पुन्हा 
जन्मास यावें लागतें ! दगडाची प्राणप्रतिष्ठा करून इच्छित फल 
प्रास होपर्मत त्याची पूजाअर्चा करणें, त्याची आराधना करणें, 
त्याळा नवस करणें, त्याला वळी अर्पण करणे, आणि फलप्राति 
झाली कीं तो धोंडा ह्मणून त्याळा फेकून देणें, हें घोर पाप नव्हे 
काय ! सुजनहो, मनांत फळेच्छा धरूल परमेश्वराच्या भजनी 
लागळे असतां फलळभोगानें प्राणिमात्रांच्या हृदयांत काम शिरतो, 
आणि तो शिरला हणजे त्याच्या संगतीर्ने ज्ञानदीप मालवतो/ 
आणि फलाशेर्ने अंधत्व पावलेल्या दृष्टीस इहळोक आणि पर” 
लोक दोन्हीही दिसेनासे होऊन, भगवान जवळ असताह 


अंक ५ वा. १८३ 


त्याळा दिसेनासे होतात ! मासाठी सुजनहो, सकल कर्मांचा, 
सकल पूजनाचा आणि सकल आराधनेचा भोक्ता भगवंत आहे, 
हें जाणून तुझी जें जें कांहीं कराल, ते तें फलेच्छा सोडून 
भगवेताळा अर्पण करा ! ह्मणजे अथिळुंडांत वातळेल्या विजाला 
जसा कोंब थेत नाहीं, त्याप्रमाणं अशा रीतीने परमेश्वरास अपण 
केळेलीं तुमचीं कर्म कधींही फलडूप होणार नाहींत ! आणि 
अशा रीतीनें भजन पाजन करणें हाच भगवेताशी एकरूप हो- 
ण्याचा सरळ आणि सुलभ मार्ग आहे ! याकरितां श्रीहरि सत्र 
भरला आहे हें ज्ञानचक्षेजी ओळखन अनन्यगतिक चिचाने 
प्रभळा शरण जा.. नेत्रांनी सर्वत्र . भगबंतार्चेच रूप पहा 
बाणीनें भगवेतारचेंच नांव ध्या. कानांनी नित्य भगवंताचे गुणानु- 
वाद ऐका. मनानें सठेव भगवेताचाच लोभ वरा. भगवंताचा 
सेवा हेंच भषण सर्वागी धारण करा आह्मी थरोहरीचे अळंकार 
असा अभिमान संदेव हृदयीं बाळगा. विषयांची भळ विसरून 
भगवंताच्याच भलीर्ने भुळून जा. भगवंताच्याच भेमानें समम 
व्हा. आणि अशा रीतीर्ने भगवंताच्याठार्यी तुही एकनिष्ट भक्ति 
धरली, हणजे ज्या भगवंताचे यथार्थ वर्णन करतांना वेद नाते 
नेति ह्मणून मार्गे सरळे, सनकादिकही ज्या भभकरिता वेड 
होऊन गेले, श्रीशंकरांनींही ज्या श्रीहरीचे पादतार्थ मस्तकी 
घारण केळे, आणि लक्ष्मीही अभिमान सोडून, ज्या मधुचरणांची 
असंड सेवा करू लागळी, अशा त्या सनश्रेष्ठ प्रभूला तुल्ली मरणा- 
पर्वीच मिळाळ ! एका भक्तीरिंवाय दुसऱ्या काणत्याहा उपा- 
यांनीं श्रीहरि तुम्हांला सांपडणार नाहीं. इतकेंच नाहीं तर भक्ती- 
शिवाय जे जे उपाप तुही कराळ ते ते अपायच होतील ! ह्मणून 
तुमची वेदज्ञता, तुमची शास््रज्ञता, तुमर्चे बुद्धिवेभव, तुमचे श्रेष्ठ 
व्यावहारिक ज्ञान, वर्णम्रेष्ठत्वाचा तुमचा आममान, आणि तुमचे 
तर्कवितर्क बाजूळा सारून सर्व जग भगवड्ूपच आहे, अर्से समजून 
त्याळा नम्न व्हा. तुमचे सकळ गुण भगबंतावरून आवाळून 
टाका. तुझ्ली आपल्या संपत्तिमदाची प्रभूवरून कुरवडा करा. मा 
अमुक कर्म केले, मी कर्मकर्ता, हा अभिमान पेसल्न जा 


१८४ श्रीज्ञानेश्वरसहाराज. '४/&/ | 00 


१ 


आणि जें जें कांहीं कराल ते त॑ भक्तिपूर्वक भगवंताळा अर्पण 
रा. देव भक्तीचा पाहुणा आहे; तो लहानथोर म्हणत नाहीं 
जातिकुळाचा ळहानमोठेपणा तो ओळखीत नाहीं; क्षविय असो, 
वेश्य असो, शूद़् असो, अत्यंज असो किंवा यांहूनही अत्यंत 
पापयोनींत जन्मळेळा असो, पुरुष असो अथवा स्री असो, एवढेच 
नव्हे तर तो पशु कां अत्तेना, दगडासारखा मठ्ठ असो, वेद शिक- 
लेळा नसो, शास्त्र पढळेळा नसो, कोणी कसाही असो, ज्यानें 
" म्हणून भगवंताच्या प्रेमांत मनोभावाने बुडी दिळी, तो कोण- 
त्याही जातींत, कोणत्याही कुळांत आणि कोणत्याही वर्णांव जन्म- 
ळेळा अभ्षो, भगवंताच्या एकनिष्ठ सेवेनं, समुद्रांत जसे 
मिठाचे खडे मिळून जातात त्याममाणे त्याच्या जातीवर, 
त्याच्या कुळावर आणि त्याच्या वर्णावर पाणी पडून, तो भगवं- 
ताच्या स्वरूपी मिळून जातो ! अहो श्रे्ठहो, हें मी आपल्या 
पठ्रचें सांगत नाहीं, तंर भगवंतांनी अर्झुनाळा सांगितलेले हँ 
भगवंतांचे प्रातेज्ञावचन आहे ! यासाठीं, अहो सुजनहो, 
चित्ताचे सारे व्यवसाय सोडून प्रश्नच्या कीर्तनरंगीं रंगून जा, 
आणि प्रभूच्या नामसंकीर्तनानें आपलीं सकळ दुःखें दिगंतरीं 
दवडून, सकळ विश्व निर्मळ करून सोडा; झणजे श्रीहरि सदेव 
तुमच्या जवळ राहतीळ आणि ठेहत्यागानंतर तुल्ली प्रभच्या आत्म" 
स्वरूपाभत पाबाळ! सुजनहो, शोवटीं तुह्या सर्वांस माझी 
हात जोडून अशी प्रार्थना आहे कीं, तुह्ली जन्मास आल्यासारखे 
एक वेळ तरी भवेकुंठ पंढरीस जाऊन माझ्या पांडरंगाळा डोळे 
भरून पाहून रुतार्थ व्हा ! कारण 
बापतीर्थपंढारेभूवेऊंठमहीवरी ॥ भक्तापुंडालिकाचेद्वारीं 
करकटावरीराहिला ॥ घु९ ॥ हनव्हंआाजकााडठच- 
युगाअठ्ठाविसांचे ॥ सजनिर्द्धारितांसाचेहामृत्युलोकु- 
चिनव्हे ॥ हाचिसानिरेनिर्द्धारुयेरुसांडरोविचारु॥ जरि" 
तूंपाहासिपरात्परुतारेतूंजारेपंढारिये ॥ १ ॥ काशीअयो- 
ध्याकांचमथुरामायागोमाते ॥ ऐसीतीर्थइत्यादिकेआ- 
हेतीपारिसरिनपवतिपांडुरंगी ॥ हाचिमानिरेविश्वासुयेर- 


अंक ५ वा. श्ट्प्‌ 


साडेरेहव्यासु ॥ जरितुंपाहाशिवेकुंठिवासुतरितूंजाये 
पंढारेये ॥ २ ॥ आडवाहेभीमातारावयादेहआत्सा 1 
'पेळथडियेपरंमात्मामध्यराहिलापुंडाठिकु ॥ यातिहींचें 
दुरुरानप्राण्यानाहींजन्ममरण ॥ पुनरापिआगमनयेथेंबो- 
लिलेंव्विनाहीं ॥ ३॥ पंढारिह्माणिजेथ्वेकुंठबह्मतंवउ भें- 
चिदिसताहेनीट॥ याहरिदासासिवाळुवंटजागय्रगासिदी- 
धळें॥ हझणोनिकराकरारेक्षीरापातिनटानटाकॉर्तिनवृात्ति॥ 
तेनरमोक्षातेंपावर्ताऐसेबोळातिसुरनर॥ ४॥ हेंचोविसा- 
मूर्तिचेउद्धरणारोवसहसखनामासिगहन॥हंचिहारहराचें- 
चिंतनविश्ववंदयहेमा[्तेते ॥ तोहादेवादिंदेवोबरवापांडुरंग- 
सदाशिवाचानिजठेवा॥ बापरखुमादेविवरूपंचविसावा- 


चोविसाम्रूर्तिविगळा ॥७॥ 

( श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांचा उपदेश ऐकून सर्व क्षेत्रस्थ सद्रादित 
अंतःकरण होत्साते श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांपुड॑ आळीपाळीने लोटांगण 
घेतात. इतक्यांत वाराणसी क्षेत्रस्थ कांही भजनी लोक पालखी 
घ्रेऊन प्रवेश करतात. ) 

सुहळाचार्य- अहो ज्ञानराज, आपले हें सवोधामृत आह्यांस 
आज प्राशन करावयात्त मिळाल्यानें आम्ही धन्य झालो! आपल्या 

सद्दुरुवाक्याप्रमाणें वागून आम्हीं आपल्या जन्माचें साथक करून 
घेऊं ! तुम्हां जगबरुरूंच्या चरणापाशीं आम्हां सर्व क्षेत्रस्थांचे 
अखेरचें हेंच मागणें आहे कीं, देव उपचारांचा भकेळा नपततांही, 
आम्ही आपल्या आवडीप्रमाणे देवपूजेकारेतां अनेक उपचार मि- 
ळवून, त्या उपचारांनी जशी देवाची प्रजा कारितों, त्याप्रमाणें 
तुम्हां समर्थांना सकळ ऐहिक गोरव निर्माल्यवत्‌ असतांही 
समर्थांना या पाळखींत बसवून गोरवाने यज्षमंडपी घेऊन जाण्या 
ववी आवड आम्हीं मनांत धरिळी आहे. तरी सद्दुरुसमर्थांनी 
केवळ आमच्या आवडीकरितां म्हणन, या पाळखींत बघून, यज्ञमं- 
उडपी चलावे; आणि आमची एवढी आवड पुरवून, यज्ञमेडपीं 
पूजासनावर बस्चून, सद्गुरूनीं आमच्या हातून पूजा ग्रहण करावी ! 


१८६ शझीझ्ानेश्वरमहाराज. 


ह्मणजे सद्रुरुपुजनानें आर्मच्या अगणित पापराशी दुग्ध होऊन, 
सदुरूचरणतीर्थभाशनार्ने आमचे हे अमंगल देह पुनीत होतील ! 
( श्रीज्ञानेश्वरमहाराज पालसींत बसतात. तेव्हां सर्व मंडळी ' जय 
जय श्राज्ञानेश्वरमहाराज ! अशी माठ्यानें गर्जना करितात. पालखी 
उचलून सर्व क्षत्रस्थ सालील अभंग हणत भजन करीत व आळी- 
पाळीनें पालखीस हात लावीत श्रोज्ञानेश्वरमह'राजांना यज्ञमंडपाकडे 
घेऊन जातात. ) 
जगदुरुज्ञानराजा ॥ प्रगटलाभक्तकाजा॥ १॥ घडेद्दीन- 
जयाचें ॥ फिटेभयंतेंभवाचे ॥ २॥ ज्ञानदेवहींअक्षरें ॥ 
गाता अज्ञानंतनुरे ॥३॥ नित्यस्मरेज्ञानराय ॥ खुक्तियद- 
त्याअक्षय्य ॥ ४॥ 


प्रवेश चौथा. 


-“५- 


स्थळ- श्रीवाराणसी ( काशी ) क्षेत्र-मुद्दळाचार्योचा यज्ञमंडप- 
( पडदा उघडून याच अंकांतील पहिल्या प्रवेशांत वर्णन केळेला 
चज्ञमंडप प्रेक्षकांच्या पुन्हा दृष्टीस पडतो. येथें सव क्षेत्रस्थ पालसा 
खालीं उतरून श्रीज्ञानेश्वरमहारा जांस पूजासनावर नेऊन बसवितात; 
व गंधचंदनादे द्रव्यांनी त्यांचे पूजन करून त्यांच्या गळ्यांत पुष्प” 
मालां घाळतात; आणि त्यांच्या पुढें साष्टांग नमस्कार घाठून, त्यांचा 
स्तव करून, त्यांच्यापाशी प्रसाद मागतात. ) 
सर्व क्षेत्रस्थ- . 
भ्रौविष्णुस्वरूवायुठ्ज्ञानदेवा ॥ परब्रह्मठेवादिळाहातीं 
॥ १ ॥ हृदयीचेद्वेतसारेमावळलळें ॥ अदवेतबाणलेंगुरुराया 
॥ २॥ जसेकाजोधिल्तेसेवाचूआह्यी ॥ चित्तपरवह्मां- 
ठेवूंसदा ॥ ३॥ जगकर्ताहर्ताएकभगवंत ॥ भावंहानि- 
श्र्वितमनीं धरूं ॥ ४ ॥ भावेपुजूहरी भावे भजूंहरी ॥ हरी- 
सींवेखरीवाहूंआह्मीं ॥ ५ ॥ सवीक्रियाकर्मकरूंकृष्णा- 
पण ॥ नेदूंकथीमनफळ आली ॥ ६ ॥ रासमकण्णहरी- 


अंक ५ वा. १८७ 


रामकृष्णहरी ॥ मंत्रबडाक्षरीगाऊंप्रेमें॥ ७॥ पढरीसीजा- 
ऊंभदुंविडराया ॥ येरकर्सवायांलोटूंड्री ॥८॥ 

अहो जगदुरु ज्ञानदेवा, 

तवपदसुदाजेथेंउमटती ॥ तेथेंमनोगतीजाऊंआपह्मी ॥९॥ 
ज्ञानराजा तूझेंस्वरूपतरी ॥ राहोसदांदूरी जाऊंनको 
॥ १० ॥ सर्वचराचरीदिसोतवमूतिं ॥ तेणेहोाविश्राति- 
आह्मयांडागी ॥ ११ ॥ 

( पडदा पडतो. ) 


प्रवेश पांचवा. 
स्थळ- श्रीपंढरीक्षेत्र. 
( श्रीपांडुरंगाचें देवालय. देवापुढे गोरा कुंभार, सावता मार्ळा, 
नरहरि सोनार, कूर्मदास, सज्जन कसाई, वगेरे सव 
उभे आहेत असा पडदा उघडतो, ) 
गोरा कुंभार- संतहो ! श्रीहरीरन आपल्या विशुळ शिखरीं 
उभी केलेली मोक्षपुरी काशी सोडल्यावर, आह्मी श्रीज्ञनिश्वर” 
महाराजांबरोबर मारवाडांत्रून, तेर आरणभेंडीच्या बाजूनें, या 
पंढरपुरी आळों आणि पुन्हा जे दक्षिणेकडे निघाळों, ते रुष्णा- 
तीरचीं सर्व तीर्थे करीत करीत विजापुराहून वटप्रभा, मलप्रभा, 
कष्यमरक पर्वत, किष्किदा नगरी, तुंगभद्रा, कुमारतीर्थ इत्यादि 
पुण्यस्थानें पाहून श्रीव्येकरेशाचें दर्शन वेतळं; आणि तेथन श्री- 
शेळमलिकारजुन, शिवकांची, विष्णुकांची, मड्रामीनाक्षी हीं पहात 
पहात सेतुक्षथ रामेश्वरी पोहोंचलो. तेथें श्रीरामेश्वरांना आह्मी 
भागीरथीच्या कावडी अर्पण केल्या; आणि तेथन ताम्रपर्णी, 
करवीर, विराटनगरी, अलंकापूर, देहू, हीं अवळोकन करून पुन्हा 
पेढरपुरीं पांडुरंगाच्या भेटीला आलो. या गोटीळा आज इतके दिवस 
झाले तरी देखील या तीर्थयात्रेंत श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांनीं,ज्या आपल्या 
सुबोध आणि गंभीर वाणीने ठिकठिकाणच्या मुमुक्षजनांस 


शट श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


अद्य बोध केळा, आमतमज्ञान कथन केळे आणि भगवंताच्या 
भक्तिरहस्याचें निरूपण केळें, त्या त्यांच्या गंभीर वाणीचा नाद्‌ 
आमच्या कानीं अद्यापि घुमत आहे ! आणि त्यांनीं आपल्या 
अंगच्या ईश्वरीअंशाच्या ज्या अनेक लीळा लोकांत प्रकट 
केल्या, त्या जणू काय आतांच आमच्या नेत्रांपुढे घडत आहेत, 
असा भास आह्यांला सदेव होत आहे ! खरोखर अलंकाप्रवासी- 
जनांचे थोर माग्य, ह्मणूनच तीर्थयात्रेहून परत आल्या दिवसा- 
पासून त्यांना श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांच्या अपूर्व पुण्यप्रद दुर्शनार्चे 
सुख मिळत आहे! आणि त्यांच्या मुखांतून स्रवणाऱ्या बोधगंगेचें 
स्नान नित्य घडत आहे! आणि आपण हतभागी हणून 
आपल्याळा हरोठेनीं श्रीज्ञानेश्व महाराज, पांडरंगाच्या भेटीस 
ग्रेतात तेव्हांच कायतो त्यांच्या दर्शनाचा आणि उपदेशाचा लाभ 
मिळत आहे ! तरी पण या कार्तिक शद्ध एकादशीकरितां श्री- 
ज्ञानश्वरमहाराज या खेपेस येथें आल्यापासून आज पूर्णिमेपर्यंत 
त्यांच्या वागमरतारचे पान आपणा सर्वांना जसें करण्यास मिळाले, 
तस आकंठ पान आजपर्यंत आपल्याळा कधींच करावयाला 
सांपडळें नव्हतें ! अहो संतहो, ज्ञानरायाचें चरित्र हेंही सकल 
पापविनाशी चंद्रभागा तीर्थच आहे ! तर शऔक्ञनिश्वरमहाराज 
पुंडलिकाचे दर्शन घेऊन येईपर्यंत आपण त्यांच्या चरित्रतीर्थीत 
स्नान करूं ! ( इतक्यांत नामदेव प्रवेश करतात. ) 
नामदेव-अहो गोरोबा, माझ्या ज्ञानमाउलीच्या चरित्रतीथांत 
स्नान करूनच आणि माझ्या ज्ञानरायाच्या अतर्क्य लीला आठ- 
दूनच दवस कंठण्याचा प्रसंग आतां आपल्याळा आळा आहे 
कारण, आपांडुरंगांनीं ( गहिवरून ) ज्ञानरायाच्या बिनंतीवरून' 
आहेरांना आपल्या श्रेष्ठ पद्मावर वसविळेल्या अलेकापूर क्षेत्री, 
भपणा सवांना बरोबर घेऊन जाऊन, तेथें ज्ञानरायाळा येत्या 
कातक वद्य अयोड्शीस समाधिस्थ बसविण्याचे अभिवचन दिलें 
आहे ! अहो संतहो, - श्रीकेशीराजाचें जगीं प्रकट झालेले हे 
व्यक्त ज्ञानरूप इतक्यांतच समाधिस्थ होणार, ह्मणून मनाला 
अत्यत हुरहुर वाटत आहे ! ( सर्व संत गहिवरून जातात. ) 


अंक ५ वा. १८९ 


पांडुरंगा, सख्या ज्ञानदेवाबांचून आह्मी सर्व संतांनीं भ्रेथें कसें रे 
रहावें, ह्मणून मी विछठळराजांना पुसळें, तेव्हां ते मळा ह्मणाळे, 

नाम्या, अरे, ज्ञानराजा तो मीच. माझें रूप, तेंच ज्ञानराजाचें 

रूप. अरे, त्याच्यांत माझ्यांत दुजेपणा नाहीं. अरे, मी मौल धरून 

असाच विटेवर उभा राहिलों, तर या युगीं भवसागरांत बुडणा- 

र्‍या असंख्य जीवांना वर काढून त्यांना मोक्षभाप्तीचा डगम 

मार्ग कोणता, हें कोण दाखव्रून देणार ! ह्मणून मींच ज्ञानरूपानें . 
अवतार छेहळा ! आतां माझें अवतारकत्य संपले, हणून ज्ञान- 

देवाचें हें मदांश रूपय मी आपल्या क्षेमस्थानीं पुन्हा स्थापीत 

आहे ! तेव्हां हें गुत्त रहस्य तूं स्वतः ज्ञानाने ओळखून, तं सर्व 

संतांनाही सांग, आणि ज्या ज्या केळीं तुम्हांला ज्ञानराया- 

बद्दळ खैती वाटेल, त्या त्या वेळीं तुम्हीं त्याचें ध्यान करीत जा, 

म्हणजे ज्ञानमृतींच्या व्यक्त रूपाने मी तुम्हांला दर्शन देत जाईन! 

संतहो, देवांनी हें ज्ञान मळा सांगितळें खरें, परंतु माझ्या मनाळा 

ज्ञानरायाच्या बियोगाचे थोर क्रेश वाटत आहित ! . 

( इतक्वांत  श्रॉज्ञानेश्वरमह्मराज, निवाततिनाथमहाराज, सो- 
पानदेव आणि मुक्ताबाई प्रवेश करतात. सर्व संत त्यांचे चरगांवर 
डोकीं ठेवितात. नामदेव श्रीज्ञनिश्वरमहाराजांना कडकडून भेटतात. 
श्रीज्ञानेश्वरमहागाज नामदेवांचे डोळे पुसून त्यांच्या पाठीवरून 
हात फिरवतात. श्रीज्ञांनेश्वरमहाराज देवापुढे लोटांगण घाढून, 
खालळीळ अभंग हणत, देवाभोवती चार प्रदूलिणा घाडतात. 
तेव्हां सोपानदेव व मुक्ताबाई देवापुढे लोटांगण घालतात. श्रीनि- 
वृत्तिनाथ व सर्व संत देवापुढे हात जोडून उभे राहतात. ) 

ज्ञानेश्वर- 

रूपपाहातांठोचचनीं ॥ सुखजालेंवोसाजणी ॥ १॥ तोहा- 

विठ्ठळबरवा ॥ तोहामाधवबरवा ॥ 'घु०॥ बहुतासुक- 

तांचीजोडी ॥ ह्मणोनिविठठछींआवडी ॥ २॥ सर्वसुखा- 

चेंआगरु ॥ बापरखुमादेविवरूु ॥३॥ 

( चार प्रदक्षिणा संपल्यावर ) 


१९० श्रीह्ानेश्वरमहाराज- 


संतहो, या सत्य, सनातन, श्रतिशास्त्रभ्तिपाद, चतुर्वद्वंय, 
अद्वैत, अनंत, लीलानाटकी, आदिनारायग, दीनोद्धारी श्रीपांडुरं- 
गाचा महिमा मी किती वर्णन करावा ! 
तोहाविठोबानिधान ॥ ज्याचेंबह्लादिकांच्यान ॥ घु०॥ 
नेणोजह्ममार्गचुकलें ॥ उवडेपंढरउुराआळें ॥ भक्तेपुंड- 
लिकेंदेखिलें ॥ उभेकेठेविटेवरी ॥ १॥ 
ईक्षीरसागरीरचेनिजरूपर्डेपाहतांपाराखियांनिभुबनींनसापडेतंउ- 
मंआहिवाडकोडेपुंडलिकाचेआवडीं ॥ मेवश्यामवेऊनियांदुं" 
थीजयातेंश्रतिपेवानितीकीतेंपुराणासीवाड ॥ तेपंठेरियेउभें- 
असेकानडेंगेमाये ॥ा 
तोहाविठोबानिधान ॥ ज्याचेंबह्मादिकांध्यान ॥ घु०॥ 
जयातेंपाहतांपरतळाआगमुनिनमानाकळेडुर्गम ॥ सिद्ासा- 
घकशानरूतेवर्मनपडेठायींसर्वथा ॥ तेयापुंडलिकाबोळलेंभेम- 
प्रीतीर्नेवोळळें॥ भक्तिमातिरनेचाळाविळेआधीनकेलेआपणया॥ 
जेंमायेअवियेवेगळेंगुणत्रयानातळे ।। काळेंगोरेनासांवळेनि- 
द्धारितांनेणवे ॥ जेंद्वेताद्वैताह्ञानेपरतेंतेसुखातेवाढावेते ।॥ 
योगीलक्षीलक्षितीज्यातेपरिनेणवेसर्वथा॥ जेंरूपाभरूपावेगळें- 
सहस्रनामाहानिआगळें 1। परमरूपेचॅकोवळेंक्रियाकर्माविर- 
हित ॥ जेंबद्मरसाचेगोठलेतेपंढारियेंप्रगटळें ॥ वापरखुमादेवि- 
वरविद्दलनामेआधथिळेंचोखंडेरया ॥ 

- तोहाविठोबानिधान ॥ ज्याचंबह्मादिकांध्यान ॥ छु” ॥ 
रूपपाहतांतरीडाळसु ॥ सुंद्रपाहतांगोपवेषु ॥ महिसा 
पाहातांमहेछु ।॥ जेणेमस्तकींवंदिळा ॥२॥ 
बरवेपाउळेंपाउले ॥ सुंद्रसुकुमारपाउर्ळे ॥ शीतळहरीचपा- 
उले ॥ गोमटेंहरीरचेंपाउळें ॥ भुवासिउपदेशिलें ।। तॅचिप- 
ल्हार्देस्मरिळें ॥ उपमन्याप्रसनझाळे ।। तचिगजेंद्रॅचिातिळें ॥ 
अहल्येसिउद्धारेळे ॥ तेचिद्रोपदियिथाविन्नळें ॥ यशोदेनंवो- 
वाळिलें ॥ तंचिगोब्धनीरंगळें ॥ शकटाअंगीर्जेउमटले ॥। 
 तेंचिवाळिपृष्टींशोभलें ।॥ शिवेशक्तिप्रतीकथिले ॥ धर्मराजेते- 
पूजिले ।॥ बापरखुमादेविवरबिद्ळें ॥ तेविटेवरीदाविळे ॥ 


अंक वा. १९१ 


तोहाविठोबानिधान ॥ ज्याचेब्ह्मादिकांघ्यान ॥ घु०॥ 
भाक्तिदेखोनिलांचादला ॥ जावानिदीउभाकेला ॥ निवृ- 
त्तिदासह्मणेविठ्ठला ॥ जन्मोजन्सींनविसंबे ॥३॥ 
अहो भावीक सुजनहो, 

सदापारपर्ण ॥ तोहाजनार्टदन ॥ नित्यजपतांनारायण ॥ को 
टियागघडतीळ ॥ एवढेक्षेत्रपांडरंग ॥ तेथेंउद्धरिलेहेंनिजग ॥ 
आनंदतबन्राह्मणयाग ॥ कोरिकुळेंउद्वरती ।॥ कीतनकेलिया- 
वाळवंटी ॥ वेतांवे्गवांचीभेटी ॥ होईलसंसाराचीतुटी ।॥ 
चरणरजवोदेता ।॥ तुळशीच्यामाळा ॥ वालितांइरिदासाच्या- 
गळा ।॥ तोनभिय्रेकाळिकाळा ॥ त्यासीजिव्हाळाहरिविद्ळ ॥ 
पेढरीसीजाऊंह्मणती ।। तयाकडेयमनपाहती ॥ त्याचेपूर्वज- 
उद्धरती'॥ ह्मणतीवेळुंठाजाऊंभातां ॥ पेढरीसीकीर्तनकरी ॥ 
पुडलिकासीनमस्कारी ॥ विदळचरणअंतरींधरी । धन्यज- 
न्मतयाचा ॥ सकळळुळाचातारकु ॥ तोचिजाणावापुण्य- 
प्ठौक ॥ पांडरेगीरंगळानेःशंऊ ॥| धन्यजन्मतयाचा ॥ त्यासी- 
आंतींवेऊंठपराप्ती ॥ ऐेसेंशुकेसांगितळेंपरीक्षिती ॥ जेजेहरि 
चचरणींभजती ॥ तेतेपावतीवेळुंठ ॥ अनंतीअनंतवोतळेंसं- 
चीत ॥ वैकुठञअळुतउभेंअसे ॥ 

तोहाविठोबानिधान ॥ ज्याचेंबह्मादिकांध्यान 1 श्रु९ ॥। 
बापही 

कढ्पनाव्रक्षासीदेखिळें ॥ चिंतामणिसचिंतिळें। । कामधेनुसी- 
अपेक्षिळे ॥ जिण्याजिवविळेंतंचिहरिरूपपंढरीये ॥। कटावरी 
ठेवूनिहातजनादावीसंकेत ॥ भवजळाव्धीचाअतइतुलाचा ॥ 
समचरणीच्याखुणाउभापंढरीचाराणा ।। तोभावडेजनामनां 
दुर्लभगेमाये ॥ भक्ताकारणेंयेणेंवेतळीसेआळी ।। दहागभ- 
वाससोसिळेवनमाळी ॥ पुडलिकेभकेरेतारिळेंविश्वजन ॥ 


वैकठिविमृतिआणिलीपेढरपूरपाटणा ॥ 
ताहाविठोबानिधान 1 ज्याचेंबह्मार्दैकांध्यान ॥ प्र०॥ 


अहो सुजनहो, 
विढठळुनाहींजयेशरीरी ।॥। वायाकागाजन्मलेसंसारीं ॥ विठलु- 


१९२ श्रीज्ञानेश्वरसहाराज. 


नाहींजयेनगरीं ॥ तअरण्यजार्णवि ।॥ वडलुनींहाजिथदेंशी ॥ 
स्मशानभमितेपरियेसी ॥ रविशाशेवीणदिशाजैतती ॥ रसना- 
तेसोबिढठळेविण ॥ बिददळावेगळेंजितुक्तेकर्थ।॥। विठळावेगळा 
जितुकाधर्म ॥ विहळावेगळेंबोळतीबह्म ॥ तितुकाहिभ्रमजा - 
णावा ॥ सच्चिदानेंड्वन ॥ पंढरियेपरिपूर्ण ॥ करठेवूनियांज- 
वन ॥ वाटपाहेभक्तांची ।! विडळेविणदेबोह्मणती ॥ तेसंसा- 
रपुढतीपाबती ॥ विदठळाविणततप्ती ॥ नाहींभतीतिविछळेंबिण ॥ 
सर्वामाजीभ्रे्ठुण्यभ्रमिवेकुंठ ॥ बिहठळमूळपीठजगदोद्धारा ॥ 
तोंहाविठोबाानिधान ॥ ज्याचेंबह्यादिकांध्यान॥ घु०॥ 
अहो ळोकहो, 

वाडासायासिमनुष्यजन्मपाबावा ॥ बियाळापुरुषार्थतोकावा- 
यादुवडावा ॥ बाचामनेंकरुनिमुरारिवोळगावा ॥ तर्तेएका- 
दशीकर्निपरळोकठाकावा ॥ अवणत्राणरसनात्वचाआणगे- 
लोचनहेंतोदेन्याचींदारेंबोळगसीयांचेयांसीचिनपुरेतुजपुरवि- 
तीकाये ॥ याळागींधरिजेसुआपुळीसोयंरेवापा ॥ कवणाचे- 
सायवाप ॥ कवणाचेंगणगोत ॥ मगजळवतवायाजाईलरया॥ 
विषयांचेसमसुख ॥ वेगडाचीबाहुळी ॥ अभ्राचीसाबुळी ॥ 
वायांजाईलरया ॥ ज्ञानदेवह्मणॅपाहतांपाहळें ॥ स्वप्नीचेंचेईलें- 
'तेसेंहोईळरया ॥ अरेमनारेअरेमनारे ॥ नसंडीनसंडीहरिचरण- 
कमळारे ॥ स्वभीचेंधनतेंभनचिनव्हे ॥ मगजळीचेंजळतें- 
जळचिनव्हे ॥ अशभ्रीचीछायातेसाउळीनव्हे ॥ ऐसेंजाणो- 
निथांवेगींधारिजेसुआपुळीसोयरेरया ॥ याहरिभजनेविणतुझें- 
जन्मजातेंवाया ॥ यालागिंवैकुंठनाथाच्यातंनिंतीपारेपायां ॥ 
बापरखुमादोविवराविद्ठलाचिंतीसीतेणेंपावसीवेसुखाचियाराशी- 
रया ॥ 

तोहाविठोबानिधान ॥ ज्याचेंव्रह्मादिकांध्यान ॥ घु ॥ 
अहो मायबापहे, 

उठाउठ[जागापाठींभय॒आलेंमोठें ॥ पंढरिवांचुनिदुजाठीव- 
नाहींकोठें ॥ तापत्रयअश्नीचालागळावोणवा ॥ कवणरिवे- 


॥ टदेखोनिऐकोनिएकबाहिरअंध- 


श्रकः५ वाः... १९६ 


झाले: ॥ बिषयाचेलंपटबांधोनियमपुरिसनेले ॥ आजामेळा- . 

पणजामेलाबांपमसणानेला ॥ देखतदेखतनातुपणतुतोहिबेडार्‌ . 

झाळा ॥ व्याप्रलार्साभतेयेळागतातिपाठीं. ॥ हारिमजनन- 

कारेतांसगळेंघालुपाहेपोटीं ॥ संतसंगधराताह्रिहरिमजनकरा ॥ 

पाठींळांगळासेकाळदातखातोकरकरा ॥ 

अहो जनंहो, 

बापरखुमादेविवराविढळाशरण ॥ भार्वेननिधतांनचुकेजन्म : 

मरण ॥ बापरखुमादेविवराचिंतितातुटेयेरझार ॥ स्थिरकरी 

बेगींबिढार ॥ चरणींथाराविठठळाचे ॥ 

तोहाविठोबानिधान ॥ ज्यारचेंबह्मादिकांध्यान ॥ प्र० ॥ 

विढळनामतीनअक्षरें ॥ अमृतपानकेलेंशंकरें.॥ रखुमादेविवर- 

विढळेंमहापातकीउद्धारेळे ॥ विठठळाविठ्ठलस्मरेमना  ॥ चकेल- 

संसारदर्शना ॥ विहलनामनुच्चारिसीतर्रारवरवकुंडीपडसी ॥ 

विठठलनामउच्यारीआळसुनकर्रीक्षणभरी  ॥ पुण्यकारितांस्वर्ग- 

पार्पेकारेतांभोग ॥ नामजपतांसर्वांगहोईलपांडुरंग ॥ शरीर- 

आटेसंपत्ती आटे ॥ हरिनामनआटितेवरवे ॥ बापरखुमादेविव- 

राचेंनामनाटे ॥ युगेंगेलींपरिउभाविटे ॥ 

तोहाविठोबानिधान ॥ ज्याचेंबह्मादिकांध्यान ॥ धु०॥ 

जनहो, आम्हांला तर 

त्रिभुवनींचेसुखएकतत्वाविहळ ॥ नलगेआह्यांमोलळउच्चाररतां ॥ 

विठठळउघडामंत्रकाळेकाळावास ॥ घाळानेयांकांसजपोआ- 

धीं ॥ बापरखुमादेविवरु ॥ रुपाळुउदारु ॥ नामस्मरणेंपारु ॥ 

उतरीहानिधारु ।। " 

यासाठीं ह्मणा, विठळ, विठ्ठळ, विठ्ठल, विठ्ठळ, विठ्ठळ. ( सर्व 
विठ्ठलनामाचा गजर करितात. ) 

अहो भीमातीरविहारा पांडुरंगा, तुम्हांला पाहून जअम्हादि- 
कही वेडे झाले, त्या तुमचें सुमश या तुमच्या दीनदासानें 
कोठवर गावें ! अहो नारायणा, तुमचे गुण गातां गातां सात्विक 
अष्टभाव दाटून, माझ्या आंगावर रोमांच उभे राहिले आहेत ! 
माझा कंठ भरून आला आहे ! आणि माझ्या नेत्रांत प्रेमाश्र लो 

| १9 


हि. ८) श्रीक्ञानेश्वरमंहाराज. 


टळे - आहेत! अहो बह्मांडाधिपाति पंढरीनाथा; श्रीमत्परमहंस 
श्रीपाठरामांनंठेस्वामी यांच्या हातून, तुमच्या सुंदर कैठांतील ही 
दिव्य तुळसीकाष्ठमाळा माझ्या गळ्यांत वाळवून, अहो जगन्नाथा 
विदठळा, तुमच्या भक्तीचा थोर मॉहेमा सकळ विश्वाळा 
सांगण्याविषयीं तुम्ही मळा अनुज्ञा केली, आणि अशा रितीर्ने 
देवा, अनंत युगींच्या तुमच्या ळीळा माझ्या मुखाने गाववून माझ 
ग्रश तुम्हीं अखिळ भूमंडळीं गाजविठें, आणि मला त्रिलोकी 
धन्य केळें ! ठेवा, तुमच्या यया अपार भक्तवत्सठतेचा महिमा मी 
कोठवर वर्णन करूं ! अहो सकल देवाधिंदेवा, तुम्हीं मळा साहा 
स्य झालां म्हणूनच तुमच्या अनुज्ञेप्रमाणें तुमची अल्प 
सेवा या ज्ञानदेवाच्या हातून घडली! अहो आदिनारायणा;, तुमचे 
नामडरमीं नित्य गाइल्यानें माक्ञी सकल कायीसेद्धि हाळी! आ 

तुमचे पादकमलळ मीं अखंड हृदयीं धरल्यामुळे माझ्या देहाला 
साक्षात्‌ पुरुषोत्तम स्वरूप प्राप्त झालें ! अहो अनंता, मळा आतां 
भुक्ति, मार्के किंबा सायुज्यता, यांपैकीं कशाचीही चाड उरल 
नाहीं ! अहो माधवा, मीतूंपणा वेगळ्या अशा तुमच्या निश्चल 
रूपाचे मळा चिन्मयपणें अखंड ध्यान घडावे, आणि 
पृथकपणा सोडून तुमच्या स्वरूपीं ऐक्य होऊन कल्पांतवा' 
अमरत्वानें तुमचं शांत चित्ताने पाट्सेवन करीत बसावें, एवढा* 
काय तो माझा हेतु आतां उरळा आहे! आणि अहो भगवंता; ₹ 
माझा हेतु परिपूर्ण व्हावा ह्मणून मीं तुल्यांपाशीं ज्ञानसमाविसुखार 
अखेरचं मागणे पट्र पसरून मागितळें आहे. आणि अहो दीन 
दयाळ वासुदेवा, तुझीं रूपाळू होऊन समाधि देण्याचा अजुग्र 
करण्याचें कत्रूळ केळें आहे! तेव्हां अहो पांडुरंगा, मा 
तोन वर्षापूर्वी जसत तुही मळा चाळविलें_ होते, तसें यावेळ 
पुन्हा मळा चाळवूं नका, हीच काकुळतीस ब्रेऊन अहो प्रभो, म 
तुझांला वरचेवर प्रार्थना करीत आहें ! अहो पुडळीकवरदा र्पाः 

रंगा, तुमच्या भिडेस्तव मीं हा काळपर्यंत बहुत जनउवाधे सोर 

ली ! आणि तुमच्या निश्वळ ध्यानसुखास पारखा झालो ! प 

अहो नरहरि, आतां नका बरेंणुन्हा मळा अशी गळ घालूं! गोपा 


अकरख्वोरेकीई. .. शढेषे, 


कृष्णा, तुह्मी 'कत्रूळ केल्याप्रमाणे रुक्मिणी मांतोश्रींना, । तुम> : 
च्या पूर्वयुगींच्या सकळ भक्तांना आणि माझ्या र्‍या सर्व संतवंधरंना 
बरोबर घेऊनन, अलंकापुरीस. या, आणि या आपल्य़ा दासाळा वद्य : 
ञयोदशीस समाधिस्थ बसवून याला कृतार्थ करा ! अहो नारा- 
यणा, मातोश्रीबाबॉच्यामागे आह्मां . चोवां, ' पोरक्या :: भावे- 
डांचा तुह्मी. जसा आजवर. . अपत्यस्नेहानें £ सांभाळ : केला, 
तशीच अहो. . भगवंता; आह्यां. चोवां . भांवडांची..: अ- 
खेरीची  निरवानिरव * करणें तुमच्याकडेच आहे!!.. यासाठीं 
अहो गोविंदा, तुह्ली आपल्या* वचनाप्रमाणे माझ्या निवृार्निनाथ 
सद्ररुंना : त्यंबकेश्वरी घेऊन .जाऊन, कुशावर्त. तीर्थी जल- 


समाधे देण्यास. विसरू नका बरें ! :आणि माझ्या सोपानोळा 
कर्‍हेच्या तीरी. वत्सरस्रामीं . * दिव्य भमींत अखंड .समाधिसुख ' 


दया बरें ! अहो बापा पांडुरंगा, माझ्या मुक्ताबाईला* मी तुमच्या 
आणि रुक्मिणी मातोश्रीच्या. ओटींत घाळीत आहें, तरी हिला 
तुमचे चरणांजवळ ठाव देऊन, आकल्प हिच्या हातून सेवा 
ग्रहण करा ! अहो सदंधो 'नामंदेवा, तुह्यांपाशीं या ज्ञानदेवार्चे 
अखेरचें एवढेंच मागणें आहे कीं, तुह्ली या माझ्या सकलसंत- 


बंधुवर्गासह' आतांच प्रस्थान करून मजवरोवर  अलंकापुरीस 
चचळा, आणि तुह्मी सर्वांनी आपल्या हातांनी या ज्ञानदेवाला' 


समावि देऊन याला धन्य करा! अहो. 'पंढरींनाथा, ' तुमच्या 
रपेनें. माझे सर्व मनोरथ पूर्ण झाळे आहेत. तेव्हां आतां. तुम 
च्यापाशीं मंळा मागावयाचें असें कांहींच उरलें नाहीं ! हि > 
रुक्मिणीवरा. पांडुरंगा, आतां शेवटीं,* जन्मादारभ्य जें जें. कर्म 
माझ्या हातून घडलें; जोजो धर्म मीं आचरिळा, जी, जी 
तुमची सेवा केळी, ठुमचे गुणानुवाद गातां गातां “जीं जीं पद्‌- 
पदांतरें . मीं रांचेळीं, तुमच्या आज्ञेप्रमाणे तुमचें 'भाक्तिमहात्म्य 
स्पष्टपणें उकलून सांगण्याकरितां जीं जीं कांहीं अक्षरें मीं 
लिहिलीं, वेकुंठभांडारे 'श्रीमळंगवद्रीतेचा 'प्राळत ,जनांकारेतां जोः 
स्पष्टार्थ केला,  स्वानुभवाचे योतक ह्मणुंन जे चार शब्द मीं 


> ची 


लिहिळे; तीं,तीं सर्व मी तुमच्या चरणीं. अर्पण करीत .आहे.! 


क्र 


१९७९ 5श्ीजानेन्यरतरांदाराज 


नसर्सेच अहो: थीहरि, "माह्या डात, - मार्श मन, माझी. वासना, 
नक्षी खोडे आणि बार्ज शान मी तुमचे स्वाधीन करीत आहें ! 
. ह्री या'सर्बांचाःस्वीकार' करून, देवा, तुमच्या .चित्स्वरूपीं मळा 
'क्रखंड ठाव घा ! 

“ःपाषडोजीहाजेदेखिळदेखर्ण ।। गेळीआधींतेणडडिमाही 

॥ १ ॥!उंच्वडाडियांबाह्याक्षेमदेईनतया ॥ गेलीमाझी- 

'उमायादेहल्यार्ब ॥ शू ॥ आनंदेस्छंदृतयेतीअश्ुपात ॥ 

॥एअबासडयाथदेवराचा ॥ २॥ निवृत्तिदासहोर्णतुर्तजिर्व- 

'थोबाळिडं:॥5किंरमिरोपिळेतुल्याचरणीं ॥ ६३ ॥ 
- 7 षरीळ अभंग; हृणत असता ::श्रीज्ञानेश्वरमहाराज :':श्रीपांडुरंगच- 
रणी<अत्वंत ।सट्रद्ित.. अंतःकरणार्ने मिठी मारून, ,श्रीपॉडुरंगाच्या' 
त्वार्याशरजापर्ले डोके ठेवितात: :लेम्हां सर्व संत “जवजय रामरूष्ण 
1इरि”:असें मजनाश्युळ्करतात षःमजन चाळले अल्लंताःपडदा' पडतो.) 


-_>स्यळ-उंद्रायणीचे तीरानरीळ. सिडेश्बरालेंगाचें . बामबाजूक- 
डीळं “सरोबराबरीळ-पर्टांगण. ... . 

('हेंदायणीचे तीरावरराळ सिद्धेश्वरार्ळयाचे दाखिणेस जिर्चे द्वार 
जाहे, 'अशोः :श्री३ानेश्वरमहाराजांच्या समाधीकरितां तयार केले 
ळी गुहा-झसून; या गुहेचे.नवळ अजान. बृश्ल' ष पळीकडे  छुवर्ण 
'पिंपळ*आहे. गुहेचे मोवती कुंकुमाचे सढे पातले. असून, गुईत तळी 
देम, दुर्षां ब वेळ:पसरले: आहेत ब त्यांवर धूतवख आंधरले आहे; 
बःत्या 'वतषखाबर तुळशी व शुंग : पुष्पे - पसरली “असून, : त्यांवर 
सष्यभार्गी ':कुशासन ष मृगासन : हीं आंथरलेती * आहेत. : सिद्धास” 
नोचे 'अबभार्गी ज्ञानेश्वरी, अमतानुभव, :पासही, योणवासिष्ठ, स्वा- 
स्सज्ञान, हरिपाठ, स्कूट' अभंग; हृत्वादि॑ म्रंथ ठेविकेते आहेत व ज” 


अंक ५ वा: १९७ 


वतामाळी, कूर्मदास, सज्जतकसाई, रोहिदास, नरहीरेसोनार, भानु- 
दास, चोखामेळा, कन्हूपाठक, इत्यादि वेष्णवसंत हातांत पताका, 
टाळ, मृदुंग घेऊन भजन करीत प्रवेश करतात.) 

नामदेव- 

आतांपांडुरंगस्मरा ॥ जन्ममृत्युचुकवाफेरा ॥१॥ पऐसा- 

कांहींकरानेम ॥ सुखींस्सरारामनाम ॥ २॥ चिंताऐसे- 

ध्यान॥ तेणेंहोईलसमाधान।॥। ३॥ नामाह्मणेहांरेदास ॥ 

न्यासीअंसावाअंभ्यांस ॥ ४॥ 

( भजन चाललें असतां श्रीनिवृत्तिनाथ, सोपानदेव, मुक्ताबाई 
श्रीज्ञांनेश्वरमहाराजांस हातीं धरून प्रवेश करतात, सर्व संत श्री- 
ज्ञानेश्वरमहाराजांचें पूजन करितात व त्यांस गंधाक्षता व कपूर 
चंदुनाचे टिळे लावून त्यांचे कपाळीं केशरीगंध लावितात व 
त्यांचे गळ्यांत खुगंध पुष्पांचे व तुळशीचे हार घालितात. ) 

ज्ञानेश्वर” 

. पूर्वजन्मींसुकृतेथोरकेळीं ॥ तेंमजआजिफळासिआलीं 

॥ १॥ परमानंदुआजिमानसीं ॥ भेटीजाठीयासंतासी 

॥ धु०॥ मायबापबंधुसखेसोयरे ॥ यांतंभटावयामन- 

नधरे ॥२॥ एकपंकार्तार्थोहूनिभागळें ॥ तयामाजिपर- 

ञजह्मसांवळें ॥ ३ ॥ निर्धनासिधनलाभुजाला ॥ जसा- 
अचेतनींप्राणप्रगटळा ॥ ४ ॥ वत्साविघडलियाघेनुभेट- 
छी ॥ जसीकुरंगिणीपाडसमीनली ॥ ५॥ हीपियुष्या- 
परतेंगोडवाटत ॥ पंढरिरायाचेभक्तकभेटत ॥ ६॥ बाप 

रखुमादेविवरविठठेळें ॥ संतभेटतांभववुःखफीटठें ॥ ७॥ 

अहो वैष्णव संतहो, तुम्हीं सर्वांनी ' श्रीपांडुरंगाबरोबर येथवर 
थेऊन मला! शेवटचे दर्शन दिले, आणि 'वय' अष्टमीपास़ून आज 
अयोदशीपर्यंत हा समाविउत्सव पूर्ण केला; तेणेंकरून, मी धन्य 
झालो! (श्रीनिवृत्तिनाथमहाराज, सोपानदेव, मुक्ताबाई व,नामदेवादि 
संत श्रीज्ञानेश्वरमहाराज समाधिस्थ होणार हणून विव्हळ होतात; 
चढ सामेन्सस्मदाराज मक्ताबाईस व सोपानदेवास पोटाशी धरून) 


१९८ श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


तात व रुक्मिणी मातोश्री तुमचा प्रातेपाळ करतील. बाळांनो, 
तुह्मी माझ्या पांडुरंगाचे अनन्यभावानें चिंतन करा; ह्मणजे तुह्मांला 
कशाचेंही भय उरणार नाहीं. अहो ब्रिभुवनपाळका पंढरीनाथा, 
माझ्या श्रीसदुरुनिवृत्तिनाथांचा, सोपानबाळाचा आणि मुक्तावा- 
बाईचा सांभाळ करणें तुमच्याकडेच आहे. देवा, यांची काळजी 
तुह्यांळाच केली पाहिजे. तुह्यावांचून आतां यांना कोणाचाही 
आधार नाहीं. तर अहो देवाधिदेवा, यांच्यावर आपली संदेव 
कृपा असूं या; आणि आजपर्यंत जसा मजवर ळोभ ठेविला, 
तसाच लोभ यांच्यावर ठेवून यांचा सांभाळ करा. हेंच तुमच्या 
पार्यांपाशीं मार्झे शेवटचें मागणें आहे. ( नामंदेवास मिठी मारून ) 
न्रेष्ट नामदेवा, तू आपल्या मनास असे क्वेश होऊं देणें बरोबर 
नाहीं ! तुम्हीं सर्वानी आपळे मनास विवेकाचे आळें घाळून 
आणि श्रीपांडुरंगाचें सोज्वळ स्वरूप ध्यानीं आणून आपर्ले समा- 
धान करून घेतलें पाहिजे! अहो अलंकापुरवासी सुजनही, 
मी आज बहुत दिवस तुमच्या गांवीं होतों. तुम्हीं अपत्यवंतांनी 

आह्मां चौघां भावंडांचा प्रेमानें सांभाळ करून आमचा योगक्षेम 
चोळंविळा ! तुमच्यासारवे आईबाप आह्मांला ब्रिभुवनांतही 
मिळणार नाहीत ! तुमच्या प्रेमाचा मळा नित्य आठव होईल ! 
आतां मी आपल्या गांवीं जातों ! तरी मारह्षे स्मरण असं या! 
मजवर ळंपाळोभ ठेवा ! अहो सकलसुजनहो, येथून जाण्यापूर्वी 

मी आपल्या जीवींची अनुभवखूण तुझ्यांला सांगतों. मी सांगर्तो 
हा राजमार्ग सर्वीहून श्रेष्ठ आहे ! ही माझी खूण तुम्ही भक्ति- 
भावाने आपल्या जिवाशीं जतन करा आणि त्याप्रमाणें वागून 
जन्ममरंणाचा फेरा चुकवा ! माझ्या विठोवारायाचे हे दीनवत्सल7? 
आपपरभावराहैत भक्त, तुह्या सकळ मुमुक्ष चातकांना अखंड 
जलधारा देणारे स्वानंदसुखाचे मव आहेत! हे श्रवणामरताचे 
कुंभ, हे कीर्तनाचे स्वयंभ पर्वत, हीं शांतिभमीचीं निधान, हीं 
चातुरयार्णवी'ची रत्ने, हे वेराग्यअंबरींचे दिनकर, ह्अ क्षय्याविज्ञा” 


अंक ५ वा. १९९ 


अहो सुजनहो, तुम्हांला हा भवसिंध पार उतरून नेण्याकार्रतां 
औपांडुरंगाने हीं थोर जहाजें निमीण केलीं आहेत! आणि या 
जहाजांवर भक्ताशीडें फडकत आहित! तरी ग्रा जहाजांत बसून, 
हरिनामाचा गजर करीत, सचिदानंद प्रभूच्या अविनाशी पदाप्रत 
जा ! तुह्यांला पेळतीराळा नेण्याकाररतां थ्रीपंढरीनाथ नावाडी 
होऊन उभा आहे ! तरी मनांतील संकल्पविकल्प दूर ळोटून, या 
संतांची संदेव संगत धरा ! यांच्यावर विश्वास ठेवा ! मनोभावाने 
यांना शरण जा ! ह्मणजे हे तुह्यांला भगवत्‌पदाची जोड मिळवून 
देतील ! या संतभ्रेष्ठांची थोरवी शिवबह्मादिकांनाही वर्णन करतां 
ग्रेत नाकं ! तेथें यांच्या दासांचा दास जो मी, त्या म्यां यांची 
कोठवर स्तुति करावी ! रुतयुगांत सकल प्राणिमात्र परमेश्वरध्या- 
नानें मोक्षपदाभ्रत गेळे ! त्रेतायुगीं जनांनी महामख करून वैकुंठ- 
भुवन गांठळें ! आणि द्वापारीं सकल जीव भगवंताची राजोपचा- 
- रांनीं पूजा करून प्रभपदाभतत गेळे ! परंतु या काळेयुगांत परमेश्व- 
राचें नामसंकीर्तन हेंच अत्यंत सोपें असें मोक्षप्राततीचें श्रेष्ठ साधन 
तुझांकरितां करून ठेविळें आहे ! यासाठीं दृढ भाकियुक्त अंतःकर- 
णानें तुमचे अतकाळींचे पाठिराखे, आणि परलोकींचे सखेसोयरे 
जे हे संतमहाराज) यांना शरण जाऊन अखंड रामकृष्णहरि या 
घडाक्षरी मंत्राचा पाठ करा ! आणि भेमानें हरिकीर्तन करा ! 
अहो माझे मायबाप संतहो, मी आतां समाधैस्थ बसतों. मी 
तुमचें दीन ळेकरूं आहे ! माझ्या तोंडून चुकून कधी अधिकउर्णे 
उत्तर गेळें असल्यास त्याची तुम्ही मळा क्षमा करा ! आणि 
मजवर अखंड लोभ ठेवा ! अहो वैकुंठवासी इंद्रादि देवांनो, चि- 
असेनादि प्रमुख गंधर्वांना, शुकाचार्यादि बनह्मकषींनो, वाल्मिकादि 
महांमुनींनो, श्रेष्ठ व्यासादि महत्तंभावांनो, मार्कडेयादि चिरंजी- 
वांनो, श्रीदत्त गोरक्षनाथ गेनीनाथादि गुरु आणि परम गुरूंनो, 
नारदोदि भक्तत्रेष्ठांनो, दक्षादि भक्तराजांनो, लक्ष्मी पार्वती मातो- 
आ्रीनो, रांधा रुक्मिणी गोपिकांनो, भेनकादे अप्सरांनो, लोपामुद्रादि 
"कृषिपल्यांनो आणि अहो पितृगणहो, तुह्मी सर्वीनीं, या तुमच्या 


२०७ श्रीज्ञानेश्वरमहाराज. 


चैकुंठ सोडून विमानांत बसवून येथवर थेऊन मला तुमचें शेवटच 
दर्शन दिलें, तेगेकरून मी घन्य झालो ! तुह्या सवीना मी 
साष्टांग नमस्कार घाळीत आहें; तरी तो ग्रहण करून मला 
तुमचा आशीर्वाद प्रसाद यावा ! ( स्वर्गातून पुष्पवृष्टि होते. ) 
सुजनहो, मी आतां येतों; मजवर रुपा असूं या ! श्रीपांडुरंगा ! 
माझ्याठिकाणीं तुमचें मन आहे; आणि तुमचे चरण माझे पाण 
आहित ! तरी माझा विसर पडूं देऊं नका !. तुह्मी माज्ञे क 
ह्मणून तुमच्या पादपक्मीं कल्पांतपर्यंत मी वास घेत आहे ! आ. 
सदुरु निव्वत्तिना थमहाराज, हा आपला अज्ञबाल ज्ञानदेव सदर” 
चरणीं अखेरचा भागिपात करीत आहे. ( श्रीज्ञानेश्वरमहाराज श्री" 
निवृत्तिनाथांचे चरणांवर मस्तक ठेवितात. ) तरी या अश बाळका 
वर आपला वरद्हस्त ठेवून, श्रीपंढरीनाथांनीं माझा ठळा पुरून 
मजकरितां तयार करून ठेविळेल्या या समाधिशय्येवर मला 
नेऊन बसवा ! ( श्रीनिवृत्तिनाथमहाराज श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांस 
हातीं धरून सिद्धासनाकडे घेऊन जातात. श्रीज्ञानेश्वरमहाराज सिद्धार 
सनापुढे॑ नमस्कार. घालून. नंतर सिद्धसनाभोवती चार प्रद्‌ 
घाळूं लागतात. ) | 
नामदेव- अहो भाविक जनहो, या कलियुगांत सकल 
विश्वाचा उद्धार करण्याकारेतां श्रीज्ञानेश्वररूपानें अवतरलेले हैं 
बैकुंठाधिपाते श्रीविष्णु, बाबीस वर्षांत आपळें अवतार रुत्प आट” 
पून निजधामास जात आहेत ! जड, मूढ, ख्रिया, बालका, शद, 
अत्यंत 'शूद्ठः इत्यादिकांना हा भव पैलपार होतां यावा हणून 
माझ्या ज्ञानरायाची ही समाधि श्रीपांडुरंगांनीं जोपर्यंत क्षातिमंडळ 
आहे, जोपर्यंत समुद्री जल आहे, जोपर्यंत अंतरिक्षांत वायु आहि 
आणि' जोपर्यंत गगनीं चंद्र सर्य तारे आहेत, तोंपर्यंत स्थिर 
ठेविली आहे ! तरी जनहो, माझा हा वांच्छित फळ देणारा 
दैन्य हरणारा ज्ञानराय हुद्यीं नित्य आठवून याचें चिंतन करा! 
हणजे तुम्ही धर्म, अर्थ, काम लाधून निश्चयाने हा भव तरून 
जाळू! माझ्या श्रीपांडुरंगाचें असे वचन आहे कीं, हा ज्ञानराज 
अेलोक्याची ज्ञानसंजीवनी अख्रून अपमृत्यु हरण करणारा परात्पर 


<अँक-५ था. २७१ 


सदुरु आहे! माझ्या शानरायाच्या समाधीकारेतां भगबंतांनीं 
काशीमयागादिक्षेत्राहूनही ,थोर आणि भवेकुंठ पेढर्राहूनही श्रेष्ट 
असें हे-अनादि शिवपीठ दिले. अस्रन, या ठिकाणी इंद्रायणी ठेव- 
गर्गेत जनपावनार्थ भवरील * सकलतीर्थांना राहण्याविषयीं आज्ञा 
केळी आहे ! तरी या मोक्षपुरींत यऊन जे कोणी इंद्रायणीत 
क्षान करतील, श्रीसिद्धेश्वररचे. प्रजन. करताल, माझ्या  ज्ञानरा- 
याचें दर्शन घेतील, माझ्या ज्ञानरायापुढे हरिकीतन करतील किंबा 
त्याचें-चरित्र श्रवण करतील, आणणि या; अजानब्रक्षासालीं श्री- 
विहलनामार्चेः भजन-करतील, ते भगवंताचे, अंतरंग भक्त होऊन 
सकल गोवर्जांसह अखंड- सचिदानंदस्वरूप होतील ! अहो 
चैष्णव-संतहो, ही. श्रीपांडुरंगाची बचनो क 'तुझी सकल भाविक 
जनांस सांगून, त्यांना जन्मास आल्यासारखे एकवार तरी या 
अलंकापुरीला येऊन माझ्या ज्ञानोबारायार्चे दर्शन घेण्याविषयी 
उंपदेश करा !-अहो 'संतहो, माझ्या सददुरु ह्ञानरायाची . ज्ञानेश्वरी 
साक्षात्‌ क्षानगंगा आहे! या शानगर्गेत तुम्ही आपले - अंतःकरण 
नित्य भरक्षांळून, अंतःकरणाबर्रील 'बिपरीत कल्पनारुपी कलंक 
धुन काढा! तुम्ही माझ्या शानरायाच्या अम्रतानुभव-सुधेचा नित्य 
घोट घ्याल, तर तुमची काया नहाभ्षत होईल! वरिष्टगर्तिरचे मनन 
कराल तर तुमचे वित्तास अखंड समाधान पापत होइल ! आणि 
माझ्या ज्ञानरायाचे. पूर्ण भाकिपर दिव्य अभंग मुखार्ने नित्य गाल 
तर जन्ममरणाच्या फेऱ्यांतून मुक्त होऊन तुम्ही बै कुंठीं श्रीहरिसनिध 
आकल्प वास. कराल! अहो संतहो, शेवटी नुमच्यापार्शी हेंच 
मागर्णे आहे कीं, देवांनी तुम्हांला आज्ञापैल्याप्रमाणें शुद्ध एका- 
दशीस पंढरीस श्रीबिहलार्चे मुख पाहिल्यावर), कृष्णपक्षीं हरिदिनीं 
माझ्या ज्ञानोबारायाच्या भेटीस. या अलंकापुरी येत जा. म्हणजे 
माझ्या ज्ञानरायाच्या नुसत्या दर्शनार्नेच तुम्ही ज्ञानी होऊन चतु- 
भुजस्वरूपाने वैकुंठी बास कराल!  . , 
(दृतक्यांत श्रीज्ञानेश्वरमहाराजांच्या प्रदुशिणा आठोपतात, 
तेब्हां तीन वेळ समोधीपुर्ढे नमस्कार ' घालून ते खालांठ अभंग 
 ह्ृणत समार्थात प्रवेश करितात. ) 


२२०२ श्रीक्ञानेश्वरमहाराज. 


ज्ञानेश्वर--- 
बाळछंदोबाबाबाळछंदो ॥ रामकृष्गानेत्यउंदी ॥ हृद्यं- 
कळिकेभावीभेदो ॥ वृत्तिसर्हितशरीरनिंदो ॥ नित्य-. 
उदोतुझाची ॥ धृ०॥ करचरगॅसिइंबद्रियवृतति ॥ तुझ्या- 
ठायींतूंचीहोती ॥ मींमाझीउरानेदिकीर्ति ॥हेंदानंश्रीपंती- 
मजद्यावें ॥ शांतीद्याक्षमाकडी ॥ हेहिपाहातां मज- 
उपाथी ॥ तुझीयानामाचिसमाधी ॥ कृपानिधीमज- 
द्यावी ॥१॥ बावरखुमादेविवरुतुटळा॥ दानवेवेह्मणोनि- 
बोळळा ॥ अजानवृक्षपाल्हाइला ॥ संगबोळलाविष्ठठ” 
हरी ॥ पुंडलिकेकेलेरेकोडे ॥ तेतुवांमांगीतळेरेनिवार्डे ॥। 
मीतुंजहदयींसांपडें ॥ हेत्वांकेळेज्ञानंदेवा ॥ २॥ ज्ञान- 
देवेघेतळेंदान ॥ हृदयींधरूनीयांच्यान ॥ संमाधीबेस 
लानिवाण ॥ कथाकीतंनकरीतु ॥ बळळंदोबावीस- 
जन्ने ॥ तोडिळींभवाब्यीचींकरमे ॥ चंद्रारकतोरांगणें ॥॥ 
रश्मेदांनघेतलाहरी ॥३॥. कजी 
( नत श्रीज्ञानेश्वरमहाराज प्राणापान 'वायुरोधांन सर्व इंद्रिय; 
बेद्‌ करून चिकट, गोल्हाट, ओटपीठ, ब्र, भ्रमरगुंका व स 
दुल, इत्यादि. पड्चक्ता च्यावर जाऊन ्रह्मतेजांत निमप्न हांत 
इतक्यांत दशदिशा प्रफुलित होऊन विमानांतून देवगंधर्वादि 
ज्ञानेश्व(महाराजांवर पुष्पवृष्ि करितात. तेव्हां श्रीनिवृत्तिनाथम 
राज संमाविशिंठा बंद करितात. त्याबतेबर श्रीज्ञ नित्वरमर 
जिच्यांत समरस होऊन गेंडे अशी भगवान्‌ श्रीविष्णुंची र 
काशयंर्थे वैकुंठभूवनी जाऊं लागते. सवे संत या' श्रीविष्णुमु 
नमस्कार करून, ' ज्ञानदेव विठ्ठल ' अस्ता' गजर करतात. इतव 
5 ज्ञानंदेव या चवुराक्षरी मंत्राच्या जगार्ने व ज्ञानदेवदृर्शनॉर्ने र 
जीवांस मुक्ति प्राप्त होईल ! अशी आकाशवाणी होतेः व ज्ञान 
जयति * असा नाद सर्वच घुमन गेला असतां पडदा पडतो. ) 


( अक पांचवा समाप्त: ) 


- उ 
बोपदेवकुत शुद्धिपत्र. 
स्वास्त श्रीमत्सकलभूमंडलमंडनी भूता अखंडप्रचंडवैतोडे- 
कवेतंडगंडस्थल्खंडनेकहरयः गिरयो$खिलतत्वप्रकाराकसू- 
क्तिरत्नार्ना तरयो$शेषशास्त्रजलघेः नानानीवृद्‌लंकरणमणयो 
. निखिलविद्वांसः डाणध्वमेतां प्रणांतिपरपरोपेतां प्रातिष्ठानमधि- 
तिष्ठतां सर्वभूसुपर्वणामस्माकमभ्यर्थनां । यदः्दुततमसुळ्ूतमि- 
हप्रत्यक्षमपक्षपातमनुभरूतं तदेव देववेदसाक्षिक॑ स्वाक्षिकालितं 
पुरतः झुभवतां भवतां प्रकारदायामः । 
24 
॥ श्लॉक ॥ 
आपेग्रामनिवासि याजुषवरो गोविंदपंताभिधो' विप्रः क- 
वन सत्पुरश्वरणतः श्रीवदमातुः सुत । लेभे विठ्ठलपंतनामक- 
मसौ- जातोपनीतेर्णरोः संप्राप्तो निगमागमान्‌ समगमत्सत्ती- 
्थसार्थेच्छया ॥१॥ आलंदीतिप्रथितनिगमे भव्यदिव्यप्र- 
संगात्‌ सिद्धोपंतद्विजनितचुजां रुक्मिणीं प्राप्य पत्नीं । षड्- 
भिर्वपैस्तनयमनया नेव लब्ध्वा प्रसुप्तामेनां हित्वा निशि नि- 
शितया प्राप काशी विरक्तया ॥२॥ 
रामानंदाछब्धसंन्यासदीक्षं तत्र थ्रुत्वा हेत कांत नितांतं । 
शांतस्वांता सेवमाना विमाना स्वर्णाश्वत्थं साथ नाथस्य देवात 
तंत्रेवाधं देशिकं संप्रणम्येतस्मात्पुत्राशीर्वचः प्राप्य खिन्ना । 
श्रुत्वा वृत्त दत्तचित्तेन तेन नीता$भीता प्रत्तघेर्यराप काशी ४ 
:- स विठ्ठळं तत्र जगौ सगौरवं 
विहाय चानात्तसुतां पतिब्रतां । 
तयापि नोक्तोस्य़णवान्भवांच्छलात्‌ 
बलात्‌ विरक्ताश्रममाश्रित: कुतः ॥ ४ ॥ 
ममाज्ञया$तो घतकंभसंभव-स्वजातकमीदिविधानसंस्क्रतः । 
इमां पुनः प्रोद्दह तत्र पुत्रकांश्व त्रीच्‌ हरेरेशभवाच भवानियात्‌ 
इत्थमसह्यमापे महः प्रसह्य गरुणारुणाक्षसुक्तः सः । 


विधिना पुनरपि विाथिना ग्रही तयाभ्रूत ग्रृहीतया नतया 
पर्ययादेव वर्णंधमंस्य । 


प्रारव्धळेखनाविधी वि | 

यतिरांपे एुनः वातिरभूदित्युकत्वासी बहिष्कृती विप्रेः ॥८॥॥ 
वृत्तांतस्याबोधात्‌ थ्रुत्वाप्यश्रद्धया पुनरशोधातू । 
शिष्टाचारविरोधात्‌ सुसुज्झितो मत्सरात्परेः क्रोंधातू॥९॥ 
अभवन्निवृत्तिसुख्यं ज्ञानेश्वरमध्यम सुतत्रितयं । 
सोपानान्तं तुर्या तुर्यावस्तारता सुता सुक्ता ॥ १० ॥ 
जातोपनीतिसमयास्तनया द्वाते विप्रमेडळीं समया । 

प्रोचे वाचा समया क्षम्यो दोषो ध्रवं कृतः स मया ॥११॥ 


शः; 


स विहठछो विप्रवरेरगादि कावे प्रतिष्ठानपुरेःच तस्मात !. 
झुद्धि प्रतिष्ठानपुरे ठभस्व निवेब सर्व स्वकुतं.विगर्वे ॥ १२॥ 
पुत्र: समं सोथ समं स्वच्चिचतं कुत्वा प्रतिष्ठानमिदं प्रयातः । ' 
स्वमातुलस्यालयमध्यवात्सीत्‌ सोप्युज्झितोस्माभिरखुष्यसंगात्‌ 
कृष्णामिधो विठ्ठलमातुलो$सी श्राद्धे न लेभे द्विजसुक्तदोषात। 
ठोकांतरात्तस्य पितृन्‌ स साक्षात्‌ आनीतवान्मध्यमवेष्ठाळेः सः 
श्राद्धे यदाभरूजञ हि विप्रयोगाश्विरात्पतृणामापे विप्रयोगः । 
ज्ञानेश्वरेणेह निवारितो$त्र दृष्ट चरित्रं तादिदं विचित्रं ॥ १५॥ 
ज्ञानेश्वरो विठठठनंदनानां स मध्यमोप्युत्तम एव चाद्यः । , 
स्थातिप्रियो नित्यविज्नुद्धसत्वः यथा5मराणां सुरजित्त्रयाणा ॥ 
कृत्वा नमो विप्रकुलाय गोदातीरे स्थितस्तातकुलायहेतोः । 
तौराविवासेः कृतभारेहासेर्दिजेरयासेः कथितो विलासेः ॥१ 
ज्ञानेश्वरस्त्वं यदि वास्तवो$सि नवास्तवो$यं तव नाममा त्रात 
प्रताडिते$स्मिन्माहेषे प्रतोदेस्तवापि गात्रे भाविता तदुंकः ।।१ 
अथेत्यवादीदथ तेः प्रताडिते तस्मिछळाये$रुणमस्य एष्ठक ।, 
व्यळोकि रेखात्रितयं त्विह्याखिळेः किलास्य काठत्रयबोधस च 
ळलायमेतं स्वकुलायसिद्धये विघेह्य शेषश्रुतिवृंदपाठर्क । & ८ 
इतीरितस्तस्य निधाय मूर्धानि करं सवेदाकरमनमातनोत ।॥२' 
समक्षं सर्वेषां धवमभवदेषां द्विजनुषा- 
मश्षेषाणां गोदातटभझषावि तु मोदाय विदुषा । 
चरित्रं चित्रं तन्माहिष इह संतर्जितबुधो5- ' 
खिलानुचैर्वेदानुच्ितपद्भदःन समपठत(॥ २१ ॥ 
एवंविधानि विविधारन विळोकिताने 
ज्ञानेश्वरस्य चरिताने महाळ्धतानी ।_ 
विप्नास्ततो$त्रमिलिताः सकला विद्यझडेः 
पत्रं पावित्रह्मदयेन समर्पयामः ।। २२ ॥ 
ज्ञानश्वरस्मरणतः स्मरणेन सुक्तात 
सुक्ताग्रजो:यमखिलान खलु कर्घमिष्टे । 
निद्यो न बोधरहितेः स्वहितेकसिध्ये _ 
वेद्यो धुवं सुकातिभिः कुतिभिः समस्ते* ॥ र्ट 
निध्यंबरयमक्षोणीसंयुते शालिवाहने । | 
माघे शु्ले च पंचम्यां सर्वजिन्ञामवत्सरे ॥ ९ ४) 
श्रीमदज्ञानेशचरणयुययुळे सुरसेविते । 
बोपदेवेन ग्रथित शुद्धिपत्रं समर्पित ॥ २४५ ॥ 


